मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रेथमाळेच्या विश्वस्तमेडळांचें मासिक 


आ. ह 
संचालक : श्री, शुकरराव देव 
संपादक-मंडळ 
आचाये शं. द्‌. जावडेकर-आचार्य स. ज़. भागवत - श्री. हरि कृष्ण मोहनी - प्रा. वि. म. बेडेकर 
ववी , का, संपादक 


७ > 
डॉ. गो. अ. भागवत १-६ 


मनोविज्ञान 

उदृचें -भवितठ्य श्री. श्रीपाद जोशी ८ ७-११ 

आम्रेय आशिआ: आर्थिक पारतंञ्यांतून स्वातंञ्याकडे प्रा. नी. वि. सोवनी १२-१८ . 

रक्ताचा निवाडा | श्री, बा, भ. बोरकर १९-२७ 
प्रा, य. रा. आगाशे २८-३३ 


शिक्षणाच्या पुनघेटनेची दिशा 


सुशिक्षित मध्यमवगाची राज्यनिष्ठा : २ निधर्मी राज्य-? श्री. शंकरराव देव ३४-४० 
डॉ. केतकरांचा समाजशा ज्ञविषयक दृष्टिकोन श्री. दुर्गा भागवत ४९-४४ 
जागतिक शांततेचा प्रश्न . श्री, वा. मु. लिमये ४५-४८ 
सुस्छोकमानस डॉ. रा. चिं. श्रीखंडे ४९-५१ 

“ आहे मी कोण? श्री. अ. मा. सगणे ५१ 
मक्तात्मा श्री. वसंत वऱ्हाडपांडे | ५२ 

तू कोण | श्री छुवल्यानन्द ५२. 
ब्रिटिश लोकशाही पुढीळ पॅच प्रसंग श्री. देवदत्त अ. दामोठकरी ५३-५७. 
विधायक कार्यकर्त्याचे मार्गक्रमण श्री. ह. कृ. मोहनी ५८-६१ 

तीन काव्यसंग्रह ( काव्यपरीक्षण ) / प्रा. ग. प्र, प्रधान ६२-६६ 
सारसंकठन ६७-७२ 

ह ओअबहखंबिहि य 

वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ __ अंकासरु, १ 


हें मार्तिक र. ग. जोशी यांनी खुलंभ मुद्रणालय, २९१ शनिवार, पुणें २, येथे छापून 


मळभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्त-मंडळाकारेतां तेथेच प्रासड केले दा", अ” 
-करखगघरचिघ्जसज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


र्फरक फ्रच 


_ प्यांचें सहकार्य राहाल, प्रत्येक व्याक्ते आपल्या नांवाने प्रा 


' नवभारत ?, जून १९५० 


लेखक-परिचय 


[या अंकांतीळ खाळीळ लेखकांशिवाय बाकीच्या लेखकांचे लेख ' नवभारतां 'त या वर्षा 

यापूर्वी आळे असून त्या त्या वेळीं त्यांचा परिचय दिला आहे.--का.' सं. ] 

डॉ. गो. अ. भागवत एम्‌. डी., बरी.एस्‌सी---येरवड्याच्या मेंटळ हॉस्पिटलचे सुपरिंटेंडेंट, पुर्ण येथील 
बी, जे, मेडिकळ कलिजमध्यें मानसशास्त्राचे प्राध्यापक, | 

श्री. श्रीपाद जोशी, ( पुणे. )--उदू , हिन्दी, गुजराती साहित्याचे अनुवादक, “ उर्दू के अदीब 
५ ___आणि माणसाचा मुडदा पडला ! ” इत्यादि पुस्तकांचे लेखक. 

श्री. दुगा भागवत एम्‌. ए., ( मुंबई )--समाजशासत्र, मानववंशक्ासत्र, डॉ. केतकर यांचें वार्गाय 
यांवर यांचा विशेष व्यासंग असून, त्यांनीं “ राजारामशास्त्री भागवत यांचें चरित्र , 
£ [१०081)0९0 1 17811 ॥'जात०'७ ? इत्यादि पुस्तके लिहिलीं आहेत. 

श्री, वा. म. ठिमये एम्‌. ए., एठएळू. बी., ( मुंबई )--घटनाशास्त्र, घटना-कायदा, समाजशास्त्र, 
या विषयांचे व्यासंगी अभ्यासक, 

डॉ. रा. चिं. श्रीखंडे एम्‌. बी. बी. एस्‌. ( कोल्हापूर )--' वाढ्ययश्रीखण्ड १, *“ सुर्छोककुमार *, 
: सुन्छोकमेघ ? इत्यादि पुस्तकांचे कते. 

श्री. अ. भा. सगणे--उमरावती येथील विदर्भ महाविद्याल्यांत उच्च पदवीकरितां विद्यार्थी, 

श्री. वसंत वऱ्हाडपांडे, बी. ए., ( नागपूर )---यांच्या कविता नियतकालिकांतून प्रसिद्ध होत असतात. 


प्रा. ग. प्र, प्रधान ( पुणे )--फर्ग्युसन कॉलिजमध्यें इंग्रजांचे प्राध्यापक, 


भि ळे ळर क्क >. 9, 3 
मानवाच्या व मानवसंस्कृर्तांच्या विकासास पोषक होईल अशा प्रकार महाराषट्राय जावनाचा व | 


संस्कृतीचा विकास करणें हं या मासिकांचे ध्येय व उद्दिष्ट आहे, 
या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विोशेष्ट मता'चा, वादाचा, 


करण्याचा हेतु नाही, 
४2 ३.१ (03, 0 > 
संचालक व संपादकमंडळांतील सर्व व्यक्ती यांचाहे सव तिबत 
मानवी जीवनविषयक व सांस्कातिक मूल्यासंबंधीं सहशा अया सा 
तथापि प्रत्येकाचें व्यक्तिवोर विचारस्वातंत्र्य यांचा, विनाश न होतां, - 
ती सतीने, घितच्यातीची क्षेद्द होणाऱ्या ळेखाबद्दल'च जबाबदार राहाल, 
संयम आणि सहिष्णुता असतील अशा काळजा 


पक्षाचा किंवा पंथाचचा प्रचार 


मतेक्य आहे, असें नाही: 
त्यांना एकत्र आणलें आहे. 


: मासिकांत प्रासेद्ध होणाऱ्या लिखाणात संत्यनिष्ठा, 


"करखगघरच्जचञ, 


तळी जाईल, 6) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


विकांस व्हावा या इंटटीनेच . 


बया. 


इंग्रजींत 08घउया01027 ह्या शब्दाने संबोधिल्या 
चाणाऱया विषयास “ मानसशात्र ' हें नांव रूढ झालेलें 
आहे. परंतु ]?59/०॥०1027 ह्या शब्दाचा अर्थ व 
व्याप्ति वेळोवेळीं बदळत गेल्याने अढीकडील ह्या विषया- 
वरील इंग्रजी व इतर आधुनिक भार्षांत तो शब्द 
वंदा 11८ 17051०1०४४ म्हणजे “मनोविज्ञान" 
ह्या अर्थानेच योजिला जातो. आपल्याकडील “ मानस- 
भात्र ह्या सदराखाढी प्रसिद्ध होणारे लेख व ग्रंथ ह्यांची 
धैशानिक? दृष्टिकोन व संशोधन-पद्धति ह्यांासून पूर्ण 
फारकत असल्यानें प्रस्तुत लेखकाच्या मतें “ मानस- 
शाक्ल » ह्या शब्द * विज्ञानपूर्व ? मानसिक व्यापारांच्या 
होनपद्धतीला लावणें व वैज्ञानिक मानसिक ज्ञानास 
_मनोविज्ञान ” ह संज्ञा लावणें जास्त सयुक्तिक 
ठरळ असें वाते, * शास्र ! या शब्दाचा अर्थ ज्ञानाची 


पद्धतर्शार मांडणी ( 5४७(९018128101 0. 


)॥०॥]७१४७ )) व विज्ञान म्हणजे ज्ञानाची 
याल्नुद्ध मांडणी ( 9८12111110 1001018001 
॥ग०ए९त2० ) असा.भेद करणें बरोबर होईल. 
व तत प्रसिद्ध झालेलें “ मानसशास्रा ” वरील 
पदाचे प्रचलित विश्वविद्याळयीन “ अवैज्ञानिक 
मानसशा स्राचें अध्ययन व अध्यापन, त्यावर 
नाधारलेले भ्रामक, विपर्यस्त, वाड्मयीन व शैक्षणिक 
विचार ह्या सर्वे परिस्थितीकडे पाहिलें म्हणजे प्रस्तुत 


मो वयास या ठर 
ेकापरमाणें विचचारक्षम जनतेला प्रस्तुत “ मना- 


४9 


चार्मर! 
| यांत तर * घेज्ञानिक ' पद्धतीचे दाळन जवळजवळ 


र्कि न वावळननळ 
ऱ्ि डं आहे व म्हणूनच हा लेखं मराठींत लिहिण्या'चे 
सरकाने ठरविले आहे, 


नेबे, १ 


वि नी, अ. *्ञ ् 
साना श्च्या आवश्‍यकतेची जाणीव होईल. मराठी, 


्श 
डॉ. गो. अ. भागवत 


म नो विज्ञान 


ज्ञानाजेनाच्या पद्धती क 
प्रारभीं “ विज्ञान ” ( ,५०12100 ) ह्या संज्ञेचा 
अर्थ विशद करणें जरूरीचे आहे. हा शब्द दोन निर- 
निराळ्या अर्थी योजिला जातो--( १ ). विश्वाविषयक 
ज्ञानाची कोणतीहि एक झाखा (5९०01 ०0£ 
०17९591 101100710१20), (२) ह्या शाखांतील 
ज्ञानाजेनाचा मार्ग किंवा पद्धति ( ॥1९110१01029 
ली 8 ए०॥71९१४०). वरील दोहोंपैकी दुसरा 
अर्थ “ विज्ञाना चें इतरांपासून खास वैशिष्टयदरशक 
असंल्यानें प्रस्तुत लेखांत विज्ञान हा शब्द “* विशिष्ट 
ज्ञानाजनपंद्धति * ह्या दृष्टीनं योजिला आहे. 
.””ज्ञानाजेनाचे अनेक मार्ग आहेत व ऐतिहासिक . 
दृष्टीनें त्यांचे अवलोकन केळे तर त्यांची वर्गवारी 
पुढीलप्रमाणें करतां येईल : ( 9 ) आविदेविद्ध पद्धति: 
ही पद्धति ऐतिह्ासिक्र दृष्टया अत्यंत पुरातन आहे. व 
ह्या पद्धतींत धार्मिक ( ॥ांडा०्पढ, 0शं8॥ांट, 
8ए])९0४७ए१ा'91 ), गूढ किंवा रहृस्यमर्या(11 ५७1०) 
व आत्मिक ( हांगा पच्ला "ळ' * 0ऱयं८ व 
इत्यादी पद्धतींचा समावेश करतां , येईल. विश्वाचे व्‌ 
तदंतर्गंत मानवाचे व्यापार निसगोपलीकडाळ कांही 
दैवी शक्ताकडून किंवा तिच्या प्रेषिताकडून घडविले 
जातात, वैयक्तिक स्फूर्ति ( 1101 ) ही नैस- 
गिंक कार्यकारणसिद्धान्ताच्या पलीकडे आहे वह्या 
मधीळ सिद्धान्तांना वैयक्तिक अनुभवापलीकडे इतर. 
पडताळ्या'ची आवर्यकता नाहीं, इत्यादि कल्पनांवर ही 
पद्धति आधारलेली आहे. मानवी समाजाच्या एकरा. 
य॒गांत ही पद्धति विशेष प्रचलित व प्रभावी होती पणं 


ती पुढें निष्मरम ठरली, अथीत्‌ त्याचे अवरीष अजुनहि 


ह: > ूः 


> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


००१०९0० ०५ 


र2५०००- >» 
0000000731 


००००-००. 
2-२ 124 


नी! 


ज्र णमन्यन्ानम---.--- 


“९ 
१४४0” 


न पवन नश 


त्क्त्र्प्ट गण्या कत्या तस 
/& ५१०२८५ १०४ ३५1२ 


नवभारत 


प्रचलित असून त्याचें महत्त्व साधारणतः संस्कृतीच्या 
प्रगतीशीं व्यस्त प्रमाणांत दिसून येतें. ह्या पद्धतीला 
तकाची जरूरी असूं शकत नाहीं. व या पद्धतींचा पाया व 
उभारणी निव्वळ भावनेवर असतात.(२ ) तत्त्वज्ञान- 
पद्धति (111०050110 1101110१01029 ) ही 
प्द्दूति मुख्यतः तका-( 1,021 )-वर आधारलेली 
आहे. व हा ,तर्क भाषेवर अतएव संज्ञात्मक प्रतीक- 
( 8४10010 )पद्धतीवर? अवलंबून असतो. ह्यांत 
सय्यसृष्टोंतील॑ प्रायोगिक पद्धती ( 8510९01111 011181 
एह्पीटक्काठा 0” शक्रांत&ल )-ची जरूरी 
नसते. केवळ वैयक्तिक मतें, वैयक्तिक कल्पना, अनु- 
भव, विचार ह्यांवर आधारल्यासुळें त्यांतील सिद्धान्ताचा 
व्यावहारिक, सामाजिक व्यापारांत कांदींहि उपयोग 
असूं शकत नाहीं, व त्यामुळें समाजाला तो बहुतांशी 
कुचकामा'चा ठरतो. अश्या कारणानॅंच हो पद्धति कालां- 
तरानें निष्प्रभ ठरली. वरील दोनहि पद्धती अश्या 


रीर्ता्ने समाजविकासाला अव्यवहार्य ठरल्यामुळें त्या 


दोन्हींचा प्रस्तुत लेखकाच्या मतें विज्ञानपूर्वे पद्धती 
(७7ळटययापयीठ 1010010१0108108 ) ह्या 
व्यापक सज्ञेखालीं निर्देश करणें सयुक्तिक ठरेल. (३) 
वैज्ञानिक पद्धति (&8€९10110 11९110१010४29). 
दी ऐतिहासिक दृष्टया बरीच आधुनिक आहे. ह्या 
पद्धतींत निरीक्षणाला प्राधान्य दिळें जातें व निरीक्षित 
आविष्कारांतीळ कार्यकारणसंवेध किंवा इतर संबंध 
( टट्चपडचा ळा ४७३०णंबलाचा ॥९७000- 
81) 00 ळडश"ए९त ॥॥शा070719) ह्या 
बद्दलचे सिद्धांत प्रायोगिक किंवा ऐतिहासिक . द्या 
आलेल्या प्रचीतीनंतरच ग्राह्य समजळे जातात. तसच 


. ह्यांतील. सिद्धान्त व्यक्तिनिष्ठ नसून ते व्यक्तिनिरपेक्ष' 


(1017501191 ) असतात व ल्यांचें क्षेत्र भोतिक, 
रासायनिक व जीवात्मक अश्या सवे प्रकारच्या आवि- 
ष्कारावर आधारलेलें असल्यानें ते प्रचलित समाजाच्या 
प्रगतीला व विकासांठा परिपोषक व मार्गदर्शक ठरतात. 
अशा सर्वेव्यापी व सर्वेगामी पद्धतींचा आपल्या विश्व- 


* विद्यालयीन व सामान्य वाड्य़यांत अभाव असल्यानें 


आपली स्थिति मागसळेळी आहे हें कोणीहि विचार- 
बेत मनुष्य मान्य करील. तसेच ह्या पद्धतींचा अवलब 
केल्याशिवाय आपली प्रगति होणें अशक्‍य आहे, हें 
स्वयंसिद्ध आहे, ज्र 


पहिल्या दोन पद्धतीतील भ्रामक तत्त्वे 

वर निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतींचा प्रभाव मनोव्यापारां- 
च्या ज्ञानाजेनांत ऐतिहासिक दृष्टया कितपत होत 
गेला हें पाहणें क्रमप्राप्त आहे. प्रथमावस्थेंत, मन किंवा 
आत्मा ( ?5५या8 01 190प] ) ही वस्तु शरीरा- 
पासून पूर्णपर्णे निराळी असून तिचे व्यापार “ ईश्वर !: 
नियंत्रित आहेत, व शरीराच्या व्यापारापेक्षां ते भिन्न 
व उच्च द्जांचे आहेत, अशा कल्पनांवर बहुतेक सर्व 
प्राथमिक “ मानसशास्त्रा ) ची उभारणी झाली आहे,” 
आपल्याकडील प्राचीन व अवॉर्चांन वाड्मयांत संबो- 
घधिलेळें भारतीय, हिंदु किंवा पोर्वात्य मानसशास््र हें बहुराः 
अशा थारांचें आहे व त्यांतील अशा प्रकारच्या सिद्धां- 
तांना आधुनिक मनोविज्ञान अगर ( तत्त्वज्ञाननिष्ठ ) 
मानसशात्र या पद्धतीनें काढलेल्या निष्कर्षांचा आधार 
देण्याची प्रचलित पद्धति किती सदोष व अग्राह्य आहे 
हें सहज समजून येईल. अशा प्रकारचें लिखाण व 
योगशास्रावरील प्रचलित लिखाण आपल्याकडे ड्तॅके 
पसरलेळें आहे की, त्याचें वैज्ञानिक मूल्यमापन करणे 
अगल्याचें झाळें आहे. प्रायोगिक प्रचीतीचा पूर्णपणे 
अभाव, ह्या एका मुद्द्यावर हें सवे लिखाण फोल ठरतें. 
त्यानंतरचे प्रयत्न तत्त्वज्ञान्यांकडून केळे गेले. पाश्चि- 
मात्य व पौर्वात्य देशांतून सुमारें दोन हजार वर्षांपासून 
आजपर्यंत अनेक नामांकित विद्वानांकडून अशा प्रकारचे 
अनेक विचार व विचारपंथ अस्तित्वांत आळे आहेत. 
त्यांच्या मुळाशी असलेलीं भ्रामक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे 
दिसून येतात: (१) “मन! व “शरीर ह्या दोन 
भिक्च वस्तू ( ९1111९5 ) आहेत. ( २) शरीराच्या 
व्यापारावर मनाचे व्यापार अवलंबून नाहींत. (:३.) 
मनाचे व्यापार समजण्यास शरीराची व मुरूयतः मेंदूची 
रचना. समजण्याचा आव्यकता नाहीं. (४) मनाचे 
अंतर्मुख विचार, कल्पना व भावना (४101000172 
पांणातांगाश, उंत९8लया ते ४९शांग2) ह्यां- 
मधील भाषिक तकसंगति (1गटडणाडा० 10210 ) 
येवढ्या आधारावर व येवळ्याच भांडवलावर मानस- 
शात्राची सर्वांगीण उभारणी करतां येईल. (५) त्याला 
वैज्ञानिक पद्धतीची आव्यकता नोदी. ( ९ ) शारीरिक 
व मानसिक विकृतीसुळें उद्‌भवणारे मानसिक रोग व 
त्यांची उपचारपद्धति ह्यांपासून निष्पन्न . झालेल्या 
ज्ञानाचा मानसशास्राला फारसा उपयोग नाही--अशा 


जे 


-चॅफनणफ़ईिसरळवड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


>>.“ “““4 


क ववर्य मात 


१_,. 


मनोविज्ञान 


व एतत्सह्श कल्पनांमुळे व संशोधन-पद्धतीमुळें तत्त्व- 
ज्ञान्यांचे वेगवेगळे विचार व मतें जनतेपुढे ठेवण्यांत 
आलीं व त्यांच्या पुष्कळ परस्परविरोधी सिद्धान्तांचा 
पुरस्कार फारसा बोधकारक ठरला नाहीं. लामुळें 
विचारांचे अराजक माजले. अशा मतांचा समाजांतील 
प्राकृत (1101117191 ) व विकृत ( 8011071091 ) 
व्यक्षींना, मार्गदर्शन अगर उपचार ह्या कामीं बिलकुल 
उपयोग न झाल्यानें हॅ तत्त्वज्ञानी “ मानसशात्र 
कुचकार्मी ठरलें 1 

, वर निंवेदिळेल्या निष्प्रभ व अव्यवहार्य विज्ञान- 
पूवे पद्धती सोडून विज्ञानपद्धतीवर आधारलेल्या 
“मनोविज्ञाना * कडे वळण्यापूर्वी काही प्रस्त अपसिद्धां- 
तांचा परामशे घेणे जरूरीचे आहेः (१) वैज्ञानिकपद्धति 
ही प्रादेशिक ( ]1१९210181 ) असूं शकत नाहीं. 
म्हणून प्रचलित लिखाणामध्यें आढळून येणारे'पोर्वात्य? 
मानसशात्र, “ पाश्चिमात्य ! मानसशास्र, “ भारतीय 
मानसशास्र इत्यादि वर्गीकरण सर्वथा अज्ञानमूलक 
आहे. ( २ ) वैज्ञानिक चर्चेत सिद्धान्ताच्या सत्यासत्य- 
तेचा विचार करीत असतां * व्यक्तिमाहात्म्या ? ला 
संपूर्ण फांटा द्यावयाचा असतो. व्यक्तिमाहात्म्याला 
प्रचारदृष्टीने किंवा ऐतिहासिक कथनांत, लेखनांत व 
भाषणांत स्थान असूं शकेल; वैज्ञानिक चर्चेत नाहीं. 
(३ ) पूर्वग्रह व भावनाशील विचारसरणी ह्यांना वैज्ञा- 
निक पद्धतींत थारा नसतो. ( ४ ) विज्ञान हेःप्रगमन- 
शाल असल्यानें पूर्वकालीन ग्रंथांचा आधार फारसा 
उपयेगी पडत नाहीं. दोन हजार वर्षांपूवी अमुक 
व्यक्तोने असें लिहिलें आहे, ५० वर्षांपूवी तमुक वैज्ञानिक 
असें प्रतिपादीत होता अशा प्रकारच्या विधानांना केवळ 
भ्रामक व भावनामय किंमत असू शकते. 


मनोविज्ञानांचे दोन मूलभूत सिद्धान्त ' 

वर्रील विवेचनानंतर “ मनोविज्ञान ? ह्या विज्ञान- 
विषयाची व्याख्या, व्याप्ति व वैशिष्ट्य ह्यांसंबंधीं 
विवेचन करणें योग्य होईल. आरंभींच एक गोष्ट नमूद 
करणें आवश्‍यक आहे व ती म्हणजे मनोविश्ञान मनं” 
व “ शरीर? ह्या भिज्ञ व खतंत्र वस्तू आहेत अर्स 
मानीत नाहीं. शरीरांतील एका विशिष्ट स्‌स्थे- 
(85७९1) वर, ज्याला आपण मन ? किंवा € मनो- 
व्यापार? म्हणतो ते. सर्वथैव अवलंबून असतात. 


ह्या मज्ञासंस्थे--(11९"7०प8 8५४1९7) च्या अत्यंत 
गुंतागुंतीच्या व उत्क्रांत व्यापारांना शान्दिक. सोयी- 
करितां आपण “मानसिक व्यापार? किंवा जास्त सुरसुर्टात 
“ मन ” असें संबोधितो, इतकेंच, 

वरील मूलभूत सिद्धान्ताला अत्यंत समपॅक पुरावा 
म्हणजे ह्या मजासंस्थेच्या अभावीं कोणत्याहि प्राण्याचे 
मनोव्यापार चालूं शकत असल्याचें जूनपर्यंत कोणीहि 
सिद्ध करूं -शकलें नाहीं. येथें एका विशिष्ट मतप्रणा- 
लीचा निदेश करणें आवश्‍यक आहे. सुमारें ६०-७० 
वर्षांपूर्वी कोही.विद्वान्‌ व्यक्तीनी, मन व शरीर सतंत्र 
असून मनाचे व्यापार हे शारीरिक व्यापारांवर अवलं- 


वून नसून त्यांचे मार्ग खतंत्र आहेत, व ते भौतिक . 


सिद्धांताबरहुकूम चाळत नसून त्यांच्या क्रिया 
स्वतंत्रनियमानुसार चालतात, असें प्रतिपादिले 
असून “ विदेही आत्म्यांचे संदेश ?' “ असंज्ञिय ज्ञान ” 
( ॥१३॥8-80115010 ०७९"०९७॥०॥ ), ' सुदूर 
प्रक्रिया) (शश, 1भथश्यता&ां5, 
(0181770%७100) इत्यादि आविष्कारांच्या आधारा- 
वर एक स्वतंत्र “ विदेहमानसश्ात्र ” ( ]?81'5- 
58४था०01०४४, ॥0९8-087०101081वप€.) 
स्थापण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याच्या पुष्ट्यर्थ अनेक 
संख्याशास्रीय व प्रायोगिक उदाहरणें पुढें आणून त्यात्री 
सिद्धता दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अथोतच ह्या- 
विषयांचा विचार स्वतंत्र करणें इष्ट आहे. पण येथें 


मूलसिद्धान्तावर हें शाक्ञ रचलें नसल्यानें त्याचें अवेज्ञा- 
निक खरूप आपोआपच विद्ध होतें. “ विज्ञानाच्या ” 
नांवाखाली ह्या शात्लाचे अनेक आधुनिक लेखक जेव्हां 
झ्ापळे विचार मिरविण्याचा प्रयत्न करतात, त्या वेळीं 
त्यांचे खरें अवेज्ञानिक खरूप स्पष्ट करणें भांग 
पडते. आतां आपण ज्याअथी “मन?! व “शरीर ही 
आविभक्त ( 10ता४81010 ) मानतों, त्या अर्थी मनो- 
विज्ञान हें जीवश्यात्रा-( 3008४7 ) चें एक अंगर 
आहि असें एहीत धरणें प्राप्त आहे.. मनोविज्ञानाचा 
पाया जीवशास्त्राच्या प्रयोगसिद्ध सिद्धान्तावर व “जीवा” 
च्या उत्कमणवादावर अधिष्ठित असणें हेंहि कमप्राप्तच 
आहे. तात्पर्य, मनोविज्ञानाचा साद्यंत इतिहास व विकास 
हा मुख्यत्वे “ मज्जासंस्थे "चा इतिहास वें विकास होय. 

आतां मज्जासस्थेचें कार्य क्राय ते पोहू. मूळतः 


"कखगघरचिछजखज, 


णा. ुः 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


य 


* इतकें दर्शविळें तर पुरें होईल की, वर निदेशिलेल्या * 


मंबभारते 


मज्जासंस्थेचे कार्य बाह्य व अंतःस्थ आवरणां- 
(९0७0117101) _मर्धाल फरकां-(ए०1191101) - 
रचे ज्ञान जीवा-( 0128111511 ) ला कहून देऊन तद- 
चुरूप कृती अगर फेरफार घडवून आणून जीवाला कार्य- 
क्षम करणें हें होय. जसजसे अंतर्गत व बाह्य आवरण 
कालांतराने उत्तरोत्तर जास्त क्लिष्ट किंवा गुंतागुंतीचे 
( 20111९5 ) होत गेळें तसतशी ह्या मञ्जासंस्थेच्या 
. रचनेत व व्यापारांत तदनुरूप अशी क्लिष्टता येत गेली. 
ह्याचा अथे एवढाच कीं ज्याला आपण “ मन ? किंवा 
€ मनोव्यापार ? संबोधिता, ती एक “ अन्योन्यक्रिया ? 
( [पटा-8०01 ) आहे व त्याचें समीकरण असें 
मांडतां येईल : 
मज्जासंस्था -> आवरण ( अंतःस्थ व बाह्य ), 
य 
मनोविज्ञानाचा हा दुसरा मूलभूत सिद्धान्त मानेला 
पाहिजे. 
वरील समीकरणाच्या दोन्ही बाजूचा उत्क्रांतीच्या 
केमांत उत्तरोत्तर विकास होत जाऊन “ मानवा च्या 
बाबतींत त्याची क्लिष्टता अत्यंत परमावधीस पोचली 
आहे. ह्यामुळेंच विज्ञानाच्या श्रेणींत ह्या शाखेची प्रगति 
व क कती अजूनहि प्रथमावस्थॅतच असलेली आढ- 
ळून येते. 


मनोविज्ञानाला इतर विज्ञानांचे अधिष्ठान 
उपयुक्त मूलभूत सिद्धान्तापांसून अनेक उपसिद्धान्त 
सुस्पष्ट होतातः( १) मनोविज्ञानाच्या अभ्यासकाला 
भज्जासंस्थेची रचना, तिचे आद्यजीवापासून 
मानवापर्यंत झालेलें उत्क्रमण इत्यादि गोष्टींचे प्रायो- 
गिक व वैकासिक ( ९५०]1101191'४ ) ज्ञान संपादन 
करून घेणें अत्वंत आवश्‍यक आहे, व त्या गोष्टीकडे 
आपल्या शिक्षणसंस्था व विश्वविद्यालय ह्यांचे लक्ष 
जाणें जरूरांचें आहे. ( २) समीकरणाची दुसरी बाजू: 
“-(अ) अंतःस्थ आवरण ( [पाटियाळी 
गणा ए701शा ) ह्याचीहि वाढ जीवोत्कमणा- 
0788012:1)ए0प0 ) मध्यें मानवापर्यंत 
केशी होत गेली, त्याला मूलभूत असणारा, जीवनाची 
रचना व व्यापार, यांचा विकास कप्ता होत गेला त्याची 
भाहिती व ज्ञान ह्याविषयींचा अभ्यास आवश्यक 
आहे, ह्या बाबतींत “ मानसशात्रा 'ची अक्षम्य व 
संपूर्ण हेळसांड सध्यां दिसून येत आहे. (ब) बाह्य 
भावरणा-( 1१>.1९1118] गुणा शएयए०पणपा शा.)च्या 


समाजविज्ञान 


उत्क्रांतिदृष्टया दोन अवस्था कल्पिता येतील. प्रथमं 
अवस्थेंत सवेर्जावसाधारण प्राथामैक असें भोतिक- 
रासायनिक ( 01 /5100-0118101081,) आवरण 
व दुसरें उच्चश्रेणींतील जीवांचे, मानव व तत्सम प्राण्याचे 
बाबतोंत, अत्यंत महत्त्वाचें असें सामाजिक( 50191 ) 
आवरण. ह्या आवरणाचा अभ्यास सांस्कृतिक 
मानवाविज्ञान ( (/ए](ए'9] १11011'0001029) व 
(॥५०००1०४४ ) - 660८811810 
नव्हे-- ह्या विज्ञानशाखांच्या सहकायाने केला जातो. ह्या 
दोन्ही शाखांचा वेज्ञानिक पद्धतीनें आवश्‍यक असा 
-मानवी जीवनाचा. व समाजसंस्थेचा-अभ्यास व 
संशोधन आपल्याकडे जवळजवळ मुळींच उपलब्ध 
नाहीं असें खेदाने नमूद करावें लागतें. त्याचें कारण 
मुख्यतः ह्या विषयांतील अभ्यासकांना जरूर असलेल्या 
वैज्ञानिक अभ्यासाच्या पाश्वेभूमीचा संपूर्ण अभाव हें 
असावें असें वाटतें. 

मनुष्याचें व्यक्तिमत्त्व (1”९'50119119) व लाचे 
मनोव्यापार अनेक अन्योन्यक्रियांमुळें परिणत होत 
असतात. त्यावरून आणखी एक उपसिद्धांन्त प्रस्थापित 
होतो : (३) मनोविज्ञानाचा अभ्यास हा सापेक्ष आहे. 
ह्यांची जाणीव ह्या विषयावर लिहिणाऱ्या बहुतेक 
व्यक्तींना नसते. मानवी व्यक्तिमत्त्व व मनोव्यापार 
ह्यांची वाढ व विकास नुसत्या पोकळी-(॥8०ए॥11)- 
मध्यें होत नाहीं व तीं सरवथेव व्यक्तिगत नसतांत. ह्या 
उपसिद्धान्ताचें महत्त्व आपल्याकडील शेक्षणिक मानस- 
शास्राच्या अध्यापक्रांना समजलेले दिसत नाहीं. 
अत्यंत प्राथामिकळध अशा प्रायोगिक मानसशास्त्राच्या 
तुटपुंज्या भांडवलावर सामाजिक व सांस्कृतिक आवर- 
णांत विकासं पावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल 
अधिक्वत सिद्धान्त मांडणे हें अत्यंत घाडर्सापणाचें, 
अव्यवहार्य व विज्ञानाभावाचें लक्षण आहे. अशाच 
प्रकारचे धाडसी अल्पसिद्धान्त कांही प्रसिद्ध गणिती व 
भोतिक शास्रज्ञ पाश्चिमात्य देशांताहि मांडतात ही गोष्ट 
महझ्र आहे. 

वरील विवेचनावरून मनोविज्ञानाच्या अभ्यासकाला 
पुढील विज्ञानशात्नांच्या सखोल व मूलभूत ज्ञानाची 
व वैज्ञानिक पद्धतीची संपूर्ण जार्णाव असणें . आवश्यक 
आहे हें दिसून येईल $ (१) जीवशात्ञ व. त्याची 


भनोविज्ञानं 


उपांगॅ--विकासवाद (]]४०1प101), तोळनिक व 
मानवी शारीर (-(001110818ए९ 810 ॥]एणाछा 
81)9(0109), तोळनिक व मानवी व्यापारविज्ञान 
(0115801029), विद्येषतः त्यांतील मजा संस्थेचे 
उत्क्रमण. (२) भोतिक (111981०5) व रासायनिक 
(0181115119) विज्ञान, विशेषतः त्यांतील जीव- 
विषयक उपांगे ( 131011175105 & 10०01९001- 
8") (३) सांस्कृतिक मानव-व समाजविज्ञान. 

बंरील तीन प्रकारच्या विज्ञानशाखांच्या अन्योन्य 
साहूचर्यावर व संघटने--(111९81'७0)वर मनो- 
विज्ञान हें आधारले असल्याने त्यांच्या अध्ययन--- 
_ अध्यापनाकरितां एक स्वतंत्र केंद्रीय संस्था असणें 
आवश्‍यक आहे व या संस्थेंत मनोविज्ञानाचा वर 
दरीविळेल्या अंगभूत विज्ञानद्याखांबरोबर योग्य असा 
समन्वय करून संशोधन करणें सुकर होईल. अशा भक्कम 
पायावर उभारलेले मनोविज्ञान हें इतर व्यावह!रिक 
(9111100) मनोविज्ञान व विकृत मनोविज्ञान 
(?5ए7ल80"5), शेक्षणिक व औद्योगिक इत्यादि 
उपांगांना अधिक मार्गददीक होईल ह्यांत शंका नाहीं. 
समाजाची व व्यक्तीची प्रगति होण्यास अशी केंद्रीय 
संस्था प्रचलित विज्ञानपूव पद्धतीपेक्षा अधिक मार्गदशैक 
व उपयुक्त ठरेल ह्यांत शंका नाही 
मनोविक्ञानाच्या विकासाचा इतिहास 

अह्या प्रकारें मनोविज्ञानाची भूमिका, व्याति, 
विस्तार, अभ्यासपर्द्धात, सामाजिक्र व वैयक्तिक्र महत्त्व 
इत्यादि दृष्टींनी विवेचन केल्यानंतर ह्या विषंयाची ऐति- 
हासिक दृष्टया प्रगति कशी होत गेली ह्याचें अवलोकन 
करणें उचित होईल. | 

स्थूलमानाने मनोविज्ञानाच्या विकासाच्या इतिहासां- 
तोल उत्क्रांतीचे टप्पे पुढीलप्रमाणें वार्गितां येतील : 
(१) १८६० च्या सुमारास संवेदना व त्यांचे भौतिक 
मापन (?1781081 ॥1255प'७1107) हें फेक्नर 
व वेबर ह्या दोन भोंतिक शरीरव्यापाखैज्ञानिकांनी 
करण्यास सुरुवात केळी व अंशा पद्धतीने तत्त्वज्ञानी 
मानसशास्त्राचे * मनोविज्ञाना 'च्या रूपाने क्रान्तिकारक 
स्थिलंतर घडवून आणले. (२) वुंड ह्यानें आपल्या 
प्रायोगिक मनोविज्ञानशाळेंत मानव व इतर प्राण्या- 
वरील संशोधनास पुरुवात केली (१८७५ )" 88 
त्याच्या अनेक नामवंत 


दिष्यांनीं संशोधनांत भर 


षु 


घातली. ल्यामुळें मनोविज्ञानाची जीवशाक्ञावरील 
आधारलेली भूमिका ( 3100208 10प0४- 
एग ) सुस्पष्ट होत गेली. (३) मानसिक क्रियांची 
अंतर्गत सुसंबद्धता व त्यांची नेसर्गिक प्रदत्त 
(015103) व भावनाविग्रह यांवरील प्रतिक्रिया ह्या 
महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे प्राकृत (1001081) व विकृत 
(४010011181 ) मानसिक व्यापारांत दिसून येणारे 
महत्त्व फ्रौईड ह्या मनोवेज्ञानिकानें ओळखलें. व त्यावर 
आधारलेल्या मनोविश्ठेषणानं मानसिक रोगांचे निदान 
करणें, त्यांवर उपचार करणें या ( 618821108८ त 
फ९'७७७९ण८) पद्धतींच्या संशोधनाचें काये त्यानें 
१८८५ पासून सुरू केळे. (४ ) केंद्रित मज्जासंस्थेच्या 
अनुवार्तेत क्रियां-( ठ0क ७०९१ भी) चे 
संद्योधन व त्यांचे शरीरव्यापार व मनोविज्ञान या 
विषयांमध्ये असणारे महत्त्व पटवून देण्याचे श्रेय दोघां 


- रशियन वैज्ञानिकांकडे--पॅव्हलॉव्ह ( ]”80]10९) व 


बेक्टेरेव्ह. ( 0९लाश'९ए ) यांजकडे । आहे 
(१९१४-१६ ). आपल्या संवयी, शिक्षण, बुद्धिविकास, 
एकंदर जन्मोत्तर व्यापारांचें. वैचित्र्य व विविधता ह्या 
सर्वांच्या मुळाशीं ह्या क्रिया असल्यामुळें त्यांचं महत्त्व फार 
आहे. (५) आपल्या बाह्य आवरणांतील सामाजिक 
घटकांचे व्यक्तिविकासामध्यें, सामाजिक व्यवहारामध्ये, व 
मनोविकृती-( 11९1191 त80'तश' )च्या क्षेत्रांत 
महत्त्व पहिल्यानें पटवून देण्याचें श्रेय अमेरिकन समाज- 
वैज्ञानिक रास्‌ , बर्नांडे इत्यादिकांना आहे (१९२४ ). 
तसेच सांस्कृतिक घटकां-( (प][पा'छा  टव्णा00- 
11९1153 ) चे महत्त्व लिंटन इल्यादि, मानवसंस्कृति 
विज्ञाना-( 0प]पा"9) 3111017000108४ )च्या 
क्षेत्रांतील वैज्ञानिकांना दिलें पाहजे. 


वर निदेशिलेळे पांच टप्पे जरी मूलभूत असले. तरी रड 


इतर आनुषंगिक, व संबद्ध विज्ञानविभागांतील संशोंधन' 
व. प्रगति यांचे परिणाम मनोविज्ञानाच्या प्रगतीला वं 
प्रचलित स्थितीला कारणीभूत झाले आहेत, हे विस 
रून चालणार नाही. उदाहरणाथ--शरीरव्यापार्‌ . 
( ?॥एडांग०४४ ), वैद्यक ( ॥1९ताटां॥8 ), शेरीरँ- 
विकृति ( 1281101087 ), मनोविकृति ( 0?5४- 
लाड), पदार्थविज्ञान व रसायन इतल्यादिकां- 
मधीळ संशोधन. ह्या सर्वांचे सविस्तर व सांगोपांग 


विवेचन येथें करतां येत. नाहीं. 


"करखगघर चिनचे, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


वरील विवेचनावरून मनोविज्ञान हें एका मोठ्या 
वृक्षाप्रमाणे दिसून येतें. त्याचीं मुळें जशीं विस्तृत व 
अनेक मूलभूत विज्ञानांपर्यंत मिडलेळी आहेत तश!च 
त्याच्या बहुविध शाखा निरनिराळ्या दिशांना प्रस्त 
झालेल्या आहित. येवढ॒याकरितां ह्या विषयाच्या संशो- 
धनाला अनेक मूलभूत (109810 ) व प्रयुक्त 
( 90011९0 ) विज्ञानाच्या क्षेत्रांतील वैज्ञानिकांचे 
सतत सहकार्य घडवून आणणें इष्ट आहे. 
वैज्ञानिक संशो धनपद्धतीचे सार 

अद्ययावत्‌ विज्ञानविभागांचा इतिहास अवलोकन 
केल्यास असें दिसून येईल की, त्यांची उत्पात्ते प्रथमतः 
अकल्पित रीतीनें सुरू झाली आहे. ह्या अकल्पित अन- 
भवावस्थे- (10111017108] 8(980च्या नेतर'ची पायरी 
म्हणजे योजनाबद्ध अवस्था (1018111710 8980 ) 
होय, हीच वैज्ञानिक संशोधनाची सुरुवात होय. ह्या 
वैज्ञानिक संशोधनपद्धतीचें खरूप पुढीलप्रमाणें आहे: 
(१) गोळा केलेल्या सामग्री (1)919) ची छाननी व 
मांडणी (२) प्रायोगिक किंवा अवलोकनात्मक पद्धतीने 
त्या सामग्रीचे संशोधन व पडताळा (१०10००0) (३) 
प्रायोगिक किंवा अवलोंकित आविष्कारांच्या चॅटकांमधील 
परस्परसंबंधांचे-कार्यकारणभाव किंवा इतर-(10९]४- 
10181110)-08ए858]1 01 58800 8078 ) यांचें 
संशोधन (४) निर्णय ( 001टॉपडांणा १९५) निर्णय 
प्रत्यक्ष परिस्थितीशी सुसंवादी आहि कीं नाहीं ६४ 
पाहणें ( ६) उपयोगांत आणलेल्या संज्ञा ' च्या मर्यादिच 
व सेशोधनाच्या क्षेत्रमर्यादेचे स्प्टीकरण ( 17 (9- 
01 01 ॥9४॥10015 ९00105९0 80 88९ 
९ ०0. छट पी७०९ ०. एर्थश'श2९/ 
इत्यादि. अश्या प्रकारच्या क्िष्ट मार्गानी सिद्ध झालेले 
निणैयच :विज्ञानांत योजिले जातात. अशा प्रकारच्या 
सेशाधनाभावी कित्येक उथळ, साहसी फोल विध! 
आपल्याकडील अध्ययनांत व लोकिक वाडूमयांत 
कशी बोकाळतात ह्याचें प्रत्यंतर पदोपदी दिसून येते. 


विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धाति यांचा अभ्यास 

_ विद्यमान परिस्थितींत मनोविज्ञानाच्या विशिष्ट थान" 
क्षेत्रांतहि आपलें कर्तव्य स्पष्ट आहे व त्याची खूपरेषा 
टेखकाच्या मतें खालीलप्रमाणे देतां येईल : 


व 


(१) मानसिक व्यापाराचे भध्ययन, अध्यापा__ 


ढु 


त्याचा इतर व्यावद्दारिक अगर वाढूमर्यान उपयोग- 
हीं वैज्ञानिक पद्धतीनेच झालीं पाहिजेत. (२) त्याकरितां 
एक केंद्रीय मनोविज्ञानसंस्थेची स्थापना करणें इष्ट आहे. 
(३) ह्ठी मानसशास्त्र हें तत्त्वज्ञानाचे उपांग' म्हणून 
शिकविळे जातें.; ही प्रथा अनिष्ट आहे. 'ती आपल्या 
विश्वविद्याल्यांनीं सोडून दिली पाहिजे. (४) ल्या ज्ञागीं 
जीवविज्ञांनावर आधारलेल्या मनोविज्ञानाचें अध्ययन- 
अध्यापन सुरू करणें इष्ट आहे. (५) वैज्ञानिक पद्धती- 
(लं 11010१0०४४) 'चा संविस्तर 
अभ्यास करण्याचा उपक्रम आपल्याकडील विश्वविद्या- 
लयांना अजूनहि पटलेला दिसत नाहीं. ह्याच्या अभावीं 
“विज्ञान” ह्या नांवाखाली प्रसिद्ध केलेले हरतऱहेचे 
लिखाण जनतेची दिशाभूल करण्यास कारणीभूत होतें. 
आपल्याकडे शात्रीय अगर वैज्ञानिक विश्वविद्या- ' 
लयीन पदवीधर विपुल असूनहि शात्रीय अगर वैज्ञानिक 
उच्च दर्जाची वाड्मयानिमिति अत्यंत दुर्मिळ आहे. 
पुष्कळशा विज्ञानविषयक पदवीधरांचा शाळा, कॉलेजे 
व विश्वविद्यालयें यांमधून शिक्षक या नात्याने प्रत्यही 
आर्घुनिक इंग्रजी अगर अन्य भाषेतील ससद्ध अभिजात 
अशा शास्त्रीय अगर वैज्ञानिक वाड्मरयांशीं संबध येत 
हि, त्यांच्या हातून आपल्या भाषेत अशा प्रकारची 
वाडूमय-निर्मिति कां होऊं नये याचें सखेदाश्वर्य वाटतें. 
ही खेदजनक परिस्थिति नष्ट, करावयाची असेल तर 
वैज्ञानिक ” वाड्य़या'ची निर्मिति करणें हें आपल्या 


विश्वविद्यालंयाचचे झाद्यकगैन्य आहे. ह्याची जाणीव 
झाली पाहिजे. ह्या दृष्टीने क्र. श्री. व्य. केतकर यांनीं 
हृपादिलेल्या “ मंहाराष्ट्रीय ज्ञानकोश “चे आधुनिक 
रातीनें संस्करण करून त्याचे विश्वविद्याळयातर्फे 
प्रत्षिद्धीकरण झालें पाहिजे. मराठी भाषेत वैज्ञानिक . 
परिभाषा रूढ करण्यास वैज्ञानिक विषयावर्राल संशोधन 
मराठीमध्ये प्रसिद्ध करण्याची. विश्वविद्यालयानें स्ती 
केली पोहिजे. प्रत्येक विज्ञानविभागांतील अधिकारी 
छेखन त्या त्या क्षेत्रांतून “ उपजावें ” लागतें. . परि- 
भाषा ही टांकसाळी नाण्याप्रमाणें निर्माण होऊं शकत 
नाहीं, ह्याची जाणीव अजून आपल्याकडे झालेली 

न येत नाहीं. रि 
व दिषयाळा चालना देण्यास एक. “ वैज्ञानिक. 
सैंघ ” तयार करून त्याचेमाफेत. अधिकृत. व वैज्ञानिक 


पद्धतीने तयार .झाळेळें वाडमय प्रसिद्ध केळे पाहिजे., 


विकास 


राज्य मराठं 
संगणकीकृत 


पाकिस्तानी रेडिओवरील हिन्दीप्रचुर भावगीते 

बहुसंख्य होशी लोकांप्रमाणे मलाहि फावल्या 
वेळीं रेडिओ लावून बसण्याचा नाद आहे. अर्थात्‌ 
माझा स्वतःचा रेडिओ नसल्यामुळें माझ्या या 
नादाला वेडाचें स्वरूप प्राप्त झालेळें नाहीं. आणि 
कदाचित्‌ म्हणूनच रेडिओंतील माझा रस कमी 
झालेला नाहीं. हिंदुस्थानच्या फाळणीपूर्वी मला 
दिल्लीकेंद्र विशोब आवडत असे; परंतु फाळणीनंतर 
मात्र दिल्लीअितकेंच लाहोर केंद्रहे मळा आवडू 
लागलें, आणि विशेषतः दिल्लीच्या अखिल भारतीय 
नभोवाणी-नकेंद्रांत काम करणाऱ्या कांहीं मित्रांकडून 
जेव्हां अशी माहिती समजली कीं फाळणीनंतर 
बहुतेक सर्ब अव्वल दर्जाचे गाणारे आणि गाणारणी 


पाकिस्तानांत निघून गेल्या आहेत आणि हिंदुस्था- 


नांत फक्त वादनकलानिपुणच राहिले आहेत, तेव्हां 
लाहोर, कराची, पेशावर नि ढाका या केंद्रांवख्नहि 
कार्यक्रम अकून पाहण्याची अिच्छा झअुत्पन झाली 
आणि लाहोर केंद्रावख्न होणाऱ्या गाण्याच्या 
कार्यक्रमांनी मनाला पुष्कळच संतोष दिला हें मान्य 
करणें भाग आहे. 

,अक दिवस असाच लाहोर केंद्रलावून बसला 
असतां मलिका' पुखराजाचा भरदार आवाज कानी 
आला, ती अल्ताफ कवीचे भावगीत गात होती. 

परदेसी क्यो देस को भूले! 
किस डाकिनने रोका ठुमको ! 
घर आनेषे रोका तुमको ? 
किसकी सुन्दरतापर भूले! 

कोन हो जो अल्ताफ पिया बिन 

अुस भोळे भाळे रसिया बिन 
होठोंका होठोसे छू ले! 


ही 


1. 
ऱ्छ 


२ 


श्री. श्रीपाद जोशी 
उटूर्चे भवितव्य 


अक्लींच अकदां मुनव्वर सुलतांना हें भावगीत 
गात होती: 
माली रे परदेस न जा ! 
जो तुमने सांची फुलवारी 
हरी भरी और प्यारी प्यारी 
जिसकी कलीकलीस- तुमने 
अपना खून बह्दाया ! 
त्याच प्रमाणे अकदां कराचची-केंद्रावरून सुलताना 
बेगम.“ अहसान ' कवीर्चे हे भावगीत आपल्या 
पहाडी आवाजांत म्हणत होती : 
दुनियाका मन रेनका सपना 
मोहनंगरम चेनका सपना 
रूप अनूय हे नेनका सपना 
किसकी हार और किसकी जीत 
झूठे जग को झूठी प्रीत ! 
प्रकारची भावगीते जेव्हां जेव्हां मी 
पाकिस्तानी, नभोवाणीकेंद्रांवरून . अकर्ता तेव्हां 
माझ्या मनांत अक विचार हटकून येअून 
जातो. या गाणाऱ्या व्यक्‍ती मुनव्वर सुलताना, 
मलिकां पुखराज, नसीम अख्तर, सुलताना बेगम, 
झीनत बेगम, शहनाज जेगम, अख्त मजीद, नजीर 
हुसैन, बहार बेगम या नसुन, ऑरा निगम, गायकी 
सरकार, कुसुम वर्मा, सुजाता चक्रवर्ती, संतोष 
अनरोध, विजयकुमार, पुठपा माथुर, विद्यानाथ 
सेठ यांच्यापैकी कोणी. तरी गात आहे असें सांगित- 
ल्यास ते केंद्र पाकिस्तानी आहे अर्से काणी छाती 


ठोकपणें सां गी काय ! २ 
९ 


हिन्दीचींच भावगीते अ 
म्हणेळ, ती अदू लिंपींत लिद्दिळीं जातात * | 


न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अशा 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ढु नवभारत 


मुस्लिम गायक व गायिका पाकिस्तानी नभोवाणी- 
वरून तीं गातात म्हणूनच त्यांना ुदू म्हणावयाचें 
हा अक विचार आला. 


झाड पाकिस्तानांत, मुळें भारतांत 

याच्या पाठोपाठ दुसरा अक विचार मनांत 
येतो. देशाची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये 
यापुर्ढे असली भाषा लिहिली वा बोलली जाण्याची 
दक्यता कितपत आहे ? 


आणि हाच.विचार बराच वेळ घोळत राहतो. 
कारण आज पाकिस्तानमध्ये जितका प्रदेश आहे 
त्यांत झर्दू ही प्रादेशिक भाषा असलेला थोडाहि 
- भाग नाहीं, किंवा हीच गोष्ट या शब्दांत मांडतां 
येओऔल कीं आज पाकिस्तानची राज्यभाषा व राष्ट्र- 
भाषा जरी झु्दू ठरविण्यांत आली असली तरी 
झुदू ही मातृभाषा असलेले लोक मात्र पाकित्तानांत 
नाहींत. ( अर्थात्‌ हिंदुस्थानांतून पाकिस्तानांत नुक- 
तेच निघून गेळेळे भारतीय मुसलमान वगळावयाचे). 
आज पाकिस्तानांत अुदू ही कुणाचीच मातृभाषा 
अथवा प्रांतमाषा नाहीं. कुणाची मातृभाषा सिन्धी 
आहे तर कुणांची पंजाबी, कुणाची बलुची आहे तर 


.. कुणाची पइतो, आणि सबीत मोठ्या जनसंख्येची 


मातृभाषा तर बंगाली आहे.' आणि त्यांच्यापैकीं 
प्र्येक जनसमुदायाला आपापल्या मातृभाषेचा अत्यंत 
अभिमान आहे. अश्या स्थितींत अर्दुंचें भवितव्य 
काय, हा प्रश्‍न विचार करण्यासारखा आहे. 


अर्दू कवितेचा जन्म जरी बहामनी ,साम्राज्यांत 
दक्षिणेकडे झाला असला तरी अेकूण अझुर्दू भाषा 
आणि साहित्य यांची जन्मभूमि पश्चिम संयुक्त प्रांत 
आणि दिल्लीच्या आसपासचा प्रदेश ही होय. हैद्रा- 
बाद हें जरी अुर्दूर्चे अक प्रभावी केंद्र असलें तरी 
त्या केंद्राचे सामर्थ्य हे झात्रेम होतें. जोपर्यत निजा- 
मशाही. राजवट अस्तित्वांत होती अथवा राहील 
तोपर्यंतच हैदराबादचे अ्दू-केंद्र .हें प्रमावी व वैभव- 
शाठी राहाणार, अकदां जनतेच्या हाती सत्ता आली 
को-( आणि तो काळ कांहीं फार लांब नाहीं )- 
प्रांतभाषा म्हणून तेळगु, मराठी व॒ कानेडी आणि 
राज्यभाषा म्हणून हिन्दी यांचें महत्व आपोआपं 
प्रस्थापित होणार आणि झु्दू होती कीं नव्हती अशी 


स्थिति थुत्पन होणार. ही स्थिति दिल्ली व लखनौ 
या दोन मुख्य झुर्दू केंद्रांची नव्हती, 'त्यांना प्रारंभी 
बादशाह आणि नभाज यांच्यामुळे महत्व आठे हं 
खरें असलें तरी मोगल साम्राज्याचा अस्त झाल्या- 
नंतर जनतेने व विद्वानांनींच या केंद्रांचे महत्त्व 
टिकविळें व वाढविळें. आणि यामुळेंच दिछी व 
लखनअू यांच्या आसमंतांतील प्रदेश ही झुर्दूंची 
मातृभूमि समजली जाअूं लागली. 


देशाच्या फाळणौनंतर मोठी चमत्कारिक स्थिति 
निर्माण झाली. पाकिस्तानने झुर्दूचें झाड आपल्या 
प्रदेशांत नेअून लावलें खरें; परंतु त्याची मुळें येथेच 
राहिलीं. आणि भारतीय जनतेने हिन्दीला-नागरी 
लिपींत लिहिलेल्या हिन्दीलाच-राज्यभाषेचा मान 
देऊन झदूंचीं पाळेंमुळें खणून काढण्याचा, किंवा 
दडपून टाकण्याचा चेंग बांधला. घटना परिषदेने 
राज्यमाषाविषयक आपल्या ठरावाच्या सातव्या 
परिशिष्टांत झुदूला स्थान दिलेळें आहे खरें; परंतु ते. 


संस्कृतप्रमाणें नुसते परिशिष्टांतच राहाणार आहे. 


कारण अितर बारा भाषांचे भाषावार प्रांत होऊ 


शकतात-आणि ते होणार यांत शंका नाहीं-परंतु .. 


संस्कृत व झुदू या दोन भाषांचे मात्र प्रांत बनू शकत 
नाहींत. कांहीं लोकांच्या समांधासानाठींच या दोन 
भाषांना परिरशिष्टांत स्थान दिलें गेळें असावे; कारण 
अदू ही कोणत्याहि अका मोठ्या सळग भूप्रदेशाची 
भाषा नाही. आणि संस्कृत ही. फक्त पुस्तकांतीलच 
भाषा अरली आहे. 


प्रमुख उदूडेखक भारतांतच 
अर्ट्रच्या भवितव्याला मारक अशी आणखी 


अक गोष्ट आहे ती म्हणजे झुदूं ही कांही फक्त ग र ी 
मुसलमानांची भाषा नाही. आपल्यापैकी अजूनहि. 


पुष्कळ जण याच भ्रमांत आहेत कीं अदू ही मुसल- 
मानांची भांषा आहे. आणि म्हणून त्यांचा मुस्लिम- 


द्वेष झुर्दूलाहि झोडपूं पाहतो. परंतु त्यांना माहीत. 


नाहीं कीं झुरदू लेखकांमध्ये सुसलमानांच्यापेक्षां जास्त 
जरी नसले तरी! निदान बरोबरीने हिन्दु लेखक 
आहेत. किंबहुंना कथा-कादंवरी आणि नाठक हा. 


.ललित साहित्याचा भाग बहुसंख्य हिन्दु ठेखकांनींच 


व्यापलेला आहे. शुर्न्या काळचे मुन्शी दयानारायण 


क वप त ब र गा 
"करखगघर चिंध्या) 
| 


राज्य मराठा विकास 
संगणकीकृत 


उदृंचें भावितव्य 


निगम, मुन्शी नवलकिशोर, दयाशंकर कौल * नसीम, 
मुन्शी निहालचंद, पंडित बिशन नारायण दर, श्री. 
मदारीलाल, पंडित मनोहरलाल सुत्शी, पंडित मुकुंद- 
राम, प्रोफेसर रामचंद्र, लाला श्रीराम देहलवी, 
लल्ळूळाळजी,, पंडित रतननाथ दर । सरशार ह 
शिवन्नतलाळ बर्मन, सदल मिश्र, वेणीनारायण 
* जह , सितारे हिन्द, मुन्शी हरसुखराय वगेरे 
साहित्यिक वगळले तरी आधुनिक काळांतील 
आधुनिक राष्ट्रीय कवितेचे जनक पंडित त्रजनारायण 
चकबस्त, गोरखप्रसाद “ ञिवरत ?, अल्लामा पंडित 
नेजमोहून दत्तात्रय कैफी, डॉक्टर लक्ष्मीदत्त वगैरे 
प्रशिद्ध कवि व लेखक, झुदू कादंबरीचे जनक मुन्शी 
धनपतराय प्रेमचंद, त्यांचाच लौकिक पुढें चालवि- 
णारे पंडित सुदर्शन आणि आजच्या झुदूं कथासाहि- 
त्याचे मुकुटमणी श्रीकृष्णचंद, “...ओर अिन्सान मर 
गया * ही अप्रतिम कादंबरी लिहिणारे श्री. रामानंद 
सागर, हिन्दी साहित्यांत अुर्दूवेक्षांहि जास्त नांव 
कमावणारे श्री. झुपेंद्रनाथ अर्क, कृष्णकुमार, 
आधुनिक कर्वीमध्ये मानाचे स्थान असलेले श्री, 
रघुपातिसह्ाय ' फिराक *, कृष्णचंद्रांचे ल्हान बंधु श्री, 
महेन्द्रनाथ, श्री. राजेंद्रसिंग बेदी, श्री. * देवेंद्र सत्यार्थी, 
पेलवन्त तिंह, जगनाथ आझाद, ग्यानचंद्र, प्रेमनाथ 
परदेसी, प्रकाश पंडित, बिशन नारायण हामी 
परेलवी, डॉक्टर ताराचंद, कन्हैयाळाल कपूर, श्री. 
झेळ्भूषण, श्री. कर्तारसिंह दुग्गल, श्री. श्रीकृष्णदास, 
श्री. मुल्कराज आनंद, श्री. संतसिंह सेखो, श्री. कृष्ण- 
पसाद कोल, श्री. रणवीरतिंद्द “ वीर ! वरे अनेक 
साहित्यिक मुसलमानेतरच होते व आहेत. यामुळें 
देशाच्या फाळणीबरोबरच जणूं ुर्दू लेखकांची हि 
, ताळणी झाली ! या मुसलमानेतर लेखकांपैकीं बहु- 
तेकांना त्यांच्या अिच्छेविरुद्ध पश्चिम पंजाब सोडून 
! भारतांत यावे लागलें आहे. परंठु त्याचबरोबर 
आघाडीवरील मुस्लिम लेखक मात्र भारत सोडून 
पाकिस्तानांत गेळे नाहींत. आजच्या कवींतील सर्व- 
रेष समजले जाणारे जोश मलीहाबादी, हसरत 
माहानी, अकजराबादी, सागर निजामी, साहिर 
: थैधियानवी, केफी आजिमी, निरज हैदर, अली 
"रदार जाफरी, जिगर भुरादाबादी, मिजाज, मजरूह, 
द्द मलीहाबादी, जमीला खातुन. .तसनीम, 


ह तग 


अनुक्रमणिका 


भाकर रझवी, अहमद मुरतबा “ वामिक जोनपूरी, 
कथालेखकांपैकी अख्तर हुसैन रायपूरी, ख्वाजा 
अहमद अब्बास, अख्तर अन्सारी, कदूस 
सहबाई, रशीद अख्तर नदूवी, माहिर अुलकादरी, 
शकीला अख्तर, अस्मत चुगताभी, सालिहा 
आबिद हुसैन, अस्करी, रआस अहमद जाफरी, 
केस रामपूरी, गंभीर लेखकांपैकी डॉक्टर 
आगिद हुसेन, प्रोफेसर मुजीब, रशीद अहमद 
सिद्दीको, अहतिशाम, िबादत बरेलवी, मोळाना 
अबुल कलाम आजाद, काजी मुहम्मद अब्दुलगफ्फार, 
डॉक्टर सैयद औजाज हुसेन, सेयद शमक्याद अहमद 
वगेरे बहुतेक सर्व प्रमुख आुदूं लेखक भारतांतच 
आहेत. आणि भारतांत तर आु्दूंळा कोणी विचारीत 
नाहींशी स्थिति निर्माण होअूं पाहात आहे. 
भोतिकापेक्षां सांस्छतिक ह्यानि अधिक 

एका सुप्रसिद्ध झुदू लेखकांशीं बोलतांना ते 
म्हणाले : “ पाकिल्तान निर्माण झाल्याबरोबर दिललीं- 
तील मुसलमानांनी आपापल्या' मुलांबाळांना हिन्दी 
शिकवायला सुरवात केली. आतां आमची पुस्तर्के 
कोण वाचणार, देवाला ठाऊक ! सत्रंध पंजाबांत 
माझीं झुर्दू पाठ्यपुस्तके चालूं होतीं. आतां तेथील 
सरकारच्या नव्या हुकमामुळें मला तीं सगळी हिन्दी 
भाषेत नि नागरी लिपीत प्राश्तेद्द करावीं लागलीं 
आहेत.  'हे लेखक दुसरे तिसरे कोणी नसून पंडित 
सुदर्शनच होत, ही गोष्ट चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षांत 
आली असेलच. 


पाकिस्तान निर्माण झाल्यानंतर दिल्लीच्या “ तेज 
या झुर्दू पत्राच्या दिवाळी अंकांत “ पाकिस्तानके 
कयामसे अुदू अदबका सत्यानांस ? ( पाकिस्तानच्या 
प्रस्थापनेमुळें झुर्दू साहित्याचा सर्वनाश ) या शीर्षका- 
खालीं श्री. ख्वाजा अहमद अब्बास यांनीं एक लेख. 
लिहिला होता. त्यांत ते म्हणतात! 


“: आजकल  हिन्दुस्तानके उत्तर पंच्छिंमी 
अिलाकेमें जो खानाजंगी ( ग्हूयुद्ध, यादवी )ह्ो 
रही है अुसके बदतरीन हताहु्तो्मे ( भयंकर नुकसांनी- 
मध्ये ) अर्दू अदब ( साहित्य ) है.” आणि याचे प्रत्यक्ष 
कारण म्हणून ते सांगतात : “' लांहोर आणि. दिली 


यां ठिकाणीं असलेल्या झुदूं प्रकाशनाच्या सर्व व्यवस्था 


"कखगघर चिन, 


ड़ 


६-2 आ 
_ र 


 .9 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ऱ्य 
"्न्ञ 
2997 

शर 


0000202 याड, 
7:42:50/00-:225040ॅ202:24452 


०८७७७७७७७०. 


नवभारत 


नष्टभ्रष्ट होऊन गेल्या आहेत. प्रक्राशकांची सुमारें 
दहाळाख रुपये किंमतीची पुस्तके, अत्यंत मौल्यवान्‌ 
अर्शी ग्रंथालये व जर्नी हस्तलिखिते, साहित्यिक 
पत्रिका आणि मासिके यांचे संग्रह जळून गेळे. आग 
लावणाऱ्यांनी अगदीच अंदाधुंदी व ब्रिनडोकपणा 
केला. दिल्लीच्या जामियामिछ्लिया अिस्लामिया या 
( राष्ट्रीय मुसलमानांच्या ) विद्यापीठाचे “ मकता 
जामिया > हं पुस्तक-भांडार जाळून टाकण्यांत आलें. 
या पुस्तकभांडारानें महात्मा गांधी व जवाहरलाल 
नेहरू यांच्या ग्रंथांचे झु्दूं अनुवाद प्रकाशित केले 
होते. त्याचप्रमाणे लाह्ेरची “ मकतबाअे झुदूं > ही 
प्रकारन-संस्था व तिचा ग्रंथसंग्रह ही जाळून टाक- 
ण्यांत आलीं. या संस्थेत कृष्णचंद्र, राजेंद्रसिंह बेदी, 
अस्मत चुगताओ यांसारख्या पुरोगामी ( हिन्दु, 
मुस्लिम व शीख ) लेखकांची पुस्तर्के प्रकाशित होत 
असत. तेथील स्व पुस्तके जळून गेलींच, पण शिवाय 
छापखान्यांत ज्यांची छपाओआ चाळू होती अथवा 
होणार होती. अशी. पुष्कळशी मोल्यवान हस्त- 
लिखितेंहि आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलीं. ” 
अर्थात्‌ हें जे भोतिक नुकठान झालें ते सांस्कृतिक 
नुकसानाच्या मानार्ने कांहींच नव्हे. पुस्तके आज 
जळाली तरी अुद्यां पुन्हां तीं छापतां येतील. परंतु 
£ काळणीमुळें हिदुस्थानचें भोगोलिक, राजकीय व 
आर्थिक ऑक्य नष्ट झाळें आगि त्याबरोबरच हिन्दु- 
स्थानच्या सांस्कृतिक ओक्याच्या पुष्कळशा स्मृतीहि 
नाहीशा झाल्या. यांपैकीं सवीत टळक स्मृति म्हणजे 
आुदूं साहित्य व झुर्दू भाषा ही होती. 
पाकिस्तानांत कुणाचीच -मातृभाषा झुदू नसल्या - 
मुळें तेथे झुदू ही राज्यमाबा असली तरी तिचा 
प्रचार सार्वत्रिक होणें कठिण आहे. आणि लांहीर 
व. त्याच्या आसपासची थोडीं मोठी शहरे वगळल्यास 
सुदूळा सर्वसामान्य व्यवहारांत कुठेंच स्थळ मिळणे 
शक्‍य नाही. शिवाय पंजाबी लोकांच्या सावत्रिक 
आक्रमणामुळे आणि प्रभुत्वामुळें त्रस्त व नाराज 
झालेळे सिंधी, पठाण, बलुची व बंगाली सहजा- 
सहूजी अुदूंचा स्वीकार करतील अशी शक्‍यता नाही. 
अर्थात्‌ मुसलमानांतील ज्या धरमवेडाच्या जोरावर 
'पॉकिर्तानची निर्मिति करण्यांत आली त्याच धर्म- 
बेडाला आवाहन देऊन सत्रंध पाकिस्तानची भाषाच 


झुदूं बनविण्याचा प्रयत्न होणारच नाहीं अर्से हमखासं- . 


पणें सांगतां येणार नाहीं. आपल्या भारतांतहि सबंध 
देशामध्ये हिन्दी ही अकच भाषा प्रचलित व्हावी 
असें म्हणणारे व त्याप्रमागें प्रचार करणारे लोकहि 
कांहीं थोडे नाहीत ! परतु सध्यां तरी ती गोष्ट 
शक्‍य कोटींतील वाटत नाहीं. ी 


निःपक्ष विचार आज शक्‍य नाही 
आतां प्रश्न असा अुभा राहतो कीं पाकिस्तानांत 


झुदूचें भवितव्य अंधकारमय असलें तरी अुदूची . 


मातृभूमि असलेल्या भारतांत तिचे भविष्य अुज्ज्वल 
कां असूं नये ! वस्तुतः तशीच स्थिति असावयास 
हवी होती, परंतु बहुसंख्य मुसल्भानांनीं झुदूं ही 
जातीय भाषा आहे असे मानून तिळा बाजवीपेक्षां 
मोठें स्थान-राष्ट्रभाघेचें स्थान-मिळवून देण्याची 
आकांक्षा बाळगली. त्यांच्या. या आकांक्षेंत. सर 
तेजबह्ादुर सप्रू, डॉक्टर ताराचंद, पंडित सुंदर- 


: लाल, पंडित त्रजमोहून दत्तात्रेय केफी वगेरे कांही 


विद्दान्‌ हिंदूहि सहभागी होते हे खरें. परंतु त्यामुळें 
भुर्दूवर मुसलमानांनी फासलेळा जातीयतेचा भडक 
रंग कांहीं कमी भडक होत नाहीं. परंतु मुसलमा- 
नांनीं अर्दुला राष्ट्रमाबेचें पर मिळवून देण्याची 
खटपट केली हा त्यांचा खरा अपराध नसून त्यांनी 
ह्रप्रयत्नाने हिंदीला दाबून टाकण्याची-नेस्तनाबूद 
करण्याची-हांव बाळगलीं हा त्यांचा भयंकर अप- 
राध होय. याचा अकच पुरावा म्हणून असें सांगतां 
येओल की जे रेडिओखातें बुखारी वगेरे झुदूंप्रेमी 
मुसलमानांच्या हातीं होतें त्यांत त्यांनी मुसलमानांची 
व ुर्दूविषयी पक्षपात बाळगणाऱ्या हिंदूंची 
भरमसाट भरती करून हिंदीची पद्धतशीर गळचेपी 
चालविली होती. यामुळें मुसलमानांप्रमाणेच भुदु- 


विरुद्धहि हिंदूर्ची-विशेषतः भुत्तर भारतांतील शिक्षित ' 


हिंदूची-मने बिथरून गेली. आणि जोंपयेत मुसल- 
मानासंवं्घी हिंदूची मनें साफ होणार नाहीत तों 
प्येत अर्दूविषर्यांचे त्यांचे कलुषित ग्रहृहि दूर होणार 
नाहींत, पाकिस्तानच्या धोरणामुळे भारतांतील 
हिंदूंची मने अधिकाधिक बिथरत आहेत. यामुळे 


झुदूंच्या बाबतींत लोक. निःपक्षप्णे विचार करूं 


लागतील अशी सध्यां तरी शक्यता नाही. > 


ह 


अँ 


"करखगघरचि्चञ, 


च्षनभपफ़र र 


टर 


उद्‌चें भवितव्य 


अुदूनें नागरी लिपि स्वीकारावी | 
जामिया मिलियाचे विद्वान. प्राध्यापक डॉक्टर 
आग्रिद हुसैन यांना या बाबतींत विचारळें असतां 
ते म्हणाळे : ““ आज हिंदीचे जे स्वरूप आहे त्यांत 
जर लोकमतांनुवर्ती बदल घडून आला नाहीं तर आम 
जनता अुर्दूकड वळेल. आगि मग ुदूंचे भवितव्य 
खूपच अज्ज्वळ होईल. मात्र त्यासाठीं थुर्दूळा 
आपल्या लिपीचा त्य़ाग करून नागरी लिपि स्वीका- 
रांबी लागेल, 
आणि माझ्या मतें या प्रश्‍नाचे खरें अत्तर हेंच 
आहे. आज हिन्दी ही राज्यमाषा झालेली असली 
तरी ती अद्यापि राष्ट्रमाबा झालेळी नार्ही. त्यासाठी 
तिला संघ राष्ट्राकडून मान्यता मिळावयास हवी, 
ही मान्यता नुसत्या विधिमंडळांत मिळून भागणार 
नादी, ती जनतेच्या जीवनांत दिसून आली पाहिजे. 
आणि त्यासाठी हिन्दीनें जरा नम्न होअन आपल्या 
भाषाभगिनींना त्यांचें योग्य ते स्थान मिळवून देण्यास 
साहाय्य केळें पाहिजे. परंतु आज हिन्दीची मान 
फारच वर झाली आहे. सर्वर भारतीय भाषांची 
आपण राणीच आहोंत असा अहंकार तिच्या ठिकाणीं 
अुत्पन झाला आहे. यामुळें ती राज्यभाध्रा होण्या- 
पूर्वी तिच्या अितर भाषाभगिनींच्या मनांत तिच्या- 
विषर्यी जो आदर व आपलेवेणा होता त्यालाहि 
आतां ओहोटी लागूं ळागळी आहे. अशीच आहे 
त्थिति अधिक काळ चालूं राहिल्यास हिन्दीविरुद्ध 
फार जोरदार वातावरग तयार होओील आणि तिळा 
तिंदाहनांवर्न लाली खेचून तिच्या जागी गा!” 


> 4 आ डड अ ९0 ":. 9 हन /्ा 
जींनी... सांगितलेल्या हिन्दी-अर्द[भाश्रित ह्न्दु 
हृ सांगण्यास 


स्थानीची स्थापना करण्यांत येओल 


फार मोठ्या ज्योतिष्याची जरूर नाहीं. 
शिवाय हिन्दी ही दिअसेंदिवस अितकी क्लिट व 


!! 


बोजड होत चालली आहे-ऱराज्ञीपदावर आल्या- 
मुळें तिचे शरीर असें कांही स्थूळ होझूं लागलें 
आहे--कीं ती आम जनतेपासून फारच दूर चालली 
आहे. आजची हिन्दी दृत्तमत्रे, मासिके व पुस्तर्के 
मितकी भयंकर संस्कृतप्रचुर भाषा वापरीत आहेत 
कीं अन्यमाषीय बाजूलाच राहोत, प्रत्यक्ष हिन्दी- 
भाषीयांपैकी देखील किती लोकांना ती कळत 
असेल याची दोकाच आहे; ही परिस्थिति फार काळ 
टिकून राहणें शक्‍य नाहीं. थोड्याच अव्धींत--- 
खरेखुरे जनताराज्य स्थापन झाल्यानंतर--“जनते'ची 
भाषा आजच्या हिन्दीची जागा घेओल, आणि 
आजची हिन्दी ही प्रान्तीय हिन्दी म्हणून राहील व 
राष्ट्रमाबा हिन्दी नव्या.स्वरूपांत अवतीण होओऔल. ही 
नवी हिन्दी अुर्दूला जवळची असेल, ( हिळाच 
गांधीजी हिन्दुस्तानी म्हणत असत. ) 

मात्र त्याताठी आजपासूनच झुदूनें आपली 
लिपि सोडून नागरी लिपीचा स्वीकार केला पाहिजे, 
झुदूंळा या गोष्टींची जाणीव 'झाली आहे असें दिसते. 


डॉक्टर आगमिद हुसेन यांच्या  संपांदकत्वाखाली . 


नितरणाऱ्या € नऔ रोशनी? या साताहिकावर आतां 
नागरी अक्षरे. झळकू लागर्ली आहेत. “ सरगम ? हें 
श्री, ख्वाजा अहमद अव्मास यांचें मासिक नागरी 
लिपीतच प्रकाशित हात असतें; या मातिकाचे 

हुपादक व लेखक वगेरे बहुतेक प्रसिद्ध अर्दू ठेखक 

असून ते आतां नागरी लिपीत प्रसिद्धीस येझे 

लागलें आहेत. या मातिकाने थोड्याच अवधींत जी 

अफाट लोकप्रियता मिळविली आहे त्यावल्नाहू द्द 

सिद होते. झी. वागु हतने - भापला अशा म 

क्लिष्ट लिपि सोडून नागरीचा अवलंब्र केल्यास ती.; 
जनतेत अधिकाधिक लोकप्रिय हो लागेल आणि 

घेळ आल्यास हिन गचेहि स्थान घे शकेल. 


20 की 'चेछजश्ञ 
:£5 गक 
_ की 

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


(ब 900219700/8रर्तर 
1244020004 


प्रा, नी. वि. सोवनी 


आझ्ेय आशिया : आर्थिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे 


आझ्ञेय आशियामधील देशांत १।श्रिमात्य देशांचे 
साम्राज्य स्थापन झाल्यानंतर जी * सामाजिक व 
आर्थिक स्थित्यंतरे झालीं त्याचें पूर्वीच्या दोन 
लेखांतून ) वर्णन केलें. सार्वभोम राष्ट्रांचे या मांडलिक 
राष्ट्रासबंधी कोणते धोरण होते यांचेंहिि थोडेसें दिग्द- 
शन त्याच लेखांतून केळे आहे. हे॑धोरण कालीधा- 
बरोबर हळूंहळूं बदलले, ते कां व कसे बदले या- 
कडे आतां वळळें पाहिजे. त्याप्रमाणेच सर्वच सार्व- 
भोम राष्ट्रांची मांडलिकांसंबंधींचीं धोरणे एकसारखी 
नव्हतीं. देशकालपरिस्थितीप्रमागें तीहि निरनि- 
निराळीं व आपापल्यापरीं वैशिष्ट्यपूर्ण होतीं. त्या- 
संब्घीहि चर्चा करणें आवश्‍यक आहे. 
ओद्योगिक क्रांतीपूर्दी व नंतर 

इंग्लंडच्या ( वसाहत ) मांडलिकविषवक धोरणां- 
तील विकासक्रमापासून सुरुवात करगे सोईचे 
होईल. इंग्लंड व युरोपियन राष्ट्रांपैकी पोुगाळ 
व. स्पेन यांनीं १५ व्या शातकापासूनच 
जगांतील निरनिराळ्या भागांत वसाहती _निमीण 
करण्यास सुरुवात केळी होती. औद्योगिक 
क्रांतीपूर्वाहि इंग्लंडचे साम्राज्य बऱ्याच भू- 
भागावर. विस्तारलेळें होते. इंग्लंडच्या इातिहास- 
कारांनीं या साम्राज्यास “* पहिलें इंग्रजी साम्राज्य ? 
असे अन्वर्थक नांव दिलेळें आहे. या काळांत सर्वच 
साम्राज्यशाही राष्ट्रांचे मांडलिकविषयक 'घोरण त्या- 
वेळी अर्थशास्रांत प्रचालित असलेल्या * व्यापारी 
तत्त्वशानावर आधारलेळें असे. या तत्त्वश्ञानाप्रमाणे 
भांडळिक देश अगर वसाहती यांनीं सावभौम 
मलन ळीत. मोले म. | 


राष्ट्रास, लागेळ तो कच्चा माल पैदा करावा, 


तो सावभोम राष्ट्रांच्या जहाजांतूनच त्यास पोच. 
वावा व तेर्थे तयार झालेला पक्का माल विकत 
ध्यावा, त्यांनी फक्त सार्वभोम राष्ट्राशींच न्यापार 
करावा. कोणत्याहि प्रकारच्या उद्योगधंद्यांची वाढ 
मांडलिक देशांत होतां कामा नये. 


आझिय आशियांतील इंग्लंडच्या साम्राज्याखालीं । 


आलेले देश इंग्रजी अंमलाखाली आणण्याचे मुख्य 
काम इस्ट इंडिया कंपनीसारख्या व्यापांरी. 
मंडळ्यांनीं केलें होतें व या देशांचे आर्थिक शोषण 
करून कमीत कमी वेळांत जात्तींत जास्त नफा 
कसा काढतां येईल याकडेच त्यांचें मुख्यतः लक्ष 
होते. इंग्लंडच्या सरकारनें जेव्हां या व्यापारी 
मंडळ्यांकडून काढून हे प्रदेश आपल्या हाती घेतले 
तेव्हां त्यःस या प्रदेशांसंबंधी थोडे निराळे धोरण 
आंखावें लागलें. अंडॅम स्मिथने हा फरक आपल्या 
: राष्ट्रांची संपात्ते या सुप्रशिद्ध ग्रंथांत विस्तारपूर्वक 
चर्थिला आहे. व्यापारी मंडन्यांप्रमाणे घातुक 
परिंगामांकडे अजिबात लक्ष न देतां फक्त जास्तीत 


जास्त नका मिळविण्यासाठी या मांडलिक देशांचे 


आर्थिक शोषण करण्याचें धोरण इंग्लंडच्या राज्य- 
कत्यीस स्वीकारणे रक्य नव्हते. त्या देशांतील 
राज्यंयंत्र चालविण्यांच्या दृष्टीनें सापत्न मातेच्या 
दृष्टीनें का होईना पण तेथे थोडीफार आर्थेक 


- सुस्थिति निर्माण करणें त्यांस आवश्यक होतें. 


याचा अर्थ या देदांचें आर्थेक शोषण थांबं- 
वावयाचें व. पूर्वीर्चे व्यापारी मंडळ्यांचें 


१, “ नवभारत ? जानेवारी १९४९ व मार्च १९४९ या दोन अंकांत हे दोन लेख आले आहेत. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


आग्नेय आशिया ! आर्थिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे 


धोरण आमूलाग्र बदलावयारचें असा नव्हता. तर 
फक्त फायदा मिळविण्यांत थोडी सबूरी करावयाची 
इतकाच होता. आर्थिक शोषण करावयार्चे परंतु 
थोड्या दमाने. सोन्याची अंडी घालणारी हंसी न 
मारतां दीर्घकालपर्यंत तिनें सोन्याची अंडीं घालावी 
अशी काळजी घ्यावयाची असें त्याचें थोडक्यांत 
वर्णन करतां येईल. 

औद्योगिक कांतीनंतरच्या इंग्लंडच्या साम्राज्यास 
* दुसरें इंग्रजी साम्राज्य ? असे इतिहासकारांनी नांव 
दिलेळें आहे. या काळांत मांडलिक देशासं्ंधींच्या 
पूर्वींच्या धोरणावर अर्थशास्त्रश व राजक्रीय पुढारी 
यांजकडून पुष्कळच गहजब करण्यांत आला. 
त्या वेळच्या इंग्लंडच्या परित्थितीस अनुरूप अशीच 
ही विचारप्रणाली होती. औद्योगिक क्रांति इंग्लंड- 
मध्ये प्रथम झाली. त्यामुळें इंग्लंड जगांतील उद्योग- 
धंद्यांचे माहेरघर बनळें. १९ व्या शतकाच्या 
पहिल्या ७०-८० वर्षीत सर्व जगांतील औद्योगिक 
राष्ट्रांत इंग्लंड अग्रभागी होतें. जगाच्या व्यापारी पेठेत 
इंग्लंडचे अग्रेसरत्व अप्रतिहृत होतें. त्यास म्हणण्या- 
सारखा प्रतिस्पर्धी कोणीच नव्हता. इंग्लंडच्या मालास 
स्वंत्र मागणी होती. त्यामुळे इंग्रजी अंमलाखालील 
प्रदेशांतच इंग्लंडची बाजारपेठ सामावडेली नव्हती. 
इंग्लंडच्या राजकीय सत्तेखाली नसलेल्या प्रदेशां- 
मधील व्यांपारीपेठांहि इंग्लंडच्या अत्राधित वचैस्वा- 
खार्ली होत्या त्यामुळें मांडलिक अगर वसादतींच्या 
प्रदेशावर राजक्रीय सत्ता असल्यासच तेथीळ व्यापार 
इंग्लंडच्या हाती राहतो अशी परिस्थिति नव्हती. 
राजकोय वर्चस्व नाहींसे झाळें तरी त्यापुळें इंग्लंडच्या 
आर्थिक वर्चेस्वास बाध येण्याचा अगर त्याचा 
आर्थिक फायदा कमी होण्याचा संभव सुतराम्‌ 
नव्हता. त्यामुळें इंग्लंडच्या वसाहती अगर मांडलिक 
देश यांच्या संरक्षणासाठी अगर इतर आर्बीवर खे 
करणें म्हणजे इंग्लंडच्या पैशाचा अपव्यय आहे असें 
११ व्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास इंग्लंडमधील 
अनेक बिचारवंतांस व राजकीय पुढाऱ्यांत वाटू 
लागलें होतें. : बसाहती म्ह्णजे इंग्लंडच्या गळ्यांतली 
घोंड आहे ? असें त्या वेळीं म्हणण्याचा प्रधात पडला 

ता. 


परंतु ही परिस्थिति लवकरच बदलली, साधारण- . 
4.4 


अनुक्रमणिका 


पणें १८७० पासून फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका व 
२० व्या शतकाच्या सुरवातीपासून जपान-ही नवी 
औद्योगिक राष्ट्रे इंग्लंड्शी चढाओढ करण्यास पुढे. 
आली. व इंग्लंडला आपली पूर्वीची बाजारपेठ 
राखणे दिवसेदिवस अवघड होऊं लागलें. गेल्या - | 
शतकाच्या शेवटच्या २०-२५ वर्षात आर्थिक : 
मंदीची लाट आली व ती दीर्घकाळ टिकली. त्यामुळे 
या शतकांत तों पावेतो. अप्रतिदृत होत असलेल्या. 
आर्थिक प्रगतीस खंड पडला. १८७० सालच्या 
फ्रान्स व जमंनीच्या लढाईंमुळें जागतिक शांततेचा, 
भंग होऊन कोणत्याहि राष्ट्रास निव्वळ आर्थिक. 
उन्नतीकडेच लक्ष न देतां स्वसंरक्षणासाठी लष्करी 
सामर्थ्यहि वाढवणें व तें कायम ठेवणे आवश्यक आहे 
याची जाणीव निर्माण झाली. या जदललेल्या परि- 
स्थितींत मांडलिक देश ही गळ्यांतळी धोंड नसून 
ते आपल्या काबूंत ठेवून त्यांपासून आर्थिक व 


साग्ररिक व्रलाचा परिपोध करगे आवदप्रक आहे अशी ० 
विचारप्रणाली इंग्लंडमध्ये उदय पावली. खुला व्यापार: 
सोडून साम्राज्यान्तरगत व्यापारावर सवलतीच्या __ 
जकाती बसवाव्या व तो व्यापार वाढवावा . अश्ा.. २24 डे हे 


प्रकारची योजना जोसेफ चेंजरलेन यानें देशापुढे 
मांडली, मांडलिक देशांसंबंधींचें औद्योगिक क्रांती- 
पूर्वीचे धोरण पुन्हां नवीन साधनांनी व नवीन 


जोमानं आचरण्यांत येऊं लागलें. फ्रान्त, हॉलंड, . 


बेल्जियम वगेरे देशांची आर्थिक परिष्थिति या 
काळांत इंग्लंडप्रमा्णे कधींच नसल्यामुळें त्यांच्या 
मांडळिकविषयक धोरणांत फारशी चलबिचल 


झालेली आढळत नाहीं. त्यांचें पूर्वचिचे धोरण 


आविच्छिनन चालूं होतें.' 
श्‌ »_/९ > _* ९ च 
मांडलिक देशांची अतमतोल अव्यवस्था 
२० व्या शतकाच्या सुरवातीपासून सावभोम- 
राष्ट्रांच्या याहि धोरणांत थोडा थोडा फरक पडू 
लागला, १९०५ साली जपाननें रशियाचा पराभव 


केला. एका पौवात्य राष्ट्राने एका बलाढ्य पाश्चिमात्य 
राष्ट्राचा पराभव केल्यामुळे पोर्वात्य देशांतील 


पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या वचेस्वामुळें निमोण झालेला 


स्वतःबद्दलचा न्यूनगंड बराचसा कमी होऊन 
तेथील जनतेत एकप्रकारच्या मानासेक. व सामाजिक 


2./4 


1 रुं 


"करखग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


नवभारत 


पुनरुज्जीवनास सुरुवात झाली. राष्ट्रीयत्वाचे वारे 
सर्वत्र वाहूं लागले, राष्ट्रीय चळवळींना जोर चढला. 
चीनमधील जुनी बादशाही उल्थून पडली. इंडो- 
नेशिया, इंडोचीन, फिलेपाइन बेटें व हिंदुस्थान 
येर्थाल जनतेस थोडेकार राजकीय हक्क सावभोम 
राष्ट्रांकडून देण्यांत आले, 

१९१४ च्या पहिल्या महायुद्धाच्या काळांत व 
नंतर धोरगाचें सुकाणू अधिकच फिरले. युद्धकाळांत 
सावभौम राष्ट्रांचे व मांडलिक देशांचे दळणवळण 
जवळजवळ .तुटल्यासारखेंच झालें. त्यामुळें तेथील 
सरकारांस थोड्या-फार प्रमाणावर स्वयंशासित होणें 
भाग पडढें, सावभोमांचें सर्वस्व युद्धकायीत पणास 
लागल्यामुळें त्यांस मांडलिक देशांकडून जास्तींत- 
जास्त मदत मिळण्याच्या दृष्टीनें तेथील जनतेस 
खूष करण्याचे घोरण स्वीकारावे लागलें. मांडलिक 
देशांतील उद्योगधंद्यांच्या वाढीस विरोध न करतां 
थोडाफार हातभार लावण्याचे धोरणहि त्यांस 
अंगीकारावे लागलें. 

१९२९ च्या जागातिक मंदीने मांडलिक देशांची 
. आर्थिक स्थिति कारच खालावली. कच्च्या मालाच्या 
: किंमती सर्व जगभर फार झपाट्याने उतरल्या व 
. झद्योगिंक राष्ट्रांतील आर्थिक मंदीमुळे कच्च्या माला- 
ची मागणीहि सर्वत्र कमी झाली. मांडळिक देशांचा 
_ केच्च्या मालाच्या निर्यातीवर अवलंबून असणारा 
आर्थक डोलारा कोलमडून पडला. इंडोनेशियाहून 
निर्गत होणाऱ्या मालाची किंमत १९२९ते १९३३ 
च्या द्रम्यान ६७ टक्क्यांनी उतरली व एकंदर निर्गत 
१७ टक्क्यांनी कमी झाली. बाहेरून आयात हागाऱ्या 
तांदुळाच्या किंमती भरमसाटपगें उतरल्यामुळें तांदूळ 
पिकविणारा तद्देशीय शेतकरी साफ वुडण्याच्या पंथास 
डगला, इंडोचीनमधून होणारी तांदुळाची निर्गत 
१९२८ त.१८ लक्ष टन होतीती १९३१ मध्ये 


९३ लक्ष टनांइतकी उतरली व तांदुळाच्या किंमती 
याहीपेक्षां अधिक प्रमाणांत उतरल्या. याच काळांत 
सयाममधील तांदुळाची निर्गत ४० टक्क्यांनी 
उतरली, मलायामध्ये जागतिक मंदीचे झालेले 
परिणाम खालील आंकड्यांवरून स्पष्ट होतील. 

मांडलिक देशांच्या असमताळ आर्थिक व्यव- 
स्थेची माहिती असणाऱ्यांना मंदीमुळें त्यांच्या उडा- 
लेल्या आर्थिक बोजवाऱ्यामुळें आश्चर्य वाटण्याचे 
कारण नव्हतें. परंतु साव॑भोम राष्ट्रांना मात्र त्यामुळें 
आश्चर्यांचा धका बसला यांत संशय नाही. जागातिक 
मंदीमुळे मांडलिक देशांत निमीण झालेल्या परि- 
स्थितींत सार्वभौम राष्ट्रांना त्यासंबेधी अधिक करिया- 
शीळं धोरण स्वीकारणे प्रातरच झाळे. १९२९ मध्ये 
ब्रिटिश पालमेंट्ने एक कायदा पास करून त्या 
अन्वये मांडाळिक देशांमधील शेतकी व ओद्योगिक 
विकासाच्या योजना आंखून पूर्ण करण्यासाठीं द्र- 
वर्षीं १० लक्ष पौंड इंग्लंडने खच करावे असे ठरविठे, 
१९३९ पर्येत अश्या प्रकारच्या योजनांवर इग्लंडनें -. 
एकंदर १ कोटी पोंड खर्च केळे. याशिवाय या 
देशांच्या अंदाजपत्रकांतीळ तूट मरून काढण्यासाठी 
म्हणून या दह्या वर्षोत इंग्लंडने एक कोट वीस लक्ष 
पोंड दिले. तथापि मांडाळेक देशांच्या एकंदर 
गरजेच्या मानाने ही सर्व रक्कम अगदींच तुटपुंजी 
होती. शिवाय हे पैसे खच करण्यांत इंग्लंडने हातचा 
राखल] होताच. ह्या देशांतून इंग्लंडचा व्यापार अधिक 
वाढावा हा या योजनेमार्गे प्रमुख हेतु शेता. 

दुसऱ्या महायुद्धाच्या वावटळीत इग्लडर्मे 
मांडलिक देशांच्या घरगतीच्या दृष्टीने आणखी एकर 
पाऊल पुढें टाकळे. १९४० सालीं ब्रिटिश सरकारनें 
मांडाळेक देशांसंजं्धी एक जाहीरनामा काढला.' 
“मांडलिक देशांतील लोकांच्या कल्याणाची आम्हांवर्‌ 
जबाबदारी आहे. आम्ही 'त्यांचे विश्वत्त आहें. 


1121 त्त मालकीची 

२. - वर्ष करवसूळी (डॉल्स) खच निर्यात आयात. 
१९२७ १०५,४०४ ९३,२६४ २३३९,९२६ १७८,१६१ 
१९२९ ८१,८०० ८४,६६१ ३४६,०१३  २०१,३९३ 
१९२३१ ५२,३४९ ६२,१६२ १२९५५,१७७ १०६,२०१ 
१९३३ ४७,१९९ - ५०,२५९ १११,८८६ ६७,१२९ 
१९३४ ५८,९२६. ४७,२११. २०२,७२५ ८४,७२१ 

4. 
७ सव त, 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


आम्नेय आशिया $ आर्थिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे |; 


तेथील लोकांची सवीगीण उनति करणें हें आमच्या 
बोरणाचे मुख्य सूत्र आहे व त्यासाठीं आम्ही 
बराचसा खर्चाचा बांटा उचण्यास तयार आहों.” 
असें त्यांत म्हटलें होर्ते. या कायीसाठी दरवर्षी ५० 
लक्ष पोंड याप्रमाणें. १० व्बे खर्च करण्याचा निर्णय 
घेण्यांत आला. शिवाय इंग्लंडनें मांडलिक देशांना 
दिलेल्या कजीपेकीं १०० लक्ष पोंडांचे॑ कर्ज माफ 
करण्यांत आलें. वरील योजनेबरहुकूम १९४४ 
मार्चपर्येत ८० लक्ष पोंड त्या खाती खर्चे पडले 
होते. युद्ध संपल्यानंतर अधिक उदार धोरण आंख- 
ण्यांत आळे. त्याअन्वये या देशांतून राजकीय 
सुधारणा अधिक जोमाने करण्याचा उपक्रम करण्यांत 
आळा. मलायामध्ये नवीन लोकशाही घटना निमाण 
करण्याचे ठरलें. हिंदुस्थान, ब्रझंदेश व लंका यांना 
संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यांत आलें. मलायालाहि स्वायत्त 
वसाहतींचा रांजंकीय दजी यथाक्रम देण्यांत येईल 
अर्से नुकतेच जाहीर करण्यांत आळे आहे. 
इंडोनेशिया : मांडलिकत्वाकडून स्वातंञयाकडे 
मांडलिक देश्यांसंबं्धी डच सरकारचे घोरण 
आरंभी कोणत्या प्रकारचें होतें याची कल्पना इंडो- 
नेशियांत त्या सरकारने सुरू केलेल्या सक्तीच्या 
उत्पादन-योजनेवरून येते. यासंबंधीं पूर्वींच्या लेखांत 
विस्तारानं लिहिलें असल्यामुळें त्याची येथे पृनरुक्ति 
करात नाहीं. दहॉलंडमधीळ उदारमतवादी पक्षाने 
ही योजना बंद केळी व १८७० च्या सुमारास 
इंडोनेशियासंजंधीं अधिक उदार धोरण सीकारलें. 
इंडोनेशियांतील सामान्य जनतेचे संरक्षण करण ह 
या घोरणाचें मुख्य सूत्र होर्त. यासाठी तीन गोष्टी 


मुख्यतः करण्यांत आल्या. सरकारतर्फे केलें जाणार 


१-० चा 


३. ' नवभारत ? मार्च १९४९ च्या अंकांतील लेख. 
४४. टा, ७. 
आश्चयींची गोष्ट अशी कीं डंचसरकारची आथिक शोषणाऱची 


न्ट्र 


उत्पादन 'बंद करून खासगी उद्योगधंद्यांस सर्वल 
उत्तेजन देण्यांत आकृ. खाजगी उद्योगधंद्यांच्या 
जमान्यांत भांडवलवाल्यांनी मजूर ब इतर जनतेवर 
जुलूम करूं नये यासाठी, सरकारी अधिकाऱ्यांना 
देखरेखीचे वगेरे अधिकार देण्यांत आले. तद्देशीय 
ग्रामव्यवस्था विघटित न होईल अशा प्रकारे राज्य- 
कारभार चालविण्याचे ठरलें. त्यामुळें खेडेगांवांतील 
जनतेस संरक्षण मिळेळ अशी अपेक्षा होती. पुढें ती 
फारशी फलद्रूप झाली नाहीं हें वेगळे. त्याचप्रमाणे 
जमिनीची मालकी शक्‍य तोंवर तद्देशीय जनतेच्या 
हातून जाऊं नेये अशा प्रकारचे कायंदे करण्यांत 
आले. 

हें नवीन धोरण १८७० ते १९०० पर्यतच्या 
काळांत चालूं होते, तथापि त्यापुळे फारशी प्रगति 
होऊं शकली नाही. १८८३-८५ मध्यें आर्थिक 
मंर्दांची लाट आली. १८९५ मर्ध्ये त्याची पुन- 
रावृत्ति झाली व इंडोनेशियन जनतेचे दारि>] 
वाढतच गेळे, अश्या परिस्थितींत डच सरकारने 
अधिक क्रियाशील धोरण पत्करण्याचें ठरविलें. 
जनतेचे नुसतें संरक्षण न करतां त्याबरोबरच 


त्यांच्या आर्थिक उनतीसाठी सरकारनें उद्याग केला_ . / 
पाहिजे हा नवीन धोरणाचा पाया होता. २० व्या _ > 


शतकाच्या सुरुवातीस ह्या धोरणाचा अंगीकार 
करण्यांत आला. ““'कृष्णवर्णीयांना सुसंस्कृत करण्याचा 
श्रेतवणीयांच्या डोक्यावर फार मोठा बोजा आहे? 
अद्याप्रकारची इंग्लंडमध्ये किपलिंगनें जी मत- 
प्रणालि सुरु केली त्याचाच बऱ्याच अर्शी प्रति- 
ध्वाने या धोरणांत उमटलेला दिसतो. या घोरणा- 
नुरूप आर्थिक प्रगतीसाठी औद्योगीकरणास मदत ' 


ही योजना हिंदी अर्थशास्त्राचे प्रणेते 
क उत्पादनासंत्रंधी डच सरकारने क्रियाशील घोरण 


न्यायमूर्ति रानडे यांना फार पसंत पडली होती. आथ . केळ ण 
व घोरण हिंदुस्थानांत ब्रिटिश सरकारनें ठेवावे. असें 


स्वीकारले होतं तेवर्ढेंच लक्षांत घेऊन तशा प्रकारच ं 
आहे. डच सरकां 


॥ तर त्यांनीं अर्ल प्रतिपादन केलें नसर्ते. हे उघड “आहे. 


न्यायमूर्तींनी आपल्या एका लेखांत प्रतिपादिले 
किती हाल झाळे याची दखल न्यायमू्तींना अतत 
डच सरकारने प्रसिद्धिळेल्या एका अह 


दिसतें. प्रत्येक विषयाचा सवोगीण. अभ्यास कडून 
लौकेक होता. सदरहू लिखाण वरील नियमास अपवा 


बाळावर संरवस्वी हवाला ठेवून 


रच्या वरील योजनेमुळें तेथील जनतेचे 


न्यायमूर्तीरनीं तरस प्रातिपादन केळे असें 
त्यासंबंधी आपलीं मतें बनविण्याबद्दल, न्यायमुतींचा' 
दात्मकच म्हटलें पाहिजे. | 


रै श्र 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राच 
राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


नेवॅभारॅते 


करण्यांत येऊं लागळी. सामाजिक व राजकीय 
प्रगतीसाठी ग्रामपंचायतीसारख्या संस्था सरकार- 
मार्फत सुरू करण्यांत आल्या. त्यासाठी १९०६ 
मध्ये एक कौयदा करण्यांत आला. पुढील ८-१ ० 
वर्षीच्या काळांत इंडोनेशियांतील राजकीय 
चळवळीनेंहि जोर धरला व॒ १९१७ मध्ये 
“लोकसभा? स्थापन करण्यांत आली. व त्यांत तद्देशीय 
ळोकांचे निम्मे प्रतिनिधी वेण्यांत आले होते. 
१९२९ च्या जागातिक मंदीत डच धोरण 
आणखी बदलले. या काळांत डचांनीं जास्त नियो- 
जित स्वरूपाचें आर्थिक धोरण स्वीकारले. इंडोने- 
शियांतील तांदुळाची निपज वाढवून तेथें होणारी 
तांदुळाची आयात शक्‍य तेवढी कमी करणे हें या 
योजनेचें एक प्रमुख अंग होतें. या योजनेमुळे 
तांदुळाची आयात १९३० मध्ये ६ लक्ष टन होती 
१९३८सालीं ती ३ लक्ष टनांइतकी घटली. ओद्यो- 
गीकरणास मदत करणें हेंहि नवीन धोरणाचे एक 
अंग होतें. लहान उद्योगधंद्यांना मदत देण्यासाठी 
सरकारनें एक निधि निर्माण केला व १९३८ पर्यंत 
या निधीमार्फत १ लक्ष फ़ोरी (१ फॉ. २ 
शिलिंग ) इतकी मदत अशा उद्योगधंद्यांना मदत 
म्हणून देण्यांत आळी. १९३६ मध्यें हॉलंडच्या 
सरकारनें इंडोनेशियाच्या सरकारला २३ कोटी 
फझ़ोरीन कर्जाऊ दिल. ओंद्योगीकरण, पाटबंधाऱ्यांची 
वाढ वब सुघारणा, नवीन जमिर्नावर वसाहती 
वगेरे योजनांसाठी या पैशांतून खच व्हावयाचा 
होता. औद्योगिक व धंदेविषयक शिक्षणाचीहि एक 
विस्तृत योजना आंखण्यांत आली व तिचा अंम- 
लहि' करण्यांत आला. या मदतीमुळें लहान उद्योग- 
धंद्यांची बरीच वाढ झाळी, बाटिकचा ४ धंदा बराच 
वाढला. विणकर धंदेहि पुष्कळच वाढले, १९३२ 
. सालीं विणकरांच्यासाठीं ५८८६ मेट्रिक टन इतकें 
सूत आयात 'हात असे. १९३९ मंध्ये ही आयात 
२१,३२३ मेट्रिक टनांइतकी वाढलेली होती. - 
दुसऱ्या महायुद्धास . सुरुवात होण्यापूर्वी इंडो- 
नेशियामधील राष्ट्रीय चळवळ बरीच फोफावली होती. 
व राष्ट्रीय पुढारी स्वायत्ततेची मागणी जोरानें. पुढे 


विलय ळे 


मांडीत होते. दुसर्‍या महायुद्धाच्या सुरुवातीसच 
हॉलंड जर्मनांनी पादाक्रान्त केला व होलंडरचें सर- 
कार व राणी हीं निर्वासित झालीं. १९४१ च्या शेवटी 
जपानने युद्धांत पदार्वग केळें ब थोड्याच दिवसांत , 
इंडोनेशिया पादाक्तान्त केळा. सायभौम व मांडलिक 
हे उभयताहि अशा रीतीने जिंकले गेल्यामुळे समान- 
पातळीवर येऊन आपापलें राजकारण कह लागले, 
डिसेंबर १९४२ मर्ध्ये निर्वासित डच सरकारनें एक 
घोषणा करून असें जाहीर केळें की ' इंडोनेशियांतीलळ 
जनतेस युद्धानंतर अंतर्गत बाञतींत संपूर्ण स्वायत्तता 
देण्यांत येईल व डच साम्नाज्यांत संपूण भागीदारीचे 
हक्क त्यास देण्यांत येतील. इकडे इंडोनेशीय पुढा- 
ऱ्यांनीं जपानच्या नेत्यांशी संधान बांधळें व १९५ प्‌ 
मध्यें जपानने इंडोनेशियात संपूर्ण स्वःतंत्र्य (!) 
बहाल केलें ! दोस्त राष्ट्रांनीं इंडोनेशिया व्यापल्या- 
नंतर तेथे इंडोनेशियन लोकसत्ताक राज्याची स्थापना 
झाली, परंतु दोस्तांबरोजर डच सरकारहि इंडोने- 
शियास परतलें. त्या दोघांमधील झगडा परवांपर्यंत 
चाळू होता. डच लोक मांडलिक देशावरील आपली 
राजकीय सत्ता स्वखुषीनें सोडावयास बरेंच नाखूष 
हाते. तथापि युद्धोत्तर कालाच्या परिस्थितींत त्यास 
पडते घ्यावें लागळें ब नुकताच इंडोनेशियास 
संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचा करार इंडोनेशियन पुढारी 
व डच सरकार यांच्यामध्ये झाला आहे. 
फ्रेंचांचें मांडलिकविषयक धोरण 

मांडलिक देशासंतंधीर्चे फ्रेंच सरकारचे धोरण 
प्रयमतः खुल्या व्यापाराचे व. अनि्भध आर्थेक 
व्यवहाराचे होते. परतु त्यांत हळूंहळूं फेर पडला, 
व १८९२ मर्ध्ये वसाहती आत्मसात्‌ करण्याचें 
घोरण स्वीकारळें गेलें, फ्रेंच मांडलिकत्वाखालचे 
देश म्हणजे तो फ्रान्स देशाचा इतरत्र असलेला 
तुकडाच. जे कायदे फ़ान्समध्यें तेच त्या देशांतून. 
तेथें जी जकातीची पद्धांत तीच इकडे. हें या घोर- 
णाचें मुख्य तत्त्व होते. मांडलिक राष्ट्रांतील लोकांना 
फ्रान्स हीच आपली मातृभूमि वाटली पाहिजे अशा 
प्रकारचा बंदोबस्त या धोरणाबरहुकूम करावयाचा हाता 


४ कापडावर विविध प्रकारचें रंगीत नक्षीकाम करण्याच्या पंद्धतीरचे.नांव, 
१६ 


"कखगघर चिघनचज, 
कटी 


च|्फड 


जा "चिछजवतना) 


चि 


नय ळा 


आग्रय आशिया । आथिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे 


या घोरणामुळें इंडाचीनमधील जनतेचें नुकसान झालें. 
फ्रान्स देशाच्या गरजांतून उत्पन्न झालेल्या जकाती 
व त्यांचे दर. जसेच्या तसेच इंडोचीनमध्ये लावणें 
म्हणजे हत्तीचा पाय गाढवाला लांवण्यापेक्षां जास्त 
शहाणपणाचे नव्हतं; त्यामुळें इंडोचीनची फार 
कुचंबणा झाली. १९ ०६ पासून हें धोरण बदलले 
पाहिजे असे प्रतिध्वनि फ्रान्समर्ध्ये उमटू लागले, 
व १९२८ सालीं जकाती ठरविण्याबाबंत इंडोचीनला 
स्वातंब्य देण्यांत आळे. जागतिक मंर्दाच्या काळांत 
फ्रेंच सरकारने निरनिराळ्या प्रकारें तद्देशीय उत्पा- 
दनास .उत्तेजन व साहाय्य दिलें. . त्याचप्रमाणे इंडो - 
चीनमधील माल फ्रान्समध्ये जातांना त्यावर आका- 
रल्या जाणाऱ्या जकातीचे दर पुष्कळ उतरविले. 
याचा परिणाम इंडोचीनर्‍चा व्यापार फ्रेंच बाजार- 
पेठेंत जास्त केन्द्रित होण्यांत* झाला. 
इंडोचीनमधील उद्योगधंद्यासहि या काळांत 


मदत करण्यांत आली. साखरेचे उत्पादन १९२३२०. 


मर्ध्ये ३००० मेटिक टन होते ते १९३८ मध्ये 
१५,०६६ मेटिक टनांइतर्के वाढले, कच्च्या 
रघराचें संस्करण करण्याचे कारखानेहि या काळांत 
काढण्यांत आले. १९३८ पर्यंत प्रत्येक मळ्यांत 
असा कारखाना निघालेला होता. 

आर्थिक मंदीमुळे तद्देशीय शेतकरी सावकारी 
पाशांत अधिकच अडकला व त्याच्यावरील कजाचा 
बोजा कित्येक पटीनी वाढला. २० व्या दातकाच्या 
सुरुवातीपासून इंडोचीनमध्यें हिंदुस्थानांतील चेट्टी 
सावकारांनी आपले हातपाय पसरावयास सुरवात 
केली होती. इंडोचीनमधीळ कोचीन'चायना भागांत 
चेट्टी सावकारांनी आपले सावकारी व्यवहार सुरु 
केले व नंतर देदयाच्या इतर भागांत आपले जाळं 
पसरळें, नागरी भागाकडून ग्रामीण भागाकडे त्यांचा 
मोचा वळला. 


५ खालील आंकड्यांवरून दे स्पष्ट दिसून येईल : 
१९११-२० 


इंडोचीनच्या एकंदर निगतीपैकॉ 
फ्रान्सला जाणारा भाग ( टके 
इंडोचीनमध्ये एकंदर आयातीपैकी 
फ्रान्सहून येणारा भाग '( य्क्वे) 


भष. ३ 


१९.६ 


२६.६ 


१९०५-७ च्या दरम्यान तांदुळाचें पाक 
बुडाल्यामुळे इंडोचीनमधीळ शेतकऱ्यांस बऱ्याच 
मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढणें भाग पडलें व तें 
कजे या चेट्टी सावकारांनी भरपूर प्रमाणांत पुर- 
विळे, कजीस तारण म्हणून अर्थातच शेतकऱ्यांच्या 
जमिनी त्यांनीं लिहून घेतल्या, यानंतरच्या काळां- 
तहि शेतकरी क्जेबाजारीच राहिला व या जमिनी 
हळूंहळूं सावकारांच्या ताब्यांत येऊं लागल्या, 

१९३४ च्या सुमारास कोचीनचायनामधील 
भातजमिनीपैकीं २५ टक्के जमीन या चेट्टी साव- 
कारांच्या ताब्यांत आलेली होती. १८०० पासून 
१९३४ परर्‍येत तद्देशीय शेतकऱ्यांनी या चेंद्टी 


सावकारांस एकंदरीने १८.२ कोटी प़िअस्टर * 
( 718817835२ ते ६ पेन्स ) इतकी 
रकम पोंचविळी होती. यापैकीं सुमारें 


४-२ कोटी पिअस्टर इतकी रक्कम हिंदुस्थानांत 
पाठविण्यांत आली होती व सुमारें ४ कोटी पुन्हां 
इंडोचीनमधील आर्थिक व्यवहारांत गुंतविण्यांत 
आली होती. चेट्टी सावकार आपले व्यवहार 
सर्व प्रकारच्या नीच व दुष्ट साधनांच्या साहाय्याने 
करीत असत व त्यांस नीतेमत्तेची बिलकुल 
चचाड नसे. इंडोचीनमधील जनतेंत.या सावकारांनद्दल 
आत्यांतिक तिरस्कार व द्वे माजला होता व 
१९२९ नंतरच्या आर्थिक मंदीमुळे या भावना 
अगदीं शिगेला पोचल्या. अश्या परिस्थितींत तेथील 
फ्रेंच सरकारात या चेट्टी सावकारांविरुद्ध कडक 
उपाययोजना करणें माग पडळें व एक कजेनिवारण 
योजंना आंखण्यांत आली. या योजनेनुसार कंजी- 
तीळ मुद्दळ व व्याज ही पुष्कळ कमी करण्यांत 
आलीं व अशा तर्‍हेनें कमी केलेल्या कर्जाच्या 
फेडीचीहि तात्पुरती तहकुनी देण्यांत आली. त्यामुळें 
चेट्टी सावकारांच्या अगदीं मर्मी घाव बंसला व 


१९३८ 


१९२१-३० १९३१-३७ 
२०.६ ड८/१ ५३.० 
४२३०२ ३७.१, ५७.१ 


२करकफणपणपा ता ----- 


नवभारत 


त्यांची चलबिचल झाली, यांतून निमीण झालेल्या 
घबराटामुळें इंडोचीनमधील निम्मे हिंदी भांडवल 
काढून ते हिंदुस्थानांत परत आळे असा अंदाज कर- 
ण्यांत आला आहे. इंडोचीनमर्धाल व्यापारांत चिनी 
लोकांचे असेंच प्रस्थ माजळें होते. त्या विरुद्धहि 
तेथील सरकारने कडक उपाययोजना याच वेळीं केली, 
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळांत मांडलिक देशास 
संपूर्णतया आत्मसोत्‌ करण्याचें घोरण क्रेंच सरकारनें 
सोडून दिलें असें म्हणावयास हरकत नाहीं. तथापि 
त्या देशांना राजकीय सत्ता देण्यास फ्रेंच सरकार 
आजहि फारसे खूष आहे असें दिसत नाहीं. 


अमोरिकेर्चे वेगळें धोरण 


अमेरिकेचे मांडाळिक देशांसंबंधींचें धोरण आतां- 
प्येत वर्णन केलेल्या तिन्ही साम्राज्यशाही राष्ट्रांपेक्षां 
अगर्दी निराळें होतें असे फिलिपाईन बेटांमधील 
घटनांवरून दिसर्ते. फिलिपाईन बेटांचे आर्थिक 
शोषण करून त्याचा फायदा अमेरिकेस मिळण्या- 
ऐवजी अमेरिकेनेंच आपल्या खर्चाने फिलिपिनो. 
लोकांची आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सुधारणा- 
करण्याचा बोजा उचललेला दिसतो. आणि त्याचं 
कारणाहे उघड आहे. अमेरिकेच्या विपुल आणि 


_ स्वयंपूर्ण नैसर्गिक संपत्तीच्या मानांन फिलिपाइनची 
नैसर्गिक संपत्ति अगदीच निकृष्ट दर्जाची. अमेरिकेच्या 


मानाने त्यांचे क्षेत्रफळहि लहान. साधारणपणें 
अमेरिकेत न होणारा कोणताच जिनस फिलिंपाईंन- 
मध्ये होत नव्हता व होण्याची शक्‍यताहि नव्हती. 
अमेरिकन मालारशीं फिलिपाइनम्ध्ये होणाऱ्या मालाची 
चढाओढच होत असे. फिलिपाईनमध्ये कच्च्या- 
भालारचे उत्पादन वाहून त्याच्या निगतीवर तेथील 
अर्थव्यवस्था अवलंबून होती हे मागील लेखांत 
सांगितळें आहे. याचें कारणसुद्धां मुख्यतः अमे- 


'रिकेच्या बाजारपेठेत फिलिपाईंनम्थ्ये पैदा झालेल्या 


मालास. जकात द्यावी लागत नसे हेंच होय. त्यामुळें 
फिलिपाईनची अर्थव्यवस्था अमेरिकन बाजार- 


'"पेठेवर सर्वस्वी अवलंबित अश्या प्रकारची मात्र झाली. 


तथापि अमेरिकेच्या तेथील ३० वर्षांच्या कारकीदीत 
फिलिपाइनची राष्ट्रीय, संपत्ति अगर उत्पादन ६ 
पटीनी बाढळें. अमेरिकेने स्वतःचा. बराच. पैसा खर्च 


"ण ळी फिलिपिनो ननतेस शिक्षण देण्यासाठी खचे .. 


केला. उदाहरणार्थ-१९२४ मध्ये. इंडोनेशियांत 
दर माणशी २४ सेंटस्‌ व हिंदुस्थानांत द्र माणशी 
२७ सेंटस्‌ शिक्षणासाठी सरकारमार्फत खर्च होत 
होते. त्याच वर्षी फिलिपाइनमध्ये शिक्षणावर दर 
माणशी १३० सेंटस्‌ खच झालेळे आढळतात. 
१९२३४ नंतरच्या काळांत फिलिपाइनमध्ये तयार 
झालेल्या साखरेची किंमत अमेरिकेखरींज इतर 


देशांत तयार होणाऱ्या साखरेपेक्षां जास्त असूनसुद्धा 


जकातीच्या विशिष्ट व्यवस्थेमुळे अमेरेकन जनतेस 


ही जास्त किंमतीची साखर घेणें भाग पडे, यामुळें ईः 
अमेरिकन - जनतेस दर वर्षा जवळजवळ, ४ कोटी 


डालर जास्त खच करावे लागत. म्हणजे ते अप्रत्यक्ष- 
रीत्या फिलिपाईनळा निळत. शिवाय जकातीच्या 
माफीमुळें दरवर्षी १.७ ते ४.६ कोटी डॉलर इतके 
अमेरिकन सरकारचे नुकसान होई तें. वेगळेच, 
१९६६ मर्ध्ये फिलिपाईनळा १० वर्षोच्या मुदतीत 
संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचा कायदा अमेरिकेने केला. व 
युद्ध संपल्यानंतर १९४६ सालीं संपूर्ण स्वातंत्र्य देऊन 
अमेरिकेने आपलें वचन पुरें केलें. युद्धकालांत 
झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळें []फा&पाईनमधील 
अर्थव्यवस्था कोलमडून पडूं नये व त्याच्या आर्थिक 
प्रगतीस मदत व्हावी यासाठीं फिलिपाइनम्ध्ये तयार 
झालेल्या मालास दीर्घकालपर्यंत ( १९७४ पर्यंत >) 
अमेरिकन बाजारपेठ खुली राहावी असा नवीन 
कायदा १९४६ मर्ध्ये करण्यांत आला. या कायद्या- 
मुळें फिलिपाईनची कच्च्या मालाच्या पैदाशीवर व 
निर्यातीवर अवलंबून असणारी अर्थव्यवस्था अधिक 


दीर्धकाळपर्येत टिकेल व त्यामुळें त्याच्या आर्थिक 


प्रगतीत अडथळा होईल असें कांहीं फिठिपिनो 
गटांचे म्हणण आहे. > 


त्याचप्रमाणे फिाळेपाईनमधीळ विमान व नाविक 
तळ अमेरिकेने आपल्या ताब्यांत ठेवले आहेत त्यासहि. 
बऱ्याच फिलिपिनो लोकांचा विरोध आहे, तथापि. 


अमेरिकेच्या मदतीशिवाय युद्धकालांतील. नुकसान 
भरून काढून प्रगतीचा पुढील टप्पा गांठरणे 'फिलिपा- 


न क्व्यवेबंग्यययदयदयाळयधययोधयांयधाधध ००००००... ५... -><३<>>>>>>--*>-- मवडवाया 


1... ० धन्य पळळ 


ईनला अशक्ये आहे हे बहुसंख्य फिडिपिंनो जनतेस... | 


पटलेळें आहे. फिडिपाईनचे माजी. अध्यक्ष रोक्‍्सास्‌ 


यांनीं यासाठीच वरील कायंद्यास पाठिंबा दिला . 


असांवा असे वाटते, 


.गेळे आठ, दहा दिवस आमचा दामू घरांत 
तापाने फणफणत होता. ओषध चाढू होते, पण गुण 
नव्हता. आजीनें घरांत घाडी कुदवला? होता. 
देवीला नवचंडी आंगवलो होती. आणि देवीचा 
कोल प्रमाद आणण्यासाठी बाबांना पाठवले होते. 


रात्री ते घरीं आले तेव्हां तिनें विचारलें, “ काय 
* सांगितले पुजाऱ्यानं ? 
* समंघा'ची बाधा आहे म्हृणे ! ' सर्चितेपणे ते 


उद्गारले. | 

* तुर मग घाल त्याच्या उरावर कोंजडं-बकरं 
आणि हो म्हणावं एकदाचा शान्त. | 

इतकें बोळून आजी निघून गेल्यावर मी बाबांना 
म्हणाला, “ हा समंध कोण आणि आम्हांला तो कां 
त्रास देतो, बाबा ? ? 

समंधाच्या गोष्टी मुलांना रात्रीच्या वेळीं 

सांगायच्या नसतात. सांगेन पुढं केव्हां तरी. ? ते 
म्हणाले, 

दुसरे दिवर्शी ते जायला निघाले त्या वेळीं मीहि 
"त्यांच्याबरोबर चलायचा हट्ट घेतला. त्यांनींह्ि विशेष 
आढेवेढे धेतळे नाहींत. मी त्यांच्यावरोबर निघालो 
- आणि घरामागचा डोंगर चद लागलो. 

बरीचशी चढण चढून झाली होती आणि 
'आतां आम्ही पायरस्त्यावर येऊन पांचलो होतों. 

माझ्यासारख्या दह्या वर्षांच्या पोराला ही चढण 
त्से म्हटलें तर कष्टाची हाती, पण आतांपर्यंत वेळी 
अवेळीं मी ती इतक्यांदा पायांखालीं घातली. होती 
काँ तिचें मळा कांहींच वाटलें नाहीं. शिवाय उन्हा- 
ाव3िगिगायाान 


श्री. बा. भ. बोरकर 


रक्ताचा निवाडा 


ळ्याच्या दिवसांत काजू आणि रानांबे यांनीं तो 
इतका फुळून गेळेला असावयाचा कीं उन्हांत 
देखील- किंबहुना उन्हांतच तो आम्हांला जास्तच 
आकर्षक वाटावा. कधीं उन्हांत चमचमणारे 
पिवळे, तांबडे बोंडू खात तर कधीं रानांब्यांची 
डिकाळ आंबूत गोडी चाखीत, कधीं गुराख्यांकडून 
निळालेल्या कोवळ्या काजूगरांचा स्वाद घंत, . तर 
कर्धी झिरमुळ्यांची आणि चाराचुरणांची गोडी घेत . 
मा ही चढण ओलांडली होती. मुक्कांमा-मुक्कामाला. 
डोंगरांतळं स॒शश्‍विभव आणि गांवचा खालीं पसरं- 
लेळा विस्तार, शेतां-खांचऱ्यांतून रुपेरी अजगरा-.. > 
सारखा सुस्तपणें वळणें घेणारा नर्दाचा पाट आणि. 
त्याच्या अलीकडे दाटलेली माडांची हिरवीगार राई>. :' 
हे सवे पहातां पहातां मिळणाऱ्या संतोषांतून वाट- 
चाळीचे शीण जवळजवळ मावळून गेळे होते. ऊन 
आतां बरेंच चढले होते. आणि घामार्ने अग चिक- 
चिकले होते. ज्यांना परिचय आहे त्यांना सांगायळा 
नकोच कां डोंगर चढण्यांत एक प्रकारचा कैफ 
असतो. आणि बाळमनाला तर तो प्रिय असतो 
मला आतां अजूनहि थोडी चढण चढावी. 


'असे बाटूं लागले होते. पण इतक्यांतंच पायरस्ता 


आल्यामुळें माझा योडासा विरस झाला. म्हणून मी 
वडिलांना म्हणालो 

अजून थोडी चढण राहिली असती तर किती बरे 
झालें असते ! 

यावर बाबा म्हणाळे--* चांगल्या . गोष्टीच्या - 
केफापासून देखील माणसाने सावध अंसावयाला 


१ घाडी कुदवर्णे भगत घुमविण्याचा कोकणांतील एक प्रकार, 
१.९ 


अ मिड: 
ऱ्य पनिण्यतज 
क बह री 


नवभारत 


पाहिजे. आमच्या घरच्या मुलांनी तर विशेषच. 

एकादे सुभाषित बोलावे तर्से बोळून ते एकदम 
चूप झाळे आणि वाट चाळूं हागळे. मी ओळखले 
कीं ते कसल्या तरी विचारांत निमझ़ झाले आहेत. 
मला त्यांच्या मनांतील विचारांचा कांही अंदाज 
होईना, पण माझ्या छांदिष्टपणार्शी, माझ्या अति 
उत्साही पृत्ती्शी त्याचा कांहीं तरी संबंध असावा 
अर्से मात्र मला वाटल्याशिवाय राहिळें नाहीं. म्हणून 
माझे कुठें चुकलें याचा मीहि विचार कडू लागलों. 
व तरी वेळ आम्ही दोघेहि मुकाऱ्यानें चाललो 
होतो. 


आतां पायरस्त्याला वळण लागळें आणि एका 
निमुळत्या नागमोडी पायवाटेने आम्ही डोंगर उतरू 
लागलो. दहा बीस पावलें चाळून झालीं नाहींत तोंच 
गोड गारवा जाणवला आणि त्याच्या स्पर्शासरशीं 
ऐन.दुपारींच पहांट उगवळी असा भास झाला. 
घामार्ने. चिकचिकलेळें अंग स्नानानंतरच्या तरतरीनें 


.दैखावा डोळ्यांपुढे प्रगट झाला. एकेका पावलाबरोबर 
. त्याची शोभा उलगडत जाऊं लागली. कुळा- 
गरांतून खळखळणांर॑ आणि कुणग्याकुणग्यांतुन 
:उड्या टाकणारे स्वच्छ पाण्याचे पाट -दृष्टिश्षुतीला 
सुखवूं लागले. त्यांच्या ल्यबद्ध घोषामुळें पोफळींचे 
सहस्तावधि दयुभ्र खांच रोमांचित हाऊन थरथरत 
आहेत असें वाटत होतें. त्यांचीं झावळें जणुं काय 
लवचिक हिरव्या काचेची बनविली आहेत असा 
:भास होई आणि त्यांच्यावर सांडलेळें तुरळक ऊन 
: >. चांदण्यासारखें सोम्य हे!ऊन पाण्याप्रमार्णे ठिवकत 
आहे. असे वाहूं लागे, मधूनच एखादी झळूक 
कसलेल्या गवयाच्या हुकमी तानेप्रमाणे साऱ्या 
आसमंताला वेढून जाई. त्यांत इतक्या विविध फळां- 
फुलांचे दरवळ मिसळलेळे असत. कीं ्राणेंद्रिया- 
बरोबर: रसर्नेंद्रियहि प्रफुल्लित होऊन उठे. आम्ही 
आंणखी दोन पावळें चाळून खाली. आलो. अनन 
साची जाळी ओलांडतांना तिची ए* कांटेरी पात 
माझ्या डाव्या हांताला चाटून गेली होती. नकी. 
त्यामुळें थोडेसें रक्तहि निघाळें हवो्ते, पण वेदनेपेक्षा 
मळा उन्मादच आधिक जाणवला हाता, डा; 
चढतां-उततरतांना, रानजाळ्यांवून वार कोर्ढतांना 


रह ड्‌ & 


अनुक्रमणिका 


किंवा असाच दुसरा एखादा धोका पत्करतांना 
आपले रक्त निघालेले दिसले म्हणजे त्या बालवयांत 
केवढा उत्साह, केवढा उन्माद, केवढा पुरुषार्थ 
वाटतो ! मनगटांतून निघालेले रक्ताचे ते बारीक 
कण क्षणं दोन क्षण पाहून घेतल्यावर सहज माझी 
नजर उजवीकडे गेली. तेथें गुलाल सांडला होता. 
जणूं आजीच्या गोष्टोंतील स्वगीतल्या परी रात्री 
तिथे नाचून गेल्या होत्या आणि त्यांच्या पावलांचा 


अळिता तिथे आपल्या मोहृमुद्रा ठेवून गेल्या होत्या. . 


जांभांच्या झाडाच्या पायथ्याशी ही अशी त्यांच्या 
पुष्पकेसरांची रास पडली होती. 
---। किती सुंदर आहे नाहीं ? कुणाचं बाबा हें 
कुळागर ? ? | 
“आपलंच. याला निरंकाल म्हणतांत. ' 
---। निरंकाल म्हणजे काय? 


__-“£ निराकार? याचा हा अपभ्रंश, समाईक . 


मालकीची देवाधर्मांला सोडलेली जीं ठिकाणं 


व र्क , असतात त्यांना निरंकाल म्हणतात. र 
तरारून निघाले. आगि कुळागराचा हिरवागार . सततच सड 


___. तरीच या ठिकाणाचा ' खंड ' आपल्या- 
कडे येत नाही. पण आपण हें. देवाधर्माला कां 
सोडलं १ कुळागर तर मोठं भरभरार्टाचि दिसतंय. 

__-“ ती एक मोठीच कथा आहि. या कुळाग- 
रांतल्या लोकांनीं ठुला कांही खायला प्यायला द्लिं 
तर घेऊं नकोस बरं का. 

वडिलांच्या या उद्‌गारांनीं मळा फटका बसल्या- 
सारखे झालें, कारण मुलांच्या गालासारखे झुभ्र 
तांबूस जांब पाहून मला त्यांचा लोम सुटला होता. 

: खाल तर काय होईल! 

-। इथलं आम्ही कांही घेत नाहीं, तरी तो 


आम्हांला छळतो आहे, मग तर त्याच्या उपद्रवाला 
९ 


सीमाच उरणार नार्ही. 


स्वतःच्याच . मनाशी बोलल्याप्रमाणे ते बोलत 


होते. आतां माझी अधीरता तुटण्याच्या बेतांत | 


आली होती. | 
: मग सांगांच मला ती गोष्ट.. आत्तांच'इथंच.) 
६ जरा थांब; आधीं इथल्या 
वून घेऊन आमच्या समंधांची 
आणि तो तिथं चिमकुला तलाव 


व्यवस्था 'लावर्तो; 
दिसतो. ना तिथं 


1 गांवड्याला बोला-. 


अंसांयळा जागा फार चांगली. आहे; तिथून सगळ . 


2-2 मेली 01. । 
टी कॅ 


"करखगघरचि्जसज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


रक्‍ताचा निवाडा 


कुळागर दिसतं, तिथं जाऊन असूं; नंतर सांगतों 
घुळा सगळी हकीकत.” कोंबड्या-बकऱ्यांसाठीं 
बाभांनीं गांवड्याच्या हाती पैसे दिळे. दामूळा गुण 
पडण्यासाठी करावयाची आंगवाण सांगितली आणि 
मंग मला घेऊन ते तलावावर जाऊन बसले, बाबांची 
गोष्ट सुरू झाली : 

“ या गोष्टीला तीन-चारशांहून अधिक वर्ष 
खचित झालीं असतील. त्या वेळीं आजच्यासारखी 
आमच्या कुटुंबाची अशीं घरं झालीं नव्हतीं कीं 
पांगापांग झाली नव्हती. सगळ्या कुटुंबाचा, सात 
'माड्यांचा एक भला मोठा वाडा होता.' राज्य 
कुणाचं होतं कुणाला माहीत, पण गावांत खरं 
राज्य होतं तें आमचं. गांवांतल्या सगळ्या तक्रा-. 

रींचा निवाडा होत असे तो आमच्या सदरेवर. 
_ आमसंस्थेच्या उत्पनाची जमाबंदी आणि वांटणी 
होत असे तीहि आमच्याच राजांगणांत. गांवचा सारा 
सुभेदाराला देण्यांत येई तोहि तिथेच आणि सगळ्या 
गांवाला उत्सवानिमित्त जेवयावळी पडत त्याहि 
आमेच्याच चौसोपीवर. घरचे कर्ते पुरुष सोनबा 
यांच्या शब्दाला कायद्यापेक्षांहि गांबांत आधिक 
मान होता आणि त्यांच्या शब्दावर सारा गांव 
इलत होता. त्यामुळेच गांवाची एवढी भरभराट 
होती. अछूजमहालाच्या सत्तावीस गांवांत त्यांचा 
बिडा पाहिला होता. आणि त्यांची गुढी शिम- 
ग्याच्या मेळ्यांत पहिली असे. 

“ पुढें केव्हां तरी राज्याचा उलथापालथीचा 
काळ आला, आगि रज्यांच्या आणि मुढख- 
गिऱ्यांच्या घाडी मधून मधून गांवांवर होऊं 
लागल्या. गांव मुख्यतः भटागांवड्यांचा, महारासारखं 
- राबावं आणि. राजासारखं खावं असाच सगळ्यांचा 
शिरस्ता. दिवाण, दरबार किंवा राजकाजाच्या 
भानभडी यांची त्यांना गंधवार्ता नसे. ती सारी 
जबाबदारी उचलावी आमच्या घरानें. आम्ही सागू 
तें इमाने इतजारें पाळावे हें त्यांचं काम, ्ि 

“८ जसजशा या घाडी येऊं लागल्या आणि 
'गांवचं जीवन निनसू लागळं तसतशी गांवकऱ्यांत 
अस्वस्थता: पसरू लागली, सोनब्रांच्या सद्रेवरून 
दिवाणांत कागदपत्रे जात होती. पण या धाडीच्या 
ढ दो चव 
बंदोबस्तांची कोणताच व्यवस्था अजुन सरकारतफे 


र 


८002202 2>42424/4/:1:4 245 


होत नव्हती. गांव सरकार जाणत नव्हते; त्याच्या 
दृष्टीनें सरकार काय तें. सोनबा. एवढेंच काय 
सरकारपेक्षांहि सोनवांचें सामर्थ्य मोर्ठे अशी 
गांवच्या लोकांची भावना. कारण सोनब्रा म्हणजे 
नेकीचा माणूस. भक्तीचा, श्रद्धेचा अखंड जाळणारा 
होमांतळा अशि. मध्यरात्रीच्या वेळी पांढऱ्या 
घोड्यावरून गांवचा पहारा करणारा आमचा कुल- 
देव त्याला दिसतो, त्याच्याशीं बोलतो,. त्याच्या 
सांगण्याची कंदर करतो, संकटकाळी त्याच्या 
हांकेला “ ओ * देतो, त्याच्या घरीं नोकरासारखा 
राबतो अशी त्यांची श्रद्धा. मग ही अर्शी संकटे 
येतात कशी ! हे असें मुलखावेगळें घडते कसे १ 
त्यांना कांहीं या सगळ्याचा बोधचं होईना. 
शेवटी एक दिवस वयांत आलेल्या गांवच्या 
सगळ्या पुरुषांना सदरेवरून बोलावणे आले. 
ठरलेल्या वेळीं लोक जमले. सदर आणि चौसोप्या 
भरून गेल्या, आपल्याला कशासाठी बोलावलेलें 
ओहे याची कुणालाच कल्पना नव्हती. तरीदेखील 
ज्यावरून सगळ्या गांवाला बोलावणें आहे त्या- 
वरून कसल्या तरी गंभीर प्रसंगाला तोंड द्यायचे 
आहे. एवढी खूणगांठ गांवकऱ्यांनी मनाशी 
जांधळी होती. आणि जीव डोळ्यांत आणून 
सगळे लोक सोनबांच्या आगमनाची आणि त्यांच्या 
बोलण्याची वाट पहात होते. सदरेवर भिंतीठा 
टेकून सोनब्ांची बैठक आणि लोड ठेवलेडे होते, 
पुढे. दोन समया जळत होत्या. गांवांतली वरिष्ठ 
मंडळी आणि आमच्या घरचे वुरुष बेठकीमोंवती 
असले होते. | 

“ ££ इतक्यांत हातांत नारळ घेऊन अंगाला 
भस्म लावलेले सोनबा देवधरांतून बाहेर आळे. आणि 
त्यांच्यासाठी मोकळ्या सोडलेल्या बाटेनें बैठकीवर 
येऊन उभे राहिळे. आज त्यांनीं लोकांना पाहून 
नेहमीसारखे स्मित केळे नाहीं. त्यांचा मूळचा उप्र 
चेहरा कपाळींच्या भस्मामुळें जास्तच उग्र दिसत होता. 
त्यांत अतःकरणांत पेटलेल्या अग्नीच्या प्रकाशामुळे 
त्यांच्या गोऱ्य़ा-चेहऱ्याला लकाकी आली. होती. आणि. 
कपाळांवरची शीर्‌ सणसणून उठलेली दिसत . होती. 
आपल्या धीरोदात्त पण तिखट नजरेने त्यांनी सारा 


'समुदाय पाहून घेतला. त्या तिखट दृष्टीच्या स्पर्शा- 


1१ 


नवभारत 


सरशी अस्ताव्यस्तपर्णे. बसलेले लोक नीट सांवरून 
बसले. त्यांच्या वांकळेल्या पाठी आणि माना ताठ 
झाल्या आणि प्राणायामाळा बसल्याप्रमाणें सगळी 
सभा श्वास घेऊन तटस्थ झाली; सोनबा बोलूं 
लागले : 

“८६ हलौक हो, वखत मोठा वाईट आला आहे. 
बायंको आणतो त्याला ती राखतां आढी पाहिजे. 
शेत पिकवतो त्याच्या मनगटांत पीक लबाडूं न 
देण्याची धमक पाहिजे. गांव चालवतो त्याला तो 
. सांभाळतां आला पाहिजे. पांच हजार लोकांच्या 
या गांबांत पांचपत्नास लोक येऊन झुमार्कूळ 
घालतात, पिकवलेले ठुट्टून नेतात, बायका-मुलींना 
घराबाहेर पडण्याची चोरी होते याचा अर्थ काय 
सरकार किती हजार मेलांवर आहे कोण जाणें ! 
आपली हांक त्यांच्या कानापर्यंत जायला जो काळ 
लागेल तेवढ्यांत आमर्चे सर्वस्वहि जायचे. चीजवस्त, 
घनदौलत जाते तै कांई'च नव्हे पण गांवची लाज 
जाते हे अधिक. .गांवावर घाड घालतात ते आमचे 
शत्रू तसे सरकारचेहि राळरू, अशा पांच पांच 
हजारांच्या गांवावर पनाता-पन्नासांच्या टोळ्या 
हुकमत गाजवू लागल्या तर सरकार तरी कुणाच्या 
धीरावर त्यांचें पारिपत्य करणार? आणि करावें 
म्हटळे तरी' त्याला कर्ते शक्‍य होणार  - शिवाय 
जोपर्यंत तुम्ही सत्तावीस गांवचा ठुरा लावून 
मिरवता आहांत तोपर्यत इतरांच्या आधीं त्यान 
तुमच्या हांकेला काय म्हणून ओ द्यावी १ प्रसग 
पडला तर शिपाई होतो तोच खरा शेतकरी ! आज 
तसा प्रसंग आला आहि. प्रत्येक घरानं एक एर्क 
शिपाई दिला पाहिजे. तो केवळ, नंग नको. दिला'चा 
: सच्चा आणि मरणाचा भोक्ता असा असेल तो 
पाहिजे. माझ्या घरच्या पोरानं हा नारळ उचलावा 
: आणि मरणाचं मुखल्यारपण घ्यावं, घराचा शिरस्ता 
पाळावा अक्षी माझी इच्छा आहि; नव्हे तसा कुल" 
देवाचा हुकूम आहे. जो पुढे येईल .तो. मरापळा 
- सगळ्यांच्या पुढें नि जेवायला सगळ्यांच्या नंतर 
असा पाहिजे. बोळा हर हर महादेव *' 

६: स॒गळ्या समुदांयांतून सहत्गुणित होऊन तोःच 
वकक 3. हेत पेलत | 

र तोडके काढणें ₹ देवी. टेंचेण्याचा प 


. होती. गोंदना 


२२ 


: हूर हर महादेव ' महाध्वाने होऊन उमटला. 
आणि डोळ्याचे पार्ते लवते न लवते तोंच आम- 
च्याच घरचा जवान गोंदबा सोनजांच्या पुढे हात 
जोडून उभा राहिला. 

६: गोंदबाच्या मनगटाचा: 
माहीत हाता. कोयत्याच्या एका घावासरशीं बारा 


जोर सगळ्यांना . 


कण्याच्या घडाची केळ कापून टाकणें हा त्याचा . 


हातचा मळ होता. देवीच्या दिवसांत तोडके ' काढून 
घेतांना त्याम कर्धी हाय म्हटलेळें नव्हते. गांवच्या 
देवळाच्या दशावतारी खेळांत रावणाचे सोंग 
घेण्याची हिंमत त्याच्याशिवाय अन्य कुणांत नव्हती. 
लांकडाची अक्राळविक्राळ नऊ तोंडें तो शैडीइतक्या 
सहजतेने पेळीत असे. वीरभद्राचं सोंग घेऊन 
सगळी रात्र थयथयाट करीत, बायपोरांच्याच 
काय पण वस्ताद शिकाऱ्यांच्यादेखील तो काळजांनच 
पाणी करीत असे. चार पुरुष उंचीच्या झाडावरून 
पाय निसटून पडळेळा तरणाबांड माणूस त्यानं घीर 
देऊन भुजांवर झेलला हाता. .शिकारींत जखमी 
होऊन निपचित पडलेला सग मेळा असल्याच्या 
समजुतीने त्याने धरला असतांना अवच्वितपणे तो 


चवताळला, तेव्हां शिकाऱ्याची दुसरी . गोळी 


येइर्परयत त्याने त्याला घट्ट पकडून घरले होते. 
गोंदवाच्या पराक्रमाच्या अतल्या कितीतरी कथा 
गांवच्या लोकांच्या अंतःकरणांत आदर आणि 
भीतीच्या छिनी-हातोड्यांनी कोरल्या गेल्या होत्या. 


6 गोंदबा समोर उभा असलेला पाहून वृद्ध 
सोनबांची दणकट छाती अभिमानाने फुळून आली. 
सगळ्या घराण्या च वात्सल्य-”उभ्पा गांवची माया 
त्यांच्या हदयांत उफाळून उठली. गोंदबा हा त्यांच्या 


एका लांबच्या र 
वग त्यांना घरची सारी मुलें सारखी. हा लांबचा 


आणि हा जवळचा ह्वा का! 
नव्हता. उळट पोटच्या मुलाला लांब ठेवून लांज 
च्यांच्या मुलांचे लाड करावे हीच तर घराची. रीतः 
तर लहानपणापासून जसा हूड तसा 
छोनत्रांची त्याच्यावर विशेष मर्जी 


शूर. त्यामुळें : र 
होती. त्यांनीच त्याला उरापोटावर घाळून, वाढवले. 


जुना प्रकार, 


जी नज. | । 
_-२व्डटण तथदथन” 
चप ऊर 


चुलतभावाचा एकुलता एक सुलगा. . 


भेदभाव त्यांच्या ठिकाणी. 


2022. 


रॅक्‍ताचा निवाडा 


हात. अर्थात्‌ ही सारी मायाममता अंतःकरणांत 
दाटून येऊन त्यांच्या डोळ्यांच्या कडांवर उभी 
राहिलटी---पण क्षण दोन क्षणच. लगेच कुल- 
: पुरुषाचा करारीपणा, गांवच्या पंचिष्टांची न्यायबुद्धि, 
परंपरेची नकदानत त्यांच्या ठिकाणी जागी झाली. 
आणि आवाजाचा ओलावा सत्यनिष्ठेने पुसून घेऊन 
तळपणाऱ्या तलवारीसारख्या घारदार स्वरांत ते 
म्हणाले : 

*“ “६ £ शास्त्र ही वस्तु विस्तवापेक्षांहि: जखमी ची 
आहे, गोंदबा काबूत राहिळी तर हिताची नाही तर 
भयंकर--मोठी भयंकर. शास्त्राला एकदांची 
रक्ताची चट लागली म्हणजे हे वाघाचे रक्त अन्‌ 
तें गाईचं रक्त हा विवेक त्याला रहात नाहीं. तें 
घरणाऱ्याच्या मनगटांत गोविंदाचे अधिष्ठान नसेल 


तर तं अगावर उलटत -- नरकाला नते. त्राह्ममान . 


तर्‌ या बाबतींत जास्तच सावध असलें पाहिजे. 
नाहीं तर त्याचा परझुराम तरी हातो किंवा अश्व 
त्थामा तरी होतो ! म्हणून शास्त्र हातीं धरतांना 
क्षणोक्षणी या नारळाचं---या इंश्वरी आदेशाचं, 
मांगल्याचं, सत्यनीतीचं सदैव स्मरण ठेवीत रहा 
आमचा कुलदेव जितका भोळा तितकाच भयंकर 
आहे. आज त्यांने खुष होऊन तुझ्या हार्ती हा नारळ 
दिला आहे. पण जरा कुठें त्याच्या पावित्र्याळा 
धक्का लागू दिलास तर तो तेवढ्यांत कोपानें शासन 
करील हं विसरू नकोस, ? | 

“ हूतर्के बोळून सोनबांनीं नारळ गोंदबाच्या 
हार्ती.दिळा आणि त्याच्यावरचे भस्म स्वतःच्या 
हातानें त्याच्या कपाळाला लावले. आणि त्याच्या 
पाठीवरून हात फिरवीत म्हटल : 

££ ६ जा, तुज्ञे भाईबंद निवड. आणि दैवाची 
बिभूत त्यांच्या कपाळीं लावून गांवची फोज तयार 
कर. सगळ्या वाटा रोखून धरून देवासारखी गांवची 
राखण कर. अपराध्याची मुळींच गय करू नकास, 
पण कारणाशिवाय शास्त्राळा रक्त पाजू नकोस, चल 
देव तुझ्या पाठीशी आहे 

“: त्याचप्रमाणे गांवच्या जवानांची फ।!ज तयार 
झाटी. शस्त्रांना धारा' चढल्या. धांवे रोखली गेली 
गस्ता चाळूं झाल्या, लोक निश्चितपणे आपापल्या 


उद्योगाला लागले आणि पूर्वीसारख्याच मध्य- 
। श्र. 


ह 


रात्रीला कुलंदेवाच्या घोड्याच्या टापा ऐकू येऊ 
लागल्या 

“: शोंदबा आणि त्यांचे साथीदार आपापले 
काम चोख अजावू लागले. गांवांत त्यांची पत 
वाढली. युद्धकाळांत शिपायाला मिळणारा मान 
त्यांना मिळूं लागला. गांवचे म्हातारे-कोतारेदेखील 
त्यांच्याशीं अद्वीर्ने वागू लागले. 

£६ गांवचा पहारा अगदीं जागता हाता; तरीहि. 
दर आउठपंधरा दिवसांच्या अतरानं गोंदांच्या 
आणि घाडकऱ्यांच्या दोन-चार चकमका उडाल्या. 
उभयपक्षी रक्ताचे पाट निघाले. कांहीं माणर्सेहि 
कामास आलीं. शेवटच्या चकमकीत तर इात्रूर्नी 
खांगळाच पराक्रम दाखविला. गोंदनबाचे लोक 
संख्येने जास्त नसते तर त्यांचा पराभव ठरलेला 
होता. तरीहि त्यांनीं आपल्यापुरती शर्थ केलीच 
हाती. पण या यशाने त्यांचें समाधान होईना. 
शत्रूच्या पराक्रमाने तो दिपून गेला होता. आणि 


तो आपल्याळाहि साधला पाहिजे अशीतत्याच्या . . 


मनाने पैज घेतली हाती. टोळीवाले कांही झाडें 
तरी तयार लोक होते. पण असल्या युक्तिवादानें 
पड ध्यायला गोंदजा कबूल नव्हता. त्यानें आपल्या 
साथीदारांना बोलावून सभा घेतली. सुरुवातीला 
पराभव पावलेल्या आपल्या शत्रूची दिलदारपर्गे 
स्तुति केळी आणि तो त्यांना म्हणाला : : आपण _ 
नाना युक्त्याप्रयुक्त्या योजून त्यांच्यांत गेलं पाहिजे. 
ते कसे जगतात, कसे वागतात, आपल्या पोरांना 
कोणती शिकवण देतात वगेरे खडान्‌ खडा माहिती 
आपण काढली पाहिजे आणि त्यांच्या पराक्रमाचे 


मूळ कोणत्या गोष्टींत आहे याचा तलास काढून 


आपण तशी देख आपणाला दिली पाहेजे.?. ,. 
: .। गोंदबाच्या इघाऱ्याप्रमाणं याहि -कामाला _ . 


सुरुवात झाली. थोड्याच दिवसांत किती तरी गोष्टी . 


गोंदबाच्या लेखी गोळा झाल्या. एकाच घाबांत ते 


लोक बकऱ्याचा काट कसा करतात, ताज्या रक्तांत 


चरू कालवून त्यांचे घांस . मिटक्या मारीत सगळे 
कते खातात, चौरंगी काट करणाऱ्याशिवाय ते दुसरा 
नायक कसे जुमानीत नाहीत, नुकत्याच कापलेल्या 
बकऱ्याचा कंठनाळ तोंडाळा लावून ते संगळें रक्त 
पचवण्यासाठी अंगांतून घाम निघेपयेत तो कसा 


उर्डकएल-”. > 


"एम जोक: डी 
-करडगघर[* निखळ सर, 
या 


नेवॅभॉरते 


विजेसारखा पळत राहतो वगेरे किती तरी गोष्टी 
गोंदबाच्या कार्नी आल्या. 


“८ ६ चौरंगी काट हा काय प्रकार आहे?” 
चि *्ट ढ डे 
गोदबाने आपल्या साथीदारांना विचारले. 


र £ £ डव्या बाजूला तोंड करून बकरं उभं 
केलेलं असत, मागच्या पायावरून वार करून एका 
झटक्यासरशीं त्याचे पाय आणि मुंडकं तोडावयाचचं 
असतं. पाय मोडून आणि तोंड जामेनीला लावून 
बेकरं निश्चळ बसलं आहे असा भास जो घडवतो 
त्याचा काट सवोत उत्तम ! ? साथीदारांनी उत्तर 
द्लिं. 

“ गोंदबाच्या नजरेपुढें तो काट मूर्तिमंत उभा 
झाला, त्या अधववुळाकृति बाराची शिताफी त्याला 
जितकी आकर्षक, तितकीच स्तिमित करणारी वाटली. 
त्या रक्ताच्या कथा दिवसरात्र त्याच्या मनांत येमान 
घाळू लागल्या. त्याच्या रक्ताला रक्ताचा कैफ चढ 
लागला. संबय म्हणून पूजेळा लावलेल्या नारळाला 
तो नमस्कार करीत होता खरा. पण त्याच्या मनांत 
रक्ताचीच पूजा चालळी होती. चौरंगी काटाचा तो 
वार सारखा त्याच्या डोळ्यांना संथा देत होता. 
त्याच्याहून आधिक रमणीय, अधिक विक्रमशील 
कांही असूं शकेल याची त्याला आतां झुद्ध राहिली 
नव्हती. गरीज बकरं फुकट प्राणाला सुवनत आहे हे 
तो केव्हांच विसरून गेला होता. 

४ डोळ्यांनी घेतटेळी संथा तो हातांनी गिरवूं 
लागला. रोज गांबांतळें एक एक बर्करें त्याच्या 
तालमीसार्ठी पुढें येऊं लागले. आणि साथीदारांना 
रोजरोज सागुतीचे अन मिळूं लागळें. वस्तुतः 
त्यांच्या शिध्यासाठीं लागणारी कोणतीहि गोष्ट 
राजीखुषीनें आणि इतमामार्ने त्यांना मिळत असे. 
पण गांवची बकरीं जाऊं लागली तसे लोक अस्वस्थ 
होऊं लागले, पण गोंदमा विरुद्ध आवाज उचलण्याची 
कोणाचीहि हिंभत नव्हती. गांवच्या म्हाताऱ्याकडे 
अशीं कांही कुरकुर केली तर ते म्हणत, 9 बोढून- 
चाळून त्यांनी शिपाई पेह्या पत्करला आहि, तेव्हा 


_ त्यांनीं पाला खाऊन जगावं आणि तलवार मारावी 
असं म्हणण्यांत काय अर्थ ? गाई सांभाळायाच्या 


क 6 
असल्या तर बकरी. दिलीं पाहिजेत ! > अथात 


" अ णी 


अनुक्रमणिका 


लोकांनींहि समजुतदारपणानें सदरेवर कागाळी नेली 
नार्ही. 

6 शेवटी एकदांचा गोंदबाळा काट साघळा, पण . 
बकऱ्यांचे मरण कांहीं टळलें नाहीं, कारण त्याच्या 
साथीदारांना आतां सागुतीची चट लागली होतीं 
आणि सगळ्यांनाच. कमी-अधिक प्रमाणांत रक्ताची 
दीक्षा मिळाली होती. नारळाला तंरते लोक 
केव्हांच विसरून गेले होते. दिवसां शेतांवर खपून 
राती पाहाऱ्यावर जाणारे जे लोक होते त्यांना 
गांवांत काय चाललें आहे याची जाणीव होती, ते 
आणि जे बरेचसे विवाहित होते ते माणुसकी सांभाळून 
सगळें कांहीं करीत होते. पण जे सडे होते त्यांना 
कोणताच धरबंद नव्हता. गरज असो नसो-गांवर्ची 
कोंबडी, बकरी, नारळ-शहाळीं, आंबे-फणस आणि 
भाजीपाला ते मालकीच्या तोऱ्यांत घेऊन येत. 
गोंदबाचा तळ रानांतच असे. इतक्या दिवसांत तो 
कर्धी घरीं गेला नव्हता. त्यामुळें गांवांत काय 
चाललें आहे याची त्याला दाद नव्हती. आपल्या 
साथीदारांवर त्याची इतकी बह्ााळ मर्जी झाली 
होती आणि त्याचबरोबर नारळाकडे इतकें दुर्लक्ष 
झालें होतें की एवढें हे वैभव असें सुखासुखी समोर 
येऊन कर्से पडते हा साधा प्रश्न विचारायचीहि बुद्धि 
त्याला होईना. 

८“: घाडकऱ्यांचा पुरता बीमोड सरकारनें आतां. 
केला आहे. आणि धामधूम ओसरून स्थिरस्थावर 
झाली आहे अश्ली दवंडी गांवांत फिरविली गेली. 
त्याप्रमाणें खर्ची पडलेल्यांचा आणि तरवार गाजव- 
ठेल्यांचा सदरेवर बहुमान. करण्यासाठीं सोनबांचें 
सगळ्यांना आमंत्रण गेलें. धाडकऱ्यांचा त्रास संपून 
आपल्याच लोकांचा गांवकऱ्यांना उपद्रव होत आहे . 
याची कुणकुण आतां. सोनबांना लागली होती; 
बाहेरचं अरिष्टं जाऊन घरांत अरिष्ट उर्भे राहेलेंया 
जाणिवेने ते बेचैन झाले होते. आणि केव्हां एकदां. 
शस्त्राची जागा औताने घेतली जाते अशी .निकडं 
त्यांना लागली होती. 2 १९ 

६६ निमंत्रण गांवाला गेळें, तसेंच गोदबाजवळहि 
येऊन पोचले. आपला आतां मोठाच गोरब होणार 
अश्या सुखस्वभांत तो चूर होता. पण साथीदारांपेकी 
एकाने जी-बातमी. आणली ती ऐकून गोंदबाचा रंग 


रक्‍ताचा निवाडा 


बिघडला. साथीदार म्हणाला ह्वोता : “ मानसन्माना- 

बरोबरच सद्रेवर खोट्यानाट्याचा निवाडाहि होणार 

आहे. तशा कांहीं कागाळ्याहि गेल्या आहेत तिथ- 
"पर्यंत !?_ 

“वा! छान ! फार सज्जन आहेत लोक आपले, 
आम्ही जान देऊन गांव बचावला त्याची किंमत 
अशी करताहेत काय हे लोक ? तर मग हा नारळ 
सद्रेवर घेऊन जा आणि सोनत्राकाकांना सांग-इथला 
न्याय ' इथे होऊन गेला आहे. तो तिर्थे चालणार 
असेळ तर आमचा इथूनच नमस्कार. 

“ सोनबांकडून निरोप आला: “ सदरेहून मोठें 
न्यायासन नाहीं. गांवापेक्षां माणसाची मातब्बरी 
अधिक नाही. त्य़ाला शरण जाण्यांत कमीपणा नाहीं, 
बहुमान आहे. तुझा पराक्रम ही गांवची शोभा आहे 
तिला उद्धटपणाचें काजळ लावणें आंपल्याला शोभत 
नाहीं. शत्रूळा तोंड देण्यापेक्षा न्यायाला मान तुक- 
वण्यांत अधिक शोर्य आहे. येत्या सोमवारी सद्र 
भरणार आहे. ? 

“ सोनबांच्या फर्मांनाप्रमागें दळांतळे सगळे 
लोक सदरेवर गोळा झाले. पण गोंदबा आणि 
त्याचे चार-आठ जिवलग साथीदार शेवटपयत आले 
नाहीत. सोनबाला मोठें वाईट वाटलें. सगळा गांव 
त्याच्यावरून मीठमोहऱ्या ओंवाळायला आणि दिवे 
दाखवायला तयार होता. आजच्या आनंदाच्या 
प्रसंगी फोजेकरवीं झालेले लहानसहान उपद्रव लोक 
केव्हांच विसरून गेले होते. पण गोंदनानें सदरेची 
अवश्शा करावी द्या बाण सगळ्यांनाच झोंबला, 
त्यांतल्या त्यांत सोनवांना जास्तच. 

“: ते त्याला पोटाशी धरायला त्याच्या पाठीवर 
शाबासकीची “थाप द्यायला, त्याच्या हातार्ने कुल- 
देवाच्या पूजेचा उत्सव करायला किती उत्सुक 
हेते ! गोंदबा न आल्यामुळें सगळ्या सोहळ्यावर 
विरजण' पडलें होतें. तरीहि रीतसर सगळ्या गोष्टी 
झाल्या, पण त्यांत जीव नव्हता. कळसूत्री चित्रा- 
प्रमाचे सोनबांचें शारीर समारंभांदून वावरत. होते. 
पण त्यांचें हृदय तिथे रानांत गोंदबाला ओढून 
आणण्यासाठी रक्ततंबराळ होऊन हिंडत होते. आणि 
गोंदबादि सोनत्रांची आठवण करीत आंतल्या आंत 
आंसरवे गिळीत. अंथरुणावर. कण्हत पडला होता. 


नेव, ४ 


व की 


££ निवाडा करण्याची वेळ आली त्या वेळीं 
सोनबा म्हणाले : “ ज्याने या सगळ्या लोकांची मुख- 
त्यारी केली त्याच्याच शिरावर सगळ्या पापपुण्याची 
जबाबदारी आहे. गांवावरचे संकट गोंदनाने निभा- 
वून नेळें याबद्दल आम्ही सगळेच त्याचे कणी 
आहोंत. आम्हां सर्व लहानथोरांचा त्याला आज 
मुजरा आहे. त्याच्या आणि आमच्या कमनरिब्वार्न 
आज तो येथें नाहीं. पण सदरेची अवज्ञा करून 
आपल्या पराक्रमाचा त्याने पाणउतारा केला आहे. 
त्यानं नारळाबरोबर शास्त्र पाठविळें नाहीं. लोकांना 
तारक झालेलें शस्त्र त्याला मारक न होवो. त्याच्या- 
वर न उलटो अश्शी कुलदेवाची आपण करुणा 
भाकू. सगळ्यांच्या अपराधाची जबाबदारी गोंदबा- 
वर असल्यामुळे आणि तोंच इथे हजर नसल्यामुळें 
इतर सगळे सुटले आहेत आणि हा निवाडा कुल- 
देवाकडे सुपूद केला आहे. ? इतके बोळून सोनबांनीं 
गोंदबाकडून आलेला नारळ देव्हाऱ्यांत ठेवला 
आणि सगळ्या लोकांना नेवेद्याचा पायस वाहून 
आणि .त्यांना बक्षिसी देऊन त्यांची बोळवण केली. 

“ गोंदभा आज येईल, उद्यां येईल अश्शी घरांत 
आणि गांवांत बहुतेकांची अपेक्षा होती. पण हळूं- 
हृळूं ती मावळत जाऊं लागली, सगळ्यांनाच या 
गोष्टींचा विषाद वाटत होता. इृद्ध सोनबा तर बाहेर 
अंगणांतल्या सोप्यावर उत्तररात्रप्येत आतांशा 
जागत बसलेळे असत. गोंदबा घरी येत नाही ही 
त्यांच्या जीवाची मोठीच व्यथा आहे ईं जो तो 
मनांत उमजून होता. म्हणून त्यांच्याशी तो विषय 
काढायला कोणी धजत नसे. एखाद्या -समवयस्कानें 
तसा तो काढण्याचे साहस केलेंच तर ते म्हणत- 
५ तो यायचा नाहीं, जळला तरी पीळ सोडांयला, . 
नाहीं. अभिमानांत मिसळलेला कैफ मोठा दुर्धर 
असतो. कधी तो वर होतों कधी तो शाप होतो. 
पण आमच्या घराण्याला तो मिळाला आहे खरा ! ? 
इतर्के बोळून त्यांनीं दीर्थ सुस्कारा सोडला म्हणजे . 
गोंदुबाच्या येण्याची उरलीसुरली आश्याहि त्याच्या 
घगीर्ने करपून जाई. 

1) असे आणखी कांहीं दिवस गेले. रोज नव- 
कागाळ्या सोनांच्या कानांवर येऊं लागल्या. 


क क तली 
क्ल थीदार यांनीं आपली गांव 


. गोंदबा.आणि त्यांचे सा 


दरत्ट्वड्य 


पजा”. 


प्रेतिष्ठा, गोंदबाचे जीवित, 


26१ र . कलक, » 
: रान्नीच्या काळोखांत त्यांच्या चमचक्षूना 


नेवेभारंते 


पत सदरेचे आमंत्रण झिडकारल्यामुळें घालंवली 
हाती, आणि चारचेघांत जायला त्यांना तोंड 
उरलें नव्हते. त्यांच्या जीवनाचा जुना खाक्या 
चालूं होता. पुर्ढे याच आमच्या कुळागरांत त्यांनी 
आपलें वास्तव्य केळे, इथला खंड घेऊन ते आपला 
चरितार्थ चालवू लागले. सोनबांना हे कळळें, पण 
त्यांनीं त्याबद्दल गोंदबालळा बोळ लावला नाहीं. 
: त्याच्या पराक्रमाला असलीं सात ठिकाणें तोडून 
दिलीं तरी थोडी. . मला दुःख होतं ते तो घरीं येत 
नाहीं याचं. ? ते म्हणत. तरीहि कागाळ्या चाळून 
राहिल्या, आज कुणाची केळफुळे कापून नेली, 


उद्यां कुणाची कोंबर्डी-बकरीं उचलली, परवां 


कुणाला वेठीला धरून काम करून घेतलं---अश्ा एक 
.ना दोन असंख्य गोष्टी. वृक्षाला कीड लागावी तसे 
सोनबा आंतल्या आंत पोखरले जाऊं लागले. पुढे 


- पुढें तर गोंदबानें बाई ठेवल्याचेंहि त्यांच्या कानांवर 


गेळें. तरीहि ते म्हणालेः “ आपल्याच कर्मानं 
मानाच्या खोट्या कल्पनेनं त्यानं हा वनवास ओढ- 
वून घेतला. गांबांतळी पत बुडवली. मग कुळवताची 


लेक सांगून कशी येणार £ विहिरींच्या पाण्याला. 


मुकल्यावर फोंडाऱ्या'चं ( डब्रक्‍्याचं ) पाणी तोंडाला 
आल्याशिवाय कसं राहीलं! ? 

“ त्यांनेतर पूर्वीपेक्षांहि भयंकर बातम्या कानांवर 
येऊं लागल्या, घडलेळे प्रकार उभ्या गांवाचा तिळ- 
पापड उडवणारे होते. पण' सोनबापर्यंत पौचतांना 
ते सोम्य होऊन पोचले होते. पण त्या म्यते- 
मागची दाहकता ओळखण्याची नजर त्यांच्यांत 
होती. लांकडे तोडायला रानांत गेलेल्या गांवकऱ्यांच्या 
तरण्याताठ्या मुलींवर गोंदबाच्या लोकांकडून हात 


' टाकला गेला होता. त्यांचें शीळ धोक्यांत आलें 


होते. तापलेल्या सळया कानांतून आरपार जाव्या 


' त्से सोनबांना झाले, आपल्या नेकीची धार माये- 


मुळें बोथट झाली अद्या समजार्ने त्यांच्या अन्तः' 
करणाने पेट घेतला. गांवाचे स्वास्थ्य, घराण्या'ची 
त्याळा पुन्हां माणसात 
आणण्याचे उपाय अश्या असंख्य गोष्टी पेटते पलिते 
घेऊन त्यांच्या चित्तांत थेमान. घालूं. लागल्या" 


कागाळ्या घेऊन आलेल्या. गांबकऱ्याच 
दिसत 


झालीं होतीं. 


ची तोंडें 


नव्हतीं, पण त्यांच्या अन्तःकरणांत पेटत असलेलां 
अंगार त्यांच्या अंतश्चक्षंंना दिसत होता. विनयभंग 


झालेल्या मुलींच्या आसवांनीं तो कसा अधिकंच . 


पेटतो आहे हे त्यांना दिसत होते. त्या मुर्ींच्या 
आणि त्यांच्या आयांच्या मूक वेदना त्यांचें काळीजं 
कापीत होत्या. तो अभि, ते अश्रू, त्या वेदना एका- 
कार होऊन आपल्या सात माड्यांच्या वाड्याला 
घेरीत आहेत, जाळीत आहेत, भस्मीभूत करीत 
आहेत आणि तेंच भस्म कपाळाला लावून खवीसा- 
प्रमाणें डोळे तारवटून आपण बसलो आहोंत आणि 
त्या भस्माच्या ढिगाऱ्यांतून कुलदेवाचा पांढरा 
घोडा टांचा उधळीत जात आहे, असें मूर्तिमंत 
चित्र त्यांच्या डोळ्यांसमोर तरळूं लागलें. गांव- 
कऱ्यांना उद्देद्यून ते म्हणाळे, “ तुमचें गाऱ्हाणे मी 
कुलेदेवाच्या कानांवर घालीन आणि उद्यां यच वेळीं 
त्याचा निवाडा ठुम्हांला सांगेन, त्याच्यावर भरिभार 
ठेवा आणि झोंपीं जा.' बराच वेळपयेत ते तसेच 


सोप्यावर बसून होते. त्या काळोखांत ते कोणती 
चिल्ने पहात होते आणि त्यांच्या मनांत कसली : 


डोंब पेटत हाता, देव जाणे ! 


६ जेवणाची वेळ झाली होती. पंगत सोनबांची 


वाट पहात होती. पण त्यांना जेवायला बोलावण्याची 
कोणालाच हिंमत होईना. शेवटीं त्यांच्याशीं विशेष 
सलगी असलेल्या गोंदबाच्या वडिलांवर ही जोखीम 
सोंपवण्यांत आली. वस्तुतः ते सोनबांचे समवयस्क, 
दोघांचाहि एकमेकांवर फार जीव. पण सोनांचा 
दरारा एवढा होता की, जास्तीत जासत सलगींतले 
लोकदेखीळ दहा पावलांचें अतर ठेवून अदबीने, 
उभ्याने आणि खालच्या आवाजाने त्यांच्याशी बोलत. 
असत. आणि तेहि मोजकेंच-अगरदी जरूरी पुरते, 
गोंदबा हा सोनबांच्या व्यथेचा विषय झाल्यापासून 
तर या दोन स्नेद्यांत जास्तच अबोलपणा आला 
होता. जो तो आपापल्यापरी आंतल्या आंत. तळ- 
मळतं होता. पण दोघांचीहि तोंडें बांधल्यासारखीं, 
आणि रानांत घडलेले प्रकार आधींच 


कानांवर येऊन पोंचल्यामुळें गोंदञच्या वडिलांवर 


आज गुन्हेगाराप्रम टके, 
प्रसंग आला होतां. किती तरी वेळ भिंतीच्या जवळ 


ते . उमे. होते;...पण मंनांत नाना वाक्ये रचूनहि 


क! 
ध्द 


च य 


--च्कळफश वड 


माणे त्यांच्यासमोर उभे राहण्याचा. 


र 4 4“ 


रक्ताचा 


बिचाऱ्या म्हताऱ्याच्या तोंडून शब्दहि फुटत नव्हता. 
असा बराच वेळ गेला. काळोखाला भेदून पाहाण्याची 
नजर सोनबांच्या ठिकाणीं आहे याविषयीं त्यांची 
खात्री होती. त्यामुळें त्यांच्या मौनाने ते जास्तच 
गडबडले आणि आपला तोल जाऊं नये म्हणून त्यांनी 
भिंतीचा आधार घेतला. 

“ सोनबांनींहि हें ओळखळें असावें. शंखांतून 
आवाज उमटाबा तसे काळोखांतूत शब्द आले, 
' संगळं कांहीं कळलं आहे ना तुळा? 

“६ हे ? आंबढा गिळीत गोंदबाच्या वडिलांनी 
हुंकार दिला. 

“६ : मग तुला मुलगा पाहिजे कीं घर पाहिजे !? 

“ गोंदबाचे बडील क्षग' दोनक्षण घुटमळले 
आणि म्हंगाळे, “ घरासाठींच तर मुलगा मागतात 
ना!” आगि घोतराच्या सोग्यानें त्यांनीं कपाळाचा 
. पाम पुसून घेतला, 

“ “तशी व्यवस्था करतों तर मग. जा जेऊन 
घ्या म्हणावं सवीना, मला आज जेवायचें नाही. 


रालीचं जेवण सोडलं आहे मीं आतां. कांळीज- ' 


या लढाईत पोट नको आणखी आड यायला. 


“ गोंदबाचे वडील जाऊन पानावर बसले. तेहि 
जेवायळा बसले नसते तर सगळीच पंगत उपाशी 
राहिली असती. म्हणून मनांतला क्षोभ बाहेर मुळींच 
न दि्तू देतां किंवा डोळ्यांत पाणीहि न जमूं देतां 
आसवांत भात कालवून ते घद्यांवाटे घालूं लागले. 
“ दुसरे दिवशीं त्याच वेळीं आणि त्याहूनहि 
जास्त काळोखांत यमदूतासारखे ते लोक अंगणांत 
मऊन उभे राहिले. सोनबा म्हणाले: 

6 £ देवाचा न्याय माणसांचा मुलाहिजा 
आळखत नाहीं. घराची रीत सोडलेला माणूस घरचा 
: राहत नाहीं. अर्थात्‌ तो आमच्या घरचा नाहीं असें 
समजून काय करायर्चे तें करा. ? लोक परसांतल्या 
टेक्षापरमाणे निश्चल उभे होते. त्यांनादेखील हा निवाडा 


डोक्यांच 


निर्दय वाटला असावा, सोनबांचा निकाल फिरेल . 


अशा आशेने ते थांबळे असावे. 


निवाडा 

“ £ जा. जा म्हणतों ना ! ! कोयता हाणल्या- 
प्रमाणें करड्या आवाजांत. त्यांना खडसावीत ते 
म्हणाले. व 
“ त्यानंतर काय झालें हें कांहीं कळलें नाहीं. | 
पण गांवचा उपद्रव कायमचा. बंद झाला. बाया- ' 
ब।पड्या निधीस्तपगानें आणि उजळ मुखाने रानांतून 
देखील वावरू लागल्या, लोक कुजबुजत कीं. गोंद- . 
बाची हृत्या झाली आणि त्याचे साथीदार एक मारले 
तरी गेळे असावेत किंवा देशांतराला तरी गेले 
असावेत. ी 
“ पण सोनब्रांनीं सुतक काहीं पाळलें नाही. 
त्यामुळें तो मेळा किंवा त्याची हत्या झाली असें 
बोळायळाहि गांवांत कोणी धजलळें नाहीं, मात्र त्याच्या 
वस्तीचे हें ठिकाण त्यांनीं देवाचें नांवानें सोडे, 
गांवावर किंवा आमच्या घराण्यावर एखादे आरि 
आले आणि त्या वेळीं कुलदेवाला कोल लावला तर 
पुजारी समंधाची बाघा सांगतो आणि अजूनहि 
आम्ही गोंदभाच्या नांवाने देवचाराळा बकरी कोंबडी 
पाठवितो. आणि देवीला खणा-नारळाची ओटी 
घाडतों. या निरंकालमधून आम्ही कांहीं धेत नाहीं 
तरीदेखील जर त्याचा इतका उपद्रव होतो आहे तर 
इथले कांहीं खालें-प्यालों तर आमच्या मानगुटीला 
बसून आपल्याप्रमार्णे आंम्हांलाहि अनाचाराला 
लावायचा ! 

इतका वेळ ब्राजांची गोष्ट मी चित्रवत्‌ होऊन 
ऐकत होतों. अगदीं सुरुवातीपासून भुताची माया 
पडावी तसा मी पछाडल्यागत झालों होतों. इच्छा 
असूनहि माझ्या तोंडून प्रश्न किंवा उद्गारचिहृहि 
उमटले नव्हते. मात आतां मी म्हणालो. ! 
___  गोंदजाच्या आठवणीमुळेंच, कैफापासून सावध. 
राहण्याचा इषारा तुम्हीं दिला होता वाटतं मला. 

: हृ, ? ते जणू स्वतःशींच म्हणाले. 

झाडावरचे जांब अजून मला दिसत होते. पण 
मला आतां ते लांकडी फळांतारखे वाटळे, आणि 
मी वडलांना म्हणालो, “ चला आपण जाऊं पुढे. 

जड पावलांनी आम्ही पुढची वाट चालूं लागलो. 


ण ल "कखगघनचिठजसञ” 


"वकरखग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा, य. र. आगाशे 


शिक्षणाच्या पुनर्घटनेची दिशा 


आपल्या देशांत राजकीय स्वातंत्र्याचा उदय 
झाला त्याचे आनंदाने स्वागत केल्यानंतर ते स्वातेच्य 
टिकविणें व त्याचा यथोचित उपयोग करण्याची 
पांत्रता. अंगी आणणें याविषयीं मनांत विचार- 
परंपरा सुरूं होते. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाळें म्हणजे 
त्याबरोबर समाजाची खवीगीण सुधारणाहि आपो- 
आप सिद्ध झाली असें कोणी समजणार नाहीं, अनेक- 
विध सामाजिक कार्य सर्व कांहीं अजून व्हावयाचे 
आहे. ही समाजकार्याची चढण आज स्वातंत्र्याच्या 
'प्रकाशांत आपणाला अधिकच स्पष्ट दिसत आहे. 
अश्या परिस्थितींत शिक्षणाचा गाडा केवळ पूर्व- 
पद्धतीने चाळू ठेवण्यापेक्षा शिक्षण प्रभावी होण्या- 
साठी त्याची पुनर्घटना कशी करावी हा विचार 
करण्याची आलेली अपूय संधि आपग व्यर्थ घालवू 
नये. प्राथमिक, दुय्यम, उच्च इत्यादि सर्व प्रकारच्या 
शिक्षणाची व शिक्षणपद्धतीची पुनथंटना आज 
आवद्यक आहे. 
मानसिक घ सामाजिक संस्कारांचे महत्त्व 
* .शिक्षण कोणत्याहि प्रकारचें असो; मनुष्य- 
व्यवहारंविषयक शास्त्राचे असो किंबा भोतिक 
शास्त्रांचे असो, हस्तकलांचें असो वा यंत्रकलांचें 
असो एखाद्या ज्ञानविज्ञानाच्या शाखेत कांही गति 
प्रात होणे. किंवा यंत्रकलेमंध्ये, हस्तकलेमध्ये कृति- 
: कौशल्य दाखवितां ये्गे एवढ्याने शिक्षणाचे समय्र 
कार्य होईलच असे नाहीं. विवक्षित शानप्रापीपेक्षां तै 
शान मिळवीत असतां होणारे शारीरिक व मानसिक 
. संस्कार-कार्यतत्मरता, सौजन्य, सहकार्य, विवेक/' 
संयम इ० सामाजिक सदगुण यांस खरें महत्त्व आहे. 


. 


एखादी व्याक्ते किंवा समाज यंत्रविद्येमध्ये मोठें 
नैपुण्य संपादन करील; परंतु त्या लोकोत्तर विज्ञा- 
नाचा उपयोग आंत्मोनति आणि सामाजिक प्रगति 
यांकरतां नेहमींच होतो अस नाहीं. तेव्हां आत्मनारा - 
होऊं नये ही ध्येयदृष्टि शिक्षणांत नेहमीं स्फुरत असली 
पाहिजे. बुद्धीबरोबर सद्‌भावनेचा विकास कटाक्षाने 
साधला पाहिजे. याकरितां अगर्दी लह्वानप्णी नाही 
तरी १०-११. वर्षीर्चे वय झाल्यापासून सामाजिक 
आणि सामुदायिक कतेव्याची जाणीव विद्यार ्थ्यीला 
प्रसंगा-प्रसंगाने देत राहिलें पाहिजे. 


शिक्षकांची पात्रता 

अशा रीतीनें शारीरिक आणि मानसिक शक्‍तीचा 
विकास घडवून आणणारा शिक्षकहि विद्वान्‌ आणि 
चारित्र्यसंपन पाहिजे. शिक्षण लहान मुलांचं असलें 
तरी शिक्षकाचे ज्ञान आणि चारित्र्य लहान असून 
चालणार नाही. मनुष्याच्या शारी|रक व मानासिक 
व्यवहाराची शास्त्रे त्याला कांही मर्यादेययेत अवगत 


असावीं. प्राथमिक शिक्षकाला स्वभाषिच्या द्वारें 


उच शिक्षणाचा लाभ आवश्यक आहे. तेव्हांच 
त्याला शिक्षणाच्या ध्येयदृष्टींचे आणि शिक्षण- 
विषयक सामाजिक मूल्यांचे आकलन होईल 
व तो विद्याथ्यांच्या शारीरिक व मानसिक हाल- 
चालींना योग्य वळण देईल. प्राथामिक शिक्षणं 
सक्तीचे आणि सार्वेत्रिक करतांना शिक्षकाला 'पुरेसे 
उध्ब शिक्षण मिळण्याची सोय प्रथम झाली पाहिजे. 
होतकरू शिक्षकाचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर 
मातृभांषेच्या . द्वारे दोन-तीन वर्षे विविध. ज्ञान- 
विषयांचे शिक्षण त्याला विरश्ववद्यालयामध्ये मिळालं 


१८ 


व -200:0::5 


21£:0.5 
कखगघर चिन, 


शिक्षणाच्या पनघधटनेची दिशा 


पाहिजे, त्याकरितां मातृभाषेच्या द्वारां उच्च शिक्षण 
देणारी स्वतंत्र विद्यालये (5९०खात लाः80९ 
९०116205 ) आवदयक आहित.. विद्यमान ट्रेनिंग 
कॉलेजांत शिक्षणतंत्र शिकविण्याचेंच धोरण प्रामु- 
. ख्याने असल्यामुळें तेथे विविध ज्ञानशाखांचें उच्च 
शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर देणें शक्य होत नाहीं. 
पुरेसे उच्च शिक्षण मिळाल्यानंतर स्वतंत्रपणे एक 
वषें शिक्षणशास्त्र आणि कला यांचा अभ्यास 
शिक्षकाचे ठिकार्णी योग्य ती पात्रता उत्पन करील. 
शिक्षण प्रभावी व्हावयार्चे तर दिक्षकाचा अधिकार 
व.प्रतिष्ठां बाढविळी पाहिजे, दुय्यम व उच्च 
शिक्षणाच्या श्रेणींतहि शिक्षकाची शज्ञानोपासना 
अशीच उच्च दर्जाची पाहिजे. या कामीं खचाची 
अडचण भासेल, परंतु केवळ शिक्षणाचा विस्तार 
: किंवा शिक्षितांची संख्याव्राद्वे अपेक्षित मूल्ये 
निमाण करूं शकत नाही. आजपर्यंतच्या शिक्षणा- 
वरून ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. शिक्षणाच्या 
आत्मगुणाकडेच लक्ष देणें आवश्‍यक आहे. शिशक्ष- 
काचे बाबतींत समाजाने आणखी एक गोष्ट मान्य केली 
पाहिजे ती ही कीं शिक्षकाचे मानसिक उद्दोधनाचें 
कार्य वकील, डॉक्टर, एंजिनीअर इत्य,दि पेश्यांतील 
कायीपेक्षां कमी योग्यतेचे नाही. तें कमी मान- 
ल्यास व निकृष्टपगें होऊं दिल्यास त्याचा दुष्परि- 
णाम सामाजिक जीवनावर झाल्यावांचून राहणार 
नाहीं. त्या दृष्टीने शिक्षकाला आपलें व 
आपल्या लहानशा कुटुंबाचे पोषण करतां. येईल 
इतर्के वेतन त्याला मिळालें पाहिजे. त्याकरितां 
त्याळा कर्ज काढण्याचा प्रसंग येऊं नये. 
समाजाने इतकी कर्तव्यदृष्टि तत्परतेने दाखवावी 
आणि शिक्षकाने ज्ञान व चरित्य यांची उपासना 
अखंड चाळू ठेवावी. या गोष्टीवर शिक्ष चें 
अपेक्षित फल केव्हांहि अवलंबून राहील, 
ग्रामीण जनतेचं शिक्षण 

प्रांथमिक शिक्षणाचा विचार, मुख्यतः ग्रामीण 
जनतेच्या दृष्टीनें केला पाहिजे. शहरांतील परिस्थिति 
निराळी असते व तेथे सुधारणेचे पाऊल लवकर पट्ट 
शकतें. परंतु एकेदर देशाच्या शिक्षणाचा विचार 
कर्तव्य असतां खेडेगांवांतील जनतेचे प्रमाण जसें मोठे 


9, 


तसे त्यांचेशिक्षणहि वर्वांधिक महत्वाचे. त्यांची कार्य- 


क्षमता ती सर्वे देशाची. या कामी वर्धा-शिक्षण- 

योजनेचा मोठा उपयोग होणार आहे. ती प्रभावी 

होण्याचें कारण तिच्यांत पुस्तकांवर भर दिला नसून 

प्रत्यक्ष कृति आणि मूलोद्योग यांस महत्त्व आहे. ती 

जीवनशिक्षणाची योजना आहे. ७ ते १४ वर्षीच्या . 
अवघधीमध्ये खेड्यांतील मुळें ग्रामीण समाजाचे कार्य- 

क्षम घटक या दृष्टीनें तयार व्हावी ह॑ तिचे उद्दिष्ट 

आहें. शिक्षण पुस्तकी न होतां पदोपर्दी भोवतालच्या 

सामाजिक जीवनाशीं ते एकरूप असावें व स्वाव- 

लंबनाकडे दृष्टि निश्चळ राहावी हा गुण त्यांत साक्ष- 

पाने साधावयाचा आहे. त्या त्या देशविभागामध्ये 

लोकजीवनाला आधारभूत असे जे ग्रामोद्योग किंवा 

निर्वाहाचे व्यवसाय चाळू असतील ते -शेतकी, 

बागाईत, सुतारकाम ( अनेक प्रकारचें लांकूडकाम ), 

लोहारकाम ( अनेक प्रकारचे घातूंचं काम ), अनेक 

प्रकारचे शिल्पकाम, कच्चा माळ सुलभतरने मिळत 

असल्यास त्या मानाने कापूस, लॉकर, रेशीम यांचे 

विणकाम यांसारखा कोणताहि जीवनोपयोगी इस्त- 

व्यवसाय ( 138810 टा'७)-ह त्या शिक्षणाचं केंद्र 

समजलें जाते. अशा व्यवसायाची आरंभापासून संवय 

होत गेल्यामुळे त्याचें पर्यववान कोणत्या तरी 
उत्पादक श्रमामध्ये साहजिकपणे 'व्हाबे. केवळ तोडी 
किंवा पुस्तकी माहितीच्या. द्वारें शारीरिक, मानसिक, 
नेतिक गुणाचा विकास होऊं शकंत नाहीं; परंतु 
मुलांच्या कृतिप्रधान अभ्यासक्रमांत त्याची दखलगिरी 
अधिक घेतां येते. बुद्धीचा विकास घडवून आणण्याचे 
कृति हें अमोघ साघन आहे ( 011] तंगड 181१), 

शब्द-ज्ञानापेक्षां कृति शतपट फलदायी होते. कुति- 
प्रधान व्यवसायामध्ये शरीरबल, बुद्धिचापल्य,सहकार्य, 
बंधुत्व, समाज, देश, मानवता, यांविषयी झटण्याची 
भावंना अधिक समर्थपणे उत्पन होईल. 


वर्धाशिक्षणयोजनेमध्ये दुसऱ्या एका तत्त्वावर 
भर दिला आहे. ते म्हणजे 0 ल ०£ 
०07""९1७07, वय ७ ते १४ वबेपर्यतच्या शिक्षणांत 
ज्या मूळोद्योगा ( 13880 ठा'७७ )-ला मध्यवती ' 
स्थान द्यावयाचें त्यांच्याशी साक्षात्‌ संबद्ध असेच 
ज्ञान-इंतर आंनुषंगिंक विषयांची माहिती मुलांस 
द्यावयाची, भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, शास्त्र 
इत्यांदे विषय हृल्ींप्रमाणें परथकूपणें शिकवावयाचे 


वडा 


नाहीत. मुंोद्योगाचा दैनंदिन व्यवसाय चालू 
असतां त्याच्या अनुषंगार्ने व त्याचा सवोगीण व्यव- 
हार सुस्पष्ट होईल अश्या रीतीनें आवद्यक माहिती 
द्यावयाची. सुसंबद्ध आणि संवादी गोष्टी ध्यानांत नीट- 
पणे राहतात. या दृष्टीने वरील तत्त्व उपयुक्‍त आहे. 
विणकामासारखां मूलोद्योग घेतला तर कापसाची 
झाडें कशीं असतात, त्यांस कोणत्या प्रकारची 
जमीन व हवामान लागते, कोणत्या प्रांतांत व 
कोणत्या प्रदेश्यांत कापसाचे पीक येते, कापसाची 
' बोंडें गोळा. करें, कापसांतून सरकी काढणें, गडे 
बांधणे, सूत काढणें, वर्श्रें विणणे हे व्यवसाय लहान- 
मोठ्या प्रमाणावर कोठें व कां होतात, त्या बाबतींत 
- आपला देश स्वावलंबी आहे कीं नाहीं, टकळी, 
. परखा, हातमाग, यंत्रराक्‍तीने चालणारे माग, 
गिरण्या, मजूर, मजुरांचे जीवन, भांडवळ आणि 
भांडबळवाळे  इत्यादिकांविषयी प्रसंगाप्रसंगाे 
विद्याथ्याला माहिती देऊन विणकाम शिकणारा 
विद्यार्थी जाणतेपणाने विणकाम करणारा व्हावा. 
आपल्या सुतार-लोहार-कोष्ट्यांभ्रमाग॑ आपल्या 
उद्योगाची एकच . बाजू ज'णणारा व इतर आनुर 
षेंगिक गोष्टीचें ज्याला ज्ञान नाहीं अता अगातिक 
आणि अल्पज्ञ असूं नये. त्याला आपल्या उद्योगाचे 
' धागेदोरे कोर्ठे दूरवर पसरले आहेत त्यांचें ज्ञान 
पाहिजे. 

जीवन हॅच शिक्षणाचे केंद्र 

प्रामीण शिक्षणाची वरील भूमिका तर्क व 
मानसशास्त्र या दोहेसहि घरून आहे. परंतु प्रत्यक्ष 
व्यवहारामध्ये या भूमिकेवरून सर्व गोष्टी करणें हें 
तितकेच कठिण आहे. अत्यंत कुशल व शास्त्रकला- 
पारंगतं असा शिक्षकच या पद्धतीर्ने कार्य करूं 
शकेळ. सध्यांच्या प्राथमिक शिक्षक्राजवळ असलेलें 
शान पुरें पडणार नाहीं. याचकरतां त्याला मातृ- 
भाषेच्या द्वारें दोन-तीन वर्षे उच्च शिक्षण मिळावे 
ही गोष्ट पूर्वी निदर्शनास आणली आहे. कांही 
भधिक व्यावहारिक अडचणी वर्धाशिक्षणयोजने- 
व्या बाबतींत उत्पन होतीळ, मूळोद्योग आणणि 
पबद्धशान ( 138580 टाळ; 80 "थाच 
१11007]1९त2९ 93 यांचा विनियोग तारतम्याने 


प्ताला,पाहिजे, जीवनश्िक्षणाच्या दृष्टीनें शाळेतील 


, नेवभारत 


शिक्षण व्हावें हें महत्त्वाचें आहे. त्याकारेतां कोण- 
त्या तरी मूलोद्योगाचें शिक्षण, त्याला २-३ तास 
मिळावे, त्या उद्योगाची अंगे-उपांगें, त्याचा ग्रामीण. 
जीवनाशीं संबंध स्पष्ट व्हावा या गोष्टी इष्ट आहेत. 
तथापि, शिक्षणाच्या प्रत्यक्ष कार्यक्रमांत जीवनाचे 
दृष्टीनें आवश्‍यक वाटणाऱ्या सर्वच शिक्षणाची 
उभारणी हस्तकलेच्या द्वारा करणें कठिण आहे; 
त्याच प्रमार्णे संबद्ध ज्ञानाचे तत्त्वाहे सर्व ठिकाणी 
लावणें सोपें नाही. शिक्षकाने आपला प्रत्येक 
पाठ हस्तकलेशीं संबद्ध होईल अशा रीतीनें द्याव- 
याचा हें ठाक; परंतु स्वाभाविक आणि सयुक्तिक 


संबंध एलदा स्थूल मानानें दाखवितां येईल. तो प्रत्येक 


दिवशीं प्रत्येक पाठांत दाखवितांना पुष्कळ वेळां 
तो केवळ बादरायण संत्रंधच होईल व हास्यास्पद 
वाटेल. त्यापेक्षां सभोवतालच्या व एकंदर देशाच्या 
जीवनाकडे लक्ष केंद्रित करून वित्वाथ्यीच्या जीवन- 
शिक्षणाची योजना आंखावी. शारीरिक, मानसिक 
दृष्टोनें समाज व देश यांच्या अपेक्षेने स्वावलंबी 
जीवन त्याला जगतां येईल, तो समाजाचा कार्यक्षम 
घटक होईल अशा प्रकारें विद्याथ्यीस शिक्षण मिळावे. 
अन्न, वस्त्र, निवास इत्यादि समाजाच्या प्राथमिक 
गरजांवर आधारलेल्या मूलोद्योगाची 
व्याप्ति जीवनाइतकी आहे हे तत्त्वतः 
खरें असलें तरी शिक्षणाच्या व्यवहारांत 138512 
हाकी ही एकच सवेब्यापी होऊं शकणार नाही 
व जीवनाचे दृष्टीने आवश्‍यक अशा इतर पुष्कळ गोष्टी, 
त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध मूलोद्योगाशीं येऊ शकत नाहीं, 
म्हणून राहून जातील. तेव्हां मूलोद्योग व तत्संबद्ध 


- विविध ज्ञान यांसच महत्त्वाचे स्थान असलें तरी 


शिक्षणाचें केंद्र जीवन हे असावें. म्हणजे त्या त्या 
देशविभागाचे सामाजिक आर्थिक जीवन तेथील 
परिस्थिति, त्या ठिकाणचे हवामान,  डोंगर-नद्या 
वृक्ष-वनस्पति, पिक, फळफळावळ, प्राणी, निसर्गतः 
उदयास आलेले ग्रामोद्योग, लोकांचे सामाजिक 
घार्मिक आचार, ग्रामीण. शासनपद्धति. व एकंदर 
जीवनाची सरणी यांचा परिचय विद्यार्थ्यांस करून 
देणें सुठम होईल. या गोष्टींचा जीवनाशी संबंध 
उघड असल्यामुळें तो ओढूनंताणून . प्रस्थापित 
करण्याची अडचण शिक्षकास पदोपदी. भासणार 


उदक 
क > एक 
क 


-कखगघर चिघजसज? 

डइट्या तथबधन 

"पफनभपरळनझ- 
षसर ळत 


३० 
71 ” बह... 


ह. 


शिक्षणाच्या पुन्धैटनेची दिशा 


नार्ही. केवळ मूलोद्योग हेंच केंद्र समजल्यास तशी 
यायचा प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या व्यवहारांत पदोपदी 
येईल, जीवन हें शिक्षणाचे केंद्र समजल्यास जे 
शान मूलोद्योगाशीं साक्षात्‌ जोडतां येणार नाही, 
परतु जीवनाच्या दृष्टीनें आवश्‍यक वाटेल ते विद्या- 
थ्यीचा जीवनविषयक दृष्टिविकास होण्याकरितां 
दण्यास अडचण वाटणार नाहीं. या सवे गोष्टी 
लक्षांत घेतां वय ७ ते १४ पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या 
प्राथमिक शाळा म्हणजे जीवनशिक्षण देणारी 
कै 501001 असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. 
डल क .-: 4 कः (अ ९. ९ 
वच्याथ्याना लांच्या प्रवृत्ताश्रसाण सागद्श्‌न 
शिक्षणाच्या प्राथमिक कालांत मूलोद्योग, हस्तकला 
यांवर भर देर्गे जसें आवश्‍यक आहे त्याप्रमार्गे दुय्यम 
शिक्षणाच्या कार्यक्रमांत सुमारें दोन तास प्रत्येक 
: दिवशीं कोणत्या तरी हस्तकलेच्या अगर यंत्रकलेच्या 
व्यवसायांत विद्यार्थ्याने घालविले पाहिजेत. हें शिक्षण 
कोणत्या प्रकारचें ही गोष्ट त्या त्या ठिकाणच्या 
औद्योगिक परिस्थितीवर अवलंबून राहील, अगदी 
आरंभीं मुलांच्या श्रमार्न होणारी वस्तुर्निर्माति 
साक्षात्‌ अर्थोत्पादक होणार नाहीं. तथापि, थोडें 
कौशल्य अंगी येतांच आपल्या कळेचे जीवनोपयोगित्व 
शिकणाराच्या मनावर ठसेल. खेडेगांवांतीळ परि- 
स्थितीच्या मानाने, प्राथमिक शाळेतील शिक्षग 
संपण्याचे वेळीं-सुमारें १४ व्या वर्षी-ाणअशी 
जीवनोद्योगाची कार्यक्षमता विद्याथ्यांचे ठिकाणीं 
उत्पनन झाली पाहिजे, याच मयीदेळला अनुसरून 
दुय्यम शिक्षणामर्थ्ये पांचव्या इयत्तेच्या शेवटीं 
कोणत्यातरी कलेविषयी, हस्तोद्योगाविषर्यी किंवा 
यंत्रकलेविषर्यी अनुकूल प्रव्वात्ति ( 0188) विद्यार्थ्या- 
मध्ये दिसून यावी व त्या प्रव्रत्तीची दखलगिरी 
शिक्षणांत काळजीपूर्वक घेतली जाऊन विद्यार्थ्याच्या 
- पुढील शिक्षणाचे मार्गदरीन व्हावे. लांकूडकाम, 
होजिअरी, विणकाम, खेळणी तयार करणे, बुक- 
बाइंडेंग, साइनबोड पॅटिंग, साबू बनविषें, रंगकाम, 
कपडे शिवणे, द्विंपीकाम, अनेक प्रकारचें यंत्रकाम 
बगेरे विविध व्यवसाय समाजामध्ये चाळू असतात 
व आधिक उत्पांदक उद्योगांची जरूरी असते. वीज, 
मोटर, फिल्म, रेडिओ, एंजिनिअरिंग; आरोग्य वगेरे 


अनेक गोष्टीता आजर वतात ॥िशल चा 


क्ट 


आहे. याविषयीं प्रथम-प्रवेश . विद्यार्थ्यांचे बाबतींत 
अपेक्षित आहे. शिक्षण-तज्जञ आणि उद्योग-उपयुक्त 
कला, यंत्रकला यांतील विशारद हे, सहकार्याने त्या 
त्या परिस्थितीला अनुसरून पांच इयत्तांपर्यतचा 
कृतिप्रधान शिक्षणक्रम निश्चित करू शकतील. विद्या- 
थ्योला प्रत्यक्ष शाळेंत जाऊन यापुढें शिक्षण घेरे 
अशक्य असल्यास आतांपयतच्या प्राथमिक उद्योग- 
परिचयाचे बळावर तो थोडेबहुत स्वावलंबन करील 
व आपल्या उद्योगांतहि अधिक प्रावीण्य पैदा करील. 
परंतु एकच धोपट मागीनें जाऊन केवळ वाढ्यय- 
प्रधान किंवा बुद्धिप्रचधान शिक्षणामुळे त्याची वोताहत 
होणार नाहीं, सामाजिक दृष्टीनें होणारा अपव्यय 


टळेळ आणि उच शिक्षणाच्या क्षेत्रांत लायक . 


व नालायक अशा विद्यार्थ्यांची गर्दी होऊन उच्च 
शिक्षणाचे स्वरूप हिणकस होणार नाहीं. 

याप्रमाणें प्रायः १४-१५ वषाच्या शिक्षणामध्ये 
कोणत्या तरी मूलोद्योगाचा अगर तदनुषोगेक हस्त- 
कला किंवा यंत्रकळा यांचा अंतर्भाव व्हावा व 


पांचव्या इयत्तेच्या सुमारास विद्यार्थ्यींची. साहजिक 


प्रद्चात्त ( 0195 ) कोणीकडे आहे याचें सप्रमाण 
निरीक्षण होऊन त्यांना निरनिराळ्या जीवनो- 
द्योगाच्या मार्गानें पुढें पाठविण्यांत यावे. मिन'मिनन 
शाखांचा आश्रय विद्यार्थ्यास करतां 
खेड्यांतील ग्रामाद्योग व शहरांतील यंत्रकला 
लक्षांत घेऊन पुढील शिक्षणाची व्यवस्था 
करतां येईल. शहरांमध्ये अशीं ( 1॥तप5119] & 
ग'&6०1111०) ॥90110015 ) विद्यालये असतील 
त्यांचा उपयोग साहजिकच होईल. 
लोकसत्तेचें युग "येडवूर 
येथवर प्राथमिक, दुय्यम व उच्च शिक्षणाविषयी 
कांहीं विचारांचे .निरूपण झालें. सक्तीचे. सावत्रिक 
प्राथमिक शिक्षण हें उद्दिष्ट ताधावयास कांहीं काला- 
वाधि लागेळ, आपणांला या लोकसत्तेच्या युगामध्ये 
एकंद्र मतदारवर्ग समंजस व जाणता. व्हावयास 
पाहिजे; कारण अजाणत्याचें, बहुमत हें कवडी- 
मोळ होय. व त्यावर 
लोकसत्ता ही मानवी जीवन सुखी करूं. शकणार 
नाहीं. या दृष्टीने निरक्षर प्रोढांचें शिक्षण अत्यावश्यक 
होय. मतदारांमध्ये त्यांचाच भरणा मोठा, याकरितां 


पळ, 
व्य गान 


-करखगघन चिन 


यावा. . 


अधिष्ठित . झालेली' 


7७ 


१ / : ७७ हड म 


नेवभांरंत 


साक्षरतेची मोहीम सुरू आहे. परंतु साक्षरतेइतर्केच 
सामान्य स्वरूपाचे ( 110६ 1011181 ) लोकशिक्षण 
किवा प्रौढशिक्षण महत्त्वाचें आहे. साक्षरता 
निर्माण केली तरी ती टिकविणे फार कठिण आहे. 
चाळीस वर्षे वय झाल्यानंतर प्रथमच शिकलेले 
वाचन-लेखन टिकाव धरूं शकत नाहीं. तेव्हां 
साक्षरता टिकविण्याच्या दृष्टीनें, किंबहुना केवळ 
जाणतेपणा उत्पन्न करण्यासाठीं सामान्य लोक- 
शक्षणाचची योजना झाल्यास ती प्रभावी होईल. चित्र- 
पट, रेडिओ, वरतैमानपर्त्रे, वाचनाल्ये, व्याख्याने, 
“सामाजिक सहकार्याचे प्रसंग, उत्सव, सण, इत्यादि- 
काच्या द्वारें प्रोढशिक्षणाची योजना करणें सवीधिक 
महत्त्वाचें आहे. प्रौढ स्त्री पुरुषांजवळ अनुभवाचे 
बळ असते. शालेय शिक्षणाचा लाभ त्यांस मिळा- 
ठेला.नसतो. त्यांना आठवड्यांतून ३-४ वेळां 
जीवनशिक्षणांत आवश्‍यक अशी माहिती दिल्यास 
त्यांना तिचें आकलन होईल व त्यांचें ठिकाणीं 


समजसपणाचा उद्य होईल. खेड्यांतील लोकांची 


शेती व तिची सुधारणा, त्यांचे ग्रामोद्योग, त्यांचें 
- सांधे अर्थशास्त्र, सहकारी पद्धतीचे फायदे, स्थानिक 
स्वराज्य, ग्रामपंचायत, आरोग्य, रस्ते, दिवाजत्ती, 
पाणी, यांविषयी व्यवस्था सामाजिक, धार्मिक चाली- 
रीतीचा सोज्वळपणा व त्यांचा लहान-मोठ्या जनते- 
वर होणारा परिणाम, आर्थिक स्वावलंबन, औद्योगिक 
सहकार्य, बंधुता आणि ऐक्य इत्यादिकांचें सामाजिक 
महत्व यांविषयी यथोचित माहिती त्यांस मिळाल्यास 
समंजस मतदार व नागरिक या दृष्टीने प्रोढ स््री- 
पुरुषांमध्ये जाणतेपणा उत्पन्न करतां येईल, नियमित 
श्रवणाने पुष्कळ कार्य होऊं शकर्ते,. आपल्या 
आख्यानकवींनीं व कौर्तन-प्रवचनकारांनी श्रवण- 
.- हारांचं. घर्मनीतीचें शिक्षण आबांलबृद्धांस दिलें 
आणि समाजांची धारणा केली. या कार्मी त्या त्या 
ठिकाणच्या ब॒ इतरहि रमाजकार्येच्छू सुशिक्षितांचे 
बेळ एकत्रित केळें पाहिजे. ते सरकारी नोकर असोतं 
वा नसोत. या मोठ्या कार्याकरितां सर्व ठिकाणीं 
अधिकाऱ्यांची श्रेणी उभी करतां येणार नाहीं. लोक- 
शिक्षणाचें कार्य जाणत्या लोकांकडून, त्यांस योग्य 


तो गौरव दाखवून करून घेतळें पाहिजे, शक्‍यतर, 


कूळ ढोव्हिग व पदवीपरीक्षा देणांर्‍्या.. विद्यार्थी 


* विद्याथ्यीना ज्ञानंविष 


1. 


तरुणांना या. प्रकारच्या समाजसेवेची दीक्षा देऊंने 
त्यांचेकडून वर्षे सहामहिने नियमित काम करून 
घेतलें पाहिजे. यामुळें त्यांच्या ज्ञानांत व अनुभवांत 
पुष्कळ भर पडेल, त्यांचा संब्रंध ग्रामीण जीवनाशी, 
देशाच्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीशी साक्षात्‌ 
आल्यामुळें त्यांना राष्ट्रीय प्रश्न कोणत यांचें खरें 


ज्ञान होईल. 


खेडेगांवांतील प्राथमिक शाळा ही ज्याप्रमाणे 
पद्धतशीर व नियमबद्ध शिक्षणाचे केंद्र त्याचप्रमाणे ती 
साक्षारता-प्रसार, प्रोढशिक्षण, इतर सामाजिक व 
धार्मिक सहकार्याचे केंद्र व्हावी. सोयीकरतां सामा- 
जिक सहकाराचे केंद्र अन्यत्र असलें तरी शाळा व 
सामाजिक कार्याचे केंद्र यांत नित्य निकट संब्रंध 
असणें आवंइयरक आहे. शिकणारी मुळें, शिक्षक, 
मुलांचे पालक व गांवांतील अनेक व्यवसाय करणारे 
स्त्री-पुरुष हे एकाच समाजाचे अविभाज्य घटक होत. 
या' रीतीर्ने ग्रामीण जीवनांत सामाजिक कर्तव्याची 
जाणीव आणि ऐक्य यांचा उद्य होईल. 
विद्याथ्याकडे व्यक्तिशः लक्ष 

आतां यः्चयावत्‌ शिक्षणाविषयी आणखी एक 
विचार सांगून हे विवेचन आटोपते घेतों. आपलें 
शिक्षण प्रभावी न होण्याची जीं कारणें आरंभी 
दाखविली आहित त्यांमध्यें एक लक्षणीय कारण हे 
कीं विद्यार्थ्याच्या शारीरिक, मानसिक शिक्षणाकडे 


'व्यक्तिशाः लक्ष ( उगतांशांतिपा 9९11101 ) 


देर्गे शिक्षकाळा शक्‍य होत नार्ही. ही शिक्षण- 
शास्त्राचे दृष्टीने मोठी उणीव आहे. शिक्ष- 
णाचा हेठु शारीरिक-मानसिक विकास हा आहे. 
कार्य शाळा-कोलेजांमध्ये केवळ श्रवणपरायण 
य दूरतः शिकवून होणारें नाही. 


' शिक्षणपद्ध 
त गांठली जाते. विद्याथ्योपैकी . 
प्रत्येकाचें व्यक्तित्व निराळें आहे. त्याच्या जन्मजात 

प्रवृत्ती निरनिंराळ्या आहेत. त्यांची योग्य पारख 
झाली पाहिजे. शैक्षाणिक पुनर्थट्नेत ही गोष्ट संवी- 
धिक महत्त्वाची समजली जावी. शिक्षकाला विद्या- 
थ्यांच्या व्यक्तित्व-विकासाकडे लक्ष द्तां येईल अशी 
पंरिस्थिति उपलब्ध झाली पाहिजे व शिक्षकाने या. 
गोष्टीळा शिक्षणाचे मूलथूत तत्त्व असें मानलें पाहिजे. 


-करखगघर चिघनसज, 
व्रण 
"पफळभमळिरळव 


गघल निळा? 


तीनं सवीगीण मनोविकासाची.. : : 


कलक काव 


शिक्षणाच्या पुनधटनेची दिक्या 


छहान मुलांच्या शिक्षणांत ग्रंथज्ञानापेक्षां शिक्षण- 

शल्य, वात्सल्य, योग्य प्रकारे प्रोत्साहन देण्याची 
व योग्य खंवयी लावण्याची दक्षता पाहिजे; तर मोठ्या 
मुलांच्या शिक्षणांत जिज्ञासेचें उद्ठोधन, ज्ानविषयांत 
संशोधन, ज्ञान मिळविण्याचे कार्मी स्वतःचा प्रयत्न, 
विचारस्वातंत्र्य, जीवनाविषयी साकल्याने विचार 
इत्यादि गोष्टींकडे लक्ष देगं जरूर आहे. शारीरिक 
बौद्धिक व नेतिक विकासाचे योग्य मापन झालें 
पाहिजे. या दृष्टीने एका वगीतील विद्याथ्यीची 
संख्या ३०-३५ हीच योग्य ठरते. अवांतर 
कारणांमुळे ती वाढविणें अपरिद्दाय असल्यास उच्च 
शिक्षणाच्या विद्यालयांतहि ५० पेक्षां ती अधिक असूं 
नये. 

या ळेखांत दशीवेल्याप्रमागें आपल्या शिक्षणांत 
मूळोद्योगाळा ( 138510 (७1७ ), उत्पादनश्रमाला 
महत्त्व दिलं जाईल तर त्या पद्धतींत व्यक्तिशः लक्ष 
पुरविणें ही गोष्ट बरीच साध्य होईल. तेथेंहि इतर 
विषय शिकवितांना हीच पद्धति स्वीकारली पाहिजे. 
भोतिक शास्त्रे, अनेक प्रकारच्या यंत्रकला इत्यादि- 


कांचें शिक्षण देतांना विद्यार्थ्यांच्या केवळ बुद्धि 
विकासाचाच विचार करून भागणार नाहीं. एकंदर 
शील व चारित्र्य यांच्या संपादनाकडे लक्ष पाहिजे. 
या दृष्टीनें वाळायीन व कलात्मक शिक्षणा- 
( पप18111105 )ची जोड, विदयाथ्योमध्ये उदार- 
वृत्ति व समाजदृष्टि, सौजन्य आणि सौंदर्य हे गुण 
विकसित होण्याकरितां दिली पाहिजे, .उलट पक्षी, 
वाड्मयीन शिक्षणांतहि हस्तोद्योग व॒ कृतिपरता 
यांची आवड उत्पन व्हावी याकरितां निदान १४ 
वर्षीपर्यंत मूलोद्योगाला महत्त्वार्चे स्थान देगें आव- 
इयक आहे. कोणत्याहि प्रकारच्या शिक्षणांत सवी - 
गीण व्याक्तित्वा- ( ४४४018 ९'500811(9) चा 
विकास व्हावा या दृष्टीनें सर्व प्रकारच्या शिक्षणाची 


घटना झाली पाहिजे. 

पुणें विद्यापीठाने व्यातेशाः लक्ष पुरविणारी 
शिक्षणपद्धति ( पालछा &8ऱ$भ्ाण) या 
गोष्टींचा स्वीकार केला आहे .ही त्याच्या प्रागाति- 
कत्वाची खूण आहे. 


जीवनांतील खरा आनंद 


- पुष्कळ वर्षे झालीं. अनीड शोचे ग्रंथ वाचीत असतांना त्यांतील एका ठिकार्णी, मळा आठवते कीं 
मला अगदीं उचंबळून आलें. माझे विचार आणि भावना थरारून उठल्या ! शाच्या ग्रंथांतील त्या 


उताऱ्याचा आदाय असा : 


“८ जीवनांत खरा आनंद आहे एकाद्या महांन्‌ ध्येयाकरितां आपण खर्ची पडण्यांत; देहाचे अगर्दी 


चिपाड होऊन निरुपयोगी होईवर्यैत झिजून जाण्यांत ! “ काय करावे, जगाला आमच्या सुखाची पर्वा 
नाहीं ? अशी नेहमीं चिरिचिर करीत, दुखणाईत स्वार्थी अशा आपल्या गणिरानी मडके वाहण्याऐवर्जी 
आपलें शरीर महान्‌. निसर्गशक्तीचं अधिष्ठान बनविण्यांत खरा जीवनानंद माहे. न * 

एवढ्या उन्नत. भूमिकेवर आरोहण कर्णे आपणांपैकी पुष्कळांना अश्यक्य आई, हैं खरें ! ककी सा 
वेळीं असाही चमत्कार घड्डन येतो कीं, एक- संध राष्ट्रच्या राष्ट्र एका महान नेत्याच्या प्रभावाने, महान. 
मेरणेने आपली उनति करून घेते, परिस्थितीला आकार देऊं की हिल कोलीत: 
घडवूं शकते ! आपल्या भारतांत असाच चमत्कार घड्डून आला * भार चिदाकाशांत . महात्मा 
गांधी अकस्मात्‌ एखाद्या. तेजोगोलाप्रमाणे अवतीण॑ झाले, त्यांच्या व्यक्तामत्त्वाच्या मोहिनीने, त्यांच्या 
करून दाखविले. 


संदेज्ञाच्या जादूने भारतीयांनी महान्‌ पराक्रम कका क वीर 
. तरी पण त्यांचीं तत्त्वें आपणापाशीं आहेत, आपण त्यांचीच 


आज आपला राष्ट्रापेता हयात नाही. 
बाळे आहोत, त्यांनीं पेटविलेल्या ज्योतीचा स्ा 
व सहप्रवासी आहोत. 


हातलिक महत्त्वाच्या. कायीत आपण स 


टिंग तरी आपणांजवळ असला पाहिजे. या महांन ऐति- 
--पं. जवाहरलाळ नेहरू, ७-१२-४९ 


नव, ५ डे. 


"कडगंधरनिघयमना, व. 


॥ळच्पज 
॥। 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्ध 
संगणकीकृत 


आणि आपल्या इच्छेप्रमाणे इतिहास. . 


श्री, शंकरराव दैव 


1 


सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यनिष्ठा : (? ) निधर्मी राज्य १ 


१५ आगस्ट १९४७ रोजींया देशांत जें सत्तांतर 
झालें व त्याचा परिणाम म्हणून कॉँग्रेस सर्वल सत्ता- 
धारी झाली, या घटनेविषर्यी मध्यमवर्गीय लोकांची 
साधारणतः जी मनोद्ृत्ति दिसते व ते जी मरते प्रकट 
करतात त्यांच्या कारणांची ऐतिहासिक दृष्ट्या मीमांसा 
करण्याचा मागच्या 'नवभारता "च्या भे १९४९ च्या 
: अंकांतील लेखांत अल्पसा प्रयत्न केला. त्या 
घटनेने या लोकांचा अपेक्षाभंग झाला इतकेंच 
नव्हे तर त्यामुळें त्यांचा अहंकार दुखावला जाऊन 
काग्रेसचे नेते व त्यांचा राज्यकारभार याकडे पाह- 
ण्याची त्यांची दृष्टि उफराटी झाली. पण यावर 
कोणी असे म्हणू शकेळ कीं, “ कोणाच्याहि 
कोंबड्याच्या आरवण्यानें सूर्योदय झाला असला तरी 
एकदां तो झाल्यावर त्याच्या प्रकाशांत सवोनी 
आपला व्यवहार'सुरू करण्यास कोणतीहि हरकत असूं 
नये. आतां भारत स्वतंत्र झाला आहे तेव्हां जे झालें 
तें गेले. मागचे सर्व विसरा व क्षमा करा या दृत्तीने 
सबोनीं, ज्या सामाजिक मूल्याच्या प्रस्थापनेसाठी 
आपण स्वातंत्र्याची इच्छा करीत होतों, त्या 
मूल्यांच्या प्रस्थांपनेच्या कायीला मनापासून लागणें 
हेचं. शहाणपणार्चे आहे,.व.श्रेयस्करहि आहे. पण ही 
गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाहीं. कारण वर्तमानकाळ 
भ्रूतकाळाचे फल आहे.व भविष्यकाळाचं बीज आहे 
- स्वातंत्र्याच्या लढ्॒यापासून दूर राहिलेल्या मध्यमवगीय 
छोकांना जशीं कांहीं खास कारे होतीं त्याप्रमाणें 
स्वातंत्र्याचें संघटन करून नवसमाज स्थापन करण्या- 
च्या कामापासून शरीराने--निदान मनाने तरी-- 
दूर राहण्यालाहि त्यांना खास कारणें आहेत. तीं 


कोणती तें पहार्ण उद्ब्रोधक ठरेल, 


खरी ठोकशाही ही धमानिरपेक्ष 

स्वतंत्र भारताची जी राज्यघटना बनली आहे 
त्यांत भारत हें एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन लोक- 
तंत्रात्मक गणराज्य असून त्यांत धर्मनिरपेक्ष, सर्व 
नागरिकांना सामाजिक आर्थिक व राजनेतिक 
न्याय मिळेळ आणि विचार-स्वातंत्रय, प्रचार- 
स्वातंत्रय आणि ध्भे-व-उपासना-स्वातंत्रय राहील ' 
अशी प्रातिज्ञा केळी आहे. याचा अर्थ असा काँ 
भारतीय राज्यघटनेत विशिष्ट धर्माचा वा जातीचा 
म्हणून कोणाहि नागरिकाला श्रेष्ठ अगर कनिष्ठ 
माननेला नाहीं व त्याला त्या कारणाने, अधिक 
किंवा कमी, हक अथवा कतव्ये राहाणार नाहींत. 
सवीचा दर्जा सारखा राहील. सवोना सारखी सांधे 
मिळेल. कॉंग्रेसच्या भाषेंत बोलायचे तर भारतांतील 
राज्यघटना वा राज्यपद्धति, जिला कोणत्याहि धर्माचे 
अधिष्ठान नाही. अशी निधमी लोकशाही 
( 5९6०1]817 1)९110८'905) आहे इंग्रजी 

मलाखालीं भारतीय विचारांची ज्या दिशेर्ने वाढ 
झाली व विशेषतः कॉंग्रेसच्या. नेतृत्वाखाली. या 
देशांतील राजकीय जीवनाचे जें स्वख्प बनलें ते 
लक्षांत घेतां भारंतीय राज्य एक निधर्मी लोकशाही 
राज्य बनणे अपरिहार्य होते. खरें म्हटलें तर ढोक- 
शाहीच्या मार्गे निघर्मी (.।5९०ए]81. ) हा शब्द 
योजण्याची खरोखर कांहींच. जरूरी नाहीं. शुद्ध 
लोकशाही. ही . धर्म-जाति-वर्ग-निरपेक्ष असटी 
पाहिजे. अद्या लोकशाहीचा आघार केवळ “ व्यक्ति ? 
हाच असतो. सर्व व्यक्ती सारख्या असून त्यांना 
स्वतःचा विकास करण्याला सारखीं संधि व साधने 
मिळालीं पाहिजेत, हा लोकशाहीचा मूलभूत । 


३४ 


ी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| 


सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यनिष्ठा : ( २) निधमीं राज्य? 


सिद्धान्त आहे. धर्म, जाति वा वर्ग यामुळें या 
समानतंत कोणत्याहि प्रकारें न्यून येतां कामा नये. 
व्यक्तीचे गुण वा अवगुण हीच त्याच्या उत्कर्षांची 
वा अपक्षांची एकमेव कसोटी असली पाहिजे. 
नागरिका-नागरिकांमध्य कसलाहि फरक न करतां 
त्यांच्या गुणांची वृद्धि होईल व अवगुणांचा क्षय 
होइल अशा रीतीनें राज्ययंत्र चालविणे व सामाजिक 
परिस्थिति निर्माण करणे हा लोकशाहीचा धमे 
आहे. लोकशाहीचे हे स्वरूप सर्व सुसंस्कृत व 
सुधारलेल्या लोकांनीं मान्य केळें असून त्या दिशेन 
त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे, आम्हींहि या पुढारलेल्या 
लोकांच्या पंगतींत बसूं इच्छितो. 
पाकिस्तानचे मूळ 

यावर कोणी असा प्रश्न विचारील कीं, असे आहे 
तर मग कॉंग्रेसचे नेते व त्यांच्या विचारांचे इतर 
छोक लोकशाही शब्दाच्या मार्गे निधर्मी 
(56८प]8' ) असा शब्द कां लावतात याचे 
उत्तर, हिंदुस्थानला ज्या परिस्थितींत व ज्या स्वरूपांत 
स्वातंत्र्य मिळालें, त्यांत आहे. भारताला स्वातंत्र्य 
मिळाळें पण तो दुभंगला. भारत व पाकिस्तान अशीं 
लार्ची दोन स्वतंत्र राज्ये झालीं. धर्म, संस्कृति, 
इतिहास, सामाजिक चालीरीती वगेरेंच्या कसोटीनें 
पाहिळें तर हिंदू व मुसलमान हे दोन अगदीं मिन 
लोकवा राष्ट्रं असून आपापल्या धर्माप्रमाणे व संस्कृती- 
प्रमाणें वाढण्याची संधि त्यांना मिळाली पाहिजे व 
ता तशी मिळावयाची झाली तर त्यांचीं स्वतंत्र 
दोन राज्ये झालीं पाहिजेत, या मुत्क़िम लीगच्या 
भाग्णीत पाकिस्तानचे मूळ आहे. मुस्लिम ढीगच्या 
मागणीला जे आघारभूत.सिद्वान्त होते त्यांत किती 
सत्य आहे हा आज महत्त्वाचा मुद्दा नाहीं, प्रत्यक्षांत 
ह सरव सिद्धान्त समथा असत्य असले तरी ते खरे 
आहेत असे भारतांतील मुत्लिम समाजांतील 
ध्टुसेख्याक लोकांना पटवून देण्यांत मुस्लिम लीगला 
९भर टक्के यह आलें द्दी गोष्ट कोणीहि अमान्य 
करणार गाष्टी, “इंग्रजांचे राज्य नष्ट करण्यांत कोंग्रेसळा 
यशा आळे तर त्या ठिकाणी जै राज्य होईल ते भारता" 
तील त लोकांचें ( कॉंग्रेसच्या भाषेंत बोलावयाचे 
त्तर हु, मुसलमान, पाशी, शीख, खिश्चन, 
थै) (अय होणार नाहीं तर बहुसंख्याक जे हिंदू 


त्यांचे राज्य होईल व या हिंदूंच्या राज्यांत 
आपला धर्म, संस्कृति, सामाजिक परंपरा व चाली- 
रीती, आपली भाषा, लिपि, वाड्यय सर्व नष्ट होऊन 
आपण हिंदूंचे गुलाम होऊं; म्हणून हिंदुस्थानच्या 
ज्या भोगोलिक भागांत मुसलमानांचे बहुमत आहे 
त्या भागांचे एक स्वतंत्र पाकिस्तानचे राज्य निर्माण 
झालें पाहिभे ? या मुत्लिम लीगच्या प्रचाराला या 
देशांतील बहुसंख्याक मुसलमान बळी पडले व 
त्यांनी मुस्लिम लीगच्या या मागणीला पाठिंबा 
दिला. या गोष्टीचा परिणाम असा झाला कीं स्वातं- 
त्याच्या शेवटच्या लढ्यांत हे मुसलमान तटस्थ 
राहिळे व ४२ सालच्या लढ्यानेतर मध्यवती व 
प्रांतिक कायदे-मंडळांच्या ज्या निवडणुका झाल्या 
त्यांत मुसलमान समाज मुस्लिम ्लॉगच्या मार्गे उमा 
आहे असेंच जवळ जवळ सिद्ध झालें. सरहद 
प्रांतांतील खानबंधू व त्यांचे खुदाई स्िदमतगार हे 
अखेरपर्यंत कॉंग्रेसमध्ये राहिळे व सरहद्दप्रांतांत त्यांचे. 
बहुमत होते हें खरें. त्याचप्रमाणें बहुसंख्याक मुसल- 
मानांचे प्रांत जे सिंघ,. पंजाब, बंगाल त्यांत कांहीं 
वजनदार मुसलमान 'पुढारी व त्यांचे अनुयायी शेवट- 
पर्यंत मुस्लिम लीगला विरोध करीत होते ईंहरि खरे. 
त्याचप्रमाणे कॉग्रेसमध्ये मोळाना अबुल कलम आझाद: 
यांच्या नेतृत्वाखाली एक राष्ट्रीय मुस्लिम गट अखेर- 
पर्यंत राष्ट्राय भावनेला इमानी राहिला व स्वातं- 
त्र्याच्या यज्ञांत त्याने आपल्या वांट्याची आहुति 
दिली, हेंहि खरे. तथापि, हें मान्य केळे पाहिजे की, 
मुत्टिम लीगने उसळविलेळी पाकिस्तानची लाट 
थोपवून धरण्यांत हे सर्व असमर्थ ठरळे. भारताची 
हवा पाकिप््तानच्या विषारी वायूने. इतकी कुंद 
झाली कीं, त्यांत भारताचा प्राण 'गुदमरून जातो. 
की काय अशी भीति वाटण्यासाखी परिस्थिति 
१९४६-४७ अखेर निर्माण झाली.  - . 
अराजक टाळण्याकरिता तडजोड ._, 
कॉंग्रेसर्ने मुस्ठिम लीगचा हिराष्ट्रवाद केव्हांच 
मान्य केला नाहीं. धर्म किंवा धमोतर  भिनराष्ट्रीय- 
त्वार्चे लक्षण मानर्णे केवळ मूर्खपणा आहे असेच तिचे 
प्रारंभापासूनर्चे मत होत वः अंखेरपयेत तिनें मुस्लिम 
लीगच्या या घातकी.मताला कसून विरोध केला. पण 
तिला पॅरिस्थितीला शेवदी शरण जावें लागलें ब पाकि- 


३.५ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संर ेद्वारे 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


"५१: 


र ८009772220 068 


टक 


४८ 


१ 
2५0, (3:400:-2/2:-.-!-7::/:2“ 
ड1209022:4545280, 0८21010226 


नवभारत 


स्तानची मागणी मान्य करावी लागली, हें कबूल 
केळें पाहिजे, यांत कॉंग्रेसचा दोष किती, इंग्रजांचा 
हात किती व परिस्थितीची मात किती याचा निर्णय 
इतिहासच देईल. मुस्लिम लीगचे धोरण, प्रचार व 
कृति यांमुळे या देशांत अशी परिस्थिति निर्माण 
झाली कीं, शांततेने सत्तांतर व्हावयाचें तर मुस्लिम- 
लीगची पाकिस्तानची मागणी मान्य केली पाहिजे; 
नाहीं तर अराजक व, त्याचे दुष्ट परिणाम यांना 
तोंड देण्यास तयार झाळें पाहिजे. भारतीय मन 
आज या जगांत कोणत्या एका गोष्टीला भीत असेल 
तर तें अराजकाला, भारताचा इतिहास याला कारण 
आहे. या भीतीला भारताच्या इतिहासांत खरोखर 
कांहीं आधार आहे किंवा नाहीं, हा एक वादाचा 
प्रश्न होऊं शकतो व आहेहि; परंठु या वादांत आज 
उतरगे फायद्यार्चे. नाहीं, व त्यासाठीं जरूर ती 
फुरसदीह नाहीं. कॉंग्रेसने पाकिस्तानला मान्यता 
. दिळी.' पंजाबमधीळ शीख, बंगालमधील दिंदून 
पुढारी यांचा या निगैयाला पाठिंत्रा हता हें लक्षांत 
ठेवणे जरूर आहे. भारत स्वतंत्र झाला पण दुभंगला. 
मुस्लिम लीगने संपूर्ण पंजाब, संपूर्ण बेगाळ, व आसाम 
पाकिसतनांत आला पाहिजे ही आपली. मागणी 
सोडली व सरहद्द, बळचिस्तान, लठिंध, पश्चिम 
पंजाब, व पूर्व बेगाळ म्हणजे बहुलंख्याक मुस्लिम वस्ती 
असलेला पंजाबचा व बंगालचा हिस्सा यांचें पाकि- 
स्तान बनलें. कॉग्रेतर्ने मुस्लिम लीगच्या दविराष््र 
वादाच्या सिद्धान्ताला मान्यता दिली नाहीं ही गोष्ट 
खरी, पण भारताच्या नैर्कत्य व ईशान्य भागांत 
जेथें मुसलमानांची बहुसंख्याक वस्ती आंहे ती अलग 
करून त्यांचे एक स्वतंत्र पाकिस्तानचे राज्य करण्याला 
- तिने संमाति दिली. धार्मिक व भौगोलिंक तत्त्वांच्या 
'मिश्रगांतून पाकिस्तानचे ढे रसायन तयार झालें 
होते. जीवनांत-विरोषतः राजकारणांत-नेद्मी जे 
घडते . तेंच येथे घडलें होते. ही एक तडजोड 
(ळण'०ण180) होती. पाकिस्तानांत व भारतात 
अनुक्रमे मुसलमान व हिंदु बहुसंख्याक नागरिक 
असळे तरी. दोन्हीहि देशांत ढिंदू, मुसलमान) 
खिश्चन, शीख वगेरे घमीचे अनुयायी अल्पर्सख्यंत 
राहूणार होते. व कराराप्रमाणे सर्व नागरिकांचा 
अधिकार व दर्जा समान रहाणार हाता, पण क्मीचा 


३६. 


कायदा अंटंळ आहे. अनेक वषोपासून - मुंस्लिम- 
लीगर्ने जो द्विराष्ट्रवादाचा विषारी प्रचार केला होता 
त्याचीं कट्ट फळें दोन्ही देशांना चाखावी लागली. 
।“ल्लिप्रंहि मानुष लोके सिद्धिर्भवति कमंजा? । भारतांत 
सत्तांतर होऊन पाकिस्तान व हिंदुस्थान अशी दोन 
स्वतंत्र राज्ये निर्माण होण्याच्या पूर्वा व पश्चातू .या 
देश्यांत अमानुष कत्तल, भयंकर अत्याचार, स्त्रियांवर 
पाशवी अनाचार, जाळपोळ असे अनेक मानवतेला 
कलंकभूत आसुरी प्रकार घडले व पाकिस्तानांतून 
लाखों हिंदू व हिंदुस्थानांतून लाखों मुसलमान 
निर्वासित होअन हिंदुस्थानांत आळे व पाकिस्तानांत 
गेले. ' मूळच्या कराराच्या आडयाप्रमार्णे पाकि- 
स्तानांत हिंदू व हिंदुस्थानांत मुतळमान ससान 
दर्जांचे नागरिक म्हणून राहूं शकतात हें तत्त्व वास्त- 
विक अमलांत येऊं शकते किंवा नाहीं या प्रश्नाचा: 
अद्याप निर्णय लागला नाहीं. भारत व पाकिस्तान 
यांच्यामध्यें एप्रिलच्या सुरुवातीला जो करार झाला 
तो दोन्हीहि पक्ष प्रामाणिकपणे पाळतील तर या 
प्रश्नाचे अस्तिपक्षा उत्तर मिळेल. दुर्दैवाने तो पाळला 
जाणार नाहीं तर या प्रश्नाचं नास्तिपक्षी उत्तर ठेवलें 
आहे अर्से समजावें. - 
दोन घटनापरिषदांतीळ भिन्न ध्येये 

या बाबतींत हिंदुस्थान व पाकिस्तान यांमध्ये 
विलक्षण फरक आहे. वर लिहिल्याप्रमाणे कॉंगेसने 
मुस्लिम लीगचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त कर्घांच मान्य 
केला नव्हता व १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी व नंतर 
पाकिस्तानांत.व हिंदुस्थानांत जे अमानुष प्रकार 
घडले त्याने ती आपल्या तत्त्वापासून विचलित झाली 
नाहीं. आजहि कॉँग्रेस आपल्या तत्त्वावर दृढ राहिली 


आहि-भारताचें संघराज्य व इतर सर्व राज्ये यांत 
1 असल्यामुळें हिंदुस्थानांतील सर्व * 


कॉंग्रेसचीच सत्त 
सरकारे कोंग्रे 


आहेत. भारताची राज्यघटना याच तत्त्वावर 
आधारलेली आहे. 


हिंदुस्थान व पाकिस्तान या. दोन स्वतंत्र राज्यांच्या 
जन्माच्या वेळी ब्रिटिश सरकार, काँग्रेस आणि मुस्ठीम : 


लीग यांच्यामध्ये वाटाघाटी सुरू असतांना “ दोन्हीहि 


सच्या या धोरणामुळें आपल्या नागरि- 
कांना घर्म-पंथ-जाति-निरपेक्ष समान दर्जाने 
वागविण्याचा आपल्याकडून शक्‍य तों प्रयत्न करोत . 


सुशिक्षित मध्यमवर्गाची राज्यश्निष्टा : ( २) निधमीं राज्य ? 


राज्यांतील अल्पसंख्याक जमातींच्या हित-व-हक्क 
रक्षणाची ब्रिटिह्या सरकारनें काय तरतूद केली 
आहे? असा प्रश्न लड माउंखेॅटन यांना 
ता. ४ जून १९४७ रोजीं भरलेल्या पत्रकार- 
परिषदेत - विचारला गेला असतां त्यांनी 
पुढीलप्रमाणें उत्तर दिलें--' ब्रिटिश सरकारची 
जी योजना आहे तिच्यांत या बाबीचा उलेख 
असण्याची आवश्यकता नाहीं. हिंदुस्थान सोडून 
जाण्याचा ब्रिटिश सरकारचा हेतु मनापासून आहे. 


असें असल्यामुळे अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्याची. 


केळेही तरतुद अंमलांत आणण्याला त्याच्याजवळ 
केसठहि कायदेशीर साधन वा अधिकार नाहीं. 
तथापि, मी या देशाच्या नेत्यांशी बोळलों आहे आणि 
मठा असा पूर्ण विश्वास आहे कीं जोॉपयेत ते सत्ता- 
घारी आहेत तोंपर्यंत आपल्या मनोंदेवतेळा स्मरून 
ते, अल्पसंख्याकांना न्याय मिळेल व त्यांच्या हित- 
सवघांचे रक्षण होईल, अशी खबरदारी घेतीळ व 
त्यासाठीं जरूर तर आपली प्रतिष्ठा पणाला 
छावतील, * 


__ पण पाकिस्तानचे निमाते द्विराष्ट्रवाद मानणारे 
शेते ब त्यांनीं या सिद्धान्ताच्या प्रचारानंच मुत्लिम 
समाजाची निष्ठा व शक्ति आपल्या मागणीच्या 
पाठीमागे उभी केळी होती ही गोष्ट सूर्यप्रकाशा- 
इतकी स्पष्ट आहे. पाकिस्तानघटनापरिषदेने 
. आपलें ध्येय जाहीर करणारा जो ठराव केला आहे 
त्याचा प्रारंभ ““ अल्ला ” चें नांव घेऊन केला 
आहे. भारतीय घटनापरिषदेत ईंधवरावरील श्रद्धा 
, जाहीर करण्याबाबत वादविवाद होऊन अखर हा 
प्रश्न येथे उत्पन करूं नये अर्से मोठ्या बहुमताने 
ठरविण्यांत आंठें, हें येथें लक्षांत ठेवणें जरूर आहे. 
पाकिस्तानच्या राज्यांत इस्लामर्ने उद्‌वोषित 
केल्याप्रमाणे लोकशाही, स्वातंत्पर, समता; सद्िष्णुता 
ब सामाजिक न्याय या तत्त्वांची अंमलबजावणी 
होईल व कुराणांत मुसलमानांचे वैयक्तिक व सांधिक 
जीवन जसें असावें अश्ली आशा आहे. त्ते जीवन 
. झगणें मुसलमानांना शक्‍य व्हावें अशी व्यवस्था केली 
जाईल असें या ठरावांत स्पष्ट म्हटले आहे. अथांत्‌ 
अल्पसंख्याक जमातींना आपल्या घंमीप्रमार्णे वाग- 
ण्याचें ब॒ आपंल्या संस्कृतीचा विकास करण्या 


अनुक्रमणिका 


रब 


स्वातंत्र्य राहील अशी अवश्य ती व्यवस्था केली 
जाईल असेंहि आश्वासन या ठरावांत दिलें आहे. _ 
तथापि, या ठरावांत पाकिस्तानच्या राष्ट्रांत' इस्लाम 
व त्यांचे अनुयायी यांचा एक वेगळा दर्जा राहील 
असा स्पष्ट इशारा आहे, हो गोष्ट नाकारण्यांतं 
हंशील नाहीं. भारतीय रांज्यबटना असे जाहीर 
करते कीं, भारतीय राज्याला सव धम समान असून 
आपल्या राज्यांतील अनेक धर्मापेकी कोणताच 
घर्मे आपला नाही व कोणत्या एक विशिष्ट धर्मा- 
प्रमाणं वागणे बा त्याला प्रोत्साहन देणें आपलें 
काम नाही. याच्या उलट इस्लाम आपला धम आहे 
व त्याच्या अनुयायांच्या बाबतींत आपलें . खास 
निश्चित असे कर्तव्य ( 008177९ वप! ) आहे 
असा पाकिस्तानघटनापरिषदेच्या घेयाचा ठरांव 
निःसंदेह जाहीर करीत आहे. असे आहे म्हणूनच 
पाकिस्तान हें एक धर्माधिष्ठित ( 1110606870) 
राज्य आहे असें म्हटलें तर तें वावगे होईल असें 
नाहीं, 
लियाकतअलींचा खुठासा 
एप्रिळच्या पहिल्या आठवड्यांत भारताचे व 

पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री यांच्यामध्ये जो करारझाला. 
त्यावर पाकच्या पाटमटमध्ये भाषण करतांना पाकि- 
स्तानचे प्रधानमंत्री श्री. लियाकतअली खान यांनीं 
पाकिस्तान धर्माधिष्ठित राज्य आहे या विधानाचा 
जोरानें इन्कार केला असुन या विघानाचा पुनः 
पुनः उच्चार करण्यानें . अल्पसंख्याक जमातींच्या 
मनाची शांति नष्ट होते अर्से म्हटलें आहे. ते म्हण- 
तात “ इंस्लामिक स्टेट या कल्पनेचा ज्यांना बरो- 
बर बोध झालेला नाहीं असे लोक वारंवार अशी 
भीति प्रदार्शित करतात की, असें राज्य धर्माधिष्ठित 
रांज्य होईल व अ्या राज्यांत राहाणाऱ्या अल्पे- 
संख्याक जमातींना समान दर्जा; हक व नागरिकत्व 
मिळणार नांही. पाकच्या घटना-परिषदेने ध्येया- 
बाबत जो ठराव केला आहे त्याचा जो कोणी 
अभ्यास करील त्याला ही गोष्ट स्पष्ट होईल र्की, 
मिकं राज्याची कल्पना, धर्मीनेरपेक्षतेनें सव 
कांना स्वातंत्रय, समता व सामाजिक त्याय 

मिळेळ, या तत्त्वावर आघारलेळी आहे. 
त्याचप्रमार्णे बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक दोन्हीहि 


ड्स्ला 
नागरि 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


क्र णास लललयाायााा---------- 


नवभारत 


जमातींच्या संस्कृतीचे, जीवनपद्धतीर्चे रक्षण कर- 
ण्याची त्यांत तरतूद आहे. मळा अश्यी आशा आहे 
के, पाकिस्तान हें एक धर्माधिष्ठित राज्य आहे व 
त्यात नागरिक-नागरिकांमध्ये भेद केला जातो ही 
भाषा यापुढें अजित्रात बंद होईल. ” शेवटच्या 


. इच्छापत्रा-( ॥॥111 ) नें पूर्वीची सर्व इच्छाप्ले रद्द 


होतात या न्यायाने पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित राज्य 
नसून त्या धर्मनिरपेक्ष राज्यांत सर्व नागरिक सारखे 
आहेत, म्हणजेच ते निधर्मी राज्य आहे, या पाकि- 
स्तानच्या पंतंप्रधानांच्या निःसंदिग्ध घोषणेनें पूर्वीच्या 
त्याच्या व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या याविषयीच्या सर्व 
घोषणा रद्द आहेत. ? इस्लामिक राज्याच्या कल्पनेचा 
नीट बाघ न झाल्यामुळें आजपर्यंत लोकांनीं पाकिस्तान 
हें घर्माधिष्ठित राज्य आहे असें मानण्यांत मोठी 
भूल केली आहे असें आपण विनयाने कबूल करू 
या. “ निधर्मी राज्याच्या कल्पनेला चिकटून राह- 
ण्याचे कतेव्य भारत करील तर एक दिवस असा 
उजाडेल कीं, जेव्हां पाकिस्तानला त्याच मार्गावर 
पाऊल टाकार्वे लांगेळ ' असें महात्मा गांधींना 
आ. इं. कॉ. कमिटीच्या नोव्हेंबर. १९४७ च्या 
अधिवेशनांत उद्‌गार काढले होते. कोणी सांगावें 


काँ ही. तीन वर्षापूर्वी उच्चारी गेळेली संताची 


वाणी सत्य ठरण्याची वेळ आली नसेल ! 

भारतीय राज्य व कॉँग्रेस यांनीं निघर्मी राज्याचं 
ध्येय आपणापुढे ठेवून त्याप्रमार्गे वागण्याचा ते 
“जुळे 


प्रयत्न करीत आहेत; परंतु भारतांतील सर्व लोकांनीं 
या ध्येयाला आपली मान्यता दिली आहे असें मानणें 
चुकीचे होईल. * 
ह्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताचा जन्म 


« 


ह्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताच्या जन्माचे श्रेय बॅ. . 


जिना व मुस्लिम लीग यांना द्यावयाचें कीं बॅ. सावर- 
कर वे हिंदुमहासभा यांना द्यावयाचें याबद्दल दोन मतें 
होण्याचा संभव आहे. पण हवी गोष्ट कोणीहि अमान्य 
करूं शाकणार नाहीं कां, बॅ. सावरकर यांनीं या 
सिद्धान्ताचा बॅ. जिनांपेक्षां अधिक नसला तरी 
तितकाच हिरीरीनें या देशांत प्रचार केला .आहे. 
बॅ. सावरकरांची “ हिंदूडमू “ची कल्पना व बॅ. जिना 
यांची. “ इस्लामिक स्टेट “ची कल्यना यांत आधिक 
दुष्ट कल्पना कोणती हें ठरविणे जरा कठिणच आहे. 
बॅ. सावरकर अनेक वर्षे हिंदुराष्ट्रपति होते व त्यांच्या 
कारकीर्दीत हिंदुसभा आक्रमणशील होती हें लक्षांत 
ठेविलें पाहिजे. हिंदुमहासभा प्रत्यक्ष राजकारणांत 
कॉंग्रेसच्या तुलनेने कर्धांच प्रभावी झाली नाहीं व 
तिळा हिंदु समाजाचें सनदशीर प्रतिनिधित्व कर- 
ण्याची संधि कर्धीच मिळाली. नाहीं हें खरें. पण 
हिंदुमहासभापुरस्कूत  राजकारणांतील जातीय 
घोरणाचा हिंदू मनावर-विशेषतः सारशीक्षित मध्यम 
वर्गीय लोकांच्या मनांवर कांहींच परिगाम झाला 
नाहीं असें म्हणतां 'येणार नार्ही. कॉंग्रेसचे अल्प- 


व ३ व ल्ल रप मेरि ॥१ "७ चश 
१ पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी नुकतेच (४-५-५०) अमेरिकेच्या सीनेट व हाऊस आफ 


रिपेझेटेटिव्दूज यांच्या संयुक्त सभेपुढे भाषण केलें, त्यांतील टा 
111 28101518101...... 18181 ३00१ 107 * 


पुढील' उतारा पाहा $ 


6 गृगू,हा'8 ए788 110 100१ 1017. ९०७१8७५ 1 1 
गी'९९त०1) 0£ ०075०67106, ९००१५1१७९0 ००५'०0705 90॥०॥""€१ ॥॥९ ०8818 8५5७९ 81१ 


॥8१ ०० ॥॥185111090.--... 
9181] 2 ९08016१ ४० गव फिश ॥ए९8 
"०७ 0” डप 0! पाऊ 090०७पा 78िक्ा' र्ठां 
1६ तशा] एल'ढत णााठया8 ठा पर्)पझांपाढ 80 
छि 8 तशाएश'81106. 
९० णा 11४058 ० लंगडा) 8 
"शाटाणाड:त तशथळ% पाथा" ठपापा'९ ६1 


णा [(ट'९50 0 0010 38१ 87१ 1)भ76886€ 


उच्चालटपच्ा'त९त, 


78 801९101115 01९0 
८189 त आग्या धिथ्थऱ एज घ्याते फाघटधडल पथा 


त छक्के पाथा" ]९डांपंग ९ ९९७5 क्वात 


2७४० ॥1९त2४९्वे पा पा ॥पडायाड रा 0पा' शा 


१810९ फणा हा 8३, ७ 


11) 80001 
ऐश 30०0१. णाला 1081]रडाछ) 


७९ णाक्कांणा 


त उ एपी ताछााऱडडाणयाश ,(0०. ७०१ 


४९ पाहा 0पा" 1111000105 आहा] 


१ ०88808 झाका]. ७९ 8१९१प8(९३ 


३८ 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


र 


सुशिक्षित मध्यमवगीची राज्यनिष्ठा : (२ ) निधर्मी राज्य ! 


सेख्याक जमातीबद्दलचें, विशेषतः मुसलमान समाजा- 
विषर्याचें धोरण या वगीतील पुष्कळं लोकांना 
केव्हांच मान्य झाळें नाहीं. मुसलमान समाजाविषर्यी- 
च्या काँग्रेसच्या धोरणाला “* मनधरणीर्च ( मुसलमान- 
धार्जिण ) धोरण ?” ( 901९85श11010 001०9 ) 


* म्हणून हे लोक नांवें ठेवीत ब त्याचा मनातं 


नेहमीच व मुखाने प्रसंगवशात्‌ निघेघ करीत. उलट 
पक्षी कांग्रेसर्च अल्पसंख्याक जमातीविषर्यीचे घोरण 
अमान्य असूनहि यापैकी अनेक लोक सरकाराविरुद्ध 
चालविलेल्या या स्वातंत््याच्या लढ्यांत कॉग्रेसला 
मदत करीत, एवर्ढेच नव्हे तर कायदेमंडळाच्या 
निवडणुकींत मताचे दानहि कॉंग्रेसच्या पदरांत 


< टाकीत, यार्च कारण स्वातंत्र्यप्रात्तीच्या पूर्वा हिंदी 


(३ 


घोषणा ठंघचालकांनीं केली आहे, ही गोष्ट खरी; 
“ इक. 


मन जर कोणत्या एका विचाराने व भावनेने विल- 
क्षण प्रभावित हात असेल तर तें राष्ट्रीयत्वाच्या व 
स्वातं्याच्या भावनेने. ती भावना आतां कृतार्थ 
झाली असून विराम पावली आहे. धर्म, संस्कृति, 
सामाजिक, राजक्रीय व आर्थिक संस्था कशा असा- 
व्यात, कोणासाठी असाव्यात व त्यासाठीं मिळालेल्या 
सत्तेचा कसा.व कोणी उपयोग करावा या प्रश्नांकडे 
मुख्यत्वे लोकांचें लक्ष लागळें आहे. अश्या वेळी 
देशांतील निरनिराळ्या .घरमाच्या व जातींच्या 
लोकांचे सत्तेशी व परस्परांशी काय संबंध असावेत 
हा फार महत्त्वाचा प्रश्न बनतो. कॅम्निस्चीं या 
विषयांची मर्ते निश्चित आहेत. निधर्मी लोकशाही 
या शब्दांत ती ग्राथित झालीं आहेत. पण स्वातंत्र्य- 
प्रासतीच्या पूर्वा काँग्रेसचे अल्पसंख्याक जमातीबद्दलर्चे- 
विशेषतः मुसळमानजमातीबद्दलर्चे धोरण ज्या हिंदु- 
महासभावाद्यांना वा त्यांच्या विचारांच्या छार्येत 
वाढलेल्या मध्यमवर्गीय लोकांना अमान्य होतें 


त्यांना निधर्मी लोकश्ञाही हा विचार रुचणें काठिण 
'आहे. वि 
' रा. स्व. संघाचा प्रचार 


हिंदु समाजांत द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताला किती 


स्थान मिळाळें आहे याचा विचार करतांना राष्ट्रीय 
स्वयंसेवकसंघासारख्या संस्यांचाहि विचार कर 


अपरिहाये आहे. या संस्थेचा हिंदुमद्वासमेशीं वा 
राजकारणाशी कांदरीहि संबंध नाही. अशी स्पष्ट 


पण जे ' अंदरकी बात जाणतात त्यांना हें माहीत. 


आहे कीं, या दोन संस्थांचा घटनात्मक कांहींहि 
संबंध नसला तरी ते दोघेहि एकाचं ध्येयवादाच्या 
ताटांत भोजन करतात, संघाचा राजकारणाशी 
काडीचाहि संबंध नसून तो एक संस्कृतिप्रचारक 


संघ आहे अर्ते सांगितळें जाते. कागदावर तसे 


आहे हे॑कोण नाकबूल करील £ पण सर- 
संघचालक गोळवलकर गुरुजी यांचा ' आम्ही _ हा 
ग्रंथ ज्यांच्या वाचण्यांत आळा असेळ, त्यांना 'या 
झुद्ध संस्कृतिसंघटनेच्या पेटी कोणती रसाळ 
गोमटी फळें येणार आहेत याची सहज कल्पना 
करतां येईल. द्या ग्रंथ वाचीत असतांना त्याला 


येणारा दप-दुर्गध व. अन्य समाजाबद्दलची हीन 


भावना पाहिली म्हणजे हिटलरच्या "(1४७11 105110" 
चै स्मरण झाल्याशिवाय रहात नाहीं. हिंदु समा- 
जाचें पुनरत्यान हे संघार्चे ध्ये आहे व तें 
सांस्कृतिक, सामाजिक, शेक्षणिक क्षेत्रापुरत मर्यादित 


असेळ तर तत्त्वतः त्याबाबतीत निघमी लोकशाहीच्या 


दृष्टीने सुद्धां विशेष वावगे आहे असें म्हणतां. येणार. .. 


नाहीं. तरी पण राजकारणाच्या क्षेत्रांतच नव्हे तर इतरं 
क्षेत्रांतदी अद्या प्रकारचे जातीय संघटनांचे प्रयत्न 


राजकारणांतहि. परस्परांमध्ये तेढ उत्पन करण्याला 
कारणीभूत झाल्याशिंवाय राहणार नाहींत.. ज्यां . 
ठिकाणीं निधर्मी लोकशाहीचे बीज आपण रोंविठें 
आहे तेर्थे निरनिराळ्या जमातींचे सांस्कृतिक, 
शैक्षणिक वगेरे प्रयत्नहि संयुक्त झाले तर उत्तम. एक 


विहीर बा तळें आणि त्याचे अनेक पाट अर्से खरोखर 


'देशांत जातीय भावना वाढविण्याला व अखेर: 


असलें पाहिजे, पण गुरुजींच्या या. आम्ही वय. 


वाचकांच्या मनावर अधिक विपरीत परिगाम शोतो 


भारतांतील निरनिराळे घम व जाती मिळून एक 


राष्ट्र ही कल्पना मूर्खपणाची आहे व हिंदु्थांना- . 


मध्ये दिंदूर्चेच एक रांट्र असू शकते. वे असे. _* 
पाहिजे है.“ आम्ही 'श सार . आहे. पारिस्थितीपुढे . 


कांहीं काळ नमते घेणें निराळे आणि मनोंदुनं 
एखादी गोष्ट अजिबात काढून टाकणे निराळें. 
सांप्रत राष्ट्रीय ख. से. संधाच्या प्रचाराच्या प्रभा- 
बांत सापडलेले पुष्कळ मध्यमवर्गीय ढोक आहेत. 


रप 


न 


. नेवभारते 


संघाच्या वृक्षा'चें मूळ जरी महाराष्ट्रांत लावळें गेलें 
असलें तरी आतां त्याचा मोठा द्रक्ष झाला असून 
त्याची छाया भारताच्या पुष्कळ मोठ्या भागावर 
। पडली आहे. या छायेंत ज्यांची मनं वाढली आहेत 
ते सर्व लोक हिंदुस्थान हिंदूंचा असें प्रामाणिकपणे 
मानणारे आहेत. ज्या राज्याचा आधारभूत सिद्धान्त 
निधर्मी लोकशाही हा आहे, त्या राज्याबद्दल अशा 
लोकांना क्ली निष्ठा वाटावी ? 77071115९0 
ग,8110 कडेच त्यांचे डोळे लागळेळे असणें स्वाभा- 
विक, आहे. राष्ट्रपित्याची हत्या केवळ एका माथे- 
फिरूचे पिसाट कृत्य नाहीं; त्याच्यामध्ये विशिष्ट 
ध्येयवाद व विशिष्ट कार्यक्रम खास आहेत. 
४५. हक. > _/ ०५ __ १. 
नवाशसतांचा मनोवृत्त 
याशिवाय दिराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताने पेटविलेल्या 
होमकुंडांत घ्यांनीं आपलीं घरेदारे, जमीनजुमला, 
_ आया-बहिणी इत्यादि सर्वस्वाची आहुति दिली 
आहे व जे निर्वासित झाळे आहेत असे लाखों हिंदू 
व शीख पाकिस्तानांवुन भारतांत आळे असून सर्वत्र 
- पसरले आहेत. आपण निदोंषी असतांना आपल्याला 
संकंटांचे आघात सोसावे लागळे किंवा केश आणि 
* यातना सहन कराव्या लागल्या अशी ज्यांची समजूत 
: _ असेल अशा लोकांमध्ये जर सदूवस्तूवर श्रद्धा नसेल, 
“झर्गी.विनय नसेल तर त्यांची दत्तिसुद्धां उफराटी बनते. 
.शिवाय.. निर्वासितांची ही मनोदत्ति त्यांच्यापुरतीच 
-_ मर्यादित राहाणे शक्‍य नाहीं. ज्या ज्या स््री-पुरुषांशी 
* त्यांचा संबंध येईल त्यांची मनोदत्ति ही स्पर्शजन्य 
रोगाप्रमा्गे अशीच बनल्याशिवाय कशी राहील £ 
मानसशास्त्रीय दृष्टया एक उद्बोधक समस्या 
निघर्मी राज्य असल्यामुळ 


८: ..मारत हे एक 1 मी 
त्याच्यांत अनेक अन्यधर्मीयांप्रमा लाखो-करोडो 


सुसल्मानहि राहतात हँ लक्षांत. हेजे 
देवदुर्बिलास असा कीं, अल्पसंख्य-सुसलमान पाता” 
तीळ हे सर्व मुसलमान बहुसंख्याक मुसलमान मता” 
तील मुसलमानांपेक्षां अधिक कटर असे लींगी व 
पाकिरतानी मुसलमान बनले होते. मानसशास्त्राच्या 
दृष्टीनें या विषयाचा अभ्यास मनोरंजक तरच 
उद्बोधक ठरेळ. या लोकांनीं पाकिस्तानच्या सार” 
णीला खरोखर कसून विरोध करावयास हुवा होता. 


ठेवळें पाहिजे. . 


कारण पाकिस्तान झालें तर या अल्पसंख्य मुसल- 
मानांचा कांहीं स्वास फायदा होणार होता अशांतला 
सुळींच भाग नव्हता. उलट, झालें तर नुकसानच 


नुकसान होणार होतें; कारण मुस्लिम लीगच्या पाकि- 


स्तानच्या मागणीत धर्माच्या आधारावर लोक- 
संख्येची अदलाबदल ( ध्या 00" 0०. 1000प- 
1801) ) ही मागणी नव्हती, ह येथें लक्षांत ठेवणे 
जरूर आहे. पाकिस्तानला गोड फळ आलें तर तें 


पाकिस्तानांतील मुसलमानांच्या पदरांत आणि जें 


कड्ट फळ येईल ते हिंदुस्थानांतील मुसलमानांच्या 
पदरांत ही परिस्थिति'न जाणण्याइतके हे मुसलमान, 
विशेषतः त्यांचे नेते मंदबुद्धि होते अर्से मानणें 
कठीण आहे. बॅ. जिना, नवाबजादा लियाकतअली 
खान, खलिक उझ्झमान हेव अश्ांसारखे धुरंधर, 
महामति नेते अल्पसंख्य मुस्लिम प्रांतांताळच होते. 
हिंदु-मुसळमानांचा प्रश्न सोडविण्याला पाकिस्तानची 
निर्मिति कशी समथ होणार, हें पाकिस्तान जन्माला 
येईपर्यंत पाकिस्तानचा कोणीहि क्टर पुरस्कर्ता 
सामान्य बुद्धीलाहि पटवून देऊं शकला नाहीं. 


या सर्व गोष्टी डोळ्यांपुढे स्पष्ट दिसत .असूनहि 


अल्पसंख्य मुस्लिम प्रांतांतील मुस्लिम जनतेने 


पाकिस्तानच्या मागणीचा धर्मवेड्या वृत्तीने पुरस्कार 
केळा व त्यासाठीं आपलें सर्व बळ एकवटले, याचा 
मानसशास्त्राच्या दृष्टीनं एक खुलासा ( 65019- 
18101 ) मिळूं शकतो. मानवी मनाचा असाहि 
एक स्वभावविशेष दिसून येतो की, जे सुख आपणां 
स्वतःला घेतां येत नाहीं ते दुसरा घेत असतांना 
पाइण्यांत त्याला सुख ( जा९8110प8 1॥1९85पा'0) 
होत असतें. त्याचप्रमाणं खतःला जर सूड घेतां येत 


नसेळ तर तो दुसऱ्याने घेतळेला ( शां 
माणसाला 'मोज. 


१1012९87०९)  पाहण्यांत न 
वाटत असते. म्हणून भारतांतील मुसलमानांची 


आतांपर्यंत * पाकिस्तानच्या प्रचारावर पोसलेली 
मनोवृत्ति एका चुटकीसरशी बदढून ते भारतीय 
राज्यसंस्थेश्टीं मनापासून एकनिष्ठ बनतील. असें मानणें 
जरी तकंछद्ध असलें तरी तशी अपेक्षा करणें म्ह्णजे 
मानवी मनाला ताण सहन न होण्याइतके ते 


अस्वाभाविक होईल. 


ल्ल ल . 


४९ 


/ 


। 


मणी - 


श्री. दुगी भागवत 


डॉ. केतकरांचा समाजशास्त्रविषयक दृष्टिकोन 


1.0 
व्येछे समाजशास्त्रज्ञ 

डा. केतकर हे भारताचे पहिळे व अद्यापहि 
एकापरीने अद्वितीय असलेले समाजशास्त्र आहेत. 
१९१० साली डॉ. केतकरांनी जेव्हां समाजशास्त्रांतील 
डोक्‍््रेट्ची पदवी घेतली, त्या वेळीं इंग्लंडांतहि, 
- ज्या मिल-स्पेन्सरच्या 
विचारवंतांना उपेक्षपीय वाटत नव्हते तेर्थे देखील 
सेन्सरच्या कष्टमय जीवितयात्रेची अखेर पाहिली 
असतां, ते आदरणीय झालेळें नव्हते. आंग्ल 
. डोकांनीं जगाच्या मागसठेल्या लोकांशी वागतांना 
केलेलें गर्व वर्तन स्पेन्सरने आपल्या देराबांधवांपुढे 
भाडल्यापासून स्पेन्सरबद्दलच्या इंग्लंडांतल्या आदरा- 
. ढा बरींच वर्षे ओहोटी लागली होती. पण याच 
आंदोलनांतून समाजद्यास्राचा अभ्यास पडतशीर 
शोऊन इंग्लंडचे वैशिष्ट्य कायम राखण्याच्या हेवन 
 इग्ढंडांतल्या विश्वीधद्याल्यांत समाजद्यास्र हा 
विषय १९१३ साठीं सुरू झाला. या. विद्यापीठीय 
टाकसाळांत अर्थात्‌ जेत्यांस अनुकूळ अश्या भाव- 
. नांची व ध्येयांची जोपासणी करण्याच्या धोरणाने 


अभ्यासाची बांधणी आंखली गेली आणि त्यामुळें 
- शात्रावर आधारठेली, पण. भारताच्या . तत्त्वशांनं 


- मिटनमधळा समाजश्शासत्राचा अभ्यास सांचेबंद झाला. 
डॉ.. केतकरांनी ज्ञानकोशमंडळाच्या इतिहासांत ही 
'इकीकेत सांगितलेली आहे. न्रिटिशप्ररणीात समाज- 
शास्र मुळांतच साम्राज्ययोषक असल्यामुळे नाना- 


'तंऱ्हांचे प्रयोग करून, ठिकठिकाणीं प्रादेशिक संस्का- 


रांचें अवलोकन करून समा व 
गमके बनवावीत, ह्या वृत्तीला, १9 9 , मा 
क तंतनेश, मयोगशीलतेळा, ।१.त्य समा क 

अगर हिंदुस्थानांतल्या.“7- _ अतकरनि, 
नेव, ६ १ 3 | श्व, 


। 
| 


% क 


इंग्लंडांत समाजशास्त्र, 


होती. 


विद्यालयीन अधिकाऱ्यांकडून प्रोत्साहन मिळणे . 
शक्‍यच नव्हतें. उलट डॉ. केतकरांनी“ तत्त्वांचे 


करण्यास परीक्षण होती प्रयोग जगतीं ) या भीद- 


यांतीळ अंतर तोडण्याच्या प्रयत्नाला वाहिली, :. 


च्या मेरणेने गति घेणारी अल्ली डॉ. केतकरांची- ' ' :" 
सामाजिक विचारांच्या चळवळीबद्दळंची' कल्पना _:_- 
संस्कृतींपेक्षां घर्म गौण . ४.0६ 
केतकरांच्या सर्व विचारांचे ध्येय “ सुधारणा- 
न्रयी र्त सामावलेले आहे. सुघारणानयी. म्हणजे ' 
राजकीय, सामाजिक व भाषाविषयक सुधारणा, 


क क र प, नी 
*. जमीन 


नंवभारतें 


म्रांताप्रांताने स्वभाषेतून स्वतःच्या सोयीस पडेल असें 
वाडूमय 'तयार केल्यास, समाजांत विचारक्रांति 
घडवून आणण्यास मदत हांइल आणि त्यामुळे समा. 
जार्ची अंगें-उपांगे तपासून पुष्कळशा प्रघातांना 
निराळें वळण लावतां येईल, जातिभेदासारख्या 
विषमय भावनांचें संपूण उच्चाटन करतां येईल 
सामाजिक विचारांना वेगळी दिशा लागली कीं 
सुखी कुटुंब हाच ज्या समाजाचा मूलाधार आहे 
असा बहुरंगी, बहुभाषी, नवा भारतीय समाज 
निर्माण करतां येगें अगदी शक्‍य आहे, असा डा 
: कैतकरांचा एकंदर सिद्धान्त आहे. भारतीय समा- 
जाचें ज्ञानकोशांत व इतर ठिकाणीं त्यांनी जें 
पथक्करण केलें आहे त्यांत हिंदु समाजाचें जरी 
प्रामुख्यानें वर्णन केळें असलें तरी मुसलमान, पारशी, 
खिस्ती, यहुदी, जैन, इत्यादि समाजांना त्यांनी 
याच समाजाची उपांगे म्हणून पाहिलें आहे. कारण 

घम या बाबीला डा. केतकरांनी संस्कृतीपेक्षां 
गोण लेखिळे आहे. जे जे परके या देशांत आले व 
स्थायिक झाले, त्यांनीं धर्म हे आपलें वेशिष्ट्य 
'कायम राखलें तरी संस्कृतीची प्रमुख अंगे म्हणजे, 
भाषा, रिवाज व पोषाख याच देशांतल्या आपल्या 
देजाऱ्यांचीं उचललीं व अलग राहूनहि ते भारतीय 
समाजाचे घटक बनले. पारशी व यहुंदी समाज हे 
अश्शा तऱ्हेचे समाज होत. मुसलमान व खिस्ती 
म्हणजे तर इकडचेच बाटलेले हिंदू . तेव्हां मुळांत 
त्यांची संस्काते तर खास आमचीच. तेव्हां जो 
कांहीं बोलबाला त्यांच्या संस्कृतीसंबंधानें होतो तो 
मुळांत “ राजकीय स्वरूपाचा ' असून सामाज़ेक 
दृष्ट्या त्यांचें व मोठ्या हिंदु समाजाचें एकीकरण 
होण्यांत कांहीं धोका. आहे असे डा. केतकरांस 
वाटत नसे, सीलोनमर्ध्ये खिस्ती व बोद्धधर्मी माणसें 
एकाच कुटुंबांत असतात. त्यांचा धर्म . त्यांच्या 
सामाजिक दळणवळणाच्या आड कुठेंच येत नाही. 
तर्सेच इथे कां होणार नाहीं £! आणि म्हणूनच 
मालिनी-खान विवाहाची त्यांनीं तरफदारी केली. 
मुसलमानांच्या असहिष्णु दृत्तीचा शानकोशाच्या 
बाबतींत जरी त्यांना कड अनुभव आला असला 
तरी त्या समाजाबद्दळ दुजाभाव त्यांनीं केव्हांच 
दाखविठेला नाहीं. त्यांनी शाद्विसंघटनेळा पाठिंबा 


दिला. तरी, त्यांत मुसलमान व खिस्ती समाजां- 
बद्दल केव्हांच कटुता दाखविली नाहीं. हिंदुसमाजा- 
बद्दलचे त्यांचें प्रेम अपार होते. आपला 
समाज होईल तितका मोठा व्हावा म्हणून अुद्धीचे 
तत्त्व त्यांना आवडे, पण * माणसें चोरण्याची ? 
मिशनरी विद्या मात्र त्यांना गहणीय वाटे. ही माणसें 
बहुतेक अज्ञ वे दलित समाजांतळलींच चोरली जातात 
तेव्हां त्यांना आपल्या संस्कृतीचे यथार्थ ज्ञान करून 


देऊन, जातिभेदाला मूठमाती देण्यांस हा झुद्ध वरून 


घेतलेला समाज उपयुक्त होईल असें त्यांना वाटे. या 
बाबतींत अगदीं खालच्या लोकांना मिशनरी 
हुकमताखाठा स्वच्छतेचे व टापटिपीचें बाळकडू 
साहजिकच जास्त मिळते, धंद्यांतहि त्यांची प्रगाते 
जास्त होते हें मान्य करून, डा..केतकर म्हणतात कीं 
पाहिल्याने या लोकांना बाटूं द्यावे. ते चांगळे सुधारले 
कीं मंग आपल्या संस्कृतीचे महत्त्व त्यांच्या मनावर 
बिंबवून त्यांना आपल्यांत ओढून घ्यावें. म्हणजे धंदे 
शिकविण्यास व इतर चांगल्या संवयी लावण्यास जो 
खर्च व दगदग पडते ती आयती वांचेल. विधर्मी 
जोडप्यांत दोन्ही तऱ्हांनी लभाचे विधि करावे. 


समाजशाख्राचें ध्येय : दुलितसरक्षण 


डॉ. केतकरांचें बहुतेक लेखन समाजशास्त्रीय 
आहे. त्याचा मुख्य आशय हाच आहे. 
या लेखनाचे दोन स्थुल भाग पडतात. पाहिला 
वर्णनात्मक भाग. यांत त्यांच्या जातिसंस्थेचें विवरण 
त्यांचे हिंदू जातींवरचे इंग्रजी प्रबंध, ज्ञानकोशांतला 
प्रसतावर्नतील बराचसा भाग, आणि. “ भारतीयं 


समाजशास्त्र ' या पुस्तकांची सतरापासूनर्ची प्रकरणे . 


“यांचा मुख्यंतः समावेश होतो. हे वर्णन , केवळ 
शुष्क तपशील म्हणून त्यांनीं तयार केलेलें नाही, 
तर त्यामार्गे वर सांगितलेल्या नवसमाजाच्या निर्मिती- 
साठीं चिकित्सेने सर्वे प्रकारची माहिती त्यांनी बार- 
काव्याने मांडली आहे. भावनावरातेचें सूक्ष्म वाता- 


""वेरण त्यांच्या या लिखाणांत भरलेळे आहे. आणि 


"*वँ'> रिस्लेच्या पावलांवर पाऊल टाकून चाल- 
(आ. । विद्यांपीठी समाजशास्त्रज्ञांना त्यांचे 
र ह्वा ेसंकळलेळें बाटठें, म्हणूनच सिद्धान्तांच्या 


प्रग्ने * "प्न. त्यांचे. ह. वाळय तपासूनच 


समाजशास्त्रावरील वाड्ययांतलें त्यांचें 
॥श ठरवावे लागेल 

डॉ. केतकर हे तर्ककर्कश विद्वान्‌ नसून मिल- 
एरप्रमा्णेंच ओल्या अंतःकरणाचे समाजशास्त्रज्ञ 
| याची ग्वाही त्यांचें कादंभरीवाड्यय देते. या 
1८॥ पांत ठिकठिकाणीं त्यांनीं समाजशास्त्राचे ध्येय 
| १.ल आहे. ानाकरितां ह ज्ञान नाहीं; माना- 
॥(0॥ तर मुळींच नाहीं. पमाजशास्त्रारचे ध्येय 
'लताचं सरक्षण असं आहे. जो पडला असेल 
(याच्यावर रट्टे चढवावे, असे जे जगाचें धोरण आहे 
याचा निषेध करणे, हें समाजशास्त्राच्या अभ्य्रासाचें 
पहिळें गमक आहे असें ते म्हणत. गुन्ह्याच्या मार्ग 
पापापक्षां दुदेंवाचा भाग जास्ती असतो अशी 


नेद्ठा अनुभवार्ने, खोळ समाजनिरीक्षणानें बळावत 
टेली त्यांच्या लेखनांत आपल्याला आढळून येते 
। कौटुंबिक जिव्हाळ्याचा अभाव, आर्थिक कुचंबणा 
-_ आणि जगाच्या संतारांत गुलाम राष्ट्राला थेणारें 
गोणत्व यांमुळें आपल्या समाजाचे जीवन खुरटे 
झाल्याचं त्यांनीं आपल्या कादंबऱ्यांतून दाखविलें 
४ आहे. पणं हें गाऱ्हाण्यांच्या शब्दांत न मांडतां 
त्यांनी विवेचक बुद्धीने मांडलेळें आहे. ही समांज- 
इद्ये दाखवितांना भविष्यकाळाबद्दल त्यांनीं .कमा- 
छडाचा आशावाद दाखविलेला आहे. त्यांचें समा- 
जाच्या घडामोडींबद्दलचे सर्वच लिखाण भविष्याच्या 
॥नदानांनीं भरलेळे आहे. त्यांतली कांहीं निदान 
आज चूक ठरली तरी पण त्यांचें सवीत मोर्ठे 
- निदान, । एक जगांत भारताचें स्थान » हैं 
- उत्तरोत्तर साकार होत चाललें आहे 


सव संस्कृतींचे ऐक्य करण्याची शक्ति 
डा. केतकरांच्या समाजशास्त्रीय लिखणाचा जो 
सवोत महत्त्वाचा, पण अत्यंत थोडा आहे असा 
भाग म्हणजे, समाजशास्त्राचा सिद्धान्वरूप आढावा. 
मागच्या भागा मुख्य स्वरूप म्हणजे समाजशास्त्रीय 
न्तांच्या आधारे केलेली समाजाच्या निरनिराळ्या 

- अनस्थांची पाहणी. पण या दुसऱ्या भांगांत खुद्द 
समाजशास्त्राचाच सिद्धान्तांची पायाद्युद्ध तपाठणी 
ली आहे. कॉण्टे, स्पेन्सरसारख्या.पाश्रात्य समाज- 
'यात्रशांच्या सिद्धान्तांची छाननी करून केतकरांनी 


_ त्यांची पहिल्यापासून शेवटपर्यंत श्रद्धा होती. ही- 


डॉ, केतकरांचा समाजशास्राविषयक दृशकोन 


दाखविले को पाश्चात्यांचें समाजशास्त्र अपूर्ण असल्या- 
मुळें भारतीयांस मार्गदर्शक होऊं शकणार नाहीं 

आमची जातिसंस्था पश्चिमेंत अस्तित्वांत नाहीं;त्यामुळें 
 राष्ट्रर्पी नवीन जात निर्माण करण्यास लागणाऱ्या 
शास्त्रोय ज्ञानाचा युरोपांत अभाव ) आहे असे ते. 
म्हणतात. आणि म्हणूनच जातिसंस्थेचा सांगोपांग. 
अभ्यास हे॑आमच्या समाजशास्त्राचे प्रमुख अंग 
झालेळें आहे, या कारणास्तव अगदी विद्यार्थिदर्शत 
लिहिलेला जातिसंस्थेचा इतिहास डा. केतकरांनी 
अधिक वाढवून “ समाजशास्त्रात घातला त्यामुळें ते 
नुसतें समाजशास्त्र न राहतां,आमचं म्हणजे भारतीयांचं 
समाजशास्त्र झालें. ' भारतीय समाजशास्त्र हा विषय 
फार व्यापक आहे डॉ. केतकरांनी त्याच्या कक्षा 
ओळखलेल्या आहेत. आणि म्हणून पाश्चात्य समाज- 
शास्त्रज्ञांप्रमाणे उत्कांतिवादावर भर देऊन समाजाच्या 
वेगवेगळ्या थरांची छाननी त्यांनी केली 
नाहीं. पाश्चात्य ग्रंथकार भारतीयांबद्दलच्या समाज- 
शास्त्रीय ग्रंथांत विवाहसंस्था, धर्मसंस्था इत्यादि गोष्टी. 
ज्या जंत्रीबजा ठरीव पद्धतीर्ने मांडतात (व.आमचे 
विद्वान्‌ देखील तीच मांडणी व प्रमाणं अनुसरतात- ) 
त्या पद्धतीचा मागमूस देखील या छोट्या पुस्तकांत 


“सांपडणार नाहीं 


भांरताचें समाजशास्त्रीय वैशिष्टय म्हणजे आमचे 
स्मृतिग्रेंथ, स्मृतिग्रंथ हे समग्र प्राचीन भारतीय 
समाजजीवनाचा आडाखा नव्हते. संमांजाच्या गति- 
शील्तेचें नियंत्रग आणि स्थूल स्थितीचे दरीन तेवढें 
या ग्रंथांत सांपडते. पण कांही. विद्वान्‌ स्मृर्तीना सर्व - 
ठय्नापक समाजशास्त्रीय विचारांचं आगर समजतात. 
( उदांहरणार्थ, केवळ मोटवानीर्चे “ 90०0101089 
हें पुस्तक पहा. ) परंतु डॉ. केतकरांनी स्मृतींची ' 
दखल आपल्या प्रारंभीच्या प्रबंधांत व ज्ञानकोशांत 
व्यवस्थित घेतली असली, तरी समाजशास्त्रावरील 
आपल्या पुस्तकांत त्यांनीं स्मृतींच्या. विषयांचा 
निर्देश टाळला आहे. त्यांत त्यांची प्रयोजकतां 


दिसून येते. ती अशी कीं समाजघारणाशांस्र हा 


भारतीय समाजशास्त्राचा एक महत्त्वाचा भाग जो 


त्यांनी उछेखिला आहे, त्याचें विवरण 
करतांना स्मृर्तावर कांही . प्रकरण त्यांना 


लिहितां आलीं असती. संमाजाचा इतिहास हे 


४३४ 


1 | 
विव... ह 9 न ; क यावष मड” ४: 
कर ०२ 80 0१0०/0004000000000002000/20000 य 356:2559&4 र 


सगणकीकृत 


तिसरे अंग देखील त्यांनी उल्लेलून बाजडा " वळे, लिहिलें गेळें नव्हते. टिळक, आगरकर व हरिभाऊ 
समाजद्यास्त्राच्या या पुस्तकांत * समाजघटनाशास्त्र आपेटे यांच्या वाढ्य़याचे परिशीलन. केळे म्हणजे मिल 
तेवढें त्यांनी विचारांत घेतलें आहे. कारण 'जगाला व स्पेन्सर यांची मोहिनी या थोर लोकांच्या 
सुखी करण्यासाठी सर्व संस्कृतीचे ऐक्‍य करण्याची विचारांवर किती पडली होती दं सहज दिसून येते. 
शक्ति फक्त हिंदूंच्या हाती आहे, इतरांच्या हाती. * समाजशास्र ? हा शब्द मात्र मराठींत. पहि- 
नाहीं असा प्रस्तुत लेखकाचा पूर्ण विश्वास 5 असर अयोग ढळे पाडी मनोरंजन-निबेध-चेंद्रिका 
ल्यामुळें हिंदु जनंतेळा आपल्या कतव्याची जाणीव या मालिकांत संमतिवयाच्या व विधवा-विंवाहवाच्या* 
होऊन तिच्या अंगी नवीन जोम उत्पन्न व्हावा बिलाच्या बाबतींत मल्जारी रोठवर इछा चढवीत | 


म्हणून त्यानां समाजशास्त्राचा प्रचलित स्थितीला असतां संपादकीय स्फुटांत हरिभाऊ आपदय्यांनी 
उपयुक्त तेवढाच भाग 


जनतेळा सादर केला आहे. तयार कहर बापरला. पुढे तो रुळला. याच उमारात 
अर्थात्‌ समाज्याख्राचा एकतृतीयांश भाग तेवढा लोत्सर ' मित्सिपध्त अ सोशिओऑलॉजी 
त्यांनी पूर्ण केळेंला आहे. 


पुस्तक प्रकरणराः मासिकांतून प्रसिद्ध करीत होता. 
भारतीय सामाजिक चळवळीची बीज पुढे. श्री, नारायण लक्ष्मण फडके यांनी 
डो. केतकरांच्या समाजद्यास्रीय विचार. क कळती 1110 


स्पेन्सरच्या पुस्तकार्ची 


२-३. र्ट > 
प्रणाळींचे वैशिष्ट्य समजण्यास त्यांच्या आधीं मार्षात प्रसिद्ध केली ( समाजशासखराचे मड 1३ 
समाजक्षास्त्राचा या देशांतला इतिहास लक्षांत घेतळा सिद्धान्त व मंमानशाला 'तच्वें ). इतिहासाचा 
न्दाऱ्ची उत्पत्तिव राजवाडे यांनींहि. समाजशास्त्राचा पुरस्कार याऱच 


पाहिजे. “ समाजशास्र ' या शब्दाची | १ च 
एकंदर भारतांतली समाजशास्त्राकडे उत्तरोत्तर काळापासून सुरू केला. पो मताम़माणे 
कलणारी वृत्ति कशी तयार झाळी हा दत्तान्त फार समाजशास्त्राची कक्षा म्ह्णजे वेतिह्ास ? होय. 
; मनोरंजक व मोठा आहे. भारतीय सम _ । भारतीय समाजशास्त्र दा शब्दप्रयोग व स्स र्‍ 
प अनुकूल सामग्री पुरविण्याचे महाराष्ट्राचे कतैत्व मोठे _.: केतकरांनी पत्त क शिक, असशी 
र र - देशभर सामाजिक चळ- “्संशोधन-मंडळाच्या पददिल्या वार्षिकोत्तवाच्या प्रसऱ 
; बमोहे, ज्या धा घम. अ महाराष्ट्रं . दाही केलेल्या भाषणांवून उचंलेली आहे ! यानंतर गोविंद 
- वळी उठल्या) त्यांची कळ के. वह गाजी भाटे यांची व्याख्याने स्पेन्वरवर आधार- 
ऱ्य देवी घटनांनी पेरली उदाहरणार्थ, पंडित माबाईचें चिमणा कभहमुर विडाच 

द य शनन अ ळी व आपल्या समा्जांती ठोकळ व्यंगांवर इछा 


॥। 4 [चा ल्क 
घमौतर, डॉ. रखमाबाईचा न्न रानड्यांचे करणारी अद्ली १९६५ मध्ये समाजक्शास्रावरील 
खटला, संमति-ब्रिळ नमी त्व राष्ट्रीय माते ? यावा आणल त्यावर डॉ. | 
अखिल भारतीय नेतृत्व __'" घामाजिक केतकरांनींच चढवला त्यांनी ज्ानकोशांत 
पक्षांतलें नेतृत्व, आ ,त समाजक्याज्ञीय समाजशाक्ञावर स्वतंत्र स्ट जा ब नंतर धे 
भ्र 
इतिहासांत मोठें करन कणा थम लिढिलें. बारा वेधीरनी (१४९२३ दै साली ) त्यांच, भार य 
विषयावर राजारामशात्री क्तता उमाजदाल. ' आहिरे पंड य: 
समाजशासत्रशाची : ज्ञानकोद्या ची जी 


महाराष्ट्रांतल्या जाती-उपजाती१  _ज्ञाखजञ म्हणतों या 

त्यांनी, ज्याला आपण आज जरा मोर्डीचा अवाढव्य की 

त्यानी) य. 6 देध्यांतीळ खाशजिक व्ब मण. खऱ्या तंषयाच्याटसमाजशाजाऱ्या - आया 
नल सश” असा अवघड मळा वाटतें. त्यामुळें त्यांच्या 

अभ्यास बर ह आहि. ह्वा काळ १८७७ अडथळा ऱ्य चाप 11 आपण मुकली, 

अन्चूक वाव ल तमाजशासत्रावरचे पुस्तक बहुमोळ " न्य 


चा. त्या वेळी | 


मंगिरी, तिनं त्यांच्या मूळ आवडीच्या ' 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकत 


अ. 


वा. मु. लिमये 


जागतिक शांततेचा प्रश्न 


“ गृ ता 8000का'3 ७0 00811 ॥॥"९2४पा8या' ४९१७ ७ 110 1151 11९501 81110- 
छा छते खणाफ़ छे पपा ४थाड९ ”--॥1. परढनठ. 9 


6 तुा०ळणत वभूत5 पूणा फण 18 य 0पा' 16818 11016 हाय प00॥ प 18 


फा] 11 0प' "९७8108 ?'-10 117105, 


दुसर जागातिक युद्ध संपून फार काळ लोटलेला 
नाहीं. युद्धाने झालेल्या हानीची जाणीवहि अद्याप 
ताजीच आहे. परंतु तरीहि तिसरें महायुद्ध होणार 
नाहीं अशी कुणाचीच मनोमन खात्री होत नार्ही. 
उलट ते होणारच अक्की भीति मात्र उत्कटतेने 
वाटते. जागतिक युद्धाने बिवडळेल्या घडीची पुन्हां 
घडी कशी बसवावी हाच प्रश्न देशोदेशींच्या राज्य- 
कत्योना सतावीत आहे. युद्ध चाळूं असतांना आज 
ज्यांना बर्डी राष्ट्रे संबोधिळे जातें त्यांना मतभेद 
मिटावेणें अपरिहार्य होते. समान शत्रूचा विच्छेद 
करावयाचा असल्यानें त्यांना मतभेद मिटवावेच 
लागत. आज जागतिक संघटना निर्माण झालेली 
असली तरी बडया राष्ट्रांनीं आपले मतभेद मिट- 
विळेच पाहिजेत अक्यी निकडीची परिस्थिति निर्माण 
झालेली नाहीं. “* मतभदांना मूठमाती दिली नाहीं 
तर मतभदच आपगाळा मूठमाती देतील ” अर्से 
वाटावे अशी आजची परिस्थिति नाहीं. त्यामुळें 
बडी राष्ट्रे आपले एथकू असे हितसंबंध राखण्याचा 
प्रयत्न करीत असून मतमेदांचें पेंव फुटत आहे. 
अजूनहि सर्वसंमत असे तहाचे मसुदे तयार होत 
नाहींत. ह “यी 
कायम सद्स्यराष्ट्रांची जबाबदारी 

युद्धाचा अभाव म्हणजे शांतता अशी शांततेची 


कल्पना ( ॥ए०४७(ए७ (/010९७(.) गेल्या महा- 
युद्धापूर्वींच खलास झालेली होती. आर्थिक सामा- 
जिक व सांस्क्ातिक बाबीत राष्ट्राराष्ट्रांचे सहकार्य 
साधतां येईल अशी जागतिक संघटना पाहिजे हा 
विचार पहिल्या महायुद्धानंतर हढमूल झाला, राज- 
कीय बाततींत. राष्ट्राराष्ट्रांचे सहकार्य साधणे हे दुस्तर 
आहे असा अनुभव “ लींग ऑफ नेशन्स च्या 
जमान्यांत आला होता व. तोच आजहि येत आहे. 


आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहकार साघ- 


ण्याच्या बाबतींत “ युनायटेड नेशन्स आर्गनाय- 
झेरन 'नें लीगच्या पुढें एक पाऊल टाकलें आहे 
ही गोष्ट स्पष्ट आहे. छोट्या राष्ट्रांचा आक्रमक 
वृत्तीला पायत्रंद घालण्यास “ लीग 'पेक्षां “ यूनो 
अधिक्र समर्थ आहे ही गोष्टहि मान्य केली पाहेजे. 
कारण अद्य आक्रमक राष्ट्राविरुद्ध करावयाच्या 
उपाययोजनेत सर्व सदस्वराष्ट्रांनीं भाग घेतढाच 
पाहिजे असा' निर्णय घटनेनुसारच लीग घेऊं . शकत 
नव्हती. यूनोच्या  सुरक्षा-समिती (566119 
टप्पा] )-ला सर्व सदस्य राष्ट्रांच्यातफे आक्रमक 
राष्ट्रांविरुद्ध करावयाच्या उपाययोजनेचा .निर्णय घतां 
येईल. परंतु छोट्या राष्ट्रांची आक्रमक' वृत्ति हा कांही 
जागतिक शांततेला खराखुरा धोका नव्हे,? बड्या 
राष्ट्रांच्या आक्रमणाला प्रातिकार करण्यास यूनो 


ण 0ार., __..3 आहे :-“ 111 7101708000 11श'छा'यार्‍ ० 0॥0फा',  शाघा8 
गरनें म्हटल आह : च ह % वि 
१ आरो. खोकनवारच म्ह टा छ०्पते इढट्पा/ऱ 88 0९ 88 फावेफा8 8 


फरशा 8011९" 9805 थातधया 


११ 
क्र भै गं | 8806. शं री) 
ए१0110-10१७० (ए7०७ाथा एप)10 10 4 ॥/70१॥०/.०/ 2४८५०१४०७०? 7,6१७ . 


शष 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विका 


2 ुः 


9 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


२003201: 2) 
वड”. ,., » 


तर्या 72730 


20 2 कीन “2 


नवभारत 


असमर्थ आहे याच निर्णयास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे 
मान्यवर तज्जञ पोहोचलेले आहेत. जागातिक झ्ांतता 
राखण्याची जबाबदारी सुरक्षा-समितीच्या कायम 
सदस्थ (0८18101 ॥1211001'5 ) असलेल्या 
राष्ट्रां॑रच आहे हा विचार महत्त्वाचा आहे. 

नव्या जागातिक संघटनेंत सर्व बड्या राष्ट्रांचा 
समावेश झालेला असल्याने व युद्धकाळींच जागातिक 
संधटनेची सनद निर्माण झालेली असल्याने राष्ट्रसंघा- 
पेक्षां विश्धेब भरीव असें शांततारक्षणाचे कार्य ही 
स्था करील असें अनेकांना बाटत होते. जागतिक 
संघटनेच्या सनदेची घडण होत असतांना अणु- 
थक्तिनियंत्रणाचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. २ 


का आतां अणुबॉबर्चे गुपित रशियाला समजलें आहे | 


अश म्हणतात; परंतु यामुळें अणुशक्ति-नियंत्रणाचा 
प्रश्न सुटेळ अशी परिस्थिति निर्माण झाली आहे असें 
राज नाहीं, अमेरिकेने आतां हैड्रोजन बाब शोधून 
केाढळा आहे व त्याची विनारक शाक्ते फार मोठी 
आहे. सुमारे शभर चौरस भेळ मुळूख जीवनरहित 
करणें ब बराच काळ टिकेल अशो प्रखर उष्णता 
. निर्माण करून तो प्रदेश वश्त्तीला नाळायक बनविणे 
ही कामगिरी हा बॉब कहुं शकेल. अणुॉजप्रमार्णे 
- तीच्या आकारावरहि फार बंधन नाहीं. वापर कर- 
णारानें ओघाने येणारा धोका पत्करला तर १ टन 
पजनाचा हेडरोजन बॉँब्र तयार करतां येईल असें 
स्हृणतात. रशियाला हा बॉब सांपडण्यापूर्वीच त्याचा 
फडशा पाडावा या हेतूनें अमेरिका युद्धाला प्रदत्त 
संभवनीय आहे. अणुबॉबरचे गुपित माहीत 

। झालेल्या रशियाला अणुब्रॉबर वापरून अमेरिकेचे 
७... विलक्षण नुकसान करतां हेईल; शहरांतून केंद्रीभूत 
, झालेली आणि उच्ुंग प्रासादांतून एकवटून रहाणारी 
। अमेरिकेची लोकसंख्या. असतांना तर जीविताची 


आणि वित्ताची ह्याने प्रचंड प्रमाणांत करतां येईल ! 
रशियाची लोकसंख्या अफाट प्रदेशांत पसरलेली 
असल्यामुळे हेडोजन बॉब अमेरिकेजवळ आहे या 
विचाराने रशिया नरम येगें संभवत नाहीं. चीन व 
युरोप-आशियांतील इतर कांहीं राष्ट्रे आपल्या 
पंखाखाली घेऊन अमेरिकेला लढाई करणें खर्चोर्चे, 
कालावधीचे आणि जिकीरीचे करावयाचें हंच 
रशियांच आजचं धोरण दिसतें. तेव्हां घैशानिक. 
प्रगतीचा विचार करतांहि युद्धसंस्था विनाश पावेल 
असें मानण्यास पुरेसा आधार नाहीं. न 
युद्ध करणें हा गुन्हा 

जर्मनीचा पराभव झाल्यानंतर हिटलरच्या साथी- 
दारांना शिक्षा झाली या गोष्टीचा युध्यमान राष्ट्रांच्या 
नेत्यांवर इष्ट परिणाम होईल असा विश्वास न्यूरेन- 
बर्ग खटल्यांनं वाढीत लावला. युंद्धांला आंतरराष्ट्रीय 
कायद्यार्ने गुन्हा ठरविणें ही बान निःसंशय क्रांति- 
कारक आहे. प्रत्यक्षांत मात्र या घटनेनें क्रांतिकारक 
फरक पडेल असें वाटत नाही. प. ॥. डया 
म्हणतो : 1106 ॥7७०९वद्या; &णाठपा)5 0 
पाड 8 8 11९1106015 01 8 ९०एशाण- 
पोझ उष्णांला वेश्‍लाते९8 (० भा282९ गा 
का एण] 1189176 हशा. त€लडा फा 
"18९ प] एाठफण6तट्टेट धळ णा९फ उपा 
पढ पाडा खा छभ्याश पह्याशश्‍श्त छा; 06 
एह्मातेड ०. शरा” 0९11105 १/ ८७४९४ क० 
११०८ १0८५८ ?- 872७ 7६/०७८. “जर ते हरले 
तर या विचारापेक्षां ““जर ते विजयी झाले तर?” 
याच विचाराचा पगडा सामर्थ्यवान्‌ राष्ट्रांच्या नेत्यां-. 
वर बसणार हें उघड आहे. , कारण. “.साहसे श्री; 
प्रातिवसति या" सूत्रांचाच प्रभाव सामर्थ्यवान 
राष्ट्रांच्या . मुत्सद्दयांवर पडावयाचा. न्यूरेमूनर्ग 


२ अणुशक्तीच्या आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाचा विचारं करण्याकारितां नेमलेल्या ठिलिएंथाल-संमितीनें 


आपल्या*अहवालांत: खालील विचार व्यक्त केळे आहेतः 
१ । पा भू ४) गृ ० पु": 
“ पुणा छाठणणांट ७०0 आाघव९ 6 दोहा पाळा: 8याड एणाला ॥६त 5९) 1छात , 


वठ ६ 1981 1181500 007 ९ एपण!४टव ७०5 07४8णा28॥ाला फय] 17९ 16 
९ ४॥७॥॥९0९0(€त 5४78 छ06०्यीठ ठप ली छा गाडण१9”' पाशा 0 शा 50 ४शिपग2 
ए8॥ 118 प्पाठठा०1९व व९7थ०७॥1९॥ फ०पाते ॥०७.०॥]] पयाडा9 1९ 1९"००५ ०६. 
ह्दय प याड तयण्लऱ टण्पॉशि७प8 10 पा8 ०प टार 0 फ़व्चा, ” 
' . ४६ 


आ ुः 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


॥, 18 ए०७ ॥180९त &89प8'थ 


कद 


६७, ७१7118 6081. (0 णारी.” 


| पा०९ ? ४-३ ॥७प8्षा,० गरपाथा8 


भागतिक शांततेचा पर्ं 


खटल्यांचा दुसरा एक परिणाम म्हणजे युद्ध- 
गुन्ह्यांची जबाबदारी व्यक्तीवर पडेल हा होय. २ 
परंतु या मुद्दयाबद्दल देखील तज्ज्ञांत मतभेद 
आहेतः इंग्लंडच्या खेनिकासंत्रंधी प्रो. डायसींनी 
केलेल्या एका विधानाची या संदभीत आठवण 
होते : “ वरिष्ठांचा हुकूम न पाळळा तर तो 
गोळीला बळी पडेल. पाळला तर न्यायालये त्याला 
फांशी सुनावत्तील.?? वरिष्ठ आधिकाऱ्यांच्या हुकुना- 
वरून सैनिकांना कांहीं युद्धगुन्हे करावेच लागतील 
आणि ते केलीहे जातील. शिवाय दुसराहि एक मुद्दा 
महत्वाचा आहे आणि तो हा कीं विजयी झालेल्या 
राष्ट्राचे युद्धगुन्हे शिक्षेला पात्रच होणार नाहींत. 


आणखीहि एक गोष्ट अश्ली आहे कीं ज्यामुळे 
युद्ध करणें हें अशा राष्ट्रांना अवघड वाटणार नाहीं. 
(/081112 ॥॥1 चा जमाना सुरू झाला कीं, 
गुन्हेगार राष्ट्र शोधून काढणें बिकट होईल.  गुन्हे- 
गार म्हणून आपणाला शोधून काढणें दुष्कर आहे 
हीच गोष्ट महत्त्वाकांक्षी मनांना सुखकारक वाटेल 
व ही गोष्ट युद्धाला प्रेरणाहि देईल ! 


छोटी राष्ट्रं प्याद्यांसारखी 

जागतिक संघटनेमध्ये लहान राष्ट्रें संख्येने बरींच 
आहेत व या राष्ट्रांना जागतिक शांततेसाठीं यशस्वी 
प्रयत्न करतां येतील हा विचार आपल्या देशांत 
प्रभावी आहि. हीं बारीक राष्ट्रं जवळ येऊं शकर्ताल 
असे सामानहितसंबंध तरी कोणते आहेत याचा 
खुलासा मात्र आढळत नाहीं. आज जगांत जे सत्ता- 
बाजीर्चे राजकारण चाळू. आहे त्यांत हीं राष्ट्रे निव्वळ 


. वाटेल. 


प्याद्यांसारखीं आहेत. आजच्या जगांत अमेरिका व 
रह्रिया हाच राष्ट्रे खऱ्याखुऱ्या अर्थानें राजकीय दृष्ट्या 
सावभोम आहेत. ज्या राजकीय निर्णयावर या दोन 
तटांतील पुढारी राष्ट्रांच्या मतांचा पारिगाम झाला 


नाहीं किंवा छाप पडली नाहीं, असे निर्णय घेणें' 


फारच थोड्या राष्ट्रांना शक्‍य होईल. छोटी राष्ट्रेही 


सावभोम असलीं तरी त्यांचें सावभोमत्व केवळ 
ओपचारिक व दिखाऊ आहे. छोटी राष्ट्रं जागतिक 


शांततेच्या कार्मी पुढाकार घेऊं शकतील म्हणजे काय 


करू शकतील हें स्पष्ट झालें पाहिजे. लोकशाही 
समाजवाद मान्य असलेल्या राष्ट्रांचा एक स्वतंत्र गट 
हिंदुस्थानने बनवावा अशा प्रकारची विचारसरणी 
आपल्याकडील कांही लोक प्रकट करीत असतात. 
त्याबरोबरच त्यांत जी खरी अडचण आहेती ही. कीं 
अर्शी राष्ट्रेंच आज जगांत नाहींत, तीहि ते मान्य 
करतातच ! जे करण्यासारखी अनुकूळ भोतिक 
पारोस्थति उपलब्ध नाहीं तें करावें असे प्रतिपादन 
करावयाचें आणि ते साधारण नाहीं... हेंहि 
सांगून टाकावयाचे , ह्याची कोणालाहि मोज 
मोठ्या राष्ट्रांच्या निर्णयावर , छोट्या 
राष्ट्रांचा छाप पडेल असा विश्वास उगाचच बाळगा- 


वयांचा असला तंर बाळगावा. तो निराधार आहें... 


यांत शंका नाहीं. छोर्टी राष्ट्रं आपछे कांहीं प्रश्न 
सोडविण्यासाठी मोठ्या राष्ट्रांच्या तोंडाकडे पहात 
आहेत ही गोष्ट स्पष्टपणें दिसत असतांना छोट्या 
राष्ट्रांच्या पुढारीपणाचें मावितव्य काय आहे ते 
उघडच आहे. 


|) 


३ व. 0110115 म्हणतात: “10. ९8०8101119 10"0पा" ०ठपतेपरल यप प7का' 88 या 8806 


छते 16158 ४9 ७९ पतांशांतपद्दा 


४ प्रो. श्वाझेनबगर म 
0०१७8 11 ॥॥6 दा०्छा/00प॥ ठी पी 
"0०७8 0800100 ७०१) ७७08 
४9111९76 [1811९5 1187९ 80757९त 16 


00 ९एश'"४ ०॥९ 00 प७-ण पणी पश. ७भेणोटेड- 
1 00 एथ ती 0०पा१ि ३3२२2 ६ क्काछवाणए, कॉ, 110 


-->॥%६/५१७४४०१०५/ //0१७ ७7०0 /7082000/020778 


हणतात : ॥॥/110 ९६) 881 १०50९ 82९5 1187९ 118111९ 801110 
९ एणगालाफक्षा (08. छॉहहॉल, हीठ्या झणाटा९ 
187९ 0९था ता5ल8'४९0 ०07 ७10868 8प050'80- 
१ीशत8 ० 8 ००पा0' हाणा डहपाडाप१श 8प058- 


पणाच्या 1/8प़. 


४ 


हि 3:23: > .“..“..“112: 
बळ &0८...:5252::9.22:..1:, 


/*५४ 


न 2136210: नरा्टास्यल्ट्रपप चशव 


करु) 


7६५१५ कण्टवा पप 


. वरील विवेचनावरून करतां येईल. 


नंबभारंते 


असहकार यशस्वी होईल का? 

सुध्यमान राष्ट्रांतील जनतेने आपापल्या राष्ट्रांतील 
सरकारांशी युद्धाच्या कार्मी असहकार क्ला तर 
उ& बंद होतील अशी एक विचारप्रणाली आहे. 
गांधीर्जींच्या असहकाराचा प्रयोग पोलिसी राज्या- 
(वाळ 1392 )-म्ध्ये यशस्वी झाला असें ग्रहीत 
क तरी जेथे शासनसंस्था विधायक ( 100517९ 
नपा ) असेल तेर्थे हा प्रयोग कितपत यशस्वी 
हइळ याची हमी देतां येत नाहीं. स्पष्टपर्णे बोला- 
वयाचे म्हणजे जग आकुंचित झाळें असलें तरी 
जागतिक समाज ( छ०त ळ्णाणप्णापऱ) 
ही अजून एक केवळ कल्पना (8 ९8 00॥- 
८९७६) आहे. आणि आजच्या शासनसंस्थला जें 
॥वघायक स्वरूप प्राप्त झाळें आहे, त्यामुळें असा 
समाज निर्माण होगे अधिकच कठिण झालें आहे." 
सहकाराच्या प्रयोगांतून जागतिक शांतता 
॥नमाण होण्याचा संभव कितीसा आहे याची कल्पना 

आज जगांत एक नेतिक पेंचप्रसंग निर्माण 
साला आहे असे अनेक गांधीवादी मानतात व 
आ.त्मक बलाचा वापर करूनच तो सुद शकेल असें 
त्यांचें सांगणें आहे. बडी .राष्ट्रे जोंपर्येत ही गोष्ट 
गत्यी करीत नाहींत, तोंपयत युद्धाच्या विराट्‌ आप- 
साचे नुसते वणन ऐकून युध्यमान राष्ट्रांतील जनता 
असहूकाराला प्रवृत्त होईलच अक्ली खाली वाटत 
नाहीं, विजयामुळें होणाऱ्या फायद्यांचे जे वर्णन 
उरकारमाफत दाखविळें जाईल त्याचा प्रभावहि 
पडल्यावांचून रहाणार नाहीं अर्से मानण्यास जागा 
आहे. महायुद्धाचे ऐतिहासिक कार्य सार्वभौम 
राष्ट्रांची संख्या घटविणें हें आहे असं दिसते. आणि 


कान न 


| ५ 6 ५३ ००१87९१ फण 08 1150081 81816 
- बैठक 180९0 जटा'९85९त कात €वाणयात€व ०0 0 
१150 ग 0011710107010108 फएणांला, 1 ७२10 प्पण0 
स्पा 01 2 यताशांतपध]. 880 1808 7 


आज अशी अवस्था आली आहे कीं मोठें युद्धं 
( 18701 ॥781 ) करण्याची धमक फक्त राशिया 
व अमेरिका या दोन राष्ट्रांतच आहे. या दोन 
राष्ट्रांवरच शांतता कीं युद्ध हें ठरविण्याची जत्राब- 
दारी आहे.. नैतिक बलाची आवश्‍यकता जागातिक 
विस्तारा( 0०10 80810 )-वर मान्यता पावली 
तरी नैतिक बलाचें महत्त्व या दोन राष्ट्रांना पटत 
नाहीं, तोंपर्यंत सारें व्यर्थ आहे. कदाचित्‌ तिसर्‍या 
महायुंद्यार्ने एका जागतिक सत्तेला जन्म दिला तर , 
अश्या सत्तेविरुद्ध असहकाराचें साधन वापरणें शक्‍य 
होईल. कारण सबंध जगावर हुकुमत गाजवणें 
कितीहि समर्थ असलेल्या राष्ट्राला ' जमगें कठिण 
आहे. कदाचित्‌ रशिया व अमेरिका या दोबांच्या 
स्पर्धागटांत, युद्ध दीर्घकाळ लांबल्यास, फूट होईल 
व. कांहीं राष्ट्रांत असहकाराची प्रद्वात्त निर्माण 
होईल. परंतु या तिसऱ्या महायुद्धांदन जग इतकें 
जर्जर आणि त्रस्त होऊन जाईल कीं तें कण्हत 
म्हणेल कीं: “ आम्हांला आतां शातता द्या, मग 
ती शांतता कोठूनहि . येवो--क्रेम्लिनहून का 
कॅपिटोॉलहून ! पण शांतता द्या ! र 
जागतिक शांततेची प्रस्थापना व्हावी म्हणून जग 


हिंदुस्थानकडे आश्चे्ने १हात आहे, असें मानणे हा 


- भाबडा आक्यावाद आहे. रशिया व अमेरिका 


यांच्यांत दिलजमाई घडविणे आपल्याला जमणार 
नाही अर्से पं. नेहरू म्हणाले, तो कांही विनय 
नव्हता; तर वास्तवतेची . जाणीव असलेल्या थोर 
प्रशावंताचे ते यथार्थ उद्‌गार होते. जागातिक शांत- 
तेच्या प्रस्थापर्नेत इतर राष्ट्रांकडे केवळ प्रेक्षकाची _ 
भूमिका आज आलेली आहे. आप्रिय वाटलें तरी 
हंच सत्य आहे. 

301 6 गाशा द्ह्यापा', ४8९ 
1017 उण प९9०थंध्ाड ७825,0पा 
त फट कळ्लगया७ र्ल पढ गी९९ 


11 ९००ा०्पणांठ, 1118701891, €वप- 
च हपपकषंग उप एला ९ 


९्क्ा ता ४ ७0०पॉ 
8] ह्यात ट्पापपाळा गीथेतूढ 185 ि०प्टा 9 लीश या रीती 


६18] त ७1९ १९०1081081 1९९88 
१७५० 0९00110 ति्याप्रती त पा 11089 र्ल 


० & ४88 


17९ ॥्छा९. 
ओन. श्वाझनबर्गर, उपरिनिर्दिष्ट पुस्तक: - 


न 


शट 


संगणकीकृत 


जा ४०७. श्रीखंडे 52 
डा. रा. चि. श्रीखंडे 


“सुत्छोकमानस? 


ही [ सुप्रातिद्ध श्रीगोस्वामी तुलसीदास यांच्या “ रामचरितमानस या लोकम्िय ग्रंथाचा मराठी 'छोका- 
- वि मस्वुत कवि करीत असून त्यांतील बालकाण्डाचा खण्ड लवकरच प्रकाशित होणार आहे, खार्ली 
; घेतळेळा सीता आणि राम यांच्या दृष्टमेटीचा प्रसंग बाळकाण्डांतील आहे. यापूर्वीचे २५ कछोक 


र्ट ०) >>” 
नवभारता ? च्या ऑगस्ट १९४९ च्या अंकांत येऊन गेळे आहेत. ] 


सीता बघे चहुंकडे चकिताक्ष बाला | चिंतीत ते नृपकिशोार कुण्या दिशा. £ 

ज्या ज्या स्थळीं निरखि ते म्रगशावनेत्रा | तेथें जणो उघाळे ती सिंतपक्मपत्रां 1 ! ॥ २६ . 
लछताकुंजामागें तिजसि सखया दाविति तयां -. 

सुनीळा गौराभा, क्षितिपतिकुमारां[ते उभयां 

बघोनी त्या सीतानयन हरिखें तेथ खिळले | 

जणॉं ते त्यां ठेवे मिळतं फिरुनी स्वीय पहिळे ॥ २७ 

बघोनी श्रीरामा जनकतनयानेत्र निवळे 

न पाती डोळ्यांची मिटति, तनुचें भान नुरे ! | स्य 
, आतैस्नेहें तीची द्रवाठि बघतां त्या क्रजुमति शु 
शरचंद्राते कीं निराखित चकोरीच जणु ती! 
शहाणी ती आणी नयनपर्थि रामा निजह्दी 
मिटोनी घे पाती जणुं परत तरे जाउं न कर्धी 
सख्यांनीं ती जेव्हां हृदयराते तीची निरखिली, 
मनीं ळञ्जायुक्ता नच जनकजा बोळं शकली ! 
ढताकुंजांतूनी प्रकट तिंतुक्‍यामार्जे युगळ 
जहाले ते बंधू जणुं उमय इंदूच विमळ, 
रिघाळे आकाशीं जळद्पदळांतूनि गमती, 
किती त्यांची शोभा कविवरमती ज्यांत रमती ! व यल तु 
ते दोन वीर सुषमानिषि जे.असीम | नीलाब्जपीतजठजाभतच, निकाम ॥ 

माथां विराजत मयुरमनोशपिच्छे । शोभाविशेषभर ज्यांम्धि पुष्पगुच्छें || ३१ 
श्€ 


२८ 


२९ 


नव. ७ 


नेवभोरेते 
भाढीं टिळे विल्सती वारे घर्भबिंदू । भूषाद्युती श्रवाणे शोभाळे सोख्यसिंधू 
भूवाहठि चारु, कुरळा कचभार शीषी । डोळे नवांबुजविभा धरिती विशेषीं । र्र 
नासा हनू नयनसुंदर ते कपोल | तें. हास्य लोळ मन हेंचि जयास मोळ | 
त्री. आननच्छवि मळा कशि वर्णु यावी £ जीच्यापुढें मदनकोटि अगर्वे व्हावी. ३३ 
वक्ष:स्थलांति माणेहार उदंड साजे | कंबूपमान आतिरम्य गळा विराजे 


त्या कामकुंजरकरापम शक्तिळोळ | रम्या विराजाते भुजा उभया विशाले. ३४ 
“ जो द्रोण, पुष्पि भरला धारि वामहस्तीं | तो सांवळा कुमर गे ! अतिरम्यमूति 
हा सिंहृशावकारटे सुंदरंशीलराशि | पीतांबरें विलसला सखि ! देख त्यासी. !" ३५ 


पाहोनि भानुकुल्भूषण त्या कुमारा । सीतासखीजर्नि लपे तनुभाव सारा 
एका सखी चतुर बोढाळ जानकीते | हाती तिचा कर धरोनि विनोदचित्तें ३.६ 
“ ग्रे | ध्यान तूं करोसे कीं अजुनी उमेचें | भूपाल्याळ तारे हा बघसी न केचे! । ?? 


संकोचुनी मनि तदां जनकांत्मजा ती । खोळूनि नेत्र बांधे ती पुढती सुझ्ति! २७ 
देखे समोराचि तदा रघुसिंह दोघे | ती सांठवोनि सुषमा हृदयांतरी घे 
जाणोनि तं नखशिखान्त मनोज्ञ रूप । चिंतूनी तात-पणं ती रुसळी अमूप! . ३८ 


पाहूनि चिंतनपरा अतिमात्र सीते । झाल्या भयाकुळ सख्यां, वदणें किती तें ? || 

“: येऊं पुन्हांहि इकडेच उद्यां अश्या गे !? बोळे सखी हंसत एक विनोदरागॅ. ३९ 
ती गूढ ऐकुनि सखीपरिहासव्राणी । संकोचली जनकजा मर्नि भी धरोनी | 

झाला विलंब, जननीहिं भरेळ रागें चित्ती, भरोनि झाण राघवरूप ती घे | ४० 
वाटे पुन्हां तिज “ अधीन पित्या अशी मी ! देखूं बघे मृृगाविईंगमिर्षंचि . रामीं 

पाहे फिरूनि तरुपाक्षिप्रगादिकांना, न्याह्याळि राम, नयनी तिज तापी होना! ४१ 
प्रेमे मरे अधिक ती पारे घेत भीति | कीं शंभुचाप किति तें जड, कष्टमूर्ति ! 


तो इयामलांग हुदर्यी पारे सांठवोनी | ती जाउं लागलि ग्रह गुणरत्नखाणी. 9२ 
जेव्हां बघे प्रभु, निधाठि ग्रहासि सीता ती स्नेहसौरू्य सुषमा गुणराशि मूती | 
सत्मेमपूर्णमसिनें म्ृदृशी तिची ती तो चित्तमित्तिवारे काढत राम मूत ! "घरे 


दुंगोल्यीं फिरुनि जाइ मनोज्ञ सीता प्रार्थी उमेसि नमुनी जुडुंनी स्वहस्तां 

“: हे अंबिके ! जयजयाजि ! गिरीन्द्रकन्ये ! हें गौरि ! इंशसुखचन्द्रेचकोरि | धन्ये! ४४ 

' तू जन्मदा गजमुखासे षडाननात्ते, विश्वासि, तूंच जननी आति दिव्य होसी 

ना आदि मध्य तुज तेविं नसोचे अंत, न त्वसभावगणनीं श्रातिही समर्थ ४५ 
भवाची उत्पात, स्थिति, लय तुझ्या हाति गिरिजे भर 
विमोहीसी विश्वा; स्ववश असती खेळ तव जे | 


पि न य धी 


न सुश्छोकमानस 


सतीमध्यें श्रेष्ठा अतुळ पतिदेवा गुणवती 

न वाग्देवीशषषां अमित गुण तुझे गणवती | ४६. 

तुझी सेवा देई सकळ पुरुषाथोसि वरदे | | गी 

सदा श्रीशंभूर्चे हृदय रमणारें तुजमधें 

तुझ्या पादाब्जांची सुखद सकलांते अपचिति 
| म्हणोनी भक्तीने सुरनरमुनी त्यांस जपती. 
तूं जाणसी मम मनोरथ सव गौरि ! सरवीतरी वसात तूं हृदयाविकारी 
मद्ाव मीं उघड नाहि, म्हणोनि, केला?! ऐसें स्तोने घरि ती पार्दे अंबिकेलळा, ४८ 
तै प्रेमभक्तिविनये गिरिजा प्रसन्न होऊाने हार उरिंचां पडला गळून | 
तो स प्रसाद म्हणुनी शिरिं घेइ सीता हर्ष भरोनि वदळी तिज विश्वमाता. शि... 
“ आशीप्रचा जनकजे ! मम सत्य ऐक । होईल ईप्सित तुझें पारिपूर्ण देख. 
श्रीनारदोक्ति शुचि सत्य संदेव सीते ! ळामेळ तोच वर जो वरलासि चित्त! "१० 


मन तव ज्यावर बसलें तो वर सहजमनोहर सांवळा 

करुणासागर मिळेळ सुचतुर जाणत तंव युण आगळा ” 

परिसाने यापरि. उमावेखरी सीता हर्षैलि सख्यांसवें 

तुळासे म्हणे, मनि नसाने मंवानी जाती स्वसदर्नि सवे जवे ज्‌ 
प्रसन्नचित्ता. बघुनी उमेसि ती । सीता मनीं हर्षळि, ते वर्दो किती £ 
वामांग तीर्चे स्फुरुं लागळें तदा । जें सूचवी मंगळ मंजु संपदा ! 


हे 


चर्‌ 


“: आहे मी कोण १” ( रमणमहर्षीचें तत्त्वज्ञान ) 
जवि विचारी मीच मला कीं, “ आहे मी कोण! द 
विसरुनि जाई मलाच मी [मग'कां? तें जाणी न ! 
। विचारें ही विरून जा _कुणी कुणा पुसणे £ 

सरे “कोण ,» मी ?, उरे एकले “ आहे ? हूं म्हणणे. ! 

आहे सतू-चित्‌, छड सरळ मम अतत अस्तित्व, श्व व 
: झाळें , “ आहे ?, “ होणार हि जे, ते हें मी तत्व; त 
सर्वच काळीं सर्व स्थालिं मम अस्तित्वाचे आहे, ' * “त्य य करत 
._ सर्वच वसती माझ्यामाधे, मी-सर्वीमधि. राहे 
त पोपटपेछी जणु मी सारें. उच्चारित राही 
अजाण असुनिहि आत्म्याविषयी स्तान वदत जाई 


अहंकार हा माझा 1 आहे झगारून देणें न | 
“*”ञअ. सा, सगणे 


तुझ्या कृपेने महर्षि ! मजला परमहंस करणें! 
डी. सगणे यांच्या ' कवितेचा अनुवाद; त्यांच्या 


ठ! काणणावणीवीडाय त्या प्रकाशनाभिमुख 


44 बि ?) या श्रीर ए्‌म्‌ः 
[“ ० &णा ग 6५० 8980 


6 ]ुरुहयाळा) शिक्का, 1110 
ग्रंथांतून. ] 


सुक्तात्मा! 


आज उघडिलें दार भोवतीं ये नयनी उल्हास 
शान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरूं इथून प्रवास ! 


पाण्यावरचा तरंग चंचल--< 
जीवित सारें; केवळ मृगजल ! 
रम्य स्वत ! जार्तींत कळतो केवळ तो आभास. 


. 'डान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास ! 


सुखदुःखार्चें उकलित कोरडे 

रमले होते मानस. वेडे ! 
पक्त जाहले ! कतानऱताचा आतां होय निरास. 
सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास ! 


गळली डोळ्यावरची झांपड 
-  केळली आयुष्याची परवड | 
क्षणंक विश्रम पुरे ! चिरंतन पुर्ढेंच दिव्य निवास. 


. ान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरू इथून प्रवास ! 


दिव्य दृष्टिला दिसतो आश्रम 
प्रकार उजळी पथ जाळित तम. 


"जिथे दुतर्फा वनश्रीवरी नित्याचा मधुमास. 


शान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरूं इथून प्रवास.! 
ओझे येथिल इथे ठेवि्ळे. 
मुक्त जीव ! भवबंध गळाले 

डेतकमाचे मधुर तिक्त वा फल; मजला संन्यास 


..:_ सान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरूं इथून प्रवास ! 


“मी अवध्य मी. मी अनन्त मी ! 
जीव गातसे अंतयार्मी-- 
ह 1 ी ळू च्च |? 
छेळ गळे, पण नव्या फळाचा त्यांतच श्वासोच्छ्ठास ! 
शान्तामधुनी अनन्ताकडे सुरूं इथून प्रवास ! 


“वसंत वर्‍्हाडपांडे. 


तूं कोण? 


( राग---देस : ताळ--धुमाळी ] 


तूं कोण अससि असला | 
सांग मजला || धु. |) 


- पंकजशयनीं ज्या आनंदें 


निद्रासुख अनुभविसी । 
त्या आनंदें ज्वालाग्रीहि 
लीलानर्तन करिसी ।। तुं कोण अससि ॥१॥ 


रत्नजाडित कंकणें करामार्धि 
तुझिया मजला दिसती | 
मिकार चिंध्या जोड़्ाने कंथा 
घेशी अंगावरती || तू कोग असति ॥ २ ॥ 


दुःखाश्रूंचे पाट. वाहती 
तव नयनांतुनि खाली | 
परंतु वि्ल्से आनन्दाचें 
हास्यहि ठुझिया गाली || तुं कोण भससि ॥२३॥ 


तव चरणांर्चे महासंभ्रमे 
भूपहि चुंबन घेती । 
अकिंचनांच्या झोपडीमधे 
करिसी परि तूं वसती ॥ वू कोण अससि 1 ४॥। 


रविचंद्रांतें मळविल ऐस 
तेज तुर्झे अतिभारी | 
थरि तें झांकुनि आनंदाने 
फिरसी तू अंघारीं ॥। तूं कोण असति ।॥। ९ 
ब्रैलोक्याचा अंधिराजा तूं 
दीनांचा कैवारी । 
दिससी मजला कृष्ण कन्ह्या 


गोपसखा गिरिधारी ।। तूंकोण असति ॥६॥ 
-_क्षुवंठयानन्द 


ह ४73४) 


9 री 
& 1 
उव ५ 
उभ 
-करखगघचिचवसुजा? आ 


िरळवडर 


किच 


मज्जा 


प्रा, देवदत्त अ, दाभालकर 


ब्रिटिश लोकशाहीपुढील पेचप्रसंग 


ब्रिटिदा लोकशाहीपुढें आज अक अजोड असा 

पेचप्रसंग झुभा आहे. त्या पेंचप्रसंगाचीं उपांगे 
अर्शी: ( १ ) सध्यांच्या मजुर सरकारकडे पालेमेंट- 
मधील दुजय बहुमत नाहीं. केवळ ४ ते ७ सभा- 
सदांच्या डळमळीत बहुमतावर मजूर सरकारला 
कारभार हातीं ध्यावा लागला आहे. (२) पाले- 
गटतल्य असादा पराभव होतांच राजीनामा देअून 
विरोधी पक्षाच्या हाती कारभार द्यावा तर विराधी 
पक्षापार्शी तर अितर्के नाममात्र बहुमतहि नार्ही. 
(२ ) मजूर पक्षाचे समाजवादी धोरण गतिमान्‌ 
_ असणें आवदइयरक आहे. या कारणानें वादग्रस्त मदद 

मजुर सरकारच्या धोरणाच्या बाबतींत अपल्थित 
होण अटळ आहे. याझलट, पुरेसं पुरोगामी धोरण 
मजुर सरकारने आंखळें नाहीं तर त्याच्या अनु- 
यायांच्या दृष्टीने ते सरकार प्रतिगामीच ठरेल व 
आपल्या पक्षांतीलहि पाठिंब्रा मजूर सरकारला गाम” 
वाबा लागेल, (४ ) केरनिवडणुकीनेंहि हा पॅंच- 
प्रसंग सुटण्याचा संभव कमी आहे. फेरनिवडणुकी 
झाल्या तरीहि पुन्हां मजूर ब हुजर हे दोनहि पक्ष 
असेच तुल्यबळ राहतील अर्से वाटते. 
डकशाह पुढील कॅचप्रसंगारचे खरूप हें असें आहे. 
लोकशाहींतील पेचप्रसंग हाती सत्ता आल्यानंतर 
हुकुमशाद्दीच्या मागीर्ने सोडविण्याचा मोह अनेक 
राष्ट्रांतील अनेक राजकीय पक्षांना आजवर झालेला 
आहे, “ समाजवाद हवा की नको !:' असा महतत्वा- 
चा मूलभूत प्रश्न वादग्रस्त झाला 
हुकुमशाही मागगीची कल्पनाहि कोणाच्या मनांत 
येत नाहीं हेंच अक ग्रेट ब्रिटनमधील इढमूळ लोक- 
: शाह्चें पुरेसे गमक आहे असे मानावयास हरकत . 


व्मुड 


नाहीं. याच पॅंचप्रसंगाचें स्वरूप कांहींसे सविस्तर 
दाखवावे अितकाच या लेखाचा हेठु आहे. 
फारसे मताधिक्य नसतांना राजकीय पक्ष आधि- 
कारारूढ राहिल्याची अदाहरगे गेल्या शंभर वषोच्या 
ब्रिटिश भितिह्वासांतूनहि काहून दाखवितां येतील. 
१८५२ मध्ये हुजूर पक्षाचे मताधिक्य फक्त २० 
सभासदांचे होते. परंतु तो पक्ष चार वषोहून अधिक 
काळ अधिकारावर राहूं हाकला. १९१० मध्ये 
हुजूर पक्षापेक्षा प्रागतिक (1.10९791 ) पक्षाचे अवघे. - 
दोनच अधिक अमेदवार पालँमेटमर्ध्ये होते. . परंतु , 
४० मजूर व ८२ आयरिश राष्ट्रवादी सभासदांच्या 
मदतीर्ने प्रागतिक पक्षाला १२४ मभार्सदांचे मता-. 
धिक्‍्य़ मिळवितां.आले. १९२४ मध्यें. मजूर पक्ष 
बहुसंख्य नसतांनाहि प्रागतिक पक्षाच्या मदतीने 
अधिकारावर येऊं शकला. तेंच पहिळें मजूर 
सरकार होय. ११२९ म्ध्येह्ि पुन्हां केवळ २९ 
सभासदांच्या मताधिक्याने मजूर पक्षाला अडीच 
वर्षे राज्यसूर्जरे आपल्या हाती ठेवतां आलीं. _ 


या अितिहासाची पुनरावृत्ति मात्र आज होळ . 
शतकांत प्रागतिक 


शकणार नादीं. अकोणिसाव्या 
१ हुजूर या दोन पक्षांत सत्तास्पर्धा सुरू होती; 
वरॅतु त्या वेळीं अकूण परिस्थिति कांहीशी वेगळी 
हाती. आज राजकीय पक्षांची. अंतर्गत. संघटना ही. 
अधिक दढ व रिस्तबड्ध अश्ली आहे. निवडून 
आलिल्या राजकीय पक्षांच्या संख्याबळांत फारसा 
करक पडण्याची आशा अलीकडे जवळजवळ नंस- 


तेच. प्रत्येक सभासद 


नियमांनी बांधठेला 
कालांत सभासदांचे 


द आपापल्या पक्षाला शिस्तीच्या 
1 असतो. . गेल्या शतकाच्या 
_ त्यांच्या राजकीय 


नेवभारत 


या झाले्ळें नसे. पक्षसंघटना पुढे 
अधिक महत्त्वाचे परं दहती पव ततर, आहो. 
असे दोनां परंतु अगदींच थुपेक्षणीय नव्हेत 
दोनांहून अधिक पक्ष पार्लमेंटमध्ये झुपस्थित 
असल्यामुळे निरनिराळ्या पक्षांच्या मिळणी- 
> अकाच पालैमैंटच्या कारकीरदीतहि विरोधी 
पक्षाला आपलें बहुमत करून घेअून कारभार हातीं 
घेणें शक्‍य होओ. केवळ दोनच जवळजवळ समबळ 
असे पक्ष पार्लमेंटमध्ये अस्तित्वांत असल्याचें अदा- 
हरण हँ या निवडणुकीच्या वेळचे पाहिळेंच होय. 
प्रागतिक पक्षाला ९ जागा मिळाल्या आहेत ही 
गोष्ट खरी; परंतु ६२५ सभासदांच्या सभाग्हांत 
.. ही संख्या अगदींच अपेक्षणीय होय. प्रागतिकांच्या 
मदतीने मजूर सरकारला आपले आसन अधिक 
बळकट करतां येओल, किंवा हुजूर पक्षाला प्राग- 
तिकांच्या मदतीनें सरकारचा पराभव करणें अधिक 
| सोपे जाओऊल; परेतु प्रागतिक पक्ष अशा विलांनी- 
करणाला अुत्सुक नाहीं व या नवरत्नांची आराधना 
करावयास मजूर-हुजूर या दोन बलाढ्य पक्षांपैकी 
कोणाचीच तयारी नाहीं. यामुळे समब्रळ हुजूर- 
मजुरांमधीळ लढा असेंच या पालेमेंटमधीळ काम- 
काजाचें स्वरूप नेह्ृर्मी राइणांर, र 
प्रागतिक पक्ष हा आज अक सर्वोच्या अुप- 
हासा'चा विषय होअ्‌न बसलेला आहे. निवडणुकीत 
भाग घेअन अकूण निवडणुकीचा विचका कलन 
टाकल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यांत येतो. प्राग 
तिक पक्षाची सद्दी संपली असून त्यांन राजकार- 
णांतून निवृत्त हाअून हुजूर-मजुरांना निकाली 
.कुस्तीसाठीं आखाडा मोकळा . करून द्यावा भला 
सार्वत्रिक विचारसरणीचा सूर आहे. प्रागतिक पक्ष 
'कांदींसा दुदैवी. खराच. पंचवीस लक्षांहून अधिक 
अकूण मर्ते. मिळूनहि त्या पक्षाला आपल्या ४७२३ 
.अमेदवारांपैकी अवघे ९. झुमेदवारच निवडून 
आणतां आले. ३१४ अमेदवारांची तर अनामत 
रक्कमहि जप्त झाली. मजूर व हुजूर पक्षांच्या बाग” 
तीत सुमारें ४०,००० 'मतांना अक सभासद अस 
ग्रमाण पडलें तर प्रागतिक पक्षाच्या बाबतीत . मात्र 
.हेंच प्रमाण २,३०,००० मंतांस. अक सभासद 
, असे आहे. राष्ट्रांत प्रागतिक मताच्या लोकांची 


यि 


संख्या अकूण थुपेक्षणीय नसली तरी ते सर्वत्र 
विखुरेळले असल्यानें कोणत्याहि अका विभागांत 
त्यांचें मतदान प्रभावी होओशकत नाहीं हे. याचें 
कारण आहे. 

अकूण मतदानाच्या प्रमाणांत सभासदांची 
संख्या असावी हें अगर्दी कांटेकोर लोकशाहीचे 
दृष्टीनें युक्त हाय. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या जर्मन 
प्रजांसत्ताक राज्याने ही पद्धत अनुसारिळी होती. 
ब्रिटनमध्ये मात्र हवी पद्धत खीकारली जाओल हे 
असंभवनीय आहि. मंजूर व हुजूर हे दोनहि पक्ष 
या पद्धतीविषयी अत्सुक नाहींत. सध्याच्या पद्धती- 
मुळें पनास टक्क्यांहून कमी मते मिळूनाहे हुकमी 
बहुमत मिळवितां येते. १९४५ च्या निवडणुकीत 


अकूण मतदानापैकीं शेंकडा ४८"५ अितर्कीच मतें 
मिळूनहि मजूर पक्षाला पार्लमेंटमध्ये सुमारे १४० चै 


मताधिक्य मिळाळें. या खेपेळाहि मजूर पक्षाला 
शेंकडा ४६ झितकरींच मतें मिळाली आहेत. हुजूर 
वक्ष आज खालीं असला तरी आज ना झुद्यां 
आपलाहि असाच लग्गा साघेलळ_ अशी आशा 
करावयाला त्याला जागा आहे. अशा त्थितींत 
अल्पसंख्याकांच्या आग्रह्मकडे कोण लक्ष देईल १ 
प्रागतिक पक्षाळा तर तितकासा वाजवी आग्रह घरणेंद्ि 
कठिण आहे. आपल्या सामथ्यीच्या काळांत १९२२ 


पर्यैत प्रागतिक पक्षानैंहि “ मतदानाच्या प्रमाणांत 


प्रतिनिधित्व ' या योजनेला विरोधच केला होता. 


“६ तेव्हां गेला होता कोठें राधासुता तुझा घर्म? ? 


असा प्रश्न कोणी आतां प्रागातिक पक्षाला विचारला 
तर त्यांत चूक तै काय: ४ 

प्रागतिक पक्षाच्या या अशा असहा 
मुळें आज मजूर व हुजूर हे दोनच प्रबल पक्ष 
ब्रिटिश राजकारणांत प्रभावी आहेतं. ( भअितर सर्व 
लहानसहान पक्षांचा गेल्या निवडणुकीत सरसहा 
ळोप झाला. ) या दोन विरोधी पक्षांतील तुल्य 


सामर्थ्यांसुळेंच आज 


य दुर्बलते- 


सांपडली आहि. 


केरनिवडणुकीने या पॅचप्रसंगांतून सुटका होओऔल 
असेहि. नाही. . फेरनिवडणुकीने अखाद्या पक्षाला 


निर्णायक बहुमत मिळण्यासारखें 


ब्रिटिश लोकशाद्दी पेंचप्रसंगांत . 


असेल तरच फेरनिव< 


ब्रिटिश्ध लोकश्ाहीपुढील पेचप्रसंग 


डणुकीचा अपयोग. असा संभव आज दिसत नार्ही. 
याचीं कारणें अशी : 

( १ ) राष्ट्रातील महत्त्वाच्या प्रश्नांची दोन 
विभागांत वर्गवारी करतां येते. भक आंतरराष्ट्रीय 
प्रश्न व दुसरे अंतर्गत प्रश्न, नजीकच्या काळांत 
जागतिक महायुद्ध झालें तर चार्चिलच्या नेतृत्वाचा 
भाव पुन्हां चढेळ ही गोष्ट अघड आहे. परंतु 
अकूण पक्षांच्या संख्याबळावर त्याचा फार परिणाम 
होओल असें वाटत नाहीं; अमेरिकेशी सहानुभूतिव 
रशियाशी विरोध हें मजूर सरकारच्या राजकारणाचेंहि 
सूत्र आहे. 


( २ ) अंतर्गत राज्यकारभारामुळें राष्ट्रीय अड- 


चचर्णींच्या काळांत विरोधी पक्षाचा फायदा होण्याचा . 


संभव नेहमींच अधिक असतो. कारण सर्वे अड" 
चरणांचे खापर सरकारच्या माथी फोडण्यांत येते; 
परंतु विरोधी पक्षावर मात्र मोघम आश्वासने देण्या- 
खेरीज अन्य कोणत्याच विधायक कार्यक्रमाची 
जभाबदारी नसते. ब्रिटनला आपली आर्थिक आघाडी 
सांवरतां आली नाहीं व अमेरिकेने हुजूर पक्षाला 
अप्रत्यक्ष मदत म्हणुन आपला आर्थिक साहाय्याचा 
हात आंखडतां घेतला तर हुजूर पक्षाचे काम 
थोडेसें सुकर होओढ. परंतु पुढील अक-दोन वषीत या 
कारणामुळें मतदानांत प्रचंड फरक पडेल असें 
बाटत नाही. 

(३ ) मजूर सरकारच्या कार्यक्रमामुळे मध्यम- 
वर्गावरील करांचा बोजा जितका वाढला तितक्या 
प्रमाणांत सरकारकडून विनार्‌स्य मिळणाऱ्या सवल- 
तींमुळे किंवा अल्पमोलांत मिळशाऱ्या सुखतोयींमुळे 
होणारी मध्यमवर्गीय कुटुंबांची आर्थिक बचत 
वाढळी नाही. या. कारणामुळें मध्यमवर्गाची 
बरीचशी सहानुभूति मजूर पक्षाने गमावठी. याचे 
. प्रत्यंतर लंडनच्या झुपनगर-विभागांतीळ निवडणु- 
कौत आलें. १९४५ मध्यें या विभागांवून ५२ 
मजूर व ३४ हुजुर सभासद निवडून आलेले होते. 


_ १९५० मध्ये याच विभागांतून २८ मजूर व ६८. 


हुजुर सभासद निवडून आले. मध्यमवर्गाच्या मत- 
पुढे अवलंबून 


- दानावर सत्तेचा समतोलपणा या 
राहील अर्स सांगण्यांत येते. परठ पुढील निवडणु- 
. कींत मध्यमवर्गाची मजूर सरकारविषयींची _ अप्रीति 


याहून आधेक परिणामकारक होओऔळ असें वाटते 
नाहीं; व मध्यमवर्गीय कांहीं जागा जातील. त्या- 
झुलट कांहीं मजूर व किसान विभागांतील जागा 
थोड्याशा मतांच्या फरकाने मजूर पक्षाला या वेळीं 
गमवाव्या लागल्या त्या पुढील निवडणुकांत मजूर 
पक्ष मिळवूं शकेल असा दाट संभव आहे. अकूण 
अखेर संख्याबलांत फार फरक पाडण्याचा 
संभव कमीच. 

(४) प्रागातेक पक्षाच्या धोरणामुळे पुढील 
निवडणुकीवर कांहीं विशेष परिणाम घडेल असेंहि 
दिसत नाहीं. प्रागतिक पक्ष राजकारण-संन्यासं 
घेओऔल अर्से वाटत नाहीं. त्यानें तसा संन्यास घ्यावा 
असा आग्रह घरे हेंहि खरोखर युक्त नव्हे. अकूण 
मतदानापैकी ११०९ टक्के मतदान मिळविणाऱ्या 
पक्षाला राजकीय अस्तित्वाचा निर्विवाद हक्क. आहे. 
प्रागतिक विचारसरणीच्या लोकांचें. महत्तव लोक- 
शाहीत तर विशेषच असतें. कारण सुवर्णमध्य साधू ' 
वाहणारे हे. लोकच हुकुमशाहीला जवळ असणाऱ्या 
आत्यन्तिक आग्रहमपासून लोकशाहीला बांचवूं. शकन' 
तात.. प्रागतिक पक्षाने निवडणुकीतून बाजूला. र॒हा- 
बयार्चे ठरविलें तरीहि मजूर-हुजूर बलाबलांत . विशेष 
करक होणार नाहीं; प्रागतिक पक्ष लय. पावला तर 
या मध्यममार्गी लोकांचीं मर्ते जवळजवळ सारख्याच 
प्रमाणांत मजूर व हुजूरया पक्षांत विभागली जातील 
असाच संभव आहे. प्रागतिक पक्षाचे मतेदान या 
दोन पक्षांपैकी कोणत्याहि अका पक्षालाच विशेष 
अनुकूल अर्से झाळें तरच त्या पक्षाच्या विल्याचा 
निवडणुकीवर कांही परिणाम होअ्‌ रकळ. गेल्या 
भिवडणुर्कीत प्रा 
मजूर व हुजूर या पक्षांत शेकडा ५५-४५, ९०- 
४०, ६१५-३५या प्रमाणांत विभागळें गेळें असते 
तर मजूर पक्षाला निवडणुकीत मिळाल्या त्याहून 
अनुक्रमे १५, २२, २५ अशा अधिक जागा 
मिळाल्या असत्या असा निष्कषे अभ्यासकांनी 
कोंढला आहे... ::- 

५ ) निवडणुकीच्या निर्णयांत फरक पाडण्या- 
सारख्या गोष्टींचा परिणामहि गेल्या निवडणुकीतच 
घडून आलेला आहे. १९४८ मर्ध्ये मतदांन-विभा- 
गांची पुनरूचना करण्यांत आली. या पुनरैचेनेत 


५५. 


हिना 
६ द्ध 
-पैफनशमिरळन । 


गतिक पक्षाने मिळविलेळें मतदान. ! 


नंवंभारत 


मजूर सरेकांर आपळें हित पहात आहे असा आक्षेप 
घेण्यांत आला होता. परंतु या पुनरचनेमुळें हुजूर 
पक्षालाच ३० आधेक जागा सुलभपणें मिळवितां 
आल्या. पोस्टाने मतदान करण्याची पद्धतहि या 
निवडणुकीपासून सुरू करण्यांत आली. आतां नवीन 
तांत्रिक बदल लवकर होण्याचा संभव नाहीं. प्रत्यक्ष 
मतदान करणाऱ्यांची संख्या वाहून अधिक स्पष्ट 
निर्णय मिळूं शकेल हेंहि अवघड दिसतें. या निवड- 
णुकीवर सवोरचं लक्ष केंद्रित झालेलें हेते. प्रत्येकाळा 
तिच्या निर्णयाविषर्यी अुत्सुकता वाटत होती. मत- 
दानाच्या प्रमाणाने या वेळीं आपला झुच्चांक गांठला. 
दन महायुद्धांतील मध्यन्तर कालांत हा अुचांक 
१९२४ च्या निवडणुकीचा ७६'६ टक्के असा होता. 
१९४५ मध्ये हे प्रमाण ७२'८ टक्के होते. गेल्या 
निवडणुकीत अकूण मतदारांच्या संख्येपैकी ८४ 

टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावला, याहून 
अधिक मतदान झाल्याची अितर राष्ट्रांतील 
झुदाहूरणें आहेत. पण, ती हुकुमशाहींत हुकुमशहाच्या 
धाकाने. 

ब्रिटिश निवडणुकी ह्या एक निखालस जुगार 


आहे असें विधान कांहीं वेळां करण्यांत येतें. मत- 


दानाच्या प्रमाणांत प्रातानाधित्व मिळेल असें 
निश्चितपर्णे कोणालाच सांगतां येत नाहीं. अल्पर्सख्य 
मतदान होअ्‌न बहुसंख्य जागा मिळाल्याची उदा- 
हरणे ज्रिटिश निवडणुकीच्या झितिहासांत अनेकदां 
आढळतात. याच जुगाराचा फांसा मजूर-हुजूर या- 
पेकी अखाद्या पक्षाला अनुकूल पडला तर पुढील 
निवडणुकींत त्या पक्षाला निर्बांय$ बहुमत मिळेलहि- 
कुणी सांगार्वे ? परंतु राष्ट्राचा अका विशिष्ट कार्य- 
क्रेमाला स्पष्ट पाठिंबा दर्शविणारा फरक मजूर-हुजर 
पक्षांना मिळणाऱ्या मतसंख्येत पुढील . निवडणुकीत 
पडेल असे मात्र दिसत नाहीं. 
ब्रिटिश लोकशाहीपुढीळ या पॅंचप्रसंगामुळें मजूर 
सरकारपुढीळ पेचप्रसंग अधिकच बिकट झालेला 


आहे. निवडणुकांच्या निर्णयानंतर मजूर , पक्षापुढे 


तान मार्ग मोकळे होते : ( १.) फेरनिवडणुकी घेणें; 
(२) मजूर-हुजूर संमिश्र सरकार स्थापन करर्णे; 
(३) कारभार हातीं घेझन खळेल त्याप्रमाणे 
पु्ढीळ घोरण आंखणें. यांपैकी पहिल्या मागतील 


राज्य मरार्ठ संस्थेद्वारे 


षद 


अडचणी वर स्पष्ट झालेल्याच आहेत. फेरनिवडणुकी 
घेअन जनतेचा स्पष्ट कोळ अका बाजूनेंच येऑओल 
अश्शी आशा नसतांना फेरानिवडणुकी घेणें निर्थक 
होत. दुसऱ्या मा्गोत अनेक अडचणी आहेत. 
जागातिक महायुद्धासारख्या राष्ट्रसंकटाच्या काळा- 
खेशज अितर वेळीं परस्पराशीं सहकार्य सुलभ व्हावें 
असे मजूर व हुजूर पक्षांचे कार्यक्रम व कार्यकर्ते 
नाहींत. विरोधी भावना मनांत मुरलेल्या आहेत. 
वैयक्तिक मानापमानहि संमिश्र सरकार स्थापन 


करण्याच्या आड येतील. कोणत्याहि मंत्रिमेंडळांत . 


दुय्यम स्थानाची कल्पनाहि चार्चिळला सहन होणें शक्‍य 
नाहीं. अग्रस्थान चार्चेलला द्यावयास मजूरपक्ष कबूल 
होओल हंहि अशक्‍य आहे. आपल्या वाढत्या वयो- 
मानाकडे लक्ष देअून चार्चेळ पुढील निवडणुकीसाठी 
आणखी पांच वर्षे थांबावयासत तयार होणार नाही 
असेंच अनेकांना वाटतें. 

मजूर-पक्षानें यामुळे. तिसरा मार्ग अनुसरण्याचें 
ठरविळें. परंतु या मागीचेहि तीन वेगळे पर्याय होते: 
(१) कोणताहि पराभव हा अविश्वास-निदर्शक 
समजून राजीनामा द्यावा काय? (२ ) केवळ 
चाळढकळ पद्धतीनें, वादग्रस्त प्रश्न उपस्थित न 
करतां, राज्यकारभार चाळूं ठेवावा काय£ (३) 
समाजवादी कार्यकम कोणता व किती प्रमाणांत 
अमलांत आणावा £ या तीन प्रश्नांपैकी पाहिल्याचं 
झुत्तर मजुर सरकारनें स्पष्टपणें “ नाहीं ' असेंच 
दिळें आहे. कोणताहि पराभव अविश्वास-निदर्य 
मानर्गे हे खेळीमेळीच्या राजकारणांत ठीक आहे. 
परंतु आजच्या परिस्थितींत अश्या राजीनाम्यापासून 
निरथंक फेरनिवडणुकीवांचून अन्य कोणताहि फायदा 
होण्यासारखा नाहीं. दुसऱ्या प्रश्नाचे. होकाराथी 
अत्तर देण्याचा मोह अधिकार हातीं ठेवूं पाहणाऱ्या, 
अडचर्णीत सांपडळेल्या, कोणत्याहि सरकारला होगे 
साहाजैक आहे. मजूर सरकार हाच मार्ग सध्यां 
आक्रमीत आहे असाहि देखावा दिसतो. महत्त्वाचे 
वादग्रस्त मुद्दे अजून मजूर सरकारनें झुपस्थित 
केळेळे नाहींत. नवीन वादग्रस्त मुद्दे अपस्थित कर- 
ण्याचा अक मोठा मोका म्हणजे राष्ट्राचे . अन्दाजः 


. वत्नक सादर करण्याची वेळ. मजूर सरकारने. जवळ 
जवळ * जैसे थे  खरूपार्चेच अंदाजपत्नक सादर 


"कखगघर चिज, 


संगणकीकृत 


ट् 


बळी 


ग 
क] 


ब्रिटिश होकशाहीपुर्ढाळ पेचप्रसंग 


ष्ट 
केळे आहे. कमी झुत्पन्नाच्या गटावरील प्रातिकर 


- केमी करणें व व्यापारी वाहतूक करणाऱ्या मोटारीं- 


वरील ब पेट्रोळवरील कर वाढविणें याच तेवळ्या 
नेबीन अशा गोष्टी अंदाजपत्रकांत अंतर्भूत करण्यांत 
आल्या आहेत. या करांवरील चर्चेत हुजुर पक्षाच्या 
कडव्या विरोधावर मजूर सरकारने विजय मिळविला. 
परतु तोहि केवळ अका हाताच्या बोटावर मोजण्या- 
1अतक्या मतांनींच. अंदाजपत्रकानंतर कांही काळ 


कलर प्रश्न पुढें ढकलतां येतील. परंतु तरीहि ते 
यमचे बाजूला टाकतां येणार नाहींत, पोलादाच्या 


राष्ट्रीयीकरणाविषयींच्या आपल्या निश्चित धोरणाचा 


(:4 
- निर्णय १ आकटोबरच्या आंत मजूर सरकारला 


प्यावयासच हवा. आर्थिक नियोजननियंत्रणांचे अनेक 
पाद पुन्हा चर्चेसाठी पार्लेमेंटपुरढे आणावे लागतील 
हा वेळीहि विरोधाचे वादळ अठेल. तें टाळावयाचें 
म्हंटळे तर पूर्वीचे धोरणच सोडून देगें आवश्यक 
शेऑल. 

समाजवादी कार्यक्रम आंखून तो पार पाडण्यांत 
मजूर सरकार कितपत यरास्वी होते हाच महत्त्वाचा 
प्रभ आहे. अद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, राष्ट्राच्या 
अथव्यवस्थेचे नियोजन, व संपत्ति-सुखसोरयीचे 
अधिकाधिक समविभाजन ही मजूर. सरकारच्या 
१९४९-५० या कारकीदींतील कार्यक्रमाची मुख्य 
सूे होती. अंदाजपत्रकाच्या पुरस्कारांत ठोकशाही 
वे नियोजन यांचा सुरेख संगम घडवून आणण्याची 
आपलो मनीषा असल्याचें क्रिप्ठनीं सांगितले आहे. 
जेथे प्रत्येकाला अत्कर्षांची समान संधि असेल व 
गरीब-श्रीमंत अते फार मोठे मेद असणार नाहीत 
असे नंदनवन ग्रेट ब्रिटनमध्ये आमविण्याचा मजूर 
सरकारचा कृतनिश्चय त्यांनीं पुन्हां अद्‌धोषित केला. 
या अंदाजपत्रकांतील अकूण ३ ९० कोटी पाड 
खर्चाच्या रकमेतील १८० कोटी पौंड * सार्वजनिक 
सुखसोयींसाठी खश्च व्हावयाचे आहेत. हुजूर पक्षाचा 
या स्व गोष्टींना विराध आहेच. राष्ट्रीयीकरण व 
नियोजन यांमुळे व्यवस्थेत घोटाळा निर्माण ह्दात. 

ब उत्पन्नांत घट येत चालली आहे असा 


यांचा दावा आहे. मजुरांना अधिकाधिक सुखसोयी 


पुरविण्याच्या प्रयत्नांत मजूर सरकारनें न पेलणारा 
खच राष्ट्रावर लादला आहे असा त्यांचा आक्षेप 
आहे. या सवोतून मजूरांचेंहि हित अखेर साधलेंनन 
जातां सर्व अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल असा 
युक्तिवादहि हुजूर पक्ष करीत असतो. मजूर सरकारला 
प्रतिदिनी या विरोधाला,तोंड द्यावयास हवे. 
याहूनहि अधिक ब्रिकट काम स्वपक्षीय टीका- 
कारांना अत्तर देण्याचें आहे. “ पुढचे पाळ ? 
अचलण्याविषयीं अर्थातच सरकारवर दडपण 
येओल. हुजूरपक्षीयांना “ जैसे थे ' कार्यक्रम आंखूनं 
स्वस्थ राहर्णे सोपे असते; परंतु समाजवादी ध्येय 
बाळगणाऱ्या सरकारला निष्क्रिय तटस्थवृत्तीने राहणे 
अशक्य आहे. पूर्वांची घडी बदलण्यासाठींच तर 
समाजवादी सरकारचा जन्म असतो. संपूर्ण समाज- 
वाद स्थापन होओऔपर्यंत केव्हांहि गतिशून्य धोरण 
आंखणे म्हणजे समाजवादी सरकारने विरोधी 
झाक्तीपुढे शरणागति पत्करण्यासारखेंच . आहे. 
मजूर सरकारचे अनुयायीहि त्या सरकारला त्से 
घोरण' अवलंबू देणार नाहींत. मजूर सरकारनें 
चेतनवाढीवर व संपांवर घातलेल्या नियंत्रणाविरुद्ध 
आतांपासूनच चळवळ सुरू झालेली आहे. सरकार 
क्रियाशून्य होत आहे असें वाटल्यास या चळवळीचा 
जोर अ॒त्तरोत्तर वाढतच जाओील. मजूर पक्षांत'चे 
झुजवे गट व डावे गट असे भेद पडतील व त्या 
परिस्थतीत मात्र हुजूरपक्षार्चे साधेल, निश्चितपणे 
काय घडेल हें आज सांगतां येणे अशक्य आहे. 
आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अमेरिकेचे ब्रिटनाविषयक 
घोरण, आर्थिक दुरव्स्येंदुन पार पडण्यासाठी 
ब्रिटनने योजिळेल्या. अवमूल्यनाद्रि झुपायांची यश- 
स्विता, यांवर ब्रिटनची आर्थिक सुस्थिति अवलंबून . 
राहील, आर्थिक अनवस्था टाळता आली व हुजूर ' 
पक्षाच्या विरोधाळा व स्वपक्षीयांच्या इट्टाम्रह्माला 
हुलकावीत पुरेसे प्रगतिपर धोरण आंखंतां आलें 
तरच सध्यांचें मजूर सरकार यशस्वी झालें असें 
म्हणतां येओल. या दोन्हीहि अटी अवघड आहेत. 
त्या पूर्ण करण्यांतच मजूरपक्षाच्या पुढाऱ्यांच्या 
नेतृत्वगुणांची व कर्तृत्वाची खरी कसोटी आहे. 


य्य. 


श्‍ षप्‌छ 


नेव, ८ 


श्री. ह. क. मोहनी 


विधायक कार्यकत्यांचें मार्गक्रमण 


, हिंदुस्थानर्चे राजकारण गेलीं तीस वर्षे महात्मा- 
गांधीर्जींच्या अद्वितीय व असाधारण व्यक्तिमत्त्वांन 
भारलेळें आहे. राजकारणाचा जो एकसारखा अखंड 
प्रवाह जगतामध्ये शतकानुशतके चाळूं आहे त्याहून 
महात्माजींचे हें राजकारण निराळें-व अपूर्व आहे. 
आणि म्हणून महात्मा गांधीजींच्या राजकारणाबद्दल 
दोन मित्न विचारप्रवाह सगळीकडे चाळू आहेत. 
ह्या राजकारणास विराध करणारे लोक भारतांत 
आहेत, त्याप्रमाणें ह्या राजकारणास उचलून 
: धरणारेहि असंख्य ळोक हिंदुस्थानांत विद्यमान 
आहेत. 
गेल्या तीस वर्षोतीळ राजकारण बहुतांशी व्यक्ति- 
निष्ठ असल्यामुळे आणि हिंदुस्थांनांतील राजकार- 
णाचें स्वरूप जागतिक राजकारणापेक्षा अत्यंत मिन 
आणि अहिंसक बनल्यामुळे आजच्या राजकारणांतील 
मूलय़ाह्ी बदळ आणि स्वराज्यस्थापनेचे रहस्य उथळ- 
पणाने वरवर विचार करणाऱ्या सामान्य 
मनुष्याच्या पूर्णपणानें लक्षांत येत नवल्यास त्यांत 
कांही आश्चर्य नाही. आहिंसक राजकारणाचा दुवा 
किंवा संगति अहिंसक राजकारण करणाऱ्या कॉंग्रेसच्या 
राज्यसंस्थशी कशी. जोडावयाची ही कांहीं घटित 
अशी बाब नाहीं. हा राजकारणाचा रुळळेला रस्ता 
नाहीं. हॅ राज्यशास्त्र अगदीं नवीन आहे. ह्या 
शास्त्रास पूर्वीनुभवाचा पाठिंबा नाही, 
:_ * आपली राज्यसंस्था बिकट, गुंतागुंतीच्या संकटमय 

अशा लष्करी, आर्थिक, आणि परराष्ट्रीय परिस्थितीच्या 
प्रतिक्रियेमधून आपला मार्ग आक्रमण करीत आहे. 
कोणत्याहि राज्यसंस्थेत पायाभूत असणारी शांतता न 
झुब्यवस्था देखील' देशांत स्थापन झालेली नाहीं, 


<-- 


अनघान्यसमस्या, शारंणार्थी लोकांची विपात्त, 
संस्थानांच्या विलीर्नांकरणाचा प्रश्न, कारमीरचें युद्ध 
आणगिं पाकिस्तानचा व हिंदुस्थानचा संघष हे प्रश्न 
कोणत्याहि नवीन स्थापन झालेल्या राज्यास भयंकर 
घोटाळ्यांत पाडणारे आहेत यांत कांहीं शंका नाहीं. 
कॉंग्रेस-संस्थेकडून राज्यसंस्थची उभारणी झालेली 
असली तरी अश्या संकटमय राजकीय परिस्थितीत 
आपल्या संस्थेची -उज्ज्वल परंपरा कायम ठेवून ध्येय- 


वादाच्या दृष्टीने तिच्यांत वाढ करणें हे अत्यंत . 


दुष्कर असें. कार्य आहे. कॉग्रेससंस्थेबद्दल आणि 


. अहिंसक राजकारणांत अनेक वर्षे मुरलेल्या  राज्या- 
घिकाऱ्यांबद्दढ जनतेमधील अनेक सुशिक्षित म्हण- 


विणाऱ्या लोकांच्या अंतःकरणांतील पूर्वीचा 
परंपरागत विरोध कायम किंवा वांढीस लागलेला; 
काँग्रेसविरोधी पक्षविश्िष्ट राजक।रणास पक्षस्वार्था- 
मुळे किंवा दृटवादी तत्त्वनिठ्ठेमुळें ऊत आलेला, 
इतका कीं शांतता व सुव्यवस्था हे जे राज्यसंस्थेचं 
प्रथमर्चे पायाभूत अर्से कर्तव्य त्या शांततेला देखीळ 
उडवून. लावण्यास पक्षाभिनिविष्ट, स्वतःस पुरोंगामी 
॥ क्रांतिकारक म्हणविणारे लोक तयार; कॉंग्रेस ही जरी 
अवाढव्य संस्था असली तरी तिच्यामध्ये प्रक्षोभक 
राजकारणावरच सर्वस्वी भर आतांपर्यंत असल्यामुळे 
शिस्तबाजपणा, तत्त्ववादी निष्ठा, संस्थानिष्ट गुणसंवर्धन 
अश्या. आवरयक, उन्नंतिकारक बाबींचा. देखील 
अभाव;. अशा परिस्थितींत गांधीर्जींच्या दृष्टिकोना- 
प्रमार्गे. जे राजकारणाचे पाऊल सध्यां टाकळे जात 
आहे तै मंद, धिर्मे आणि शिथिल भासले तरी तसें 


त असणें अपरिहार्यच आहे असे तटस्थपणानें व 


शांतपणार्ने विचार केल्यास आढळून येईल. 


ष्ट 


तरी राज्यसंस्थेच्या व कॉँग्रेसच्या 


विधायक कायेकर्त्याचें मार्गक्रमण 


. गांधीर्जींच्या राजक!रणाची आवूर्वता व तदु- 
र शकय विरोध, कॉंग्रेसमधील परिस्थिति- 
2 ही बदल, आणि सद्यःकालीन राज्य- 
त, काठिण समस्या ह्मा घटनांकडे लक्ष 
हट मयि अनुखूत्य स्‌तां वत्म यत्‌ स्वल्पमपि तत्‌ 
मव सद्यःस्थितीत गांधीजींच्या राज- 
क्षा कान गुन मनांत बाळगलेल्या अपे- 
[न क&ू शकेल अर्से आहे. असे असलें 

क बाहेर राहून 
११. करणारे गांधीमतानुसारी जे विघायक 
आहेत, त्यांस गांधीजींचे राजकारण योग्य 

तऱ्हेने प्रगत होत नाहीं ह्याबद्दल विषण्णता वाट- 
तच आहे. राज्यसंस्थेत सामील होऊन राज्याची 


१ रे जे थोडे तुरळक गांधीमतानुयायी 
'राज्याधिकारी आहेत ते ब्रिकट परिस्थितीच्या दड- 


. पणाखाळीं बांकून गेळेळे आहेत; आणि कग्रिस- 


>» 


दरू जागरूक नाह्दी असे नाह” आहिं 


सर्‌ >. 20. 4.४८ म. क 
य राहून गांधीजींचे राजकारण जे तीत्रतेनें 
पुढ नेऊं पाहात आहेत असे आहिंसानिष्ठ अत्यल्प- 


] ल सं ख्याक बड धि ढ क 
याक देशभक्त, कॉंग्रेसपदाधिकाऱ्यांच्या सध्या- 


(् अधिकारलोलप मनोवृत्तीमुळें आपली ध्येय- 
'डा फारशी प्रभावी करूं शकत नाहींत. तथापि, 
ची हत्या झाल्यानंतर गांधीजींच्या अनु- 
रू वाप्राम, राऊ व अनगूल येथे तीन मोठी 
संमेलने भरविली; साक्षेपाने विचारविनिमय केला 
आणि आपल्या कायीची दिशा ठरविली. कॉग्रेस- 
मधील गांधीनिष्ठ अनुयायांनी नवीन घटना निर्माण 
करून गांधीजींच्या दृष्टिकोनाप्रमार्गे चालविलेल्या 
विधायक कायीस महत्त्व मिळावे अशी योजवा 


|) विटी. राज्यसंस्थेत सामील झालेल्या राज्या- 
- सिकाऱ्यांनी वर्धाशिक्षण, मद्यपानबंदी, अस्पृश्‍यता- 


वारण, स्त्रियांचे स्वातंत्य, सहकारी संस्था, आर्थिक 


या कमी करणारे कायदेकानू, शेतकरी-कामकरी 
व जडू 'हक्करक्षण, ग्रामोत्थान इत्यादि अनेक साथ- 
नांनी होक/हितकारक बार्वीस प्राधान्य मिळेल अक्षी 
कसोशीने खटपट केळी, आपल्या देशांतील 
अहिंसात्मक राजकारणाच्या प्रगतीचे है ट्प्पे आहेत. 
राज्यसंस्था निःसंशय प्रगातिपथावर आहे. कॉग्रिस- 


सारखी देशव्यापी राजकीय संस्था आपल्या उन्नती- 
यं सावादी 


विधायक कार्यकर्ते हताश होऊन निष्क्रिय बनलेले 
नाहींत. तरी देखील स्वराज्यसंस्थेबद्दलच्या सामान्य ' 
मनुष्याच्या आकांक्षा सद्यःस्थितींत अनेक कारणां- 
मुळें पुऱ्या होऊं शकत नाहींत हें कबूल करण्या- 
वांचून गत्यंतर नाहीं, सामान्य जनतेच्या आपल्या 
उद्धाराबद्दलच्या अपेक्षा आणि राज्यसंस्थेकडून, 
कॉंग्रेससंघटनेकडटून व समाजपुधारकांकडून त्या 
अपेक्षांची होणारी पूर्ती यांमधील अंतर कमी 
होत नाही. हे अंतर दिवसेंदिवस वाढत चाललेळे 
आहे. जनतेमधीलळ असमाधान व अप्रीति ह्यास 
स्फोटक स्वख्प प्राप्त होईल कीं काय ही आशझ्यंका 
व भीति निर्माण होत आहे. पू 
जनतेचे हें असमाधान कमी करण्यासाठी द्रा- 
व्यापी आंदोलनाची गरज आहे. हे आंदोलन 
नवीन आर्थिक नियोजनावरच उर्भे करतां येण्या- 
सारखें आहे; कारण जनतेमधीळ अप्रीतीर्चे मुख्य 
कारण आर्थिकच आहे. कॉग्रेस ही देशव्यापी . संघ- 
टना आहे. ह्या संघटनेने अनेक वर्षांच्या खटपटीर्ने 
नवीन इतिहास बनविळेला आहे. आर्थिक नियोज- 
नावर आघारलेलें नवीन आंदोलन निर्माण कर- 
ण्याची शक्‍यता व शक्ति ह्या संस्थेस. जितकी आहे 
तितकी देशांतील इतर संस्थांस नाहीं, हे आंदोलन 
अहिंतामूलक असलें तरच त्यांत यश येण्याचा 
अधिक संभव आहे. कारण गेलीं २० वर्षे जनतेस 
अहिंसात्मक आंदोलन करण्याचें थोडेबहुत शिक्षण 
मिळालेळ आहे. 
गांधी-विचारांवर निष्ठा ठेवणारे व संस्थांतर्गत 
शिस्तीचे पाळन करणारे विधायक कार्यकते देशांत 
इतर संस्थांशी तुलना करतां. अधिक आहेत. अशा 
विचाराच्या लोकांस सामान्यपणाने मान्ये. होईलं ' 
अशी आर्थिक नियोजनाची रूपरेषा ह्या वर्षाच्या 
आरंभीं प्रसिद्ध करण्यांत आलेली आहि. ह्या आर्थिक 
नियोजनाच्या मागें गांधी-विचार-निष्ठ लोकांच्या 
झंघटनेची शक्ति आणि "कॉग्रेसमध्ये राहून विधायक 
कार्य करणाऱ्या सभासदांचे सामथ्ये खडे करतां 
आल्याच देशामध्ये सद्यःल्यितींत उपयोगी पडेल 
अर्वे आंदोलन निर्माण करतां येण्यासारखे आहे. 
_ उत्कल प्रांतांत अनगूल भेथें नुंकत्यांच भरलेल्या 
सर्वोदय-संमेलनाचें महत्व अश्षा दृष्टीनें लक्षांत 


न्य 


प्र 


"त्ध््याकदाएटाान्क्यााक 


** ण 


2-2 १001023222 


234 


नवभारत 


घैण्यासारखे आहे. ह्या संमेलनांत ग्रामोद्योगमंडळ, 
अखिल भारतीय चचरखासंघ, गोसेवा संघ, तालिमी 
संघ अशांसारख्या गांधी-विचाराच्या संघांमधील 


अनेक कार्यकर्ते एकत्र झालेळे होते. ह्या संमेलनांत 


विधायक कार्यकर्ते, जनता व सरकार ह्यांच्याकडून 
ह्या विधायक गांधीनिष्ठ संस्था ज्या अपेक्षा करीत 
आहेत त्यांचे महत्त्वपूण निवेदन करण्यांत आले. 


वास्तविक पाहूं जातां असें म्हणतां येईल की 
अशा निवेदना-( (७७1१९ )-ला महत्त्व याव- 


याच तर प्रथम देशांतील गांधी-विचाराच्या विघा-- 


यक कार्यकर्त्यांची एकजिनसी व बलशाली संघटना 
निर्माण व्हावयास पाहिजे. त्यांनीं स्वतः उचतर नेतिक 
दिस्तीर्ची कडक बंधने लावून घेतल्यास ही एकजिनसी 
संघटना प्रभुत्व पावेळ आणि त्या संघटनेबद्दळ 
देशांत विश्वास निर्मीण होईल. गांधीजींच्या सत्यू- 
नंतर अक्षी संघटना निर्माण झाली पाहिजे अशी 
तीन्रता गांधी-विचाराच्या कांडी विधायक कार्य” 
कत्याच्या अतःकरणांत निर्माण झाली आहे. पण 
त्या तौीन्रतेसे॑ अद्याप समाधानकारक मृत स्वरूप 
घारण केलेळें नाईीं. हे विधायक कार्यकर्ते अश्या 
संघटनेकडे हळूंहळूं कूच करीत आहेत हें खरें 
असलें, तरी देशांत अशा संघटित सामथ्योवर 
उभारलेल्या समुत्यानाबद्दळ उज्ज्वळ आहा निर्माण 


झालेली नाहीं. 


गेल्या कांहीं महिन्यांत स 
नेचा एक महत्त्वपूर्ण आराखडा 
कार्यकत्यीनीं तयार केला. आहे. गांधी-विचारास 
कांहीं निश्चित स्वरूप जरी ह्या योजनेने आर्थिक 
दृष्ट्या दिळेळे असलें तरी ही योजना व्यवहार्य 
करावयाची तर किती तरी 'दुळेव्य अडचणींचे 
डोंगर उलेघावे लागतील, गांधी-विचाराच्या आर्थिक 
नियोजनाची सर्व शक्ति, लष्करी सामथ्यीस समतोल 
करील, लष्करी सामर्थ्याच्या बदली ठेविता येईल, 


अश्या सत्याम्रद्दी सामथ्यांत सामावलेली आहे. है 
त्वांत नाही. 


सत्याग्रही सामर्थ्य आज देशांत अस्ति 
गांधीजींच्या अद्वितीय व्यक्तिमत्त्वात ढे सत्याम्रद्दी 
सामर्थ्य पूर्वी एकवटलेळें होते, आल 

2232231 सामर्थ्याच्या दृष्टीनें अवलोकन केल्यास 


वोंदयी आर्थिक योज- 
1 गांधी-विचाराच्या 


' अशी संघटना 


* कॉग्रेस कमिटीचे अध्य 


एक भयानक पोकळी निर्माण झालेली आहे. ही 
पोकळी अंशतः भरून काढावयाची तर . सत्याम्र- 
हाची शक्ति अंगी मुरवलेल्य़ा विधायक कार्यकत्योची 1 
एकजुट निर्माण व्हावयास पाहिजे आणि त्यांनी विशिष्ट 
देशोद्धारक कार्यक्रमावर किंवा आर्थिक नियोजनावर 
आपली दृष्टि केंद्रित केली पाहिजे. सर्वोदयी 
आर्थिक नियोजनावर ही शक्ति केंद्रित करण्याचा 
प्रयंत्न होत आहे. ही गांधी-विचाराच्या विधायक 


कार्यकत्यीच्या दृष्टीने शुभकारक॑ अशी घटना आहे. 
विधायक कार्यकत्यीच्या अक्या एकजिनसी 
न 
सद्यःकालीन अवास्तव 
कमी होण्याचा संभव आहे. गांधी दृष्टीने सर्वकष 
असा देद्यांतीळ व्यापार, शेतकी, सर्व प्रकारचें अर्था- 
त्यादन व अर्थविभाजन ह्यांचे नियोजन करावयास 
अशी संघटनांच उपयोर्गी पडण्यासारखी व्यव, 
देशाचे शिक्षणहि ह्या संघटनेने आपल्या कक्षेत 
आणले पाहिजे तरच पुढील पिढी! गांधीवादी दृष्टि- 
कोन पुढें ठेवून तयार होऊं शकेल. 
गांधी-विचाराच्या विधायक कार्यकत्यीची दृढ 
अहिंसक समाजरचनेचा किंवा 
सर्वोदय समाजाचा पाया आहे.. ह्या संघटनेच्या 
वाढीवर कॉंग्रेसमध्ये जे निरलस नैष्ठिक, विधायक 
कार्यकर्ते सामील आहेत त्यांचाहि नैतिक उत्कर्ष 
अवलंबून आहे. जितक्या प्रेमाणांत गांधी-विचाराच्या 
कार्यकत्यीची ही प्रगतिशील संघटना कार्यक्षम होईल, 
तितक्या प्रमाणांत कॉंग्रेसचाहि -उनतिकारक असा 
काया-पालट होऊं शलेल. अहिंसक समाजर'चनेच्या 
दृष्टीने व्यवहार्य असे आर्थिक नियोजन करणें, आणि. 
त्या आर्थिक नियोजनासाठी जनतेची तयारी करणें दी. 
झटपटीर्ने सिद्ध होणारी प्रक्रिया नाहीं. हा कालावधीचा 
कार्यकत्यींची सर्वोदयी आर्थिक 
सेबर, कॉंग्रेस-संघटनेनें देखील 
आर्थिक नियोजन करणारी एक समिति ताबडतोब 
नेमली. त्या समितीने देशांतील मुख्य मंत्री व प्रांतिक 
क्ष ह्यांची एक महत्त्वपूर्ण समा 
आर्थिक . नियोजनासाठी नुकतीच बोलाविली, 
कांग्रेस सरकारने कार्यक्षमं अशी आर्थिक नियोजन- 


शर 


तिक प्रगतिशील संघटनेमुळें लष्करी सामथ्यीचा __ 
व गौरव ( डो०पण्पी टांगला)” 


विधायक कायेकत्यारचें मार्गक्रमण 


समिति नेमून, विधायक कार्यकर्ते आणि प्रांतिक 
कॉंग्रेततप्रमुख यांच्या विचारांतून व्यवहार्य व लोको- 
पकारक असा कोणता आर्थिक प्रगतीचा मार्ग निघू 
शकतो ह्याचें संशोधन चालविलेळें आहे. ह्या सर्व 
घडामोडींकडे गांधीविचाराच्या दृष्टीनें पाहतां 
विधायक कार्यकत्यीची दृढ अशी प्रगतिपर नेतिक 
संघटना हीच प्रामुख्याने पुढें उभी राहण्यासारखी 
घटना आहे आणि त्या संघटनेवरच गांधी-विचाराची 
वे आचाराची पुढील प्रगति निर्भर आहे. 


अनगूळला जें संमेळन भरळें, त्या संमेलनाचा 
दूरपरिणामी विशेष हा आहे कीं, गांधीविचा- 
राच्या विधायक कार्यकत्यीच्या अनेक निरनिराळ्या 
संघांचे ह्या संभेलनांत एकीकरण करण्यांत येऊन 
आतां ह्यापुढे एका मुखानें हे सर्व कार्यकते बोल- 
तील, त्यांचा आवाज एकाच संघटनेतर्फे ऐकू येईल 
अशी खटपट येथें करण्यांत आळी. सर्वोदय-समाज 
आणि सर्वसेवासंध ह्या राऊ संमेळनांत निर्माण 
झालेल्या दोन संघटनांऐवजी सर्वोदय-ठमाजाच्या 
केवळ विचारात्मक कायीची आणि त्या ह्त्ने 
केलेल्या विरळ, शिस्तविरहित, बंधनविरदित अशा 
संघटनेची  जबाजदारी सरःसेवासंघारनेंच उचलली 
आहे. ज्या गोपबंधु चोधर्राचें नांव उत्कलमध्यें 
गांधीनिष्ठतेमुळें घरोधरीं गाजलेळें आहे, त्या सा- 
व्रत्ति गोपंधूंनीं आतां सर्वैसेवासंवाच्या चिटणि” 
सा काम पत्करलेळें आहे. ह्या संमेलनांत कॉँग्रेस 
संघटनेमध्ये गांधीनिठ्ेनें कार्य करणाऱ्या, राजकारण 
करणाऱ्या प्रतिनिर्धांचाहि अंतर्भाव विधायक कार्य” 
कत्यांच्या सर्वसेवासंधाच्या एकजिनसी संघटनेत 
वार्यावर झोला. शॉ. शचेर तोड अ श्री, 
ऑक़्रराव देव हेहि सरर्वसेवासंघांचे आता. प्रमुख 
सभासद बनले आहेत. गांधी-निष्ठेने केलेलें राज- 


कारण आणि विधुद्ध अखे विधायक कार्य ह्यांमधील 
सांधा अनगूल येर्थे सांधण्यांत आला. 


आर्थिक नियोजनाच्या द्वारेंच केवळ जनतेचे 
सद्यःकाळीन असमाधान कमी होण्याचा संभव आहे, 
अनेक प्रकारच्या दुसऱ्या आर्थिक नियोजनाच्या 
उपपत्तींपेक्षां सर्वोदयी आर्थिक नियोजनावर हिंदु- 


स्थानांतीळ गांधीनिष्ठ कार्यकरत्योचे एकत्रीकरण ' 


करणें सुलभ आहे. कॉंग्रेसमध्ये नवीन घटना निर्माण 


करून, गांधीजींच्या विधायक कायीस प्राधान्य देऊन 
लोकसेवकसंधाचें स्थूल स्वरूप कॉंग्रेसला द्यांवे 


असा प्रयत्न चाळ, आहे. सर्वोदयी आर्थिक नियो- 
जनावर कॉँग्रेसमधीळ अनेकविध कार्यकर्त्यांचे 
साम्य प्रमुखपणारने एकवटतां आल्यास देशांतील 
महृत्त्वाच्या शक्तींचे केंद्रीकरण होऊं शकेल. 


अनगूल्मध्यें गांधीनिष्ठ कार्यकत्यौचे एकीकरण 


करण्यांत आलें आहे. गांधीजींच्या अहिंसात्मक. 


राजकारणा'चा सर्वे भर ग्रामीण जनतेच्या समुद्धारांत 
सामावळेळा आहे. कॉंग्रेसच्या ठक्षावाधि अनुयायांची. 
शक्ति अहिंसात्मक आर्थिक कार्यक्रमावर एकत्रित 
करतां आल्यास देशांत एक नवीन आंदोलन 
उत्सनं होऊं शकेल.. सत्याग्रही शक्तींचा पारेणाम 
केव्हांहि मंगळमयच होणार. गांधी-विचाराच्या कार्य- 
कत्योच्या आहिंसात्मक संघटनेचा आरंभ इळूंहळूं 
वण निश्चितपणे सेवाम्राम येर्थे गांधीवघानंतर होऊन. 
आतां ही शक्ति कॉंम्रेस-संघटनेवर आपडा प्रभाव 
कितपत पाडते आणि देशांतील आर्थिक विषण्णता 
कमी करण्यासाठीं लवकरच किती प्रमाणांत कार्या- 
न्वित होते दे अजमावण्याचा काळ लवकरच येत 
, आहे. नाशिक येर्थे भरणाऱ्या कॉंग्रेसच्या अधिवेश- 
नांत याची शंहानिश्या होर्णे अपरिह्वाय आहे. 


नस 


५: चेटिंग्टनर्ने असें म्हटल्याचे सांगतात की, 


इंग्लंडच्या पब्लिक स्कूल्समध्येंच 


६१ 


अनुक्रमणिका 


ह इतिहा कारं अ 
क्रीडांगणावर !. कदाचित्‌ भावी इति स 6 
ंगणावर !. तद्वत्‌ ती की कडी 


वॉट्दची लढाई खरी जिंकली इंटनमंधील शाळांच्या 

त लिहितील की, हिंदुस्थान गमावला तो खरोखर 

७४७९ एपाणांट 8ला०018 ० गएणाशाळात !” 
---सामरसेट मॉम 


विकास संरथेद्वारे 


संगणकीकृत 


को 


७४%७७८०५६४६७७७००.८० ५००० :५४: :... १३८. ५ 1:52 & 


स्व्के 


काव्यपरीक्षण 


तीन काव्यसंग्रह 


त्रय भावे, ( प्रकाशक : अजित एजन्सी, 
ग्रामोपाथ्ये यांची प्रस्तावना पाने ५-२०) 
( प्रकाशक : प्रा, 
णेकर यांची प्रस्तावना पाने, १-५. ) 


( प्रकाद्यकः प्रा, वि, 
रावजी देशपांडे यांची 


र ( 

म : आद्रा --प्रा. यशवंत दत्ता 

टर जु स्त, पानें १-५२; प्रा, गं. ब, 
मच खैद्गंगा ---विंदा करंदीकर, 

मूल्य २ र., पार्ने १-१२७; प्रा. अनंत का 
व : पहांटवारा “वि. म. कुलकणी 

मूल्य २ रु., पार्ने ९१-७४; श्री, आत्माराम रा 


मराठी वाडयायांत अलीकडे “ नव काव्याची 
निर्मिति सुरू आहे. या नव-काव्याचें कांहीं टीका- 
'कारांनीं सहर्ष स्वागत केलें तर कांही टीकाकारांनी 
८ हे काव्यच नव्हे ? म्हणून उपहास केला. नव” 


काव्यावर स्तुतीची फुळे उधळली गेलीं तद्वत्‌ त्याला 
बाहेर पडावे 


प्रखर टीकेच्या. आगींतूनहरि होरपळून 

लागळें. एक गोष्ट मात्र निश्चित की काव्यांतील 
नव्या प्रवृत्तीचे अस्तित्व मान्य केलें गेळें आहे. या 
प्रवृत्तींना अनुेखार् मारगें शक्‍य होणार नाही, या 
प्रत्ती मराठी काव्यांत कदाचित्‌ दीर्धकालपयंत 


स्थिर होतील, कदाचित्‌ कालौघांत त्यांच्या विरुद्ध 
होतील, परछु 


प्रतिक्रिया सुरू होऊन त्य़ा छप्तहि 


यापुढीळ मराठी कवितेवर थोड्या-फार प्रमाणांत 
तंरी त्यांचा ठसा उमटणे अपरिहार्य आहे. नव- 
स्थिति थोडीशी 


काव्याच्या सुरुवातीस रसिकांची 
भांबावल्यासारखी झालेली होती' परंतु आतां त्याचे 
चिकित्सक दृष्टीने परीक्षण केळे जात आहे 
स्वांगताह घटना आहे. 

४ झांद्रा * * स्ेंदगेगा ' “ पढांटवारा १ य़ा तीन 
काव्यसंग्रह्मंचें परीक्षण करण्यापूर्वी प्रथम नवकाव्यां" 
तील मुख्य प्रवृत्ती कोणत्या हे लक्षांत घेतलें पाहिजे. 
आजच्या भांडंवल्याही समाजरचनेसुळें_ समाज” 

: , जीवनांतील व व्यक्तिजीवनांतीळ सत्य ३ सौंदर्य नष्ट 
7... होत चाललेले आहे. जीवनांत उदात्ततेपेक्षां क्षुद्रता, 


त्याचें (वेचा नेवकाव्यांत 


द्र 


. बेळगांव, १९४१, 


गो. वि. करंदीकर, रत्नागिरी, १९४१, 


म.. कुलकर्णी, बेळगांव, १९४९, 
प्रस्तावना पानें ५११ ) 


त्यांगांपेक्षां भोग यांचा'च प्रत्यय अधिकाधिक येत 
आहे. सोंदर्यपूजक व ध्येयवादी व्यक्तींना या 
परिस्थितीमुळे एकप्रकारची उच्नग आली आहे . 
आणि नवकाव्यांत तिचे प्रतिबिंब पडळें आहे. 
परिस्थितीच्या चरकांत आज लक्षावाचे लोक पिळून 
निघत आहेत आणि कोणत्याहि तर्‍हेचा प्रतिकार 
करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या जवळ उरलेळे नाहीं. .या 
असहायतेबंद्दळ सहानुभूति वाटण्याऐवजी कींवच 
येते. मानवी जीवनांतील असहायतेची जाणीव ही . 
नवकाव्यांत व्यक्त झाली आहे. मागच्या पिढीला 
जीवनांत श्रद्धा निर्माण होईल अर्शी कांहीं ध्येये 
होतीं. परंठु आज त्या ध्येयांची विफलताच एक- 
हारखी जाणवत आहे. मानव हा केवळ बुद्धिवादी 
नाहीं. त्याच्या जीवनाभोवतीं वासनांचे, भावनांचे 
पाशच कसे करकचून आवळले आहेत या जाणि- 
आविष्कार हात आहे. अर्थात्‌ 
यामुळें सर्वे नवकवी आयुष्याहा वैतागलेळे आहेत . 
अर्से नव्हे. अन्यायाच्या विदारक. चित्रणाबरोबर 
नव्या आशा अंकुरित होतील अश्याहि अनेक कविता 
आहित. नवकाव्यांतील या प्रवृत्ती समजल्या म्हणजे त्या. - 
व्यक्त करण्याचें तंत्रहि स्वाभाविकपणे. लक्षांत येतें. 
कल्पनेच्या यक्षसृष्टीरचे चित्रण करण्यास आवश्‍यक 
असलेलें लालित्य नवकाव्यांत आढळणार नाही, 
बास्तवंतेवर प्रकाशाचा झोत टाकणारी अर्थवाही 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
2 


संगणकीकृत 


तीन काव्यसंग्रह 


प्रतीके नवकाव्यांत वापरलेली असतात. 
नवकाव्यांतील या प्रधान प्रवृत्ती समजून घेत- 
ल्यावर काव्याचें परीक्षण करतांना कोणते निकष 
लावावे हेंहि निश्चित करणें आवश्‍यक आहे. काव्यांत 
जेव्हां केवळ भावनांचा आविष्कार असतो तेव्हां 
रसग्रहण हे कां्हीसे सोपें असतें. परंतु आधुनिक 
काव्य हें यापेक्षां फार गुंतागुंतीचे आहे. या काव्याचे 
स्वरूप सामाजिक आहे. त्यांतील बैठक वैचारिक 
आहे आणि भावनाविष्कारासाठीं त्यांत प्रतीकांचा 
उपयोग केळेला आहे. अश्या वेळीं सामान्य वाच- 
कांची फसवणूक होण्याचीहि शक्‍यता असते. आजच्या 
सक्रमणकालांतील जागिवबा-नेणिवा आम्ही व्यक्त करतो 
आहोत असा नवकर्वांचा दावा आहे. हें जें या 
नवकाव्यांत चित्रित करण्यांत आलें तें वास्तव आहे 
का, हें प्रथम पारखून पाहिळें पाहिजे. कवीचे मन 
संवेदनाक्षम असल्यामुळें त्यार्चे . चित्रण प्राति- 
निघिक स्वरूपाचेंच असणार असें ग्र्हीत घर- 
ण्याचें कारण नाही. आत्मपर ( ]?७'50181 ) 
आणि आत्मनिष्ठ ( 501०८४७) _ यांतील 
फरक स्पष्ट करून घेतला पाहिजे. वैयक्तिक 
अनुभवानंतरचा भावनेचा उद्रेक आत्मपर काव्यांत 
असतो. याउलट समाजाच्या विविध जीवनाशी 
तादात्म्य पावतांना आपला वैयक्तिक दृष्टिकोन 
उत्क्रांत होत असतो व आपली जीवितमूल्ये निश्चित 
होत असतात, आणि याचा आविष्कार आत्मनिष्ठ 
काव्यांत होत मसतो. नवकाव्यार्चे मूल्यमापन करतांना 
भोवतालच्या परिस्थितीशी कवीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा 
खरोखरच एकरूपता झाली आहे कीं विरोष्ट परिणास 
घडवून आणण्यासाठी त्यांन शब्दांची केवळ त अ 
केळी आहे हँ पाहिलें पाहिजे. तद्वतच या कावेटा 
म्हणजे केवळ भावनेचे क्षणिक उद्रेक आहित का 
त्यांच्या मार्गे कांदीं आंतरिक संगति आहे याचाहि 
बिचार केला पाहिजे. र | 
काव्य वाचल्यानंतर मनाला. आनद व्य 
पाहिजे, व त्यासाठीं कवीनें तोती ही वी 
पाहिजे अशी अपेक्षा करणें चूक आहे. कम 
संवेदनाक्षम अंतःकरणांत कोणते भावनातरग नै ते 
झाळे व आपल्या कवितेच्या हव कंबळ 


वाचकाच्या मेनांत्र . निर्माण केळे का? 
दड 


टीकाकारानें पाहिलें पाहिजे.. काव्य म्हणजे केवळं 
आत्माविष्कार नव्हे. कवीनं आपल्या प्रतिभेच्या 
साह्याने जे अनुभव घेतले असतील त्यांची प्रतीति 
वाचकाला करून दिली पाहिजे, हदी प्रतीति उत्कट- 
तेनें व्हावी हीच फक्त टीकाकारानें अपेक्षा धरावी; 
त्यासाठीं कविता छंदोबद्ध असावी का मुक्तछंदांत 
लिहावी; तींत प्रतीकांचा उपयोग किती असावाया , 
बाबतींत कवीला संपूर्ण स्वातंत्र्य असलें पाहिजे. शब्द 
हे उद्दीपर्ने (&गंपराण) म्हणून वापरावयाचे 
असतात. जिवंतपर्णे स्फुरठेली भावना उत्त्कटतेनें 
व्यक्त करून वाचकाच्या मनांत विशिष्ट अवस्था 
( 11000 ) निर्माण करण्यांत कवि यशस्वी झाला 
कीं तें काव्य श्रेष्ठ दजार्चे मानावे. म 

: आद्री ? हा प्रा, भावे यांच्या नव-कवितांचा 
संग्रह आहे. “ सामाजिक परिस्थिति आणि वैयक्तिक 
प्रेरणा यांच्या संघषोतून व्यक्तिमनांवर उमटलेली 
क्षणचित्रे. ” असें या कवितांचे वर्णन प्रस्तावनेचे 
लेखक श्री. ग्रामोपाध्ये यांनी,,केळें आहे. सामाजिक 
परिस्थितीचे चटके मध्यमवरगोतील सवोनांच थोड्या... 
फार प्रमाणांत बसत आहेत हें खरें आहे. परंतु या . _. 
मयीदित अनुभवावरून मनाच्या कांहीं प्रतिक्रिया "7 
होणें, आणि विशाल अनुभूतीतून, सबंध जीवनाची 
प्रतींति होणें यांत फरक आहे. ' आर्द्रा ? मधील 
कविता वाचल्यानंतर कवीच्या अनुभूतीची मयादा 
वाचकाला चटकन्‌ जाणवते. कवीनें पाश्चात्य कर्वीचे 
परि्छन्स्न केळें असावे. टी, असू. इलिअट, इझाा 
पाउंड इ. कर्वींचा लेखकाच्या मनावर प्रभाव 
पडल्यामुळें मराठीत त्या पद्धतीनें त्यांनीं कविता जळू 
लिहिल्या आहेत असें वाटतें. नवकाव्य लिहिण्याच्या _ 
बुद्धिपुरःसर प्रयत्नामुळे प्रा. भावे यांच्या काब्यांत . 
सहजतेपेक्षां दुर्बोधता आली आहे. इंग्रजीतील अति- : 
वास्तववाद ( 8१0९811811 ) व नवकाव्यांतील 
इतर कांडी पंथ यांचा प्रा. भावे यांच्यावर इतका. . 
वरिगाम झाला आहे कीं, ते कांहीं वेळां तर कल्पनां- 
चीहि उसनवारी करतात. “ धुके घासते पाठ 


या कवितेतील 
££ मनभवाक्षाच्या बिलोरी दारीं 
घाशीत आहे. जोरजोराने 


हनक ळू उक 
कु. 
प 


"काडगपमनिकळूमा, 


"-चफनफ़४चि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सं 
संगणकीकृत 


नेवंभारंत 


धुके राठ दाट 
आपली पाठ 
की काव्यपक्ती टी. अस्‌. इलिअटच्या 
0ए९-5012 ० $॥॥1'९१ उ. 01पपी'०० 
या कवितेतील 
6९ एयाला 10४ 0७ 75 18 
080 प][)०॥ ॥॥९ ॥ीतला-081108 विट 
या ओळीवरूनच सुचल्या औंहित हें उघड आहे. 
सूचकतेमुळें काव्य हें मनोरम व हृद्य वाटतें हे 
खरें. परंदु एखाद्या घटनेविषयी आपल्याला फारसे 
न सांगतां येंत नसल्यामुळें मनांत चमकून 
ल्या एखाद्या तरल कल्पनेचा उपयोग कराव- 
याचा ब “ ही एकच कल्पना इतकी अश्रवाही 
आहे कीं, आधिक कांहीं व्यक्त करण्याची आव- 
त्यया नाहीं ? असें म्हणणें ही वंचना आहे. “ एक 
चित्र, ही कविता अश्ली वंचना करणारी आहे. 
कवीने प्रतीकांचा उपयोग जरूर करावा परंतु 


आपल्या प्रतिभेचा त्रुटितपणा दडविण्यासाठीं गूढ : 


कल्पनांची पखरण करणें हे कधींहि समर्थनीय 
ठरणार नाहीं. 
: कित्येकदां कवीच्या मनाची अशी अवस्था 
असते कीं, त्याच्या बहिमैनांतीळ व अतमैनांतील 
. परस्परविरोधी व विसंवादी कल्पनांतील एकतानता 
त्याला. जाणवते व या कल्पना तो भराभर व्यक्त 


करतो. परंतु. वाचकार्चे मन हे इतकें संवेदनाक्षम , 


नसल्यामुळे त्याळा या कल्पनांतीलळ सुसंवाद 
आकलळरूच होत नाहीं. समुद्र खवळला म्हणजे एक 
छाट विरण्याच्या आंत दुसरी लाट येऊन आपटते 
व एक प्रकारचा कोलाइळ माजतो. असाच कोला- 
हेल. कांहीं कवितांतून आहे असें बाचकाळा वाटते. 

मनगवाक्ष ?, ,“ मनपरिक्षिती ' अद्या अनेक 
कल्पना प्रा. भावे एकाच कवितेत आणतात; त्यार 
मुळे सामान्य वाचकाची -दमछाक होते. त्याच्या 
मनाच्या आंठेखावर कोणतीहि प्रातिमा स्पष्ट उमट- 
ण्याच्या. अगादरच विरून जाते व दुसरी धूसर 
प्रतिमा तिची जागा घेते. याचा अखेर परिणाम 
असा होतो कीं, कांडी अंधुक अस्पष्ट जाणीवा 
शं होण्यापळीकडे वाचकाला काव्यांतून इतर कोणतीहि 
:... रेसप्रतीति द्वोत नाही, ... 


प्रा. भावे यांच्या कवितांतील कांहीं प्रतीके मात्र 
फार सामर्थ्यशाली आहेत. .“ विवस्त्र पांचाली "या 
कवितेत विषमतेवर व अर्थाचे दास झालेल्या पुढा- 
ऱ्यांवर विदारक टीका केली आहे. संकेतपूर्ण व 
परंपरेच्या सामान्य जीवनंबद्दळ वाटणारा संताप 
:£: आणि जवळी 

उभा युंग कवि 

प्रेमे चघळीत 

घंढ सौंदर्याची तत्त्वज्ञानाची 

हाडके हाडके ! ” 
या तीन्न शब्दांत व्यक्‍त केळेला आहे. “चोयय्या? व 
: चालली आहे ही आगगाडी < या कवितांतील 
प्रतीके अगदी सामान्य व निष्प्रभ आहेत. जीवनां- 
तीळ सोंदर्याचं वर्णन करणाऱ्या कांही नितान्तरम्य 
कल्पना मधूनमधून विखुरल्या आहेत. 

५६ , आठवते रेषा 

हृत्पटीं माझ्या हळूं तुं कोरली 

पृथ्वी आकाश जेव्हां मिळाली 

हें मीलनाचें वर्णन, किंवा * मनआम्राला लाग- 

छेल्या रेशमी मोहराची ” कल्पना ही. फारच 
बहारीचीं वाटतात. 


प्रस्तावनेमध्ये डॉ. ग्रामोपामध्ये यांनीं प्रा. भावे 


"यांच्या जीवनाविषयक दृष्टिकोनाचे विश्छेषण करून 


त्यांच्या काव्यांत “ जीवनावरतीं आस्तिक्यपूर्ण श्रद्धा 
असणारा उत्कांतिवादी क्रांतिवाद आहे * 'असा 
निर्बाळा दिला आहे. काव्यसंग्रह बाचल्यानंतर 
कवीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा जो ठसा वाचकाच्या मनावर 
उमटतो त्यांवरून कवीच्या जीवनार्चे तत्त्व्ञान कोणतं 
हें वाचक 'ठरवितो. ज्या कवीच्या ठिकाणीं द्रष्टेपण 
असतें त्याच्या एक दोन कवितांवरूनाहि त्याच्या . 
व्यॅक्‍्तिमच्वाच्या उभारीची आपल्याला कल्पना येते: 
पण हें असामान्यत्व कवीजवळ नसेल तर त्याच्या 
अनेक कवितांतून कांही संवादी सूर निघतो का ह 
पाहिलें पाहिजे. या दृष्टीनेंहि आदरा, हा काव्यसंग्रह 
अपुरा आहे. यांतील, कांही कविता नेराद्यानें काळ” 
बंडून गेल्या आहेत, तेर कांही कविता आश्ावादि- 
त्वाच्या दीप्तीनें उजळल्या आहेत. पण या संव 
क्षणसंवेदनाच आहेत असे वाटते. त्या साऱ्यादन 
: जीवनदायी. आेंचा वर्षीब:होईल असे वाटत 


क्क 


तीन काव्यसंग्रह 


नाही. 'जथीत्‌ कवीर्चे च्यक्तिमत्त्व्च दे स्थिर नसून अनसखुदय्याच्या भावनांना आवाहन करण्यासाठीं 
उत्कांत हेत. असते. त्यमुळे आ खंगत जीवच- राजकीय कार्यकती ज्या प्रतिमा ( 1719208 )-चा 


विषयक तच्व्ञानाची संगाठि माही; मणके ती उपयोग करील त्या प्रतिमा काव्यामध्ये अतिरिंजितःच 
निर्माणच होणार नाही. असे मानणें चुक्तींचे ठेवेल, वाटतील, सूचक कल्पनांच्या साहाय्यानें वाचकाच्या 
परंतु जीवनाची अधिक सुस्पष्ट जाणीव व अनुभू- कल्पनाशक्तीला चालना देऊन अपेक्षित हेतु साध्य 


तीची-यांत कल्पनानिष्ट अनुभवा-( ]0ये्टा- ला. पाहिजे.. या 


करगे हाच कवीचा प्रयत्न अस 
081४९ 65])९1101)10९0 १-चाहि अंतभाव आहे- 


सूचकतेच्या अभावामुळे * संजीवनी मंत्र. , ' आवा- 
व्यापकता या दोन गोष्टींची वाचकाची अपेक्षा मात्र हन € होळी ' या कविता कलादृष्ट्या अगदीं 
कवीनें पूर्ण केली पाहिजे. 


हिणकस वाटतात. क्रांतीचा सतत कंठरव रसिक 
& “र न्य ढं | र म्य 
क “द्वे ? कडून * स्वेद््गंगे कडे आवण वळलो वाचकाला असह्य, होतो. “ जीवितकोडीं » ' पुन“: . 
--उींच्या मनोवृत्तींतील फरक आपल्याला 


चद्कन्‌ ज मीलन ? या आंतर भावनांचे चिलण करणाऱ्या 
रकन जाणवता. -.- « :. मतो दुंदर साधल्या आहे. प्रत्येक घटना 
उपरोधाने > % आपले मनोगत कविता मात्र 2" साध , प्र ह 
घाते व्यक्त करतात, तर श्री. करदाकर ह सणाला सन पवव्टिलमण्ल देण्याचा नोट. 
आपल्या प्रत्येक कल्पनेचे आवेशाने प्रतिपादन श्री. 'करंदीकरांना टाळतां येत. नाहीं. 'रक्त समाधि' 
करतात. “आर्द्रा ” वाचतांना कोठें तरी कांहीं तरी सूचक प्रतीकांच्या साहाय्यानें अधिक परिणामकारक 
दी आहे ही सळ वाचकांच्या मनाला लागते, करतां आली असती. - 
्ि 1. क ड व जिवतप ्, र र ह 
ह श्री, करंदीकर यांच्या काव्यांतील जिवंतपणा व बाढ्य़यांत कोणताहि पंथ. निघाला कॉ त्याची 
भी च यांचा वाचकांच्या मनाला चट्‌कन्‌ स्पर्श विशिष्ट परिभाषा बनत 'असते. 'नवकाद्य़ांतहि "रक्‍त. : 
डन . श्री: करंदीकरांच्या काव्यांत समाजवादी “ अक्ठ ? ६ दिक्काळ? ही परिभाषा एकसारखी येते... 
मनोवृत्तीचा उत्कटतेने प्रत्यय येतो. दलितांबद्दळ त्याचप्रमाणे कांही कर्वींनां विशिष्ट ध्वानि , असळेळे 


त्यांना सहानुभूति वाट्ते, व या श्रमिकांच्या शब्द अभैवाही ठरतील असे वाटतें. समर्पक रीतीर्ने. 
केला तर अर्थनिष्पात्ति अधिक. 


स्वदेगगेतून नवे जग निर्माण होईल असा त्यांना या शब्दांचा उपयोग 

विश्वास वाटतो. । १ चांगली होते दं खरे, पण कित्येकदा एका नव्या 
: स्वेदाची ही अखंड गंगा संकेताच्या आहारीं कवि गेल्यामुळे निमीण. झालेल्या 

खणीत डोंगर भरीत डबरे अर्थशून्य ओळीहि वाचकाला वाचाव्या लागतात. 

समान करुनी भंवतीं सारें “ मजूर ? या कवितेत श्री. करंदीकर यांनीं झग 

... धुळीस मिळवी जुलमी गादी 9 झग झग झग झग झग? ही ओळ अशीच 

या ओळींतील ओघ हा केवळ राब्दांचा नसून लिदिळी आहे बालवाळ्ययांत यस्वी ठरणारे हे. 

कवीला * स्वेदगंगे 'बद्दळ वाटणाऱ्या ,आत्मीयतेदून » शब्द उंगाचच नवकाव्यांत नःयेतीलं तर बरे ०5. 

निमोण झाला आहे. ' देश धर्म रक्त ' यांची धरणें ' श्री करदीकरानीं आपल्या. का्यांत कांही 

ही स्वेदर्गंगा फोडीळ असा दुर्दैम्य आशोवोर्द क॑वी- शब्दचिर्जे रेखाटली आहेत. ही शब्दचित्रे वास्तव ' 

आहेत व कवीची वर्णनदेळीहि वेधक आहे. जे | 

ल 


जवळ आहे. या आविक्यांतून सहंज स्फुरळेळी कविता र 
इय अतणारचं, परे ती जर संहजस्फूत नसेल तर॒ ही वर्णनपर कविता वाचकांच्या मनावर कोणताहि 
तिला प्रचारकी थाट येऊन तिंच्यांतील कलागुण परिणाम करूं राकत नार्ही. गोल्डस्मिथने आपल्या भग 
वट “मंजूर” या. कवितेत खेड्यांचें वर्णन करतांना भ्या व्यक्तिरेखा. रेखाटल्या 
£६ मजुरांच्या हाडांचा येथे जळतो अंगार संदा आहेत, त्या प्रांतिनिधिक . असून मम सामाजिक 
 /_ मज्ञरांच्या घामाच्या वाफेवर फिरती ही यंत्रे” जीवनाचे आले. सूर त्यांच्या घयक्तिक जीवनांत 
अशा. अनेक ओळी आहेत. या कवितेत हा भर राहि. आहेत. अश्या तर्‍हेची सामाजिक 
कल्पनांचा फुलोरा मुद्दाम आणडेला आहे. सर्वसामान्य क. जीवनाची पार्श्वूमि सावले “बोते ही 


र सेल्क 
नव. $ » 
ल डक, 


"करंडगघलनिघनसजा) 


७ दस्ये, 


-'. कांच्या मनाला मोह पाडतील 


, नत्रभारत 


क अयरास्वी झाली आहे. कांही वेळां 
क 1च्या ओघांत वाहवल्यामुळें कवितेच्या एकसूली- 
ला बाघ येतो. ' साक्षात्कार ) या कवितेत ऐत- 
| चा भटजी व श्रमणारी पाटावरवंटावाली यांची 
च रोधी चित्रे कवीला वाचकाच्या मनापुढें उर्भी 
रावयाचीं आहेत. परंतु त्या स्त्रीचे वर्णन करतांना 
कवीने तिच्या अंगोपांगांचे इतकें वर्णन केळें आहे 
की त्यामुळे वाचकाला श्रमदेवीपेक्षां दुसराच 
साक्षात्कार होतो. | 
« _“ दुगंडांतून देवाकडे ? या दीर्घ कवितेत कवीनें 
आपल्या जीवितविषयक दृष्टिकोनांत हाणारा बदल 
व आपल्या मनाच्या . वेगवेगळ्या अवस्था व्यक्‍त 
केल्या आहेत. या कवितेतील प्रामाणिकपणा ब तळ- 
मळ मनाला चटकन्‌ जाणवते. परंतु हेंच हृद्वत 
अधिक मोजक्या दाब्दांत प्रभावी रीतीनें. व्यक्‍त 
करतां आलें असतें. 
श्री. करंदीकरांची प्रतिभा ही ओजस्वी आहे. 
त्यांची जीवनदृष्टि निरागी व आद्यावादी आहे. संयम 
' ब सूज्रकता त्यांच्या काव्यांत अधिक 'आल्यास 
महाराष्ट्रांतील नवकाव्यांत मोलाची भर पंडेल, 
मराठीतील तरुग कवींच्यामध्यें कांहीं कर्वींच्या 


“-“ ..कांब्यांत . जीवनाचे नवे उन्मेष . व्यक्त “हात 


आहेत; र त्याचप्रमाणे कांही कवि तांत्रे किंवा रवि" 
किरण मंडळांतील. कवी यांची , परपरा चालवीत 
आहेत, प्रा. .वि. म. कुलकर्णी (' पहांट- 
वारा ? ) यांनीं कांही.  नवकविता ? लिहिल्या 
असल्या तशी त्यांची . वृत्ति मुख्यतः रविकिरण- 
भंडळाच्याच परंपरेतील आहे. निसगीतील मनोहर 
त्य , जानपद जीवनांतील रम्य , क्षण, कौडुंनिक 
....अआय़ुष्यांतील स्नेहपूर्ण क्षण यांनींच श्री. कुलकर्णी 


/., यांचें .मावजीवन प्रामुख्यानें व्यापलेले आहे. “. श्रम- 


देवता, “ घंटांची किणाकिण » * वेडा. आस 2. 


द र “ 
'माझा उजळ उंबरा, 
, उत्कट भावना हया 


कवितांचे वैशिष्ट्य. नाहीं.. श्री. कुलकर्णी हे सोम्य 
। प्रकृतीचे केवि आहेत. परंठु निर्मळ निरांगस आनंद 
लालित्यपूर्ण. शेलीने व्यक्त क 
हेत. “ छमाणांचा तांडा 


य्॒ास्वी आ 7 ह्वी या संग्रहां- 


२ य़ा कविता कोणाहि रसि- 


रण्यांत मात्र ते फार: 


तीळ सर्वोत्कृष्ट कविता आहे. तांड्यांतील एका 
लमाण स्त्रीच्या कांठीच्या टोकाला एक राघधूचा 
पिंजरा आहे. त्यासंबंधी कवि म्हणतो :. 
६: अस्थिर संसारी विकी्ण जीवन 
त्यांत एकली ही कोमलता-खूण ! 
.. तेवढीच तिच्या आत्म्याची ओळख गि 
कवीच्या पुरोगामी दृष्टिकोनाची खात्री पटण्या- 
साठीं त्यांनीं विशिष्ट तऱ्हेच्याच कविता ' लिहिल्या 
पाहिजेत अशी मागणी टीकाकार करूं शकत नाहीं. 
ब त्यामुळें कवीनें अळेंबळें तदा कविता लिहिण्या- 
सहि कारण नार्ही. “ समाधान २ ही कविता अशा! 
तऱ्हेची आहे. हृदयावर मर्मी घाव घालील असा 
उपहास करण्याचा श्री. कुलकर्णी यांचा . स्वभाव 


नाहीं, . त्यामुळें या का 
दुबळा वाटतो. श्री, कुलकर्णी यांच्या कणिकाहि 


अशाच सामान्य आहेत. कणिका किंवा चुटके 
यांना अतिशय तलूख उपरोधाची आव्यकता 
असते. श्री.. सप्रे यांच्या 
होती. श्री. करंदीकर यांनीं 
सारंखे एकदोन चुटके चुरचुरीत आहेत. 
विनोद करूं पहाणाऱ्या श्री. 
वाचकाच्या मनाची पकड घेऊं शकत नाहीत. 
ज्या जीवनाबद्दल ,श्री, कुलकणी यांना जिव्हाळां 
बाटतो त्याचेच चित्रण त्यांच्या काव्यांत आधिक 
उत्कटतेने झाल्यास त्यांच्या प्रतिमेचा खरा विलास 
रसिकांना पहावयास मिळेल. 
हे तीनहि संग्रह वाचले म्हणजे “ मराठी तील 
नव्या कर्वीर्चे काव्य नवप्रत्यथाने भरू लागलें आहि 
या आचार्य भागवतांच्या उद्‌गार 
या काव्यांत केव्हां वैफल्याचा सूर 
आश्यावादी तत्त्व्ञानोंचे पडसाद अस 
अंगावर शहारे येतील अशी 
छेलीं असतील किंवा सुंदर 
विलास असेल. परंतु एक गोष्ट 
गतानुगतिकतेचां त्याग 
मारण्याचा प्रयत्न नवंकवींची प्रतिभा 
प्रयत्नांत कांही कवींच्या प्रतिभेचे 
पण यां प्रयत्नांदुनच जिवंत काव्य 


लिहिळेळ “ हेमगर्मा ? 


करीत आहे. या 


: अधेचेद्रा त ही चमक 


परंतु नर्म. 
कुलकर्णी यांच्या कविता. . 


ची सार्थता पटते... 
असेल तर केव्हां. 
तील. त्यांत. 
५ कांही प्रतीके वापर:. >. 
दर कल्सनांचा मनोहर 
मात्र निश्चिंत की . 

करून वास्तव सृष्टीत भरारी. कले, 


पंख गळून पडतील, 
निरमांग होईल... 
हत कका र र ध्य ] त प्र. प्र प; :« 2 | 2 ये- 


वि्तेतीलळ उपरोध अगर्दी ., 


सारसकळठत 


१. माखनळा!ल चतुर्वेदी 
ह... 34 चवुरल लेखक पं. माखनलालजी यांच्या 
| सुकतींच साठ वर्षे पुरा झालीं, 

क. हरिकजयंतीनिमित्त अकोल्याच्या 
"नो या हिंदी मालिकार्ने खास अंक प्रसिद्ध 
केली आहे त्यावरूनच पुढील माहिती उद्‌्त 
क अनुलक्षून पूळ्य विभोमांगर | खालील- 
नद र संदेश “' संगम ? व “' मानवता 

यंतकालिकांना पाठविला होताः 
डा एक उत्तम लेखक और कविकी 
क । षी जगत विश्रत है । लेकिन उससे 
ज्न्यीन घे एक सज्जन हैं। उनकी 
प छत्रे, जो उनके चेहेरपर प्रकाशित 
पेल कवित्वशक्ति को भी मात करती है । 
ठेत्ही नामक भमान स।हित्याच्या गद्य म/प्ा अद्शा 
मळ ।ल सव्यसाची लेखक आहेत. “सा हित्य- 
न नामक ग्रंथांत त्यांचे गद्य लेखन संग््दीत 
ळा ् ते हिंदीचे एक अनुपम गद्य दैलीकार 

रडे जातात. कावितांचे “ हिमकिरीटिनी व 

दिमतरंगिणी ?' हे दोन ठंग्रह्ह प्रसिद्ध आहेत. 
< त्यांनी हिंदीतील राष्ट्रीय कवितेला बलिदान, मरणाचा 


आं 
देश, तारुण्य आदि गुणांचें प्रदान केळें आहे. १ 


रे लाहययांतीळ शाहिरी आत्मा त्यांत खूप विलसत 
त नका साहित्य लोकाभिमुख आहे; 
शिल जक आहेत. साहेत्याने लालित्याचा पडदा 
चाळा वास्तवाकडे तोंड किरवावयाचें असे आतां 
एर नाहीं असा त्यांचा दृढ विववात आहि, 

ग साहित्याने जीवनाच्या झगड्याचे चित्रण केलें 
जे असा त्यांचा आग्रह आहे. 


,पादी न राहतां संघर्षांमिमुख व्हावे म्हणून त्यांची 


हे. साहित्य पलायन-_ 


तळमळ. चालूं असते. अखिल भारतीय प्राच्याविद्या”-. 
परिषदेतीळ आपल्या “ युग और कला या 


भाषणांत त्यांनीं म्हटलें आहें 
:£ संघर्ष, शोध, खांचखळगे परिवर्तन, किया- 


शीळता आणि पुरुषार्थ या सवोच्या मध्ये आमच्या 
प्राणवान्‌ कलेचा स्वर प्रतिबिंबित झाला पाहिजे र 
आमची कला जांभयांसारखी अल्पप्राय असता 
कामा नये. ती श्वासांप्रमार्गे महाप्राण झाली 
पाहिजे. जवळजवळ ७ शतकांनंतर भारतीय स्वात- 
त्याची तुटळेली सांखळी पुन्हा सांधळी आहि. या: 
सांखळीच्या सांध्याचा स्वर आमच्या कलेत प्रति* 
बिंगितं झाला पाहिजे, मला एकच गोष्ट सांगावयाची 
आहे आगि मी. एकच गोष्ट सांगितळी आहेकी, , 
प्रभु करो आणि जिच्या आकर्षगार्ने मुरंलींधंर कृष्ण : » 
प्रभावित झाल अर्ते ' म्हटलें जाते. त्या” 


आराधिका राधिकेच्या स्वरांची क्रीडाभूमि माझे. 
कृष्ण होवो, कला 


असे तीर्थयांतिक 


व्हावे कीं जे आपल्या 
जवळील समस्त काई! ऱ्च्ढ्व्ू 
आपलें सर्वस्व अर्पण करू द 


अक्षर साहित्याचा माण द 
श्री. रवीन्द्रनाथांना श्री शस्वंद्र चट्टोपाथ्यायांच्या _ 
' साहित्यिक प्रतिमेत्रद्दळ फार आदर होता. तद्वत श्री" 
- डारदूबाबूंनाहि रवीन्द्रनाथांच्या मताबद्दठ आ 
होती ीन्द्रांनी शारदूभाबूच्या ६ वथेर दाशी... 
(“ सव्यप्ताची _) व ॥ बोडशी.? (भिखवी)या 
पुस्तकांबद्दल ञ॑ पत्रांत लिहिलें आहे. त्याचा गुजराथी 
अनुवाद “ संस्कृति 7? ( एप्रिळ १९५०) मध्ये 
आला आहे.“ घोड़ंशी च्या निमित्ताने रवीद्ध> 
नाथांनी लोकानुंगामी साहित्य व चिंरलक्षी साहित्य 
यांबाबतर्ची आपर्ली मते पुन्हां एकदा मांडळी, आहेत 


ळा शकतील, त्याच्या चरणी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


_सवेशाधिंकांर मिळेल. 
“भाग क्षणजीवींचा आहे. आधुनिक ' 
प युगांत साहित्याच्या दरबारांत 


नवभारत 


अक्षरसाहित्याचा प्राण कश्मांत आहे है त्यावरून 

उत्तम प्रकोरे र लक्षांत येण्यासारखे आहे. टागोर 

- शरदुबाबूना लिंहितात : 

६ उतरा. यांचें 

कडी अंतरीची प्रकृति आणि बाहेरची आकृति यांचें 
व्हां खरेखुरे मीलन होतें तेव्हां चरित्रचित्र खर 


तयार होते. माझी खात्री आहे कीं ठुमची लेखणी' 


-' बरोबर चालली तर या खूपाबरोबर भावाचाही मेळ 
तिला घालतां येईल. कारण तुमच्यांत निरीक्षणाची 
दृष्टि आहे, विचार करणारें मन आहे. त्याशिवाय 

या देशच्या लोकजीवनासंबंधी'चें तुमर्चे अनुभवक्षेत्र 
विशाळ आहे. तुम्ही जर वर्तमानकाळाची मागणी 
आणि जमावांतीळ लोकांची अमिरुचि हीं विसरू 
शकणार नसाल तर (मात्र ) तुमची शक्ति बाधित 
होईल. सर्वच महान्‌ साहित्याचे परिदर्शन 
(0९755९०७५९) दूरव्यापी असते. त्याचत्रराबर 
प्रमाणबद्धता आली तरच साहित्य टिकून राहूं शकेल. 

_ जवळच्या लोकांचा कोलाहल जेव्हां भिंत बनून 
_ साहित्याला संकुचित कुंपणांत अवरोधून धरतो तेव्हां 
तें ( साहित्य ) असत्य बनते. . 

*“: ६ ,,मळा मोहीत आहे कीं मी ढे म्हटल्यामुळे 


:._ तुम्हांला:राग येईल, पण तुमच्या प्रतिभनद्दळ मला 


_ विश्वास आहे म्हणूनच माझा. अभिप्राय मी सरळ 
मनार्ने कळवीत आहे. साहिल्यांतील तुम्ही 
साधक आहांत. तुम्ही (“- षोडशी लिहून ) चालू 

* काळाकडून बक्षीस मिळवून खुष होऊ शकाल, पणं 

तुम्ही सर्वकाळासाटीं काय ठेवून जाणार आहांत : 

“ तुम्ही लिहिलें आढे की, “ वर्तमान काळ द्दी 

, सुद्धां एक महान्‌ वस्ठु आहे. वर्तमानकाळ तेव्हांच 

खरोखर महान्‌ असेल जेव्हां भावी कांळांतहि त्याला 

वर्तमानकाळाचा एक मोठा 
धुनिक “ डेमोक्रिसी च्या 
हे क्षणजीवी उंच 


आवाजांत फरमाईश करीत असतात. ही. फरंमाईश 
तील एक कठिण 


कश्षी टाळावी ही: आजच्या काळां 

'संमस्या आहे.: . तुमच्यासारख्या साहित्यकाराने या 
जमावाला असें सांगितलें पाहिजे कीं 'तुमच्या धोषणा 
त्या. माझ्या घोषणा. नव्हेत; तुमच्या पिंजऱ्यांतील 
पांखंरूं झाला नाहीं तर 
मिळायरे माझ्या नशिबांत नसेलहि; पण. माझें खाद्य 


डर 


॥। मोठे. 


तुमच्याकडून दाणांपाणी.. 


विश्याळ देशांत व विशाल कालांत आहे... मीं 
तुमच्या ज्या गोष्टी वाचल्या आहेत. त्यांत तुम्ही 
अत्यंत अनायासे चिरकालीन सत्य मूर्तिमंत. उभें 
केळ॑आहे...तेव्हां ठुम्ही. जमावापासून दूर होता. 
पण तुमचे सध्यांचें लेखन वाचल्यावर मला भीति 
बाटूं लागली आहे कीं तुमच्या लेखणीवर तुम्हांला 
कळत नकळत जमावांतील लोकांचें मन तर नाहींना 
स्वार होऊन बसलें! यानें एवढें मोठें नुकसान होणार 
आहे कीं तै मी उघड्या डोळ्याने पाहूं शकत नाहीं. 

“£ एक गोष्ट लक्षांत ठेवावी : मीं तुमच्या या 
पुस्तकासंजंधीं जे मत व्यक्त केलें आहे त तुम्हांला 


असंबद्ध वाटत असेळ तर तें साफ पुसून टाकाळ- 


तुमचा स्वतःचा निर्मितीविधर्यांचा आदर्श तुमच्या * 


ही तो सांभाळीत 


स्वतःच्याच मनांत असेल. जर ठुम 
नाहीं, जर 


असला तर मला कांहींच म्हणावयाचे 
सामान्य जनतेची फर्माइश तुमच्या 


कारण आहे खरे. ” 
संतकावि रविदास 
“ संतनर्मे रविदास संत है 

| पंथखबर सोही जाने ” 

आचार्य क्षितिमोहन सेन यांच्या संत रविदासांसंत्ंधीं- 
च्या! एका लेखाच्या अनुवादावरून (“ सत्यकथा रं 
एप्रिळ १९५० ) भारतांतील एका अतिद्चूद्रजातीय 
तंतभ्रेष्ठाचा परिचय आपणांस होतो. संत रविदाषठांच्या 
साधनेची महत्ता थोडक्यांत पुढीलप्रमाणे आहे : 

६: महापुरुष रामानंदांचा शिष्य जसा कबीर 
होता तसाच रविदासहि. त्यांचा शिष्य होता. 
कदाचित्‌ रविदासाचे नांव 
/असेल; पण'त्यांचा खरा पारि 
असेल. आपण ज्याला तत्का 
तर्से कांहीं या साधुसंतांच्या मनी 

६: र्‌विदासाच्या साध : 
चिखलाच्या मार्गानें गेळी असती तर त्यांच्या त्या 
साधनेची चिरह-आपण ज्याला इतिहास म्हणतो 
ती--आपणांला मिळाली असती; पणं ज्या खोल 
पाण्यांत त्यांची. साधननौका , सहजी, शीड उभारून 
शेली. होती त्याचे चिह्ठु कां 
"नाला. जा. इतिहास. मिळतो तो 


लीन. इतिहात' म्हणतो 
नव्देते_ 22 


र 


लेखणीला .. 
विचलित करीत असेल तर माल चिंता करावयाला... 


नेची नौका जर एखाद्या 


'कित्येक लोकांना माहीत. :' 
चथ'- फारच थोड्यांता 


ही. मिळत नाही, आप-.. . 
-तर-मोठमोठ्या खुना 


- म्हटले जातात, 


, नांवाेच ओळखतात, तसंच 


सारसंकलन 


गुन्हेगारांचा, मोठमोठ्या ठटाईंचा असतो ! ज्यांनी 
खरोखर मानवसंस्कछृतीची घडण केळी अशा कित्ये- 
कांचा परिचय तथाकथित इतिहासांत आपणांला 
कोठें आढळतो ? 

| “: यामुळें कत्रीर, रविदास यांसारख्या मोठ्या साध- 
कांचा वृत्तांत आपणांला मिळत नाहीं. असें असूनहि 
कबीराच्या गोष्टी बऱ्याचशा माहितीच्या आहेत. पण 
रविदासाच्या आध्यात्मिक ऐश्वर्यीच्या फारच थोड्या 
गोष्टी आपणाला ठाऊक आहेत. 

“ रविदास हळूंहळूं क्रमाक्रमार्ने साधनेच्या मागीत 
येणारे कांटे दूर करीत आपल्या मुक्कामाला जाण्या- 
साठीं पुढे पुढे चालला होत़रा. नैतिक मागीतीळ 
क दुःख-दंद्वांची त्याला माहिती होती. मान- 
ची सेवा ब कर्म करतांना त्याळा कधी थकवा येत 
नघ्ते. त्यामुळें अनेक लोकांच्या साधनमागीतील दुःख 
दूर करून तो त्यांना प्रोत्साहन देत अंस. 

“: र्‌विदासाच्या राधर्नेतीळ सवीत महत्त्वाची गोष्ट 
मानवसेवा होती. त्या वेळीं पुष्कळ ठिकाणी साधक 
संतांची संमेलने भरत. अश्या ठिकाणी, तसेच मोठ- 
मोठया मेळ्यांमध्ये म्हातारे, रोगी, अपंग व रची 
सेवा करतांना. तो थकत नसे. त्याचे हृदय नेहमी 
तरुण असे, म्हणून तरुगांवर । 
पडे, कित्येकांना वाटे कीं त्याने युवकांची डोकी 
विनाकारण पिकविली आहेत. परतु या युवकांच्या 
संगतीत राहून त्याने मानवसेवेचें अँ माधुर्य अनु- 
भविठे अ> त्याचा रसास्वाद आपणांला त्याच्या 
अनुपम ' सेवेची पंचप्रगति ' या भजनी वाणीत 
मिळतो. 

£ एकट्या युवकांवरच कशाला, राजपुतान्यांतील 
महाराणीवशांतंहि त्याच्या साधनेच्या, शक्तीचा प्रभाव 
पडला होता... कदाचित्‌ इतिहासाचा ताळा सुळ- 


र 4७% ५८ अ क 
विर्णे कठिण गेळें तरी भक्तलोकांत ही गोष्ट अति- . 


शय प्रतिड आहे की मीराबाई रविदासाची शिष्या 
होती. जेवते हेकराचायीनंतरचे आचार्य शंकराचा 
नांनकानंतंरंचे गुरुनानक म्ह्ट्लें 
जातात, मीरेचे अनुयायीहि खतःला मीरेच्या 
गोष्ट अशी - आहे कीं, 


रविदास नसतील ना! 
वंन - प्राप्त झालें 


त्याच्या साधनेच्या द्वारे नवजी 


त्याचा फार प्रभाव र 


विष व अमृत यांना 


यै त्याच्या अंतरांत चिन्मय ब्रह्मध्यान 


रविदासाचे अंनुंयायीहि. | 
भागवत भावना ही ब्राम्हण. आहे. असा 


६७ 


"करखगंघरचि्जचज, 


असल्यामुळे मीरानें वारंवार म्हटलें आहे. कीं 
£ रविदासाला मीं गुरु केळें आहे. ? 
£ त्या काळीं जेव्हां सामाजिक बहिष्कार 


आस्तित्वांत होता तेव्हां चांभाराच्या घरांत जन्मूसहि . 


रविदासाने. मानवमनाचा महिमा कसा प्रात करून 
घेतला याचा विचार करतां आश्चये वाटते; आणि 
असें असूर्नाहि त्याने जीवन कंठळें गरहस्थाचें, आ- 
जीविकेचें साधन मानळें आपला धंदा आणि कशी 
कोणाला ठाऊक, पण मानवमाहिम्याला केव्हांहि आंच 
लागूं दिली नाहीं. 


_ , £ एका बाजूला त्याचें निर्भय भावार्चे सरळ खरें 
मत, आणि दुसऱ्या बाजूला चांभाराच्या घरी जन्म; 


या दोन्ही गोष्टींमुळे त्याचा मार्ग कांय्याकुट्यांनी - : 


भरून टाकला होता ही गोष्ट निर्विवाद होय. 
मागाहून जरी कित्येकांनी छळवून दिलें कीं, तो 
पूर्वजन्मी ब्राह्मण 
कातडाखालीं सुवर्णाचे जानवे 
स्वतः मात्र खरी गोष्ट जोरानें सांगितली आहे; 


इतकेंच नाहीं तर त्या वेळीं भ्रमांत सांपडलेल्या 


समाजबुद्धीवर आधा 
सांगितली आहे: 
जाती ओछा, पाती ओछा 
ओंछा जनमु हमारा. 
(भाबरा, मी जातीने नीच आहे, माझी पंक्ति- 
हि नीच आहे; आणि जन्भहि नीच कुलांत झाला 


आहे. ) | 

:£ आणखी अले सांगतात, 

2८८ [खु अंमूतु बसहि. इकसंगा श्र 
त्याने एकत्र 


रविदासार्चे दिव्यदर्शन होते. त्याला दिसले की. या 


जीवनांतहि रक्तमांसाची 
हौीनता व उचता एकत्र वास क 
जन्म नीच चांभार कुलांत झालां. होता? . पण 

होते. जीवनांत 
। ववांडाल-विप्र. "योग 
[नवांत असलेली 
आहे. आणि 


आपणाला अश्या ,प्रकारचा 
जिथें तिथें आढळतो. प्रत्येक म 
रक्तमांसाची कामना हवी चांडाल 
चांडाळ ) योगे कोठें. नसतो $ 


न 


"कखगघर च 


न्ऱ्ख 


चफढाफण 


संगणकीकृत 


होता व या जन्मी त्याच्या. 
होतें, तरी पण. त्याने 


त.करण्यासाठीं त्यानें ती वारंवार 


पाहिलें, तच, ी 


कामना व 'दिव्यभाव, , 
रीत आहेत. त्यांचा 


> 


ह वि परर 


0 न 
2:९6 ४22 र 


. नवभारत , 2] 


“ रविदासार्चे अपूर्व संगीत अंजूनहि साधुसंतांमध्ये 
जिवंत आहे. दिवसेंदिवस ते लपत होत चाललें 
आहे. ह्या स4 गोष्टी कशा सांगाव्या १ येथें त्याचे 
एक फक्त गान देतों. त्याचं हें वसंत उत्सवाचे गीत 
ंथसाहेबांतहि आहे. तेचं गान मी निराळ्या 
स्वरूपांत भक्तांच्या कंठांतून ऐकले आहे. या 
गानाची भावसंपात्ति व कवित्वारचे ऐश्वर्य अद्‌भुत 
आहे ! 

र्ट 
' आज वसन्त फूडफूल फूले वसन्त सज दिस, 
तजि कृपनाई सत्र ड्रग प्रेमि अहनिस. 

आजु जागु व्याकुल मन भेरे मिलहु प्रेम सुहागु, 

तेरु बन सब्र फूलत है लागु प्रीतम संग लागु. . 

फीकी सूखी आज कछु नाहि आज सत्ररस उमंग, 

काहे उदास रविदास आजदिन लायु लागु पित्र संग” 
श्रीतुकारम-चारित्राचें संशोधन 

मोठमोठ्या संतांच्या जीवनांतील अनेक प्रसंगां- 


»_ बेद्देळची खरीखुरी माहिती आपणांस - मिळत नारद्दी. 


संत रविदासाच्या बाबतींत वर जे आळे आहे. तेंच 
तुकारामाच्या बाबतींतहि खरे आहे.  प्रासिद्ध 
इतिहाससंशोधक श्री. वा. सी. बेन्द्रे यांनी एका 
लेखांत (“' सह्याद्रि, ” माचे. १९५०) या 
: प्रकारावर खूप प्रकाश पाडला आहे. त्यांतील कांहीं 
महत्त्वाचे मुद्देचं फक्त शुढें दिळे आहेतः 
श्री. पांगारकरांनीं जुन्या ऐतिहासिक काग- 
- दांचा नीट अभ्यास-न करतां तकानें शब्द भरून 
अर्थ काढला आहे. तुकारामाच्या जातीबद्दल त्यामुळें 
फार घोंटाळा मार्जटा आहे. पांगारकरांनीं “ज्ञा 
(त) कुनबी वाणी ?' असा मजकूर मुळांत नवीन 
--“ घुसंडला १” असे श्री, बेन्दरे म्हणतात. तुका- 
. रामाची जात घैद्य एवढाच उल्लेख आढळतो. 


. अभंगांत. वैश्यकर्मालाच प्रांधान्य आहे. “ यूद्र' 


*: “हीनयाति ” याचा अर्थ त्राह्मणांहून अन्य ते ग्रह: 
:.. हीन असा घ्यावयाचा, कारण कलियुगांत फक्त 
_ आह्मणवर्णचं. टिकणार व बाकीचे शूद्र होणार असें 

'.. भविष्यच ब्राह्मगी , पुराणांनी,» वर्तविळेळें आहे ! 

*.. बेहिणांबाई, . रामेश्वर वगेरे समकालीन लेखक तो 
-_  वेव्यवाणी ? असल्यार्चेच लिहितात. 

' . 'आडनांवाच्या बाबतींत असाच घोटाळा आहे. 

“तुकारामाचे वंशज “< मोरे 


४. 
४“ प; ह 
४ 


' आडनांव लोबतात, . 


पणं तत्कालीन कागदपत्रांत “ आंबिळे एवढाच 
उल्लेख 'आहे. “ आंबिळे मोर्यकुळी ” असा उल्लेख 
बुवांच्या मुलाच्या ( नांरायणबुवांच्य़ा ) नोंदीत 
आहे हें खरें. याच.नोंदींत पांगारकरांनीं वरील शब्द 
घुसड्टन अधिक घोंटाळा माजवला. 29 
घराण्याचें कुलदेवत विठोबा होते हे तुकारांमा- 
च्याहि पूर्वीपासून होते. हें या कुडंभार्चे वैशिष्ट्य 
आहे. विठ्ठळ कुलदैवत तेव्हां फारसे कोणांचें नव्हते. 
या “विठठल देउ ? साठी बागाईत जमीन ( विठ्ठल- 
टिके येथील ) पूर्वीच इनाम मिळालेली होती. . 
नामस्मरणाचा. महिमा गाणाऱ्या . तुकारामानेहि. 
जपतपादि साधना केळी असल्याचे उल्लेख आहेत. , 
देहूजबळीळ भामचंद्राच्या डोंगरावर भामचंद्र महा- 
देव व बुद्धमूर्ति यांच्या सानिध्यांत त्याने ही साधना 
केली. नंतर देहूस हा उपासनामार्ग चाळूच ठेवला 
होता. मी 
तुकारामाच्या ' कीतना ' संबंधी कांहीं ओख्या- . ' 
यिका. बिनआधाराच्या आहेत. खरोखर .कोणा 
६ टाळकरी ? गटाचे लक्ष तुकारामाच्या. कुटुंबाकडे . 


* फारसें गेल्याचे दिसत नाहीं... स्वतः तुकारामांना 
-एकान्तवासच प्रिय होता. लोकांत जाऊन, शिष्य- 


परिवार जमवून,- . * टाळकऱ्यां ' सह पारेंणरेक 
कीर्तन करणें त्यांना शक्‍य नव्हते. भजनच्वितनाचा र 
अर्थ ' दिंडीचा गजर ? नव्हे, आणि उल्लेख फक्त 
एवढाच आढळतो. म्हणून कांही अभंगांचा संबंध 
: कौलना 'कडे लावून कांहीं प्रसंग त्यांत ध्वनित 
आहेत अर्से सांगण्याचा भाविकांचा उपक्रम ( ऐतिं- 
ह्यासिक 'सत्यतेच्या दृष्टीने) घातुकच' आहे, . -उंदा- 
हरणा, कीतनाच्या वेळी शिवाजी आला होता व 
त्याच वेळा परचक्र आलें ही देतकथा अशीच आहे. . 
शिवाजीने इनाम देऊं केल्याच्या दंतकथेला आंघार 
नाही. फक्त २ परते देहूगांवासंबंधीं उपलब्ध आहेत." 
शिवाय इ. स. १६५० पॅयेत देहू, लोहगांव व 
शेंवाजीच्याच सनदा व अंमळ 


पुर्ण या भागांत शिवा 
अव्याहत चाळू असल्याचे कागदपत्रांत स्पष्ट आहि. 
जे'यवनांचा 


तेव्हां अश्या भागांत एकदम परचक्र म्हणज यतन 
हृल्ला. होणे. सुतराम, अशक्य, या. परंचक्रांचा 


आध्यात्मिक अर्थ लावणेंच श्रेयस्कर.. 


२ 


१ 
- गोष्ट खास सांभाळून १९१८ पासून 


,ची भाषा बनणार म्हण 


. हिंदीच्या नांवोहि पुन्हां होतां कामा नये. 


तारसंकलनं ह क. 


राष्टूभाषेचे भयस्थान 

गुजरातचे विख्यात शिक्षणतज्शञ व राष्ट्रमाषा- 
प्रचाराचे नेते श्री. मगनभाई देसाई यांनी राष्ट्रमाबे- 
बाबत कांडी स्पशोक्ति अहमदात्राद शहर कॉग्रेसने सुरू 
केलेल्या राष्ट्रमाबावर्गापुढें भाषण करतांना केली 
आहे. त्याचा सारांश ।“' शिक्षण अने साहित क 
( एम्रिळ १९५० मध्ये ) आला आहे. श्री, मगन- 


र भाई देसाई म्हणतात 


: राष्ट्रमाबेसंबंधींच्या सवे ( मूळ ) ह्वळवळीचचा 
पाया असा होता कीं, ती भाषा इंग्रजीच्या 
स्थानाची प्रतिस्पर्धी आहे, कोणत्याहि प्रांतमाबेची 
नव्हे; म्हणजे राष्ट्रभाषा कोणाहि प्रांतमाषेचे नेस- 
गिंक स्थान किंवा तिचा जन्मसिद्ध इक दिरदन 
घेणार नाही. 


६ प्रांतावर 
राष्ट्रमांबेच्या उक्त कार्योत कोणा प्रांतावर 


यू पी. च्या भाषेची कोणी अभिमानी संस्था 
_ किंबा वरी यांचे वचेस्व असतां कामा नये. ही 
गांधीर्जींनी 


कार्य केळे...आतां या भीतीर्ची अन्य कारणें- 
हि उत्पन झालीं आहेत. ( प्रांतवाद किंवा भाषा- 
बाद माजण्याचें भय गांधीजीनी हेरले होतेंच ). 
ज्यांच्या मर्ते उच्च शिक्षणाचे माध्यम संध देशांत 
हिंदी असलें पाहिजे, अशा मताचे कांहीं लोक 
आज दिसत आहेत. 

“ म्हणजे हा तर प्रांतमाषांचा स्प अनादर 
झाला ,आणि त्यांना आहानच झालें. हें लोक 
प्रांतांतच आंतरिक विवाद माजवतील आणि 
परिणामी राष्ट्रमाबरेचीच शक्ति व वाढ खुटेल, 

_ “ इूंग्रजीऐवर्जी हिंदी-हिंदुस्तानी मध्यसरकार- 
> जे नोकरीसाठी आजं 
इंग्रजीला जो भाव आहे तसाच हिंदी-हिंदुस्तानी- 
लाहि येणार. याचा परिगाम शिक्षणाच्या क्षेत्रांत 
मातृभाषेवर कसा काये होणार, ते आपणाला इंग्रजीच्या 
कामगिरीवरून बरोबर कळून आलें आहि. तसली 'चूक 

:.याचा 


भैरवाजवी लांभ ध्यायचे दिंदीभा 
मताच्या जोरावर ठरविलें 
कार्य बिघडेल आणि ६ 
मिळेलं,, , . प्रांतवाद, 


ब जीणोंद्वारवाद वगैरे अनिष्टें जर . बेबंद राहिली 
तर घटनासभेरनें ठरविलेले राष्ट्रमाषेचे स्वरूप विकसू 
शकणार नाहीं. गांधीर्जींनी हिंदी-हिंदुस्तानीच्या 
कार्याला फार महत्त्व दिलें होतें आणि त्याचें त्यांनी 
या देशाच्या नवनिर्मितीच्या कार्याचा एक आघार- 
स्तंभ असे वर्णन केलें होते. 
“नवी जीवर्नानिष्ठा . 
श्री. ना. ग. जोशी यांचा : विश्वमानव ) हा 


काव्यसंग्रह. नुकता'च साहित्यसंमेलनांत प्रकाशित 
सं. ज. 


झाला आहे. ह्या काव्यसंग्रहाला आचार्य 
भागवत यांची प्रस्तावना असून त्या! प्रस्तावनेत त्यांनीं 

विश्वमानवाच्या ताच्विक भूमिकेचा परामर्श घेतलेला 
आहे. त्या तीळ कांहीं उद्बोधक उतारे 

पुढें दिले आहित ! डि 

(८ आधुनिक युगार्ने माणसाच्या हाती भौतिक 
ज्ञानाचे अलौकिक भांडारच दिळें आहे यांत शंका 
नाहीं. विज्ञानाच्या वाढीमुळे मानवांचे भौतिक कर्तृत्व 
अत्यंत विशाळळें आहिं, मानवाच्या बुद्धीचा हा' . 
विकास होय. या बौद्धिक विकासाच्या , दृष्टीनेच ... 

पाहिळें तर आजपयेतच्या सांस्कृतिक जीवनांत अत्यंत ... 
थोर मानले गेलेले क्रषिमुनीदेखील अगदीं सामान्य : | 
'प्रतीच पुरुष ठरतील. ज्ञानी याशवल्कय आणगिं भग? -... 
चै मौतिक द्तान. त्या वेळच्या 
कऱ्यापेक्षां अंधिक नव्हत. सॉक्रेटीस 
यांची स्थितिदेखीळ यापेक्षां निराळी 
आणि महंमद पैगंबर किंवा 


ही मध्ययुगीन काळांतील बुद्धिदीन १ त... 
बौदिक ज्ञान आणि भौतिक शास्त्रे यांच्या विकासा- .. ३ 
तच मानवसमाजा'चा विकास होणार आहे, 


कल्पना बळावत आहे... पण मानवी समाजाच 
स्थाति अवलौकिली तरं ही कल्पना- 


जशी अनवस्था .होती तशीच, 
अनबस्थाच आहि. विज्ञानयुगः 
प्रगत झाले असलें तरीं ते भावुसीळ 


राज्य मराठी 


संगणकीकृत 


>. क. कू 
ट्र क 


(४ “निर्माण केलेल्या नव्या शक्ती 


कांलीन युगापेक्षां मागसलेळेंच आहे असे म्हटलें 
पाहिजे. आदिमानवाने अणकुचीदार दगड हातीं 
घेऊन दुसऱ्याचा - संहार करण्यासाठी जी वुद्धे 
बापरळी तिचा अनंत पटींनी बिकास झाल्याशिवाय 
अटमू बॉबची निर्मिति होर्णे शाक्य नाहीं हें कोणालाहि 
मान्य होईल. अँटम्‌ बॉ्बने व्हावयाचा संहार कशा- 
साठीं व्हावयाचा आहे? या संहारानंतर कोणते 
जीवनमूल्य वा कोणतां माणूस जिवंत राहणार आहे ! 
याचा विचारहि ज्या बुद्धींत निमाण होत नाहीं ती 
बुद्धि कोठें तरी विकृत झालेलीच समजली पाहिजे. 
विज्ञानयुगाची या विक्कतींतून सोडवणूक केल्या- 
शिवाय मानवाला यापुढें जिवंत राहाणेंच अशक्‍य 
होणार आहें. त्यासाठी विज्ञानयुगांतील मानवाने 
आपल्या बुद्धिविकासावरंच विसंबून राहतां कामा 


_ नये, बुद्धीबंरोबंरच त्यानें भावनेचाहि विकास साधला 


पाहिजे. 
:£ मानवजीवनाची परिपूर्णता प्रेमदृत्तीच्या 
परिणतीतच आहे आणि प्रेमवृत्तीच्या विकासासाठी 


.. . मांनवाला सर्व प्रकारच्या स्वार्थी वासनांतून मुक्तता 
मिळवावी लागते, हा प्राचीन संतांचा 'अनुभव 
“..: कोणत्याहि काळीं विसरण्याजोगा नाहीं. सामुदायिक 
मनाची वासनांतून मुक्ति घडवून आणण्यासाठी 


त्यांच्या न्याय्य भौतिक गरजा भागविल्या गेल्या 
' पाहिजेत हेंहि तितर्केच खरे आहे. भोतिक ज्ञानाच्या 
विकासाने मानवाच्या न्याय्य भौतिक गरजा भागविणे 
हृ उचित असलें तरी मौतिक ठामर्थ्यांच्या उन्मादाने 
झिंगून जाण्याने जीवनविकास साधारग नाही. विकास 
कोणता आणणि विलास कोणता याचा विवेक 
करण्याचें सामर्थ्य मानवाने नेहमीं मिळविले पाहिजे, 


< मध्यकालीन युगांतीळ जीवनांत हा विवेक्र 5 बराच 
“' आढळत असे.. रुध्यांच्या विज्ञानयुगांत हा विवेक 


बहुतेक छपत झालेला दिसून येत आहे. विज्ञानाने 
विवेकाच्या अधीन 


१ न्ड (4 
राखतां आल्या नाहीत तर विज्ञानाचे केवळ सामथ्य 


- माणसाला बेहोघ करील. उन्मत्त आणि आंधळे 


ह, . म्हणजे केवळ आसुरी जीवन होय. मानवी 
जीवनाचा तो. आदर्श नव्हे. विज्ञानाचे 
सामथ्ये केवंढहदि असलें .तरी जीवनविकासाच्या 


१1 


नन््््त्_ व्य 


नेदेभारेत 


दृष्टीने तें फक्त साधन म्हणूनच . मानिळें पाहिजे. 
जीवनाचे ते॑आंतिम मूल्य नव्हे. प्रेममावनेचा 
आविष्कार हेंच जीवनाचें आंतिम मूल्य झाळे पाहिजे. . 
विज्ञानयुगांतीलळ आजच्या मानवाने या प्रेममूल्याचा 
निष्ठेने स्वीकार केला तरच पूर्वीच्या युगांपेक्षांहि 
उच्चतर मानवी संस्कृति उद्यां निर्माण होऊं शकेल. 
जीवनाचे सामग्न्यानें दर्शन घेण्याची शक्ति म्हणजेच 
प्रेम, मानवजीवनापुरतें बोलावयाचे झाल्यास 
मानवजातीचे तुकडे करून न पाहातां समप्र मान- 
वाचें दरन घेणें म्हणजेच मानवताप्रेम होय, मान- 
वांची एकता भोतिक विज्ञानाने आज प्रत्यक्षांत 
दाखवून दिळी आहे. तिचा जीवननिष्ठा म्हणून 
स्वीकार करण्याचें सामथ्य संपादण्याची आवद्यकता . 
आज निर्माण झाली आहे. मानव तितका एकच 
आहे, त्याचीं सारीं सुखदुःखे समानच आहेत, या . 
तत्त्वाची प्रतीति आल्यांशिवाय मानवसमाजाचे 
भोतिक प्रश्न देखील सुटणार नाहींत. व्यवहार- 
घमीची कुटिलळता जीवनांतून कायमची हद्दपार 
केल्याशिवाय मानवजीवनांतील कोणताहि, व्यवहार 
यापुढे यशस्वी होणार नाहीं. उद्यांच्या नव्या मानवी 
संस्कृतीसाठी आज नव्या मनाचा, नवा मानव 
घडविण्याची आवद्यकता आहे. हें नवें मन कोणाहि . 
मांनवाला वा मानववगीला वैरी समजणार नार्ही. 
अखिल मानवजात हें एक लहानसे कुटुंब झालें 
असल्यामुळें विश्वकुट्टंबवाद ही आज केवळ काल्प- 
निक ध्येववस्तु उरली नाहीं. आजच्या जीवनाची 
ती एक अपरिहार्य अनुभूतिच झाली आहे. दुर्भाग्य 
इतर्केच आहे कीं, ही वस्तुस्थिति आजच्या मानवाला 
सहज. ग्रहण होत नार्ही. धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, वंश 
इत्यादि मयीदांनीं प्रस्त झालेलें मानवाचे मन 
भानवजांतीइतर्के व्यापक होऊं शकत नाहीं. म्हणून 
आजच्या मानवाला मानवप्रेमाची उच्चतर दीक्षा 
देणारी. नवी जीवननिष्ठा निर्माण करून . दिली 
पाहिजे. या जीवननिष्ठेचा स्वीकार करूनच जीवना- 
<या सर्व क्षेत्रांतील व्यवहार चालविणारे नवे. प्रयोगं- 


बीर पुढें आले पाहिजेत, नव्या युगाचा हाच नवा 


घम आहे. या धर्माचे दन. करून देणारे नवें 


साहित्यहि जन्मास आलें पाहिजे, ) . 


ञ्ह ह... श् 


१५२. 


ह: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्र विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


